संत बहिणाबाईचा गाथा. 





अनुक्रमणिका 


प्रकारक ब सुद्रक 
शंकर नरहर जोद्ी. 


सव हक्क प्रकाशकाचे स्वाधीन आहेत. 


प्रसिद्धी स्थळ, 
चित्रशाळा प्रेस, 
१०२६ सदाशिव पेठ, पुणें शहर. 


अनुक्रमणिका 


प्रस्तावना. 


><>-“-_>_ऱ्च व््व्स्ज्व्ा 


2 र 

आज आपल्या भरतखेडांत ज्या थोर संतस्त्री विभूति होऊन गेल्या 
त्यांत संत बहिणाब्राईचीही गणना प्रामुख्यानें केल्यास वावगे होणार 
नाहीं. अदा! ह्या स्त्री-तेत महात्म्याचें-पुण्यमय देवीचें-नांव सर्ब महाराष्ट्रभर 
सर्वतोमुखी व्हावयास पाहिजे होतें, परंतु आजपयत ह्या बाईचे नांबही चांगल्या 
थोर मंडळीस ऐकून माहीत नव्हत असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाहीं, 
परंतु गेल्या ८-१ ० वर्षापूर्वी नागपुरकडील पोस्ट खात्यांतील एका व्यक्ती- 
कडून सदरहू बादचा गाथा प्रथमतःच प्रसिद्ध झाला व तेव्हांपासून संत- 
मंडळांत ब वारकरी लोकांत या बाईसंब्रंधींची चर्चा ऐकू येऊं लागली 
असो. सदरहू बाईचे कुलबरत्त लिहिण्याचे हें स्थळ नसल्यामुळें आ 
आम्ही वाचकांस इतकेंच सांगतो की, त्यांचें चरित्र आम्ही स्वतंत्र & 
रूपाने लवकरच प्रसिद्ध करणार आहों. 


संत श्रीबहिणाबाई ह्या कसबा बारापाडाशूर तालुके देजञावर येथील २ह- 
णाऱ्या होत. यांचें माहेर द्ूरपासूनच बारा तेरा मैल अंतरावर असलेलें 
रंगार्‍्याचें देवगांब म्हणून आहे तेथें होतं ब अजूनही ह्या बाईच्या माहेरच्या 
घराण्याचा चंदा तेथें नांदत आहे. बाडेच्या वडिलांचे नांब आबजी 
कुलकणी, हे कुलकणी बराण्यांतळे असून तत्कालीन प्रमुख घराण्यांपैकी एक 
असत. ह्यांस पुष्कळ दिवस संतति झाली नाहीं, तेव्हां तत्‌प्रीत्य्थ यांनीं 
जबळच्या एका वनांत असलेल्या पांडुरंगाचे देवालयांत तपश्चया केली असें 
सांगतात, पुढें परमेश्वर प्रसन्न होऊन त्यास एक मुलगी व एक मुलगा अंशी 
दोन अपत्ये झालीं, पैकी प्रथमतःच हं स्त्री-सतरत्न त्यांचे उदरी जन्मास आले 
व दुसरा मुलगा झाला. त्याचे नांव पुष्कळ तपास केला परंतु कळलें नाहीं. 
जें स्त्री-संतरत्न तीच ही आमच्या प्रस्ताबनेची नाइका होय, सदरहू बाईचा 
जन्म क्रोणत्या सालांत झाला हें आम्हांस पुष्कळ शोंधाअंतीही कळलें न 
असले स्त्रीरत्न ज्या कुलांत निर्माण झालें त्या घराण्यापाशी अथवा ज्या म 
राष्रीय वारकरी सांप्रदायी सत मंडळीत तें आपल्या दिव्य तेजानें चमकले 


अनुक्रमणिका 


क 


त्यांच्यापैकी कोणाजवळही त्यांच्या जन्मकाळाविषयीं निश्चित माहिती 
असूं नये ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. 

बाईंच्या नबर्‍्याचे नांब गंगाधरधत. हे मिक्षुक घराण्यांतले असून बाईंचे 
हे बिजवरी वर होत. म्हणजे गंगाघरपंताचे बाई ह्या द्वितीय कुटुंब होत. गंगा- 
धरपंताचा मुख्य धंदा मिक्षुकीचा असून आयवेद्यकींचाही उपधंदा होता. ह्या 
दुसऱ्या धंद्यांत त्यांची चांगली ख्याति होती. बाईंचे ल्म फारच लहानपणी 
झालें होतें. गंगाधरपंत आतिदाय तापट स्वभावाचे असून त्यांनी वाईस फारच 
गांजिलें. त्यांच्या तापट र्वभावाच्याच अझींतून ब छळबादाच्या नळींतून 
संत बहिणाबाई हं दोभर नंबरी सोनें कसोटीस उतरून जगाच्या निदर्शनास 
आले. बाईनी आपलें आत्मवृत्त निवेदन करून रोजच्या व्यवहारांत घड- 
लेल्या बारीकसारीक गोष्टीही जगापुढे अभंग रूपानें मांडिल्या आहेत. बाईचा 
गाथा वाचला असतां 'चणेखावे लोखंडाचे । तेव्हां ब्रह्मपर्दी नाचे।! या ठुकाराम 
झहाराजांच्या म्हणीप्रमाणे ब्राई किती तावून सुलाखून निघाल्या होत्या 

निददीनास येईल. तेव्हां तें बिस्तारानें येथ सांगत बसण्याचे कारण नार्ही. 

सैत बहिणाबाई ह्यांना एक मुलगा ब मुलगी अशी दोन अपत्ये झालीं. 
पेकी मुलाचें नांव विठोबा असें होते, मुलीचें नांव उपलब्ध नाहीं. 


संतश्रेड्ठ तुकाराम महाराजांच्या नऊ टाळकऱ्यां पैकींच संत बाहिणाबाई ह्या 
एक होत्या, हें सदर गाथा वाचणाऱ्या प्रत्येक वाचकांस कळून येईल; शिवाय 
आम्हीही तें संत बहिणाबाईंच्या चरित्रांत स्वतंत्र रीतीनें विशद करूं. श्री 
संत तुकाराम महाराजांचा पूर्ण कृपाहस्त संत बहिणाबाईंच्या मस्तकांवर होता. 
व त्या त्यांच्या एकनिष्ट शिष्यीण होत्या. अवोचीन प्रसिद्ध नाटककार श्री. 
“अनंत वामन बरंव'यांनीं आपल्या'संत तुकाराम'नाटकांतून जी रंभा मंबाजीची 
हस्तकी म्हणून दाखविली आहे, ती दुसरी तिसरी कोणी नसून संत बाहि- 
गाबाई ह्याच होत,सदर गाथ्यांतळे बाइच “आत्मनिवेदन! हें प्रकरण बाचतांच 
आमच्या म्हणण्याची प्रतीति सवास येईल. 


संत ब्राहिणाबाई यांनीं “एक लक्ष चौपन हजार ' अभंग केले असावेत, 
असें अनुमान करण्यास एक सबळ पुरावा आहे;तो असा की, 'संतश्रे्ट निळोबा 
महाराज पिंपळनेरकर ( हे बाईचे समकालीन ब तुकाराम महाराजांचे शिष्य 
हाते. ) यांनीं बाईची आरती केली आहे; त्यांत 'प्रसाद लक्ष चोपन हजार 





अनुक्रमणिका 


[३] 


जसा उघड खुलासा केला आहे, ही भारती सुद्दाम बाइच्या आस्त्यांच्या 
प्रकरणांत आम्ही सामील केली आहे ? ती वाचल्यावर कोणासही शंका 
उरणार नाहीं. 

बाईंचा काल “ शिवपूर ऊफ शिऊर-' बारापाडा ' येथें शके सोळाशे 
बावीस आश्चवीन शु] १ बुधवार्री झाला, ह्यांसही सबळ पुरावा बाईंचे 
चिरजोब “ संत विठोबा ? यांनीं बाइची भारती केळी आहे त्यांत आहे ! 
असो; अश्शा संत स्त्री-रतन सेत बहिणाबाईंच्या अभंगाचा गाथा भाम्हा 
वाचकांपुढे ब वारकरी सांप्रदायांपुदढे ठेविला आहे. हा सवीस पसंत पडून 
जर वारकरी सांप्रदाय बाईंचे अमंगाबद्दल उदार वृत्ति दाखवून फडावर व 
की्तेनांतून ब्राईंचे अभंगाचा पुरस्कार करतील तर हा लेखकही त्यांचा मोठा 
नहणी होईल, शिवाय त्यांनीं जर आम्हांस ह्या अभगासबेंधीं कांही चच 
अगर विचारणा (पाहिजे भसल्यास) केल्यास आम्ही अगदीं मनमोकळेपणाने 
त्यांच्या सहकारेत्वांने करू ! इतकें सांणून ब तो परात्पर परमेश्वर आमचे 
हातून असेंच संत बहिणाबाईचे चरित्रही लबकरःच षुरें करो, अशी प्रार्थना 
करून ही लहानशी प्रस्तावना पुरी करतो. 


सवीचा कृपामिलाषी 


कभ गेपरगांव फो 
मु« कुंभारी पो० को | विश्वनाथ नारायण कोल्हारकर. 


जि० भहमदनगर १९-४-२६ 


अनुक्रमणिका 


नि 


अ. नं. अभंग 

६२९४ सद्भावाचें आसन १३९ 
६२५ सकलही तीर्थे १३९ 
६२६ विश्वव्यापक होसी १३९ 
६२७ दृदावन भुवनी १४० 
६२८ गीता गीता ऐसे १४०८ 
९२९ हनुमंत जांबूवंत १४८ 


३० जयदेव जयदेव जयराजिव १४१ 


६३१ प्रकाश निर्मळ कोमळ १४१९ 
६३२ जयमाय ज्ञानदेवी १४२ 
९३३ जय सद्रुरुराया १४२ 
६३४ जयजय सद्रुरुराया १४२ 
९२१५ जयजय कृष्ण कृपाला १४२ 
६१६ जयजय परमानंदा १४२ 
६३७ सवाठायी देव १४२ 
६३८ त्वं पद तू तत्पद तु १४३ 
६३९ सांगसि सकळां १४२३ 
६४० स्त्रीवेश अग्रवर्णी १४४ 
श्होक ४६ 
९४१ पुजोनि गणेद्या १४४ 
६४२ बंदोनि या जाण १४४ 
३४३ यानतरीं सद्ररु १४४ 
२४४ यानंतरे संत १४४ 
९४५ आता नमो जाण १४४ 
६३४६ आतां नमो सजन र्श्शं 
६४७ डोलेल जै मस्तक १४४ 
६४८ नमा लक्ष लद्यातिता १५४७४ 
«४९ नमो मेद भेदातिता १४५ 
«५० बहिणीने अवलंबुनी १४५ 
९४४१ बाया कां भ्रमसी १४५ 


अ. ने. अभंग 
६५२ गुरुकृपा जरि पूर्ण १४५ 
«'५२ असें सद्रुरुतें मना ओळखाबें १४५ 


६५४ गुरु जो खरा तो बरा १४५ 
९५५ गुरु गुरु करिताति १४५ 
६५६ जर्ये ज्ञान बैराग्य १४५ 
६५७ निजगुरु निजदाता १४५ 


२५८ सांडा सांडा रजतम भजनें १४५ 


६'५९ ग्हस्थाश्रमी तूं सुस्ि १४५ 
९६० शेषा*े शिखरीं १४५ 
६६१ श्रृतिपथ पडळे हें १४५ 
६६२ सकल विषय जैसं १४६ 


६६३ वेदा्थ हा पाहुनि वर्तती जेर४६ 


६६४ वेदाचा अथ घेई १४६ 
६६'५ रविसि उदय होतां १४६ 
६६६ यारे पढरिसारिखें १४६ 
६६७ अदी चंद्रभागा १४६ 
&६८ असा पुडलीक १४६ 
६६९ काळासी हपटी १४६ 
६७० कली पापरुपी १४६ 
६७१ निराकार हें रुप १४६ 
६३७२ उभा नीट वीटी १४६ 
६७३ गुणातीत हं रुप १४६ 
९७४ कळेना कसा कोण हा १४७ 


६७५ न हाले न चाले न बोळे १४७ 
६७६ लिलाविग्रही १४७ 
६७७ रुपाचि मना लागली खंति १४७ 
६७८ उभा नीट बीटी कटी हात १४७ 
९७९ गुणातीत क्रीया १४७ 
६८८० सूर्याचे निज तेज सारशगतिचे १४७ 


अनुक्रमणिका 


अ. ने. अभंग 

६८१ निरखित 'कशि बाला 
६८२ गुरूने मुज ग्यान 
९८३ ज्याचा कंठ निळा 
६८४ त्रियुळ डमरूघारी 
२८५ शिब शिव दिव काशी 
६८९ मुक्तिची नगरी 
&८७ सांगा कां सोमयागा 
९८८ परत्रझ हें लक्षिता 
६८९ मोन्या जाण 
६९० भाव शुद्ध रे झुद्ध 


[. १४] 


१४७ 
१४७ 
१४७ 
१४७ 
१४७ 
१४७ 
१४८ 
१४८ 
१२४८ 
१४८ 


अ. ने. अभंग 
&९१ ऐक ऐक तू मना 
६९२ संत संगरे संग 
६९३ स्थूळ धराबें धरावें 
६९४ ग्रंथ पहावे पहावे 
६९५ पहा किरिट झकमके 


४७ प्राथना. 
€ ९६ उठ सत्वर विठ्ठला 


४८ शेवटचे मागणे, 


६९७ त्रिकाल आरती 


अनुक्रमणिका 


१४८ 
१४८ 
१४८ 
१५४८ 
१४८ 


१४८ 


१४९ 


अनुक्रमणिका 


प्रस्तावना, .........:. 2:10: वाधादायाळ ळा वीररि मरगळ यतम १ 
१%ादिंपरंपरा.....७. ७७-७० त्यामधे शमभमामरिरभरर १ 
२आत्मनिवेदन.......................................................“““*“अ“अ“अनन १ 
३निर्याणपर........................................................“अ““अ“अ“अननन २१ 

संत बहिणाबाईचे चि. संत विठ्ठलमहाराज यांचे अभंग.............. ३३ 
४मनःपरअभंग.......................................................“““““ अ. ३३ 
५भक्तिपरअभंग.......................................................... ३९ 
६सद्गुरूची थोरवी ......................................................... ४१ 
७अनुतापपरअभंग......................................................... ४५ 
८ संतवर्णनपरअभंग....................................................““.. ष्‌० 
९ बोधपरअभंग........................................................ “अ... ५३ 
१० निवृत्तिपरअभंग....................................................... ६२ 

जोगी... मादअमीममध त या ६५ 
११निर्गणपरअभंग .................................................““ “अ. ६८ 
१२ तुलसीमाहात्म्यपरअभंग................................................ ६९८ 
१३ज्ञानपरअभंग........................................................... ६९ 
१४ नाममहात्म्यपरअभंग................................................... ८१ 
१५ब्रह्मकर्मपरअभंग.................................................... ८३ 
१६ श्रीक्षेत्र पंढरी-श्रीपंढरीनाथ-पर अभंग. ................................. ९१ 
१७ (हरिभक्तमहिमा) पंढरीमहात्म्य. ........................................ ९४ 
१८ पतिव्रताधर्मपरअभंग................................................... ९८ 
१९ करुणापरअभंग...................................................“... १०० 
२० टोणप्याचे अभंग....................................................... १०५ 
रेषेस्फळ अशण ७००७७७०७०० पतन 5832 तलतरानर नाभ मतर १०८ 
२२पदें-गौळणी........................................................... ११५ 

नांच. ....... (000000 00मसधन र १२१ 


२३ (पाळणा) जोगी........................................................ १२५ 
र४फगडी 7022: जगममनर रन रनडशनसभेल ०७ २तरमतिनंमभमेनी १२५ 
रेष५पिंणा.......८७०, ७ ७ जायरा रवभाग कडक गया १२६ 
२६झिंपा.....................................................८८८. ८... ८. १२७ 
गिणहंमासा 1.15 माानयालोन स नसममरेसमना डोर रडका नहसारा रा १२७ 
२९ हवी ७७०. . ाा 0000000 30562 401080 6450 १२८ 
२९बासुदेव. .............................................................. १२८ 
३०खेळिया.......................................................“..“ “ना १२९ 
नवे दादल्या ८.७... धर मसगयळदााक शड १२९ 
वळ डोहो .७0020120:00000000 यादया १३० 
गेसोरी 1.01 रो १३० 
उंडोर ०.00. अय ० णा पेयद 06 १३१ 
उेधमुंढा ०00010: ाावजवारलदरररस्रसेकरनर रकमी १३२ 
३६श्रोती (गाणें) ...............................::.................:42:*... १३३ 
३७डफगाणें...................................................““*“*“*“अ*“अ“अ“अनअनन १३३ 
३६नवलं. 7.57: वाामानना भप सभमदॉगनेनमानभ 223 रनेगगनिगब २० रोममागामन १३४ 
३९संचित........................................................“.“.““. १३४ 
४०सोंग.......................................................““*“*“*“*“*“*“अ“अाअान १३५ 
४१संन्यास............................................................ १३५ 
४२गाट.................1..11 माया वी देरदमकन १३६ 
४ ३भते............:.......“»04.24020भरमतमतटे रद भगरदोकननेगदरर शन १३६ 
४४भैरव. [जोगी]....................................................... १३७ 
४५आरत्या.......................................................“““““ अ“. १३८ 

१आरतीश्रीरामाची. ............................................. १३८ 

२ आरंती सुर्याची, ७०००७७७७०० १५७०७७७५७० १३८ 

३. आरती आत्मारामाची......................................... १३८ 

४आरतीसद्गुरूची............................................. १३९ 


६आरतीश्रीविठ्ठलाची. .......................................... १३९ 


अनुक्रमणिका 


७आरतीतुळसीची. 55:52: १४० 


८ आरती श्रीभगवग्दीतेची. ....................................... १४० 
९ श्रीरामशेजारती. .............................................. १४० 
१०श्रीकृष्णाची. ................................................. १४१ 
११चंदराची.........५००.७००.,.००.००७५०५० याना मरन १४१ 
१२आरतीकज्ञानेश्वरीची........................................... १४१ 
१३आरतीसद्गुरुची............................................ १४२ 
१४आरतीसद्गुरुची............................................ १४२ 
१५आरतीकृष्णाची. ............................................. १४२ 
१६ आरती कृष्णाची. ............................................. १४२ 
१७आरती आत्मारामाची. ....................................... १४२ 
१८ आरती बहिणाबाईंच्या (सं. विठ्ठल कृत.)..................... १४३ 
२०आरती बहिणाबाईची (संत निळोवाकृत.).................... १४४ 
४6लळोका 20000000मक्‍अमााा सात ाशकान रकळरेतरोगतीर रतत रदार १४४ 
७प्रार्थचा 2.८... माम माकर १४८ 
४८ शेवटचे मागणे... 5::::5.:05005 भानावर १४९ 
परिशिष्ट 'अ' करुणापर ! (देवीशीं भांडण) ................................. १४९ 
परिशिष्ट 'आ* संतमहात्म्यपर. ............................................ १५५ 


अनुक्रमणिका 


संत बहिणाबाईचा गाथा 


बळाळायळ 1 





॥ श्रीविठ्ठल ॥ 
"२2/०0/७9९७ 


१ आदि परंपरा. 


१ आदिनार्थे उपदेश पार्वतीसी केला । मत्स्येंद्रे ऐकिला मच्छगभी ॥१५॥ शिव- 
हृदयींचा मंत्र पै अगाध । जालासे प्रसिद्ध भक्तियोग ॥ २॥ तेणें त्या गोरक्षा 
केलें कृपादान । तेथोनि प्रकट जाण | गहिनीप्रती ॥ ३॥ गाहिनीनें दया केली 
निवृत्तिनाथा । बाळक असतां योगरूप ॥ ४ ॥ तेथोनी ज्ञानेश पावले प्रसाद । 
जाले ते प्रसिद्ध सिद्धासनीं ॥ ५॥ *' सब्चिदानंद बाबा ' भक्तीचा आगरू । त्यासी 
अभयरवरू ' ज्ञाने ' केला ॥ ६॥ पुढें विश्वंभर शिवरूप सुंदर । तेणें रकवीं 
विचार ठेविळाले ॥७॥ केशव चेतन्य बाबाजी चैतन्य । झालेसे प्रस्न 
* तुकोबासी * ॥ ८॥ एकनिष्ठ भाव तुकोबा-चरणीं । म्हणोनी * बाहेणा * 
लाध्लासि॥९॥ 


२ आत्मनिवेदन. 


२ देवगांव माझें माहेर साजणी । वेरूळ तेथोनी पूर्व भागीं ॥१॥ देवांचा समूह 
सर्वे जया ठायीं । मिळालाले पाहों ' देव-गांव ' ॥ २॥ हिमाचलाहुनी चालला! 
अगस्ती । चतुर्मास वस्ती केली जेथें ॥ ३ ॥ तेथोनी पाश्चिमी शिवनदा बाहात । 
तार्थ हे अद्भुत तीर्थोमाजीं ॥ ४ ॥ लक्ष तीथे जेथे मजनीं सवदा । लाक्षायणी 
सदा बास जेथें ॥५॥ स्थळ तें पवित्र देखोनी अगस्ती । अनुष्ठाना येती 
सूर्योदयाो ॥ ६ ॥ वर दिघलासे कषी अगस्तीतें । जाण लक्ष तीर्थे * लाक्षा 
ग्रामा ! ॥ ७॥ स्नान दान करीं जप अनुष्ठान । लिडर तेथें जाण होय नरा ॥ ८॥ 
अगस्ती राहोनी देवगांदीं जाण । शिवनडीस्तान करी सदा ॥ ९ ॥ बाहिणी म्हणे 
ऐखे स्थळ देवग्राम । तेथे साझा जन्म झाला अले ॥ १०॥ 

३ * आऊजी कुळकणी लेखक ते स्थळों । तयाचित्रे कुळीं जन्म माझा ॥ १॥ 
जननी ' जानकी ' पिता ' आकडेव? | देवगांव नांव स्थळ त्यांचे ॥ २॥ तया- 
चियरे कुळी नाहो जी रुंतान । करित जीं हता न कांडी वाही ॥ ३॥ लक्षे तीथी 


अनुक्रमणिका 


र संत बहिणाबाईचा गाथा. 


नित्य करूनिया सतरान । शिंव-अनुष्टान आरंभीलें ॥ ४ ॥ किती येक दिवश्षीं झालें 
स्वम तया । माझीया पितया आऊजीसी ॥ ५ ॥ होईल संतान कन्या दोन पुत्र । 
ब्राह्मणे पवित्र सांगितळें ॥ ६ ॥ बहिणी म्हणे पका वरुषां मी उत्पन्न । नवसास 
पूणे कन्या झाळें॥ ७॥ 

४ करिती उत्साह बारक्या ब्राह्मण | करूनी ब्राह्मण घरां गेले ॥ १ ॥ पिता 
आजऊटदेव गेला अरण्यांत । तंव अकस्मात लाभ झाला ॥ २॥ मोहर बांधिली 
पितांबरी गांठी । सांपडली वाटी वेरूळाच्या ॥ ३ ॥ धरं येउनीया आनंदें बोलती । 
कन्या आम्हांप्रती लाभाईत ॥ ४॥ दिश्वेश्वर ब्राह्मण ञ्यातिषी नेटका । तय़ानें 
पात्रिका रुपादिळली ॥ ५ ॥ होईल. कल्याण इचेनी तुमचे । ऐसे पात्रिकेचे 
फळ वाची ॥ ६॥ बोलती देवलसी भाग्याची होईल । आडुष्याचें बळ फार 
आहे ॥ ७॥ बाहिणी म्हणे ऐसे हिजे सांगितलं । तयासी दीधलळे वस्त्र 
गायी॥ ८॥ 

५ कन्गप्रादान घडो हा अर्थ पाहोन । करावया लझ द्विज भाले ॥ ५१ ॥ तंव 
आकश्मात प्राक्तनासारिखा । शीऊराचा? सखा एक भाला ॥ २॥ पूर्वा सोयरा 
खयनाचा इच्छिक । विवेक पाठक रत्न नामी ॥३॥ लाउनी मागणें केलें वाक- 
प्रदान | मसुनीया ल्न संपादीळें ॥ ४॥ तंव बंधू झाला माझे पाठीवरी । अनुष्ठाना 
करी पूर्वीचेय्रा ॥ ५॥ म्हणती हें सभाऱ्य वंधू पाठीवरी । झाला हे निर्धारी गुण 
इचे ॥ ६॥ ब्राहिणी म्हणे ८ झाले द्षं तीन । त्यापुढे जं होणें तेंही बोले ॥७॥ 

६ मानल गोत्र माझ्या पित्याचे वरिष्ठ । भ्रतारही श्रेष्ट गोतम तो॥ १॥ 
श्विवपूर नाम तेथील ज्योतिषी । मायबापें त्याशी समापिलें ॥ २॥ द्वितीय 
संबंधी वरुषा तिसाचा । नोवरा भाग्याचा ज्ञानवंत ॥ ३ |! बाहिणी म्हणे लागी 
कन्यादान केळे । आंदण दिघळें सव कांहीं ॥ 2 ॥ 

७ लझ सपादोनी जाले वरुष चारी । गोन्रजाचा वेरी पिता जाला ॥ ५१॥ 
वृत्तीच्या संबंधे कलह मांडला । माझा बोलाविला भ्रतार हा ॥ २॥ गोत्रजाची 
केडा बाकीसाकी करण । मागती लेहून शेतमळा ॥ ३ ॥ आतां ग्रेथोनिया जावें 
परदेशी । तरीच आम्हांसी सुख प्राप्त ॥ ४॥ तूं सखा सोडरा मित्र तूंचि जामात । 
आठुचा हा अंत पाहूं नको ॥ ५॥ घातलसे बंदी लोडर्वाल कोण । सखा तूं 
होऊन सोडवावे ॥६॥ मग त्या अतारे काढिले बाहेरी । निशिचिया भरी 
मध्य़ राद्वीं ॥ ७॥ पिता माता बंधू मजही समवेत । गेले रातोरात गंगा- 
तीरा ॥ ८॥ प्रवरा-उंगमीं केळे गंगारान । घेतलें दशन सिदड्नाथे ॥९॥ 
ब्रहिणी म्हण पुढें चालिलो तेथोनी । पाग्र बो संतुनी मदादेवा ॥ १०॥ 

८ गंगा देखोनिया सिद्धेश्वर देव । तेथोनिया ज्ञीव निघो नणें ॥ १ ॥ आव 


अनुक्रमणिका 


आत्मनिवेदन. ३ 


खीचा हेत पूवील संस्कार । श्रवणी आदर कीर्तनाचा ॥ २॥ पुराण-श्रवण पुजा 
देवस्थान । त्राह्मणपूजन प्रीते याची ॥ ३॥ संन्यासी सजन संत महानुभाव । 
यांचे पायीं जीव लागलासे ॥ ५॥ निघतां तेथून थोर वारे दुःख । करंटे अद्धच 
काय कीजे ॥ ५॥ बहिणी म्हणे पुढें महादेवा जावें । भ्रतार गारवे नेत 
आम्हां ॥ ६ 

९ मागोनी भिक्षेसी %मीतसो वाट । सोसुनीया कष्ट नानापरी ॥ १ ॥ साय 
बाप बंधू भ्रतारेसी जाण । महादेववन पहावया ॥ २॥ नरसिंहदशन घेउनी 
संपूर्ण । पांडुरंगस्थान देखीयेलें ॥ ३॥ भामाचंद्रभागा पुंडलीक भक्त । वेणूनादी 
मुक्त प्राणीमात्र ॥ 9 ॥ फ्मालयीं स्नान देवाचें दशन । नामसंकीतन आयकायेलें 
॥ ५॥ राही रुखुमाबाई सत्यभामा सवे । देखियेले पूर्वद्वारयुक्त ॥ ६ ॥ महाद्वारां 
तुनी कारेतां प्रवेश । वाटलें मनास महालोख्य ॥ ७ ॥ पांडुरंग सूदी देखोनी 
पवित्र । संतोषले नेत्र इंद्रियेसीं ॥ ८॥ केली प्रदक्षिणा महा हर्षयुक्त । 
चित्त हें विरक्त करोनिया ॥ ९ ॥ वाटे मनामाजी रहावे येथेंची । परी प्राक्तनाची 
दक्या नाहीं ॥ १० ॥ जीव जावो परी पंढर्राचें स्थळ । न संडावे नळ ऐसं वाटे 
॥ ११ ॥ बहिणी म्हणे पंच रात्री पंढरीस । केला आम्ही चास पुण्ययोगें ॥ ५१२॥ 

१० चेन्नपणसेस गेलो महादेवा । देव-यात्रा सवी पाहवीलें ॥ १ ॥ जालें समा- 
घान देखोनी शंकर । मार्गे अभयकर भक्तियोग ॥ २ ॥ पंचरात्री तेथे क्रमोनिया 
जाण । लिंगणापुरस्थान तेथे आला ॥३॥ कोरान्नाचे कग सहज मेळवूं । तेणे सुखी 
जावू होय माझा ॥ ४ ॥ अस्रताचे परी वाटे गोड अन्न । पाप जळे जाण भक्षिलीया 
॥ ५॥ बहिणी म्हणे साझे वद्न वर्षे नव । जाले अंतभाव सांगितला ॥ ६॥ 

११ अतार विचारी सवास विचार । रहावया थार एथे नाहीं ॥ ५ ॥ ब्राह्मणाचे 
लांवीं जाउनी रहावें । ऐसे मनोभावे वाटतसे ॥ २ ॥ रहिमतपुरीं आहे ब्राह्मण 
समुदाच । तेथे वश्ती ठाव सर्व करूं॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे पूर्व प्राक्तनाचे योग 
न सोडी स्थळ त्याग केलीग्राही ॥ ४ ॥ 

१२ रहिमतपुरीं सव जाउनी राहिलों । आवघीच लागलो भिक्षा करूं॥ 9 ॥ 
भरतार तो थोर स्नानसंध्य़ा करी । देव तयावरी छृपावंत ॥ २ ॥ तेथील उपाध्य 
ग्रामीचा प्राम्थ । जावया उदीत वाराणसां ॥ ३ ॥ ग्रामीचा व्यवहार चाळावया 
लागीं । भ्रतार विभागी केल! तेणें ॥। 2 ॥ देखोनी नेटका ज्ञानी विद्यावंत । सवही 
गृहस्थ तय़ना पुस ॥ ५ ॥ आपण काशीस जाऊनी तुम्हांसी । उपाध्या ज्योतिर्ष 
* रत्नाकर ? ॥ ६ ॥ तेही केलें मान्य मग राहो तेथे । निर्वाह जाला येथे वरुषाचा 
॥ ७ ॥ यावरी तो जाणा आलीया प्रामाली । रक्षिले आम्हांसी वष एक ॥ ८ ॥ 
ऐसें वष भकरी जालें मजलागी । वाटे संतसंगीं असावेंसे ॥ ९ ॥ कथा आयकावी 


अनुक्रमणिका 


1) संत बहिणाबाईचा गाथा. 


पुराण-श्रवणा । ब्राह्मग-पूजनीं चित्त रिक्षे ॥ ९० ॥ तेथोनी प्राक्तनें वोढोनि य़ा 
जाण । स्थळ तें त्यागून चालविले ॥ ११ ॥ उदास नंतर नावडेचि कांहीं । प्राक्त. 
नासी नाहो उपाय तो ॥ १२ ॥ बहिणी म्हणे पुढें कोल्हापुर क्षेत्र । जें अति पंवित्र 
तेथें गेलों ॥ १३ ॥ 

१३ हिरंभट एक त्राह्मण वेदांती । दाही शास्गती यजुर्वेदी ॥ १ ॥ थोर भाग्य” 
वंत पवित्र अभिहोत्र । विद्यार्थी सवैत्न पठण कारिती ॥ २ 9 तयाचिये ग्रृहीं पाहो. 
निया स्थळ । राहोनी निश्चळ श्रवण होय ॥ ३ ॥ ' जयराम गोसावी ! त्यांची 
हरिकथा । नित्य भागवता श्रवण करूं ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे तेथे करानिया वास । 
सदा निजध्यास आत्मचर्चा ॥ ५॥ 

१४ कोणे एके वेळी आकराव्या वरुषांत । सोमवारी चरृत्त थोर झालें ॥ १ ॥ 
हिरंभट याली गोदान दिघलें । द्विसुखी पाहिलें यजमान ॥२॥ काळी ते 
कापेला काळें तिचें वस्त्र । प्रदक्षणे पुच्छ निवेदिलें ॥ ३ ॥ सुवणांची शिंगे रुपी- 
याचे खूर । वरी पितांबर पांघुरीला ॥ ४ ॥ सवे उपचारे गोदान दिघलें । पहावय! 
उपे सवजण ॥ ५ ॥ उपजोनी वत्स गाय़ नेली घरां.। वत्स पीत क्षीरा दोहा- 
चिया ॥६॥ जाले दिवस दहा अकराव्या दिनीं । हिरंभटा स्वती द्विज बोले ॥७॥ 
आहण हा. तुझे आहे ओसरीस । कपिला त्यांस निवेदाजे ॥८॥ स्वभझापारि 
साच केलें हिरंभटें । भ्रतारासी निष्टें गाय दिल्ही ॥ ९ ॥ आनंदले मन सरवोचेही 
जाण | गायी-सुश्र्पण घडे आम्हां ॥ १० ॥ नित्य मायबाप जाती तृणालागीं ! 
पाळिती प्रय्रोगी जाण तोषें ॥ ११॥ गार्यांचें ते वत्स तेंही असें कपिला । माझे 
ठार्यी तिला हेत बहु ॥ १२॥ मीच सोडी तरी वत्स रिघे दोघा । करितां दोहावा 
सवे माझी ॥ १३ ॥ पाणी मीच पाजीं तृण घालों मीच । सजविण काच मनी 
वाहे ॥ १४॥ मी जाय पाणीया ओरडे तें वत्ल । गाय वाय पुच्छ सवे चाले ॥१५॥! 
करुनीया लाक नवलची राहाती । उगेच पहाती वत्स गायी ॥ १६ ॥ सोकळीचि 
वत्स असोनिया जाण । न वजे आपण गायीपाशीीं ॥ १७ ॥ तृण घाला तरी 
भक्षिती आपण । पाजिल्या जीवन तेव्हां पीती ॥ १८ ॥ रात्रीचे अवसरीं वत्स 
निजे सेजें । पुराणा ते फुंजे श्रवणकाळीं ॥ १९॥ कथेपाशी जाय सवे तेंहि येउ । 
उभयेची निवांत कथा पारेसे ॥ २० ॥ गाय गोठा घरीं आयण कथ्रेसी । जातां सी 
स्त्रानासी सवें चाळे ॥२१॥ करिती अपूव हे तुझें संबधी । लोक नाना शब्दा बोळ- 
ताती ॥ २२ ॥ कोणी म्हणे वत्स आहे योगन्रष्ट । कोणी म्हणे नष्ट सवे इची ॥२३॥ 
कोणी म्हणती जन रिणाइत इचे । रीण फिटे तिचे तेंच तुटे ॥ २४॥ ऐसे नाना- 
परी वत्स तें स सोडी । मजही आवडी तयापाशीं ॥ २५॥ न देखतां वत्स हाचे 
तळमळी । जलळाविण सासोळी तेस वाटे ॥ २६॥ दाळितां कांडितां वाहातांही 


अनुक्रमणिका 


आत्मनिवेदन. षु 


ध्राणी । वत्साविण जनीं नावडे हो ॥ २७ ॥ भ्रतार रागीट नावडेची तया । परी 
त्यांसी मायरा उपजली ॥ २८ ॥ म्हणे असो तुज नाहीं मुलबाळ । हाची तुझा 
खेळ जाण मनीं ॥ २९॥ तुजही आवडी कथा-पुराणाची । संगती फुकाची तुज 
जाली ॥ ३० ॥ तंव तये वेळीं जयराम गोसावी । तेथें तों स्वभावो सहज आले 
॥ ३१ ॥ कथा घरोघरीं ब्राह्मणाची पूजा । संतर्पणे द्वीजां आरंभिलीं ॥ ३२ ॥ रात्रीं 
कथा होती दिवसांही करिती । मायबाप प्रीती पाहाती तें ॥ ३३ ॥ तेथें तया संगें 
मीही जाय कथे । वत्सही तें तेथें लवे चाले ॥ ३४॥ जेथें बेले माय तेथे मी आपण । 
चत्सही धांवोन सवे उभे ॥ २५॥ हारोना मुंतेना उभेचि श्रवण । करित कीतेन 
नामघोष ॥ ३६॥ आरती जालीया नमस्कार होती । आपणही क्षिती ठेवी 
डोकें ॥ ३७ ॥ देखोनिया जन हांसती लकळ । परि ते प्रेमळ आल्हादची ॥ ३८॥ 
ग्हणती योगश्र्ट पूवील हरिभक्त । गोव विरक्त पहा केले ॥ ३९ ॥ तंव येक 
दिवश्णीं मोरोपंत कंथा । करावया भक्तां पावारेलें ॥ ४० ॥ दिवस एकादशी 
प्रहरा दों कथा । मांडिली तत्त्वतां महानंदें ॥ ४१॥ जयराम गोसावी शिष्य समु- 
हासीं । बेलले सभेसी आसनीं ते ॥ ४२ ॥ टाळ सरदंगेलीं होतसे गायन । मिळा. 
छेसे जन सर्व तेथें ॥ ४३ ॥ तेंथ्र आपणही माय बाप बंधू । कथा परमा वंदू पहा- 
तसं ॥ ४४० ॥ समागमें वत्स मजपाशी बसलें । लोकीं त्याशी नेळें दारवंटा ॥ ४५ ४ 


म्हणतो स्थळ नाहीं बेसावया जनां । पशू हे श्रवणा काय योग्य ॥ ४६ ॥ मी रडोॉ 
लागलें वत्सालागी तेथं । तंव जालें क्षत गोसायेया ॥ ४७७॥ ओरडतां बत्स मज 
ये स्डतां | सांगती अवश्था स्वामीपासी ॥ ४८ ॥ म्हणती पक सुली हिरंभटाघरीं । 
आली ते श्रीहरी-कीतनासी ॥ ४९ ॥ तिजसवे एक वत्स असे त्याशी । सांगात 
दिनारेश्यो हिंडवीते ॥ ५० ॥ ते वत्स बाहेरी घातिळें अडचणी । यालागीं ती 
रुसुनी रडतले ॥ ५१ ॥ वत्स त॑ओरडे बाहेरी तिष्टतें ।॥ रडत ही येथें गलबला 
॥ ५२॥ साक्ष अंतरींचा तो स्वामी जयराम । वत्स-अंतयोम ओळखीलें ॥ ५३ ॥ 
म्हणे आणा त्याशी वत्साचें अंतरीं । काय़ नाही हरा आत्मवत्ता ॥५४॥ कथेलागीं 
जीव होतो कालावींस । पद्यू कौ तयास म्हणों नये ॥ ५५ ॥ आणाविले वत्स बेस- 
विळे आसना । पाहोनी नयनीं तोष वाटे ॥ ५६॥ मजही छूपावंत कृपेचिये शब्दे । 

बोलावी प्रारूचें पूर्व पुण्य ॥ ५७ ॥ कुवोळोनी दोघां पाहे पूर्ण दृष्टी । न मानोचि 
गोष्टी जनांलागी ॥ ५८ ॥ कथा होत असे गजरे महाथार । चित्त हें निर्भर वष्ण 

वाचें ॥ ५९ ॥ जयराम गोसावी याचें मनोगत । पुण्यशील सत्य उभय वर्ग ॥६०॥ 
कथेसाजीं वत्स उभेंचि तिष्टत । रूपो सर्व चित्त आाणुनीया ॥ ६५ ॥ सुळी हे 
लहान वय इचें थोडं । श्रवण हें आवडें नवल मोठें ॥ ६२ ॥ म्हणे इचे कोणी आहे 
ये कथेसी । मायबाप तिशी सांगितला ॥६३॥- भ्रतार इयेचा आहे बहुयोग्य । पारि 


अनुक्रमणिका 


द संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


हिचें वैराग्य थोर दिसे ॥ ६४ ॥ मायबापासवें येतसे पुराणीं ! वत्सही घेऊनी 
समागमे ॥ ६५ ॥ मग म्यां आपुलें आपण पाहेलें । चरणीं घातलें लोटांगण 
॥ ६६ ॥ वत्सही तैसेंची पायांवरी पडे । अपूर्वता घडे सर्वे जनीं ॥ ६७ ॥ वाम 
सव्य दोनी होत दोघे जणे । वत्सा मज तेणे उठविले !। ६८॥ कथा संपलीया 
लोक गले सर्व । पारि हें अपूर्व म्हणती जन ॥६९॥ हिरंभट आणि आाणिकही जन । 
म्हणती हें चिन्ह कोणां कळे ॥७०॥ बहिणी म्हणे रेस कोल्हापुरी होय । पुढीलहि 
सोय तुम्हां सांगो ॥ ७५१ ॥ 

१५ पिता-माता-बंधू-समवेत बिऱ्हाडीं । पावले ते घडी वत्सयुक्त ! १ ॥ दोन 
घडी रात्र होती ते समयीं । वत्स तयीं गायीं पाजीयेळं ॥ २ ।! हिरंभटीं स्नान केलें 
अझ्नीसेवें । कार्तीकाचे दिवे आकाशांत ॥ ३ ॥ सडे संमार्जन केलें स्नान तेथे । 
गायी वत्स हातें कुर्वाळालें ॥ ४॥ भ्रतारानें स्नान केलें भापुलिया । दक्षिणेची 
गया कोल्हापूर ॥ ५॥ तंव कोणी एक निराबा्ड होती । तिनें कथास्थिति सांगि- 
तली ॥ ६॥ भ्रतारारचें कानीं कथेतील सवं । सांगाया अपूर्व म्हणोनिया ॥ ७ ॥ 
चत्साचें ध्रृत्तांत साझेंही रुदन । श्रताराचे क्रान तृप्त केले ॥ ८ जयराम गोसावी 
विदेही अवस्था । तेणें हात माथां ठेवियरेला ॥ ९ ॥ थोर यांचे भाग्य तो यांश्शो 
बालीला । आशिवांद दिळा योग्य तेणें ॥ १० ॥ जातीचा भिक्षुक अंतरीं बहु 
राग.। धावला लवेग गेहाप्रती ॥ ११ ॥ धघरुनीया वेणी मारिले यभ्रे्ट । हिरंभटा 
कष्ट फार झाले ॥ १२ ॥ नावरे मारितां गायही ओरडे । वत्स तेंही रडे कांसाविसीं 
॥ १३॥ अकरावे वरुष मज होतें तेब्हां । काय पतिसेवा अंतरलें ॥ १४ ॥ साय- 
बाप बंधू बोलती न कांहीं । भ्रतारं क्रोघही आवरिला ॥ १५ ॥ शांत झालीया 
पुसत तयांस । स्त्रियेवरी त्रास कासयाचा ॥ १६ ॥ येरु म्हणे राश्रीं कर्थेत प्रतिष्ठा 
काय यांची निष्टा देखियेळी ॥ १७ ॥ केंचें तें पुराण केची हारिकथा । मारीन 
अन्यथा नव्हे येथ ॥ १८ ॥ इतुकें बलोनिया भ्रतार पुनरपी । क्रोच ता नाटोपी 
आप्ति-ऐसा ॥ १९ ॥ बहिणी म्हणे तेव्हां देह संकल्पिलें । प्राक्तनाचें केलें कोण 
वारी ॥ २० ॥ 

१६ आलें मना तंवें मारिळें बळकट । बांधोनिया मोट टाकियेली ॥ ५ ॥ हिरं- 
भट म्हणे वहा तुम्ही बाहेरी । हा दिसे हत्त्यारी चांडाळ कीं ॥२॥ मग मातापिता 
हिरंभटालागीं । प्रार्थुनीया वेगो स्थार केळे ॥ ३ ॥ म्हणती कृपा करा आजि दिस- 
भरी । प्रातःकाळों दुरी ठाव पाहों ॥ ४॥ तयावरी वत्स गाय दोघे जण। न 
खाती तृग जळासहा ॥ ५॥ देखोनी वत्सासी गायींचा वृत्तांत । मोट तो सोडीत 
ते वेळो ॥ ६॥ आणोळें जवळी गाय वत्सापार्श । हुंबरली जेसी पुत्र माता ॥ ७॥ 





१ पाठभेद:--गंःच शगें. २ आतां. 


अनुक्रमणिका 


आत्मनिवेदन, ७ 


आपण देखीलळें वत्च अ[गि गाय । म्हणे प्राण लाय तरी बरा ॥ ८ ॥ बहिणी म्हणे 
तया तृण-पाणी पाजी । न घेही ते माझी थोर मावा ॥९॥ 

१७ न खाती तृण न घेती जोवन । आपणही अन्न टाकिग्रेळें ॥ ५ ॥ नुठती 
सवेधा स्वस्थळापासून । ग्रेती सर्वजण पाहावया ॥ २॥ जयसम स्वामीस सांगि- 
तलें जर्नो । पहावया निर्वाणी तेही भाले ॥ ३ ॥ भ्रतारें तयासी केला नमस्कार । 
आपुले अंतर एकानेष्ठ ॥ ४ ॥ घातिळें आसनन जयरास स्वामीस । हिरंभटीं त्यांस 
पूजियेलें ॥ ५ ॥ मिळोनिय़रा लोक पाहाती लोचनीं । स्वामीही ते क्षणीं आनंदले 
॥ ६ ॥ म्हणतं ब्राह्मण तूं इचा भ्रतार । सांगतो निघार ऐक आतां ॥ ७ ॥ योग- 
भ्रष्ट इचीं साधने बळकट । तूं इसा कष्ट करूं नको ॥ ८॥ स्वघमेची तुझी करील 
ही सेवा । उद्धराल जीवा आपुलीय! ॥ ९॥ तुझें पदरीं कांहीं पूर्वाल सुकृत । 
तणें ही सांगात प्राप्त जाली ॥ १० ॥ गायी आणि वत्स हें इचें सांगाती । अनु- 
ष्टानीं होती ऐक्यभाव ॥११॥ हेंच इचें गुरु हें इचे साघन । तोडीळ बंधन आपुलें 
हे ॥ १२॥ इचे समागमें करिती जे वास । तेही भक्तिरस घेती सुखे ॥ १२॥ 
आग्रकसी तरी बरें होय तुझें । येथे काय माझें बळ आहे ॥ १४॥ बहिणी म्हणे 
ऐसें बोलोनी जयरास । पाहे मनोरम सवे चिन्हें ॥ १५ ॥ 

१८ स्वस्थाना भापण छालीले जयराम । शिष्यांचा संभ्रम फार होता ॥9॥ 
म्हणती जयरास अनुष्टानी तिघे । पूर्वींच्या प्रसंग एकानिष्ट ॥ २॥ अंतराय कांही 
अनुष्ठानीं राहिल्या । गाय्री या जन्मल्या पुण्यवेरें ॥॥ २॥ ह मुली संपूर्ण आहे 
अनुष्टान । चित्त]ुद्धि जाण ईस भाहे॥ ४॥ ऐसें परस्परे बोलती उत्तरें । हे 
कनानी सादरे ऐकीयेळा ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे गले स्वामी स्वस्थानाली । मागील 
घृत्तांसी जाण सांगो ॥ ६ ॥ 

१९ द्वादशी क्रमोनी त्रय्रोदशी आंत । वत्सासी देहांत-समय आला ॥ ५ ॥ 
तेथ हिरेभट बोरळ्यिला “कोक । सहज स्वाभाविक ' सूकं' करोति ॥ २॥ पूवीचे 
श्होकाचा सरताची जाण । बोलिलें आपण वत्स तेव्डां ॥ ३ ॥ यत्कृपा तमहं वंदे 
बोले शब्द । शहोकउतराधे वत्स बोले ॥४॥ आवकीला सर्व लोकीं तो श्होकाधे । 
करिती संवाद परस्परे ॥ '५॥ तंव त्या वत्से टाकरियेला प्राण । आले मी धांवोन 
तयापाश्ीं ॥ ६॥ प्राणासर्वे प्राण जाऊं पाहे साझा । प्राक्तनासी दुजा यत्न 
नाहीं ॥ ७॥ गाय हंबर्डे दोहीवरी मान । टाकी परी जाण शब्द कैचा ॥ ८॥ 
बहिणी म्हणे देह प्राक्तनें राखिळे । पुढे काय झालें कोण जाणें॥९ ॥ 

२० जयराम स्व्रासीस कळला कृत्तांत । वत्सासी त्या अत्तकाळ जाला ॥ १॥ 
श्होकाधे म्हणोनी प्राण वत्स त्यजी । योग लाजला जी तयापुढें ॥ २ ॥ मग सव 
श्रेष्ठ संत साधुजन । करीत कीतैन वत्स नेलें ॥ ३॥ दिंडी पताकानें सिरविलें 


अनुक्रमणिका 


८ सेत बहिणाबाईचा गाथा, 


वत्स । गयायसचे तुच्छ यानी देढे ॥ ४ ॥ हुंबर हाणोनी चालें मागें मार्गे । गाय 
अंतरंग महा दुःखी ॥ ५ ॥ पुरुनिया वः्प आले सवे जन । करुनीया खान ग्र॒हां 
गेळे ॥ ६॥ गाय वत्सापाशीं जाऊनी हुंबरे । मागुती ते फिरग्रहासी ये॥७॥ 
मज दिलोकितां मी तों अचेतन । माझ्या देहीं प्राण आढळेना ॥ ८॥ ऐस दिन 
चारी लोटळीयावरी । प्रतिपदेमाझारीं मध्य़रराती ॥ ९ ॥| बोलीला ब्राह्मण येऊनी 
सन्मुख । सांवध विवेक घरीं बाई ।। १०॥ सावध सावध सावध तूं सनी । 
श्रवणी ऐकोनी देह कांपे ॥ ११॥ तंव गाय नाहींवत्सना ते लोक । मायते 
सन्मुख बैसंलीले ॥ ५२ ॥ बंधू पिता आणि भ्रतार बेसळा । सोळ्वल 
लागला दीप असे ।। ५३ ॥ तेथोनीया मन करोनी सावध । स्मरण स्वतां सिद्ध 
चिष्त केळें ॥ १४ ॥ बहिणी म्हणे देह सर्वही विकळ । परि तें निश्चळ चित्त 
माझें ॥ १५॥ 

२१ उघडोनी नेत्र पाहे जंव पुढें । तंव दृष्टी पडे पांडुरंग ॥ १ ॥ देस्वली पंढरी 
घ्याना तेची येत । जयराम दिसत दृष्टीपुढे ॥ २॥ ब्राह्मण स्वप्तांत देखिला तो 
जाण । त्याची आठवण मनों वाहे ॥ ३॥ न दिलें आणिक नेत्रांपुढें जाण । 
नामाचे स्मरण मनीं राहे ॥ ४ ॥ पूर्वीळ हरिकथा आयकिल्या होत्या । त्या मनीं 
मागुत्या आठवत्ती ॥ ५॥ तुकोबाची पर्दे अद्वैत प्रलिद्ध । त्यांचा अनुवाद चित्त 
झुरवी ।। ६ ।। ऐसीं ज्याची परदे तो मज भेटतां । जीवास या होतां तोष बहू 
॥ ७॥ तुकोबाचा छंद लागला मनासी । ऐकतां पदांला कथमाजीं | ८ ॥। तुको- 
बाची मेटी होईल तो क्षण । वैकुंठासमाने होय मज ।। ९॥ तुकोबाची ऐकेन 
कानीं हरिकथा । होय तैसें चित्ता लसाघाव ।। १०॥ तुकोबाचे घ्यान करोनि 
अंतरीं । राहे त्याभीतरां देहामाजीं ॥ ५१ ॥ बहिणी म्हणे तुका सद्गुरू लहादर । 
भेटतां अपार सुख होय ।। १२॥ 

२२ मच्छ जैसा जळावांचानी तढफडी । तैसीच आवडी तुकोबाची ।। १ ॥ 
अंतरीचा साक्ही असेल जो प्राणी । अनुभवे मनीं जाणेल तो ।। २॥। तृषितांसो 
जैसें आवडे जीवन । तैसा पिंड प्राणावीण तय़ा ॥ ३ ।। बहिणी म्हजे हेत तुको- 
बांचे पायीं । ऐकानिया देहीं पर्दे त्यांची 1। ४ ॥। 

२३ संचिताली दग्ध करी ऐसा कोण । सर्युख्यांचोन जाण मना ॥ ५१॥ 
यालागीं सदयुरु असावा उत्तम । जेणे निमे श्रम संसाराचा ॥ २॥ त्रिविध 
तापाली कोण करी श्यांत । सदगुरु पुकांत न जोडतां ॥ ३ ।। जन्मसरणाची कथा 
कें निवार । सदगुरु निघीरें न भेटता ॥ ४ !। वासना निःशष निवारेल तेव्हा । 
भेटेळ तुकोबा सदगुरु तो ॥५॥ बहिणी म्हणे माझा जाऊं पाहे जीव । कांहोनये 
कॉव तुकोबा ॥ ६ ॥ 


अनुक्रमणिका 


आत्मनिवेदन. ९ 


२४ न बोलवे शब्द अंतरीचा घावा । नायके तुकोबा काय काजे ॥ १ ॥ अदृष्ट 
करँटें साह्य न हो देव । अंतरोंची हांव काय करूं ।॥। २॥। तरा दिवस ज्यानें वह्या 
उद्कांत । घालोनीया सत्य वांचविल्य़ा ॥३॥ महाराष्ट्री शब्दांत वेदांतांचा अर्थ । 
बोलीला लोकांत सवद्रष्टा ॥ ४॥ अंतर साक्ष आहे निरोपणा हेत । जडे परी चिष्त 
वोळखेना ।। ५ ॥। बहिणी म्हणे मोच असेन भपराधी । अन्याय ब्रिुद्धी काय 
त्यांचा ॥६॥ 

२५ बहुत अंतरी शोक आरंभीला । कां मज विला सोकलीलें ॥ १ ॥ त्राविध 
तापानें तापलें सी बहू । जाइना का जीऊ प्राण माझ! ॥ २॥ तंव अकस्मात 
सातविया दिनी । नापसंकोतनो घोषपुक्त ॥ ३॥ तुक!राम रूपं येवोनी प्रत्यक्ष 1 
म्हणे पूर्वपक्ष सांभाळोंजे ॥ ४॥ नको करूं चिंता असें मी तुजपाशी । घेई 
अस्रताशी हातींचीय़ा ।। ५ ॥ गाय केळे वत्स मुखीं निघे घार । असत हे सार 
सेवो हेची ।। ६ ॥ ठेवोर्नाया कर मस्तक्रो बोलीला । मंत्र सांगीतला कर्णरधी 
॥ ७ ॥ म्यांही पायांवरी ठेविलें मस्तक । दिघलें पुस्तक मंत्र गीता ॥ ८॥ कार्ति- 
कांत वद्य पंचमी रवीवार । स्वम़तींचा विचार गुरुकूपा ॥ ९॥ आनंदले मन 
चिद्ठूपा कोंदलें । उठानी बेलळें चसत्कारे ॥ १०॥ मंश्र आठविती तुकोबास्वरूपा । 
स्वमामाजी कृपा पूर्ण केली ॥ १९ ॥ अस्त पाजीळे चवीं अनारिसीं । साक्ष 
ज्याची त्याती मनामाजीं ॥ १२॥ बहिणी म्हणे ऐसी कृपा सद्गुरूची । तुकारामें 
साची पूजे केळी ॥। १३ ॥। 

२६ जाळे समाधान ब्राह्मगाच्य़ा शडे । स्वम्नामाजी पदें आठविती ॥ १॥ परी 
अंतरींच तुकोबाचे घ्यान । ददोनावांचोन करितसें ॥ २!। जयाचिया पदें होतसे 
विश्रांती । तेचि देहाकाति विहळाची ॥३॥ विठ्ठळाली तया नाहीं भेदभाव । 
ऐे माझं मन साक्ष आहे ॥४॥ पांडुरंग-तुका पांडुरंग-तुक! । वेगळीक देखा 
होय केवो ॥ ५॥ कलियुयॉ. बोडरूप घरी हरी । तुकोबा शरीरी प्रवेशला ॥ ६॥ 
तुकोबाची बुद्धि पांडुरंग रूप । मन तें स्वरूप तुकोवाचें ॥७॥ तुकोबाचे सव 
इंद्रिय-चालक । पांडुरंग देख सत्य आहे ॥ ८॥ तुकोबाचे नेत्र तेही पांडुरंग । 
श्रोत त अभंगरूप त्याचे ॥९॥ तुकोबाचे हात लिहिताती जे जें । तोचे तें 
सहज पांडुरग ॥। १० ॥। सवेही व्यापार तुकांबाचे हरी । आपणचि करी अद्वयत्वें 
॥१९॥ बहिणी म्हणे रूपं व्यापक 'तुका? वा । ध्यान साझ्या जीवा हंचि पाहे ॥१२॥ 

२७ भ्रतारें टाकिळें मोट बांघोनिय्रा । न सोसी ते तया कुशावस्था ॥५१॥ 
चतुथै दिवश्यो. जीव टाक्रग्रेला । विठ्ठळें दाविला चमत्कार ॥ २॥ ब्राह्म 
णाच्या रूप येवोनी सांगत । सावघान चित्त करीं पुढें ॥३॥ अंतरीं सावध 
ह्वाउनी राहिळें । चित्त म्यां गोबिळे तुकोबाली ॥४॥ वत्त गेलीय़ासी दिवस 


अनुक्रमणिका 


१० संत वाहिणाबाइचा गाथा. 


सातवा । येवोनी तुकोबा स्वप्तामाजीं ॥ ५॥ केलें समाधान पाजिलं असत । 
चत्सासीं करीत-गाय भटी ।। ६ ॥ अस्ता पाजोनी सांगीतला संत्र । जो कां हा 
सववत्र लाक जपती ।। ७ ॥ मस्तकीं हस्तक ठेवोनिया कृपा । केली त्या स्वरूपा 
तोची जाणे ॥ ८ ॥ कृपेचा महिमा आहे तो अपार । वत्स बोले सार शछोक-अर्ध 
॥ ९॥ आठवे दिवशीं सावध इंद्रिये । अस्ते घालिय्े तुकोबाच्या ।। १० ॥। 
तघवां ती गाय देखिली सन्मुख । निमालीसे देख दत्स कळे ।। १५ ॥ म्हणे या 
वत्सातें पाजील अस्तु । तयासी तो अरत्यू कदा नोहे ।। १२॥। अमर तें वत्स 
आहे मजपासीं । चिन्त अन्ृतासी घेत गोडी ॥ १३ ।। बहिणी म्हणे इतुके वर्त- 
लीयावरी । पुढेंही विस्तारीं सांगीजल ।। १४ ।। 

२८ जयराम समर्थ ज्ञानाचा सागर । साक्ष त॑ अंतर त्याचें तया 11 १॥ 
बोलाविले तण हिरंभटाप्रती । माझी तया स्थिती पुसीयेली ।। २ ॥। सांगितला 
तेणें धृत्तांत सवही । वतला जा कांहीं ग्रृही त्याचें ।। ३ ।। स्वमारत गर्‌ तुको- 
बाचें रूपं । स्व्ांचिये फृपें बोघ केला ।। ४ ।। सावध होउनी ते सुली बसला । 
गायील मोरविख्ी कुर्वाळूनी ।। ५ ॥। दुग्ध दोहोनिया घेतलें तियेनें । पाणी &ाणि 
तृणें भक्षीतसे ।। ६॥ परी ते मुलीचें रूप पालटले । पूर्ण तें दाटलें हृदय तिचें 
॥७॥ तुकोबाचा छंद तरीं लागला । मायबापें तिला सांगताती ॥॥८॥ 
भरतार हा तिचा वेडावला राहे । उगाची तो पाहे तियेकडे ।।९!। छांदिष्ट होउनी 
बेलली घरांत । तुकांबासी चित्त लाळुनीया ॥१०॥ ऐसा हा वृत्तांत हिरभट सांगे । 
जयराम निजांगे संताषला ।। ११ ॥ बहिणी म्हणे ऐसा नि्घार ऐकोनी । जयराम 
स्वामीनों कृपा केली ।। १२॥ 

२९ कृपा उपजली जयराम स्वामीसी । आले पाहायासी भाव साझा ॥ १ ॥) 
देखोनी तयासी आनंद वाटला । कंठ कोंदटला आनेदानें ।। २।। मनेंचि आरती 
केला नमस्कार । पूजिला साचार मनामाजी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे त्याचे मनांतील 
हैत । ओळखे निश्चित पांडुरंगा ॥ ४॥ 

३० मजवरी दृष्टी कृपेची ओतिली । प्रेमाची गुंतली साय जेसी ॥ १॥ अंत- 
रींची पूजा घेऊनी जयराम । गेला तो सभेम स्वस्थाना ॥ २॥ उगाची बैसला 
आसना नेसस्त । करोनिया स्वस्थ चिष्तवृत्ति ॥३॥ तंव कांही एक अपूव वर्तळें । 
तुकारामें दिलें दशेनासी ॥ ४ ॥ केला नमस्कार भेटुर्ना आनंदें । अत्यंत आल्हादें 
स्त्रामी सखा ॥ ५॥ मजही देन दिधले अळुमाळ । घातला कवळ मुखामाजीं 
॥ ६॥ सज म्हणे आलो जयरास-भटीसी । तुजही मानसी ओळखीले ॥७॥ तुम्ही 
आतां येथे नका राहों कदा । आत्मज्ञान-बोधा न संडी चो ॥ ८ ॥ बहिणी म्हणे 
दशन दुसरें । मनाच्या व्यापार तुकोबाचे ॥ ९॥ 


अनुक्रमणिका 


आत्मनिवेदन. .&4 


३१ नवल जनांसी वाटलें म्हणोनी । येती ते धांवोनी पहावया ॥ १ ॥ भ्रतार 
हा माझा देखोनी तयासी । माझीया देहासी पीडा करी ॥ २॥ न देखवे तया 
द्वेषी जनाप्रती । क्षणक्षणा चित्ती द्वेष वाहे ॥ ३ ॥ म्हणे ही बाईल मरे तरी बरें । 
इस कां पासरें भटताती ॥ ४ ॥ काय आतां घुसारें येईल अंगाखी । देव इचे 
पोषी पोट केसें ॥ ५ ॥ वहिणी म्हणे ऐसी भ्रतारासी चिंता । जाणोनी अनंता 
कळों आले ॥ ६ ॥ 

३२ भ्रतार म्हणतसे भाम्ही कों ब्राह्मण । वेदाचे पठण सदा करूं॥ १॥ केवा 
रूद्र तुका स्वसांचे द्ेनीं । बिघडली पत्नी काय करूं ॥ २॥ केचा जयराम 
कैचा पांडुरंग । साझा झाला भंग आश्रमाचा ॥ ३॥ आम्ही काय जाणो नाम 
हरिकथा । भक्ति हे तत्त्वतां नसे स्वती ॥ 2॥ केचे संत साधू केची भाव भक्ती । 
भिक्षुकाचे पंक्ती वसा सदा ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे ऐस चित्तांत भ्रतारे । चिंतोनी 
निघारे विचारिलें | ६॥ 

३३ बिचारिळें मनीं भ्रतार आपण । आतां हें त्य़ागोन वनां जावें ॥? ॥ हशी 
नमस्कार काररताळ जन । नाम्ही इली तृण वाटो परी ॥ २॥ स्त्रियेश्षीं बोलती 
अनुवाद कथेचा । आम्ही इश्शी नीचापरी वाटो ॥ ३॥ पुसतची यती इश्णी पहा 
जन | आम्ही कीं ब्राह्मण मूख जाला ॥ ४ ॥ इचें नांव घेती गोसाविण ऐसें ।. 
आम्हां कोण पुसे इजपुढें ॥ ५॥ बहिणी म्हणे ऐस भ्रतार मानसीं । चिंतुनी 
चित्तासी बोध करी ॥६॥ 

३४ म्हणे आतां मना स्त्रियेची हे दक्षा ! आतां तूं सहसा राहो नको ॥१॥ चाल 
'बगी जाऊं तीर्थाली वैराग्य । आमचें हें भाग्य वोढवळें ॥ २ ॥ सासु-सासऱ्यांशीं 
केळा नमस्कार । आहे स्री गरोदर मास तीन ॥३॥ आम्ही जातों ताथेयात्रा 
करावया । देवलली स्त्रिया यत्न कौजञे ॥४॥ न पाहे मी सुख सवंथा इयेचें । 
हीनत्व आमुचें कोण फेडी ॥ ५॥ भंडामा सोसून कोण राहे येथ । ऐसीया 
ख्रिय्रेतं कोण पाळी ॥ ६ ॥ बहिणी म्हणे ऐसें बोलिला भ्रतार । मज्ञ पडे विचार 
सनामाजीं ॥७॥ 

३५ काय म्यां अदृष्टा करावें आपण । आलें जं टाकून सोलीजश्रे॥ १ ॥ नाहीं 
येत वारें अंगासी माझीया । घुमारीन काया नव्हे माझी ॥ २॥ स्वघर्म आपुला 
रक्षुनिया मर्ने । शाखा!च्य़रा श्र रर्णे देव साचू ॥३॥ भरताराची सेवा तोचि आम्हां 
दुव । भ्रतार स्वयमेव परबह्म ॥ ४ ।। तीथे भ्रताराचें सर्व-तीथे जागा । तग्रा 
तीथोविणा निर्थक ॥ ५ ॥ भ्रतारवचनासीं उल्लंघीन जरी । पापें माझ्या शिरी 
पृथ्वीची ।। ६ ।॥। घमे अर्थ काम मोक्षासी अधिकारी । भ्रतार साचारी येंद बाले: 
॥७॥ हा माझा निश्चय मनांतील हेत । भ्रतारेसी चित्त लावियेलें 1 ८।। भ्रतार- 


अनुक्रमणिका 


१२ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


सेवेने सांग हा परमार्थ । भ्रतारेंच स्वार्थ सर्व आहे ।॥। ९ ॥। भ्रतारावांचोनी अन्य 
देव जरी । येईल अंतरीं ब्रह्महत्या ॥ १०॥ सदूगुरु त्रतार साधन भ्रतार । सत्य 
हा निघार अंतरोंचा ॥ ११५ ।॥। बहिणी म्हणे देवा भ्रताराचें मनीं | तुवां प्रवेशानी 
स्थिर केळ ।॥। १२ ॥। 

३६ अ्रतार गेलीया वेराग्य घेऊनी । पांडुरंगा जनीं जिणे काय ॥ १ ।। प्राणा- 
चीण देह काय पावे शोभा । रात्रीविण प्रभा चंद्राचिये ।। २॥ भ्रतार तो जीव 
देह मी आपण । भ्रतार कल्याण सर्व माझें ॥ ३ ॥ भ्रतार जीवन मी मीन तयांत । 
केसेनी वांचत जाव माझा ॥ ४ ॥ भ्रतार तो रवी मी प्रभा तयासी । वियोग हा 
त्यासी केवीं घडे ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे माझ्या जीवाचा निर्धार । बोलें पे विचार 
हरी जाणे ॥६॥ 

३७ अतारें वैराम्य घेतलीय़ा वरी । जीव हा! निघौरी देईन मी ।॥ ५॥ वत्सा- 
साठीं देह अचेतन पढे । हें तंव रोकडे परत्रह्म ।। २ । भ्रताराचें तीथे न सांफ्डे 
जरी । अन्न खाग्र तरी सांस आम्हां । ३॥ भ्रताराचें शेष न सांपडे तरी । पापें 
माझ्या शिरी त्रेलोक्याचीं ॥ ४ ।। चित्त हें श्रतारावीण जरी जाये । तरी वास 
होय नरकी आम्हां ॥ ५॥ भ्रतारदशेनाविण जाय दीस । तरी तेचि रास पात- 
कांची ॥६1। बहिणी म्हणे मज आज्ञाची प्रमाण । ब्रह्म सनातन स्वामी माझा11७। 

३८ पाषाण विठठल स्वझांतील तुका । प्रत्यक्ष कां सुखा अंतरावें ॥ १ ॥ घेईन 
उदंड सेवासुर् देहों । साक्ष या विदेही आहे मज ॥ २॥ भ्रताराची सेवा पति- 
न्रता करी । तरी ती उद्धरी उभय कुळें ॥ ३॥ बहिणी म्हणे माझ्य़ा जीवाची 
बिश्नांती । भ्रतारें समात्ती जन्ममृत्यू ॥ ४॥ 

३९ भ्रतार निश्चय केला मनामाजञा । जावें उद्यां आज़ि टाकोनीया ॥ १॥ 
तंव त्यासी व्यथा जाली शरिरास । झाला सात [दिवस ज्वाळ देहीं ॥२॥ ओळ- 
खीचे जन नायके उप्तर । आपण अहोरात्र तयापासीं ॥३॥ दिघल्या ओषध 
नेदी तया मान । जीक्र न्यथा फार पूण सोसी ॥ ७ ॥ एक मासवरी अन्न विव- 
जीत । ब्परथा हे अदूभुत सोसीतसे ॥ ५॥ नाना देव कुळें देवतांची भाष । ठेवि- 
ल्या विशेष बहु कांहीं ॥ ६॥ परी तया व्यथेलागीं न ये गुण । म्हण तो मरण 
आले मज ॥ ७ ॥ काय पांडुरंगा तुकोबासी निंदी । व्यथा तचि संघीं आली मज 
॥ ८॥ जरी तुकाराम निंदिला त्यागुणे । असेल दुखणे व्यया मज ॥९॥ तरी 
चमत्कार दाखवावा सध्या । जीवीं विश्ववंद्या तुकारामा ॥ १०॥ बहिणी म्हणे 
झाला अनुताप भ्रतारा । पांडुरंग पुरा अंतरसाक्ष ॥ ११॥ 

४० वृद्धला ब्राह्मण येऊनी बोलतु । म्हणे कांरे सत्यू इच्छितोसी ॥१॥ 
वैराग्य कां तुज आलें असें मना । ख्रीचा त्याग कोणा गुणे केला ॥२॥ आधीं 


अनुक्रमणिका 


आत्मनिवेदन. शकू 


इचा विचारीं अपराध अंतरीं । मग कोपा करीं प्रवतीर्वे ॥ २॥ वांचण्याची इच्छा 
असलिया मानली । तरी तूं इयेली अगिकारीं ॥ ४ ॥ स्वघमोविराहित व्तेल ही 
जरी । तरी तिचा करीं त्याग वेब्या ॥ ५॥ ही आहें विरक्त निश्चित हारिभक्त । 
तुर्बा पाहीं सत्य तेसे व्हावें ॥ ६ ।। होईल कल्याण बोलत ब्राह्मण । भ्रतारें चस्ण 
वंदियेले ॥ ७ ॥ सांगितलें सव कारण अपण ! देई जीवदान भाजी मज !। ८ ॥ 
ये इग्रथेपासोनी वांचर्वी स्वामीया । जीव तुझ्या पायां वार्हींन मी ।॥ ९।। ख््रियेसी 
सवैथा न बोळे आपण । हरीसी शरण जोवेंभावें ॥ १० ॥ केला नमस्कार प्रत्यक्ष 
डठोन । होईल कल्याण म्हणे द्विज ॥। ११ ॥ ऐकते मीही दोघांचे बोलणें । घाली 
छोटांगणें ग्रतारासी ॥ १२॥ झाला तो अदर्य़ ब्राह्मण तात्काळ । आरोग्य 
कुशळ देह झाला ॥ १३ ॥ बहिणी म्हणे देव कृपा करी तरी । सवे लिद्धी द्वारी 
तिष्ट्तील ॥ १४॥ 

३१ आरोग्य तात्काळ ब्यथेचा हारास । झाला दिसंदील भ्रताराचा ॥ ३ ॥ मग 
करी कृपा बोळे ससाधानें । द्वेषाचे हें ठाणें दूर केलें ॥ २॥ म्हणे आतां सव जावें 
येक्षुनीया । आपुलीया ठाय़ा स्वस्थानां ॥ ३ ॥ देवें आपणालीं ब्राह्मणाच्या वेषे । 
सांगितला शेष प्राक्तनाचा ॥ ४॥ तेचि आतां करूं हरिची वो भक्ती । मिरा- 
सींची. खंती टाकियेळी ॥ ५ ॥ माझी माय-बापें तयांसी सांगत । तुम्ही जा निवांत 
देवगांवा ॥ ६ ॥ आपण अरण्यांत दोघे करूं वास । देवाच्या बोळास घरोनीय़रा 
॥ ७ ॥ होवो आतां कह्य़ाण किंवा अकल्याण । आम्ही तो संपूर्ण भक्ती करू. 
॥ ८॥ तुकोबाचे गांवां जाऊनीया राहो । मनींचा इढावो 'घरोनीया ।। ९ ॥ ऐसी 
पालटली भ्रताराची बुद्धी । स्वामी छृपानिधी अंतरसाक्ष ॥ १० ।। काय़ एक देव 
करील तें नव्हे । प्रत्यव्त अनुभवें सवजनां ॥ १५ ॥ बहिणी म्हणे आवधी घेडनी. 
चालीलो । तुकोबाच्या आलो दर्शनाली | १२॥ 

४२ वत्साचीये माय कापेला सांगात । घांवे एकचित्ते आम्हांपुढें ॥ १ ॥ माय 
बाप बंधू भ्रतारासहीत । इंद्रायणी जेथ तेथें आलो ॥ २॥ करोनीया स्नान पांडु,. 
रंग-भेटी । आनंदली सृष्टी अंतरे ॥ ३॥ तुकोबा आरती करित होते तेतर! 
नमस्कारें स्वस्थ चित्त केलें ॥ ४ ॥ स्वम्तीं जो देखीला तेंच ध्यान तेथें । देखीले 
नेमस्त पूर्ण दृष्टी ॥ ५॥ बहिणी म्हणे तेथ भ्रतारें साष्टांग । केला अंतरंग भाव- 
युक्त ॥६॥ 

४३ माध्यान्ह जाळीया पाहिजे ते अन्न । भ्रतार जाऊन म्रांम हिंडे ॥ १ ॥ तंव 
तेथ एक ब्राह्मण कोंडाजी । म्हणे तुम्ही याजी भोजनासी ॥ २॥ भ्रतार बोळीला 
आहों पांचजण । इंतुकीय़रा अत्ञ कोण घाष्टी ॥ ३ ॥ येरू म्हणे तुम्ही अवघीच 
भोजना । यावें नाराग्रणा काय चिंता ॥ ४ ॥ जावें स्थळ तुम्ही पाहानी रॉहिजे ६ 


अनुक्रमणिका 


२४ खंत बहिणाबाईचा गाथा. 


माध्यान्ही येईज ग्रृहाप्रती ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे आळा भ्रतार अन्नासी । मेळविर्ल 
त्यासी सांगितलें 1 ६॥ 


४४ मंबाजी गोसावी त्या स्थळीं नांदता । ग्रूहू प्रवेतां देखीयरेले ॥ १ ॥ 
जाऊनी तयाली मागीतले एथळ | तो अति चंचळ क्रोध तया ॥ २॥ मारावया 
उठे घातळें बाहेरी । आनंदें वो वरी प्रार्थ्र्येले ॥ ३ ॥ तेथे रःहोनीया भोजनासी 
गेलो । बहत पावलों समाधान ॥४॥ घूत्तांत पुसीला कोठोनी आलांत । चालतसा 
पंथ कवण कार्या ॥ ५॥ कांहींबाही तत्चा सांगितलें पूर्वे ! म्हणे रडा सर्व 
पर्वणीसी ॥। ६ ।। सोसवारीं आहे अमावास्या पुढें । रहा भक्तिक्रोडे सुख घ्यावें 
॥ ७ ।। नित्य हरिकथा होतसे देऊळीं । तुकांबा साऊली वष्णवाची ॥ ८ ॥ रद्दा 
येथे तुम्हां भक्षावया धान्य । देऊं हेंही पुण्य आम्हां घडे ।। ९ ॥ बहिणी म्हणे सग 
राहीलो देहूल । घरुनी हव्यास तुकोबाचा ।। १० ।। 


४५ देऊळांत कधा संव काळ होत । श्रवण करीत दिनराचीं ॥ ५ ॥ तुकोबाची 
कथा वेदांतील अर्थ । पावे माझे चित्त समाधान ।। २॥। तुकोबाचे ध्यान पूर्वी 
कोल्हापुरी । जे स्वमामाझारी देखीयेळे ॥ ३॥। तेचि घ्य़ान डोळां प्रत्यक्ष देखोनी । 
आनंद लोचनी हेळावत ॥ ४ ॥ रात्रंदिन निठ्ठा न य तिळभरी । तुकोबा अंतरा 
ज्रवेशला ॥ ५॥ बहिणी म्हणे येती सुखाचे डोलावे । जाणती अनुभवें 
जाणते जे ॥ ६॥ 


४६ मंब्राजी गोसावी भ्रतारासी म्हणे । तुम्ही शिष्य हणे स्त्रियायुक्त 1॥। $ ।। 
माझा हेत आहे तुम्हीही हरिभक्त । दिसतां विरक्त उभय बर्गे २॥ एकोनी ते 
गोष्टी दोनचार वेळां । मग त्या प्रांजळा सांगितले ।। ३॥। आम्ही अनुग्रहढी 
आहों जी पूर्वीच । न वाटे त्या सत्य गोष्ट कांदों ।। ४ | भ्रतारें त्याप्रती सांगीतळे 
सर्व । कोल्हापुरी पूर्व वर्तले जे ॥ ५ ॥ ऐकोनीया द्वेष संचरला मनो । म्हणे काय़ 
स्वप्ता समाधान ।। ६॥ नाहीं गुट्सेवा घडली जोवरी । हस्तक हा शिरी सदगु- 
रूचा ।। ७॥ तोंवरी तो गुरूकासयाचा खरा । आुद्राचीया अंतरा ज्ञान केचे 
॥ ८॥ स्वक्ञींचा अनुग्रह गुरू केला आुद्र । तोही बळीभद्र ज्ञानहान ॥९॥ 
तुम्हांसी वाळीस ब्राह्मणाचे पंक्ती । तुम्ही गुरुभक्ती नका सांगू ॥ १०॥ बहिणी 
म्हणे ऐेलें मंबाजी बोलीला । द्वेषही सांडीला तेच क्षणीं ॥ ११ ॥। 

२७ पुके दिवशीं वाटे देखील आपण । मंबाजीसी पूर्ण हतयुक्त ॥ १ ॥ नम- 
स्कार करावया गेळे जवें । वेरू हा न शिवे दुरी पळे ॥ २॥ म्हणे तुम्ही काय 
कोण याती नेणें । सी तो आुद्र म्हणे तुम्हांलागीं ॥ ३ ॥ सोनार कीं तुम्ही गोळक 
यातीची । तुम्हां ब्राह्मणाची क्रिया नाहीं ॥ ४॥ तुम्ही कोठें जाळ भोजनासी 


अनुक्रमणिका 


आत्मनिवेदन. १५ 


जरी । दिवाणांत तरी घालीन मी ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे ऐसे ऐकोनी आपण । 
भ्रतारासी पूर्ण सांगीतले ॥ ६ ॥ 

४८ महादाजी कुळकर्णी कोंडाजीपंतासी । सांगीतली केली गोष्टी तया ॥ १॥ 
मग तीही नेले आपुल्या .ग्रृहासी । म्हणे को तयासी काम काय ?१॥ २॥ परंतु 
तो द्वेष चाळवो अत्यंत । मारूं पाहे घात चिंतोनिया ॥ ३ ॥ म्हणे हे ब्राह्मण तरी 
युरू झुद्‌ । होबे तय छिर लांपडडें ॥ ४॥ देष हो वाढल्य अत्यंत अदभुत । 
सवैही लोकांत कळो आलें ॥ ५॥ बहिणी म्हणे देव छळी नानापरी । निश्चय 
निधोरी पहातसे॥ ६॥ 


४९ आपाजी गासावी पुण्यांत रहात । जो आति विख्यात राजयोगी ॥ १॥ 
तयाप्रती पत्र मंबाजी पाठवी । तुकोबा गोसावी झुद्र वाणी ॥ २॥ कथा करित्े 
दऊळीं सर्वदा । द्विज त्याच्या पदे! लागताती ॥ ३ ॥ रामेश्वर भट आति योगी 
थार । तेही नमस्द्रार त्यांसी करिती ॥ ४ ॥ आम्हांसी अन्याय हाची थोर वाटे । 
होत अने खोटें वेद-वास्य ॥ ४ ॥ तुम्ही थोर अहां दंड करावया । बांघोनीया 
त्तया न्यावे तेथें ॥ ६॥ आणीक ही एक स्त्री-पुरुष आहेती । तही म्हणवीती 
शिष्य त्याचे ॥ ७॥ म्हगविती ब्राह्मग आहेती सोनार । कुळकणी हो.फार सान्य 
केले ॥ ८॥ श्वघर्मांचा लोप होतसे देखोन । धार्डालें लिहोन म्हणोनीया ॥ ९॥ 
याचा कीं अपमान न करितां जाण । राज्यही बुडोन जाय तरी ॥ १०॥ डोंबाळें 
मांडून स्वघर्म लोपला । पाहिजे रक्षिला स्वामीराजं ॥१९॥। बहिणी म्हणे ऐलें फत्रन 
पाठविले । चोरोनी लिहले घरामाजीं ॥ १२॥ 


५० आपाजी गोसावी वाचोनीया पत्र । क्रोधे फार नेत्र भोवेडीत ॥ १॥ खुद 
होवोनीया नमस्कार घेत । पाप हें अद्‌भुत होत अले ॥ २ ॥-सोनाराच्या जाती 
म्हणविती ज्राह्मण । तयाचें दशन घेऊं नये ॥३॥ युद्राचा अनुग्रह घेताती जाह्मण। 
अ्रष्टाकार पूर्ण होत असे ॥ ४ ॥ त्याची शिक्षा द्यावी दोष नाहीं याती । ऐसा 
निश्चययेलीं नेम केला ॥ '5॥ बहिणी म्हणे याचें अत्युत्तर लिहीले । होय यथा- 
काळें कार्यसिद्धी ॥६॥ 

५१ मंबाजी गोलाची द्वेष करी जीवें । म्हण तुम्ही जावें येथोनिया ॥ ९ ॥ लेणे 
फार चिंता वाटतसे मनीं । विठ्ल कां भजनी ओढदलें ॥ २॥ कोणाचे न घेतां न 
बोलतांही कांहों । नलोनि अन्यायी द्वेष कांहीं ॥ ३॥ देवासी आठवी वितोनी' 
मानसो । लाक्ष तूंचि यासी पांडुरंगा । ४॥ माझे नंतरींचे जाणतोसी वूँचि । 
चित्तों या द्वेषाती थार नाहो ॥ ५॥ विप्र हे आणिले त्यासी तूं निवारी । तुको- 
चाचे क्षिरी आहेत तूं ॥ ६॥ भक्ति करी त्यासी. पिडीली अंतरी । निष्ठा नानापरी 


अनुक्रमणिका 


१६ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


लक्षीसी त ॥ ७ ॥ बहिणी म्हणे देवा संचितासारेखं । नाना सुखदुःखे प्राप्त 
होती ॥ ८॥ 


ज२ कोल्हापुरी गाय होती जे सांगातें । कांही ते दुग्वाते देत होती ॥१॥ 
गाय ते बांधोनी घातली घरांत । सोटेडी मारीत तयेलागीं ॥ २॥ पाहों गाय तंब 
न दिसे पहातां । तुकोबासी व्यथा तेचि झाली ॥ ३॥ पाहातोली काय हात असे 
कष्टी । तीन रात्री खुंटी बांघलीस ॥ ४ ॥ नाहों तृण पाणी मारिलेंसं फार । धांव- 
ग्यासी थार नाहीं दिसे.॥ ५॥ तुकोबा जाग्रूत झाल तंव पाठ । सुजेली ती बीट 
होयेची ना ॥ ६ ॥ सोटे अंगावरी दिसती तुकोबा । आठवी विठोबा नानापरी 
॥ ७ ॥ देखोनि तयासी कष्ट होती जनां । सांगितलें स्वमांतील सचे ॥८॥ 
तुकोबा भतरीं आठवुनी देवा । घांव रे माधवा सोड म्हणे ॥ ९॥ कोणें गाय कोठे 
बांधिळी कळेना । धांव नारायणा.गाय रक्षी ॥ १०॥ तंव अकस्मात तयाचिये 
ग्रह । अभ्रि लागे तोहि महाथोर ॥ ११॥ धांबोनिया लोक विझविती आम्रि' । 
गाय ते निरझों बेसलीसे ॥ १२॥ जे गाय पहाती आजी तीन दिवस । चांडाळें 
तिग्रेस बांधिळेंसं ॥ १३ ॥ गाय सोडोनिया आणिली बाहेरी । तंव पाठीवरी मारि- 
हस ॥ १४॥ भ्रतार आपुरा बोलावोनी पाहे । गाय सांभाळी हँ ब्राह्मणा तूं 
॥ १५॥ तुकोबा धांवोनी करी प्रद्व्षिणा । नमस्कारी गुणा धन्य तुझे ॥ १६॥ 
दाखविलें स्वप्न मज साय तुवां । न कळेचि घावा केला ॥ १७॥ तुझा माझा 
एक आत्मा सवांग्रत । ते साक्ष निश्चित आंली मज ॥ १८ ॥ ऐसा तुकोबानें केला 
फार धावा । तंव माझ्या जीवा दुःख झालें ॥ १९ ॥ मजही तैसेची केश झाले फार । 
साध्य हें अंतर विठ्ठलाचे ॥ २० ॥ तुकोबाचे पाठी पहाताती जन । गायही देखोन 
ओर केडी॥ २१॥ बहिणी म्हणे ऐसें दतलें हें जाण । गायीचे निर्वाण हरी जाणे ॥२२॥ 

३ रामेश्ररभट्टें ऐकेला बरप्तांत । घांबोनि त्वरीत तेथ आला ॥ १॥ तुकोबाचे 
तीही घेतळें दक्षेन । गाय तेहि पूर्ण पाहियेली ॥.२॥ दोहीचें पाठीचा दिसे एक 
भाव । रुदन ते सव प्रवर्त॑ले ॥ ३ ॥ तुकोबाचा पार वर्णिलेसा कोण । कल्युगीं 
ज्षाण प्रल्हाद हां ॥ ४॥ सवीतर साक्षी करोनिया स्तुती । स्वसुखें रमती आपु- 
रंळेया ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे लोक बोलती सकळ । तुकोबा केवळ पांडुरंग ॥ ६॥ 

०४ महादाजी डेळकणी तयाचीये घरीं । असोनि निधीरीं काळ क्रनं ॥१॥ 
येंताती हेलावे दुःखाचे अनेक । ल््ष्मीनायक जाणतसे ॥ २ ॥ घालोनी संकटी 
देवावरी भार । असो निर्विकार एकनिष्ठ ॥ ३ ॥ तंव तये काळीं झाली ये प्रसूत । 
कन्था झाली तेथ आपणासी ॥ ४ ॥ कार्श्यीबाई तिचें ठोवेयेलें नांव । दाखविला 
व पूर्ण कांहीं ॥ बहिणी म्हणे वत्स मेलें कोल्हापुरी । ताचि आलें उदरीं ऐसें 

॥५॥ 


१ कोल्हापुरास जी गाय बरोवर होती ती. २ ही. 





अनुक्रमणिका 


आत्मनिवेदन. १७ 


५५ देवगांव माझें माहेर साजणी । शाखा वाजेसनी मोनस गोत्र ॥ १ ॥ तया- 
चीये कुळी घेतलें शारीर । खीरूपें व्यवहार दावावया ॥ २॥ जयाचोये कुळी गुरु- 
परंपरा । नाहींच सादरा श्रवण कांहीं ॥ ३ ७ बहिणी म्हणे जन्म अंतरीचा नेम । 
हें तो जाणे वर्म नारायण ॥ ४॥ 

५६ लाकांचीया सुळी खेळती बोळकां । वाटे. घ्यावें मुखीं मज नाम॥ १॥ 
आणिक नावडे खेळ ते बाळीश । नेणें तो विश्वास प्रगटला ॥ २॥ नावडे फुगडी 
टिपरीयाचा खेळ । असावें निश्चळ वाटे मना ॥ ३॥ बहिणी म्हणे पूर्वी होतें 
जे पदरॉ | तेंची या संसारी प्रगटले ॥ ४॥ । 

५७ मातापितयानें लझ संपादिलं । कन्यादान केलें गोतमगोत्री ॥ १ ॥ झाला 
चार दीस लाचा सोहळा । न कळे देवाचा हेत आनु ॥ २॥ मायबापें माझी 


(>... 


दरिद्री पिडीलीं । उपब्यापें जालीं कासावीस ॥ ३ ॥ देशत्याग झाला मिरासींच्या 
भये । तव गंगा जाय दोही थड्या ॥ ४ ॥ सांगातें घेतलें माझिया स्वासीस । 
आंले परदेश्यास महादेवी ॥ ५ ॥ मायबाप बंधु भ्रतारासहित । बहिणी म्हणे तेथ 
स्थिर जाले ॥६॥ 


७८ चालले पंढरी महादेवाहूनी । संताचे दरुषणीं सुख वाटे ॥ ५ ॥ संत- 
समागम जिवाहुनी गोड । पोरे भय इड भ्रताराचे !॥ २॥ जसदझीचा क्रोच 
ऐकीयला कानीं | भ्रतार तो जनीं तेची रूप ॥ ३॥ बहिणी म्हणे झालें वरुषे 
एकादद्य । क्षणही जिवास सुख नाहीं ॥ ४॥ 

५९ चैदिक व्यवहार स्वामी उदरा्थ । करितसे तेथ देव केचा ॥ १ ॥ वेद पाठ 
कांहीं नावडेची भक्ती । पराधीन युंक्ती न 'चले माझी ॥ २॥ वय क्षो लहान 
लौकीक तो केडा । वेदाचिया भिडा उभी राहे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे माझें चिंत्त 
कासावीस । संसाराचा त्रास बहु झाला ॥ ४॥ 


६० स्त्रियेचं शरोर पराधीन देह । न 'चाळे उपाव विरक्तांचा ॥ १ ॥ पडिले 
अंतर विवेकाचे बळें । काय निर्मियेलें राघोबाने ॥ २॥ तापळें शरीर त्रिविध 
तापाने । वाटतसे सने प्राण द्यावा ॥३॥ न घडे हरीची भाक्ते अयुसात्र । शु 
इष्टमित्र संसाराचे ॥ ४॥ शरीराचे भोग वाटताती वैरी । माझी कोण करी चिंता 
आतां ॥ ५॥ बहिणी म्हणं जेसा बोकीयला वोक । तेस हे मायीक वाटे मना ॥ए॥ 

६१ हरण सांपढें जेलें वावुरेंत । अंघ अरण्यांत पडे जेसा ॥ १ ॥ तेसें मज 
झालें पुर्सू कोणा हित । होय साझें चित्त कासाचीस ॥ २ ॥ जलावीण मत्स्य 





१ पाते; नवरा, 
र 


अनुक्रमणिका 


१८ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


गाईविण वत्स । सगीवीण पाडस जयापरी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे देवा ऐसीया 
संकटीं । करीं ृपादृ्टी दीनावरी ॥४॥ 

६२ विरक्तीचं मूळ प्रपंचाचा त्याग । पहातांची एक प्रहक्षेल ॥ १ ॥ संकट 
मांडिळें घांव तं झडकरी ! विवेक-उत्तरी बो्ची चित्त ॥ २॥ भ्रतार लागितां 
वेदासी विरूद्ध । परमार्थ तो झुद्ध सांपडेना ॥ ३॥ हवाराशीं' झुजंग प्रहजळे 
अंगीं । जीव त्या प्रसंगीं केवी राहे ॥ ४ ॥ वेदाचे चचन लागूं नये घम । माझें 
तंव प्रेम हारिभक्ती ॥ ५॥ बहिणी म्हणे ऐसीं संकटे दाटती । केश ते वाढती 
काय सांगू ॥ ६॥ 

६३ वेद हांका देती पुराणे गजेती । स्त्रियेच्या संगती हित नोहे॥ १॥ मी तो 
सहज स्त्रीयचाची देह । परमार्थाची सोय आतां केंची ॥ २॥ मूखंत्व ममता मोहन 
मायीक । संगची घातक स्त्रियेचा तो ।। ३ ।। बहिणी म्हणे ऐसा स्त्रीदेह घातकी । 
परमार्थ या लोकीं केवीं साघे ॥॥ ४ ॥। 

६४ काय पाप केलें पूर्वील ये जन्मा । आतां पुरुषोत्तमी अंतरले 1 १ ॥ लाधले 
नरदेह स्त्रियेचेनी रूपें । असंख्यात पापें फळा आलीं ॥ २॥ आधिकार नाहीं वेदाथं 
श्रवणी । गायत्री ब्राह्मणी गुसत केली ॥ ३ ॥। करूं नये सुखें प्रणवाचा उच्चार । 
बीजाचा संचार ऐको नये ।। ४ ॥ बोलो नये बोळ पराचिया संगें । भ्रतार तो अंगे 
जमदझी ।। ५॥ बहिणी म्हणे होतो जीव कासावीस । नये देवाजीस करुणा 


माझी ॥ ६1! 


६५ नामाचा विटाळ आसुचीये घरीं । गीताशास्त्र वेरी कुळीं आम्हां ॥ १॥ 
देव तौर्थ याञा नावडती हरी । ऐसीयांचे घरीं संग दिला ॥ २ ॥।। संतससागम 
राघवाची भक्ति । नावडती श्रती शास्त्र कश्रा ।। ३॥ बहिणी म्हणे माझ्या 
पापाचा संग्रहो । तुटोनीया राहो चित्त स्थिर॥ ४॥ 

६६ अनुतापें तापले बहुत मानसीं । नये देवाजीसी करुणा केली ॥ १॥। वाट 
देह आतां घालूं अस्ता-आंत । किंवा हा करवत घालूं माथा 1।। २॥ वाटे जीव 
द्यावा नदीचे प्रवाही । किंवा दिश्शा दाही उल्लंघान्या ।। ३ ॥ वाटे अरण्यांत घेऊनी 
घरणें । बैसावे; प्रारणे. कह नगरे ।। ४1 बहिणी म्हणे माझा जीव हा तळ: 
मळी । कारे वनमाळी मोकलीसी ॥ ५॥ 

६७ गांजविसी देह भ्रताराचे हातें । माझीया तों चित्ते नेम केला ॥ १॥ 
न सोडी भजन प्राणही गेलीया । आतां देवराया दीनबंधु ॥ २ ॥ पहातोसी काय 
आतां माझा अंत । होतले देहान्त पती-हातें ॥३॥ करूं काय मज मांडले सांकडे । 
नाहीं देहाकडे हेत माझा ॥ ४ ॥ पडो देह परी राहतते हेत । पहावा अनंत 


अनुक्रमणिका 


आत्मनिवेदन. १९ 


ज्ञानदष्टी ॥ ५॥ करावी हे भाक स्वघर्म-आचारें । तुज ज्ञानद्वारे ओळखावे 
॥ ६॥ राहिल हें काय शारीर पिडेनें। का रे हें वचन नायकसी ॥ ७॥ हेत राहे 
तया जन्म घडे पुनः । वेदाच्या वचना आयकीळें ॥ ८ ॥ आतां या संकटीं तुझें 
शिरीं हत्या । राखावी आपत्या आपुळीया ॥ ९॥ बहिणी म्हणे हरी बहिरा 
आंधळा । का रे विश्वपाळा झालासी तूं ॥ १०॥ 

६८ सखा सहोदर तूंची एक हरी । दीनांचा केवारी पांडुरंग ॥ १ ॥ तुझी भक्ती 
घडे पतित्रताधर्म । ऐसें मेघऱ्याम विचारावे ॥ २॥ वेदासी विरुद्ध नव्हे तो पर- 
मार्थ । म्हणोनी हा अर्थ विचारावे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे दोन्ही घडतील हरी । 
हेत हा झडकरी विचारावा ॥ 9 ॥ 

६९ मातापिता बंघु प्रपंचाचे सखे । होती महा दुःखं माझ्या संगें ॥ १॥ 
देवासी सांगता जाणसी नंतर । सांगावय़ा थार नाहीं मज ॥२॥ सांगती न 
कोणी स्वहिताविचार । नाहीं तो शेजार सजञनाचा ॥ ३॥ एकली एकट पढियलें 
वनीं । छु'घा तृषा मनीं आठवेना ॥ ४ ॥ बोलावें न ऐसें वाटे कोणासवें । विचार 
केशवें करावा हा ॥ ५॥ बहिणी म्हणे नाम तुझे जाणें एक । कोणासी आणीक 
सांगूं हरी ॥६॥ 

७० सोलियले केश जिवे बहू फार । जाळी हे अपार दोन सख्या ॥ १ चित्तीं 
समाधान केलें अखे एक । प्रारूधें हें दुःख आलें भागा ॥ २॥ भोगणें न चुके 
ब्रह्मादिकां दुःख । इतर हे रंक कोण तेथे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे माझ्य़ा देहाचें 
प्नारूघ । ऐसिया गोविंद काय करी ॥४॥ 


७१ दुह्याचिया माथां सुखदुःख आलें । पाहिजे भोगले आवश्‍यक ॥ १ ॥ परिहार 
माझा होतसे पापाचा । लाभ ह्यांचे साचा मानियल ॥ २॥ अंतरींचा हेत नाम- 
संकीर्तनीं । शरीर पीडेनें पीडीयळें ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे माझ्या संचितीं जें आहे । 
तंच पीडा काये कवणावरी॥ ४॥ 


७२ प्रार्धाची गती न संडी सवंथा । व्यर्थ आतां चिंता कोण वाहे ॥ १॥ 
निश्चय निघोरीं घरियलळा सनी । आतां चक्रपाणी पांडुरंग ॥ २॥ शरीराचे केश 
निवारी न कोण । अगा नारायणा कळों आलें ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे आतां केशवा 
हारण । नको माझें मन पाहूं हरि॥ ४॥ 

७३ तुटले संचीत जालें आुद्ध चित्त । अंतरींचा हेत ओळखीला ॥ १५ ॥ कृपा 
केली देवें इंद्रायणीतीरीं । देहुग्रासीं थोर भक्तिपंथ ॥ २ ॥ तेथे पांडुरंग देवाचें 
देऊळ । रहावया स्थळ प्राप्त झाले ॥ ३ ॥ तुकाराम संत संताचें कोतेन । तिन्ही 
काळ तीन दृष्टीपुढे ॥ ४॥ नमस्कार तया न घडे पातिभयें । पारे चित्त राहे सदा 


अनुक्रमणिका 


२० संत बहिणाबाईचा गाथा. 


पायीं ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे ऐसे मास झाले सात । अवघेची संचीत सरा 
आलें ॥ ६॥ 1 

७७ आलनंदवोबरी होती तये ठायीं | वाटे तेथे कांहीं बसावेसे ॥ १ ॥ करू- 
निय! ध्य़ान लावावे लोचन । करावें स्मरण विठोबाचें ॥ २॥ तुकाराभा तंव 
देखतां देखत । आळे अकस्सात डत्युरूप ॥ ३ ॥ वहिणी म्हणे तंथ पुसोनी 
मातेसी । क्रमीयल्या निशी तीन तेथे ॥ ४॥ 

७' नेणें ्षप तप नंणें अदधुष्ठान । घालावे जारून कळेना तें ॥ ९॥ ध्यानाचे 
लक्षण इंद्रियांचा रोध । नाहीं याचा बोधन ऐकीयला ॥ २॥ पाषाणप्रतीसा 
विठोबाचें घ्य़ान । हृदयी चिंतन रामसुद्ा ॥ ३॥ तुकारामकधा करावी ती द्वारीं । 
ऐंसा हा अंतरीं हेत होता ॥ 8॥ 

७६ टाळ्या चिपोळ्य़ांचा ध्वनी आयकतां । आवंद हा चिष्तां समावेना ॥५॥ 
लावियळे नेत्र निठ्ठेंत जागूती । तुक!रासभूर्ति देखीयली ॥ ६ ॥ ठेवियला हस्त 
मस्तक्री बोलून । दिघळें वरदान कवित्वाचें ॥ ८ ॥ बहिणी म्हणे नेणें स्वझ की 
जागती । इंद्रियांच्या घरत्ती वोसरल्या ॥ ९॥ 

७७ शानंदें लगदरद जाहली इंद्रिये । तुकारास-पाय आठवले ॥ १ ॥ होऊनी 
सावध उवडीले नेत्र । आठवला मंत्र पढक्षरी ॥ २॥ ठयावल्ा ध्यानीं । मना- 
'चीये ठःयीं । भाणिक तें कांढीं आठवेना ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे हात घातला मस्तकी । 
देह तो यया लोकी आढळेना ॥४॥ 

७८ ते सुख सांगतां वाचे पडे सोन । जाणता तें धन्य गुरुभक्त । झाळासे 
आनंद इंद्रियाचे हारी । बेसल शेजारी चेतन्याचे ॥ २॥ घट हा बुडावा जेसा 
डोहा-आंत । न फुटतां ओतप्रोत पाणी ॥ ३॥ बहिणी म्हणे तैसें झालें माझें 
सना । तुकाराम खुणा ओळखी त्या॥ ४॥ 

७९ वाटे उठो नये जीव जाय तरी । सुख तें अंतरीं हेलावले ॥ १ ॥ आनंदें 
निर्भर होऊनीया सन । करू आलें इंत्रायणी ॥ २॥ घेतलें दशन पांडुरंगमूर्ती । 
तंव झाली स्फुर्ति वदावय़ा ॥ ३॥ तुकोबासी तेथे करूनि नमस्कार । आलें 
मी सत्वर बिऱ्हाडाली ॥ ४ ॥ बटिणी म्हणे जेला छोटला ससुद्र । हृदयकाशीं 
इंद्र बोले वाचा ॥ ५॥ 


३ निर्याणवर, 


८० रुक्पीणींची आम्हीं केली बोळवण । आम्हांसी प्रयाण त्याच मार्गे ॥ १॥ 
पाठवावे पत्र गोदेली सत्वर । पडेल अंतर पुन्रपणा ।। २॥ टाकोनी सकळ काम 
धाम धंदा । सरण मसद्रोदया वाट पाहे ॥ ३ ॥ म्हणोनीय्रा पत्र लिहीत तांतडी । 
सरणाची गुढी उभी पुढें ॥ 9 ॥ तेराविया दीशीं ब्राह्मणभोजन । निघणे करोन 
अति त्वरे ॥॥ ५ ।। पडेल आक्षेप वांटेसी खोळंबा । टाकानी विठोबा त्वरे येई ॥ ६॥ 
पांच दिवल पुढें देहान्तसमये । रोधोनिया पाहे वाट वायू ॥ ७॥ अश्विनाची 
आद्ध जाणावी प्रतिपदा । मसरणमर्यादा सांगितली ॥ ८ ॥ बहिणी म्हणे पुत्रपणाचें 
उत्तीर्ण । होलीळ म्हणोन त्वरा करीं ॥ ९ ।। 

८१ 8 वैसला समस्त शुक्लेश्वरापासी । देखील पत्रासी अकस्मात ॥१॥ वाचिळें 
सत्वर निघालो तांतडी । केली घडामोडी मनामाजीं ॥ २॥ आणावी जाऊन 
गोदातीरां साय । ऐसा ये उपाय करूं आतां ॥ ३॥ पाहोनिया स्थल समाधी- 
कारण । आलो सी धांवून दकशेनासी 11 21 


८२ ऐकोनिय़ा पन्न आलाली तांतडी । घालोनिया उडी पुत्रराया ॥ १ ॥ तेरावा 
दिवस केला रुक्मीणींचा । सद्ददीत वाचा कंठ दाटे ॥२॥ झालासी उत्तीर्ण वूंचि गा 
सवाचा । मने काया वाचा सवभावे ॥ ३ ॥ देखोनीया तूज सेतोष वाटला । प्रेमे 
दाटियला कंठ माझा ॥ ॥ खृत्यूचा संकल्प भश्विन शुद्ध प्रतिपदा । ऐक बा 
प्रसिद्धा सांगितला ॥ '५॥ खेद तो अंतरीं न धरावा कदा । सांगतां मर्यादा नुलं- 
घावी ॥ ६॥ पुत्रपण तुझें भाळ आजी फळा । साझें अंतकाळा पावलासी ॥७॥ 

३ * अंतरींची साक्ष जाणीजे अंतरीं । माय तूं निघारी लद्गुरुही ॥१॥ देस्बी- 
येलें स्वभ कचेश्वरी माये । विसान हें पाहे तुज आलें ॥ २॥ शंख भेरी नाना 
वाजताती वाद्यें । गर्जती आनंदें नासघोषें ॥ ३॥ शंख चक्क गदा अंकित वेडूये । 
करिती उत्सव नाना परी ॥ ४ ॥ स्टदंग वाजती टाळघोळ कथा । पताका अनेता 
गरुडटक्के ॥'५॥ ब्राह्मणाचा थाट पुढें मागे लोक । माळा गळां देख तुळसीच्या ॥६॥ 
मिरवदी विम!न देखीयले स्वझीं । आनंद हा मनीं थोर वाटे !। ७ ॥ उदबत्ती बुका 
गंध क्षता होती । ब्राह्मणाच्या पंक्ती नाना परी ॥ ८ ॥ देखीयले जन्स उत्सव या 
सना ! थोर झाला श्वज्ञासाजी पाहे ॥ ९ ॥ उठुनी प्रात:काळी आली मना साक्ष । 
सवभ हे प्रत्यक्ष नव्हे मिथ्या ॥ १०॥ वेळो समस्त कचेखरापासी । देखीलें 
पत्रासी अकस्मात ॥ ११ ॥ वांचोनी लत्वर निघाला तांतडी । केली घडामोडी 


2 विठोवा हे बाईंच्या मुलाचें नांव असावें असें वाटते. वंशावळ पद्दा. * हें अभंग 
बहुतेक वाहिंगावाईच्य़ा मुलाच असावेत असें वारतें. 


अनुक्रमणिका 


२२ सत बहिणाबाईचा गाथा. 


मनामाजीं ॥ ११ ॥ आणावी जाउनी गोदातीरा माय । ऐसाची उपाय करूं आतां 
॥ १३॥ वंदुनी चरण उभा असं पुढें । मनांतील कोडे जाणसी तूं ॥ १४॥ झुकत 
खरापाशीं मागीतले स्थळ । आज्ञा ते केवळ तुझी आतां ॥ १५॥ 


८४ ऐकीयलें तुझें वचन सादर । तुर्वां जा निर्घार केला असे ।। १॥ मानलें 
माझीया स्थळ जाण चित्तां । परि ऐक पां आतां एक माझें॥ २॥ नाहीं गा अव- 
काश तें स्थळीं जावया । स्त्यूच्या समया लागो पाहें ॥ ३॥ प्रतिपदढीं आम्हां 
टाकणें शरीर । अजि तों साचार त्रयोदशी ॥ ४ ॥ यालागां निश्चय सांगतसे एक । 
तीथे आम्हां देख प्राणित असे ॥ ५ ॥ रावणेंही एथे केलें अनुष्टान । शकर प्रलक्ष 
येथं झाला ॥ ६॥ वाहियेलीं शिरें नवही पुजेसी । सहस्त्र अट्यायरी चरषी आले 
॥ ७ ॥ ब्रह्मांदिक देव यज्ञाच्या सश्चिध । तीथ हे प्रसिद्ध शिवपूर ॥ ८॥ अवभ्रत- 
स्नानीं वरद तयाचा । ससूह तीर्थांचा अले येथें ॥ ९ ॥ प्रणिता तीथोऐेसें तीथ 
भूमंडळीं । नाहीं चंद्रमाळी बोलीलासे ।। ५० ॥ काशी, गया तोर्थ सवे याचि 
स्थळीं । मानोनी सकळी स्नान कीजे ।। ११ ॥। आसुचें मनींचा निर्धार हा खरा । 
माझीया अंतरा साक्ष आली ॥ १२॥ तुंबा ह वचन वंदुनी मस्तको । अलावें 
स्वस्थ कों होवोनीया ।। १३ ॥ बहिणी म्हणे पुनत्ना सांगितलें मनीं । धरोनी 
वचनी सिद्ध राहे ॥ १४ ॥। 


८५ तर्थि देव यात्रा वर्तता स्वघरम । तुझे माझे जन्म गेले बारा ॥ १ ॥ तेरावा 
हा जन्म पुत्रपर्णे झाला । नाहीं तुझी तुला आठवण ॥ २॥ तेरा जन्म तुझा माझा 
असें संग । अद्ठय अभंग एकनिष्ट ॥ ३॥ पतित्रता धर्म आमुचा सांगती । बोलतां 
ते गाति ग्रंथ वाढे ॥ ४ ॥ ज्ञानेश्वरी पूणे पहावी हे झाली । आतां ते उरली दशा 
थोडी ॥ ५॥ संभवतां तुज मज जाली कृपा । वोळखी ते बापा सांगितली 
॥ ६ ॥ बहिणी म्हणे आतां नाहीं जन्म घेणें । उठले घरणे वासनेचे ॥७॥ 


८६ गोदा भागीरथी यसुना सरस्वती । तापी भोगावती सव तीर्थे ॥ १॥ 
येती प्रणितेसीं माझें अंतःकाळी । अंतरी निश्चळी राहे पुच्रा ॥ २॥ कृष्णा, तुंग- 
भद्रा, भीमा, फल्यु रवा । पुष्कर ही सवा एध्वीवीची ॥ ३ ॥ देव तेही सर्व येती 
तियें वेळीं । स्त्यु अलुभवेल तूंत्त तेव्हां ॥ ४ ॥ चरषीगण सर्व पांडुरंग उभा । 
जेव्हां स्त्युसभा येईल तें ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे तुज वाटेल असत्य । सांगेन तें 
तथ्य़ ऐक आतां ॥६॥ 


८७ आत्मज्ञान ऐल कोण तार्थि दुजे । ज्ञानिया उमजे पूर्व पुण्यें ॥ १ ॥ जेथे 
हें मानल केले असें शुद्ध । तीथ हॅ प्रसिद्ध वेदशास्त्री ॥ २ ॥ तयाच्या मजनें जन्म 


अनुक्रमणिका 


नियाणपर अभंग. २३ 


गोळे बारा । शुद्ध तें अंतरां करावया ॥ ३॥ तेरावा हा जन्म लाधले साधने । तया 
तीर्थी स्नाने जन्म नाहीं ॥ ४॥ केळे घो प्रयास साधनाचे कष्ट । होतें योगभ्रष्ट 
म्हणोनिया ॥ ५॥ वासना मलीन खुद्ध जाली येथ । ज्ञानीयासी तीथर तेची सत्य 
॥ ६॥ घूत्ति छुन्य होय मानस ते ज्ञानी । तीर्थ सवाहूनी श्रेष्ठ तेंची॥ ७ ॥ 
किचारोनी बरं पाहे तूं अंतरी । बाह्य ती्थातरीं हेत नाहों ॥ ८ ॥ बहिणी म्हणे 
द्रात्ति जाळीया निमय्ञा । तीथोची त संस्था तेची खरी ॥९॥ 


८८ अंतकाळ वेळ होल निरश्न । दिशा होती छन्न पाहे बाळा ॥ १ ॥ घेई 
याची साक्ष आपुले अंतरीं । राहोनी निर्धारी आपुलीया ॥ २॥ देव निघालेती 
तीर्थासी विमान । हेळावें त जाण तीन येती ॥३॥ दर जालीयानें अस्तीगत देह । 
पुत्रा तूंची पाहे सनामाजीं ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे तुम्ही 'घरानी विश्वास । पह! साक्ष 
यांस तुकारास ॥ ५॥ 


८९ ऐक एक माते संदेह म!नलीं । वाटला तयाली कोण फेडी ॥ १ ॥ गण- 
गोत आम्हां मायही सद्गुरू । मनींचा निधीरू जाणसी तूं ॥२॥ वारा जन्म मागे 
साधलीया ज्ञान । आतां साझें सन स्थिरावले ॥ ३ ॥ याचें मज कांहीं नकळाचे 
सवथा । आशंका हे आतां फेडी माझी ॥४॥ जाणसी अंतर मानसींचा हेत । असाचे 
या चित्त साक्ष तुझें ॥ ५ ॥ पूवीुक्रमेंशीं जन्स ते लांगीजे । माते कृपा- 
कोजे एक वेळा ॥ ६॥ 

९० ऐक सावधान पुत्रा तू वचन ! बोलो नये सोन सांगतसे ॥ १॥ न बोलावे 
कोणा न सांगावें गुज | साक्ष माझी मज जाण आली ॥ २॥ न सांगतां तुज 
खेद हो वारेल | हेतही तुरेळ अंतरीचा ॥३॥ बहिणी म्हणे कदा न सांगाचें जनां । 
हळोसीाया सनां हेत फेडी ॥४॥ 

९१ बेटाऊद तापी-तीरी एक वेश्य । सांभवाचा दास केदार होता ॥१॥ त्याली 
नले पुत्र कन्येचं संतान । केळें सढाउम़र अनुष्ठान ॥ २ ॥ शंकरा प्रसक्न करोनिया 
तेणें । स्वसगत येणें जालें हरा ॥ ३॥ पुन्न नाहीं तुज होईल संतान । एक कन्या 
जाण रूपवंती ॥ ४॥ वारुणी हे नाम ठेवावें तित्रेसी । वांचेल सायालीं वर्षे तेरा 
॥ ५॥ केदार वेश्यस्त्री रुपवेती नास । स्त्रिया ती उप्तस पतित्रता ॥ ६ ॥ पतीचे 
वचन तियेली प्रमाण । शांभवी ते जाण दोहा तीची ॥ ७॥ खूपवंती गर्भ 'घरी 
तिये वेळां । जन्म मज दिला महास्ट्रें ॥ ८ ॥ पूर्वील संस्कार होतां कांहीं शुद्ध ; 
जन्मतां प्रसिद्ध कळों आला ॥ ९॥ जन्मलीया मज वर्षांचिया पोटीं । पह्यातांची 
दृष्टी वदन साझें ॥ ५० ॥ आणिला सदगुरू केद्रारे आपुल! । तयातें दाविला 
भाव साझा ॥ ११ ॥ नाही लयन करूं दिधले आापण। माझा सहज गुण ओळखीला 


अनुक्रमणिका 


२७ संत बहिणावाईचा गाथा. 


॥ १२ ॥ दिघली ते दीक्षा शंकराचा मंत्र । जपे अहोरात्र खेळतांही ॥ १३॥ 
खेळतां देऊन देकर!ची सूर्ती ! कारितसे भक्ति प्रेमरसें ॥ ५४ ॥ नावडेची कांहीं 
आणीक सववैथा । चित्ता अखंडता लागलीसे ॥ ५५ ॥ ऐसो तेरा वर्षे-होतांची 
संपूर्ण । जालें ते दक्षेन तुझे तेथ्रें ॥ १६ ॥ सरगुरु आसुचा तेथें तूं सेवक । जेले 
एक रॅक पोटासाठीं ॥ १७ ॥ माझे सुख पुत्र घेतलें रे तुज । अंत देख मज जाला 
तेव्हां ॥ ॥८ ॥ त्यासुठे दुसरा जन्म म्यां घेतला । एक बा वाहिला एक 
चित्ते ॥ ५९ ॥ बहिणी म्हणे पाहिल्या जन्मार्चे हें मुळ । आणीक केवळ 
सांगतसें ॥ २० ॥ 


९२ आणीक सांगेन पूर्वील ब्रत्तांत । लावधान चिपष्त असो तुझें ॥ १॥ एक 
जन्म तुज सांगितला आतां । पुढिला व्यवस्था सांगोन तें 1 २ ॥ ' कुस-चक्र* 
नाम फल्युचिग्रे तीरी । सात्वीकांचे घरीं जन्म आम्हां ॥ ३॥ स्वघसी तो वेर्य़ 
शेकराचा भक्त । अल्ंत विरक्त आत्मवेत्ता ॥ 2 1 तयाचा सदगुरू सुवर्मा ब्राह्मण । 
आगर्माचें पूर्ण ज्ञान तय़ा ॥ ०५॥ संध्रविद्यमाजीं असोनि प्रविण । आत्सज्ञानी 
पूर्ण हेत तया ॥ ६ । तयाचा तूं शिष्य सात्वीकसा भोळा । पुत्न ते तयाला सात 
होत ॥ ७॥ कन्येसाठीं थोर उद्वेझ मानली । सदरुरूनं तयाली सांगितलें ॥ ८ ॥ 
अनुष्ठान विधि मंत्र उपालना । सांगेन ते धारणा वेष्णरवांची ॥ ९) ते वेळी सवस 
होवांनी तात्काळ । कन्या ते सुशीळ सदेव घटू ॥ १० ॥ तिचे हाते तज सांपडेल 
थन । न करोनी लझ जाईल ते ॥ ११ ॥ अठाविल वर्षे क्रमील तजपासीं । आगर 
भक्तिसी करोनिया ॥ १२ ॥ मग तेथ्रे जन्स घेतला आपण । तुझा संग जाण तेथ 
हातां ॥ ५१३ ॥ गुरुवंधु मज तेथं जोडलासी । सददवासें अससी निरंतर ॥ १४॥ 
बहिणी म्हणे ऐसा जन्म ह्वा दुसरा । आणीक तिसरा पुढें सांगो ॥ १५॥ 


९३ सांगन ते ऐक जन्मांतर कथा । जेणें तुज वित्ता सुख वाटे ॥१॥ गोदावरी जेथे 
प्रगट त्रह्मागेरि । वेउ्य तो. अवधारी तेथे होता ॥ २॥ नाम हें तयाचें वधमान 
शेटी । धनवंत कोटी दान पुरुष 1 ३ ॥ तयाची हे भाजा भामिनी सुंदरा । पति 
ब्रता खरा धम तिचा ॥ ४॥ तीन पुत्र तिश्षीं चोथा त॑ पालक । होउनी बालक 
अससी तेथं ॥ '५॥ घन घान्य़ हब्य गायींचा गोठणे । ने कांहीं उणें घरीं तया 
॥ ६॥ वर्धसान होटी स्वोसाजी श्रेष्ठ । जाला स्थानभ्रष्ट एक वेळा ॥७॥ 
येवोनी पंचाळों करी अनुष्ठान । यज्ञ तो रुपूर्ण वाड केला ॥ ८॥ तयाचा हा हेत 
कन्य़ा व्हावी मज । भासिनी सहज खूपबंती ॥ ९ | तियेचिया पोटीं जालं मी 
निमोण | साझे नास ज्ञाण हेमकला ॥१०॥ तयासी संतोष देखोन वाढला । दान धसे 
कला यथाक्रमें ॥ ११ ॥ लय विवंचना करी वर्थमान | तंव जालें स्वप्न भामिनीसी 


अनुक्रमणिका 


नि्याणपर अभंग. २५ 


॥५१२॥| करूं नको लझ इये कन्यकेचें । रूप विरक्तीचे हेमवंती 1।१३॥। राग कला 
नास ब्राह्मणाची सेवा । आठवी केशवा सर्व काळ ।। १९॥! तेथेही संगती जाली 
तुझी मज । अंतराचे गूज तुज सांगे ।। १५ वर्षे तें चोर्वास आयुष्य मयोदा । 
सारोनी स्वानंदा देह गेला ॥ १६॥ ऐसे तीन जन्म वेरय़ाचीय याती । घेवानी 
विरक्ति वतींतलें ॥ १७॥ बहिणी ह्मणे आतां चोथा जन्म ऐक। करोनी विवेक 
सुखं राहे ॥ १८॥ 


९७ चोथा जन्म सांगेन पांचवा सहावा । आणिक सातवा योगभ्रश्॥ ५॥ 
गोळायांचें घरीं कन्याची होऊनी । गाई-सेरक्षणी वर्ततलें ॥ २ ॥ नाम संकॉर्तनीं 
काळाची क्रमणा । संगती ते जाणा वेग्णवाची ॥३॥ आवडती देव तीथ क्षेत्र 
यात्रा | ब्राह्मणां सवेत्रां पूजीतसें ॥ ४॥ गायीचे रक्षण अरण्यांत वास । जाला 
सहवास संन्याशाचा ॥ ५ ॥ देखोनी तय़ासी करी नमस्कार । जाणोनी संस्कार 
क्षूपा केळी ॥ ६॥ सातवे जन्मीचा सांगेन धृत्तांत । मागिलाचा प्रांत सांडि- 
येला ॥ ७ ॥ गोळीय़ांचें घरीं गायींचें रक्षण । करोनी कॉर्तन देह पो्षी ॥1८॥ 
मग भेटलं ते लिद्ध आत्मज्ञानी | तीही बोळखोनी नेलें मज ॥ ९॥ ह्मणती 
योगभ्रष्ट आहे ही वरक्त । दासत्वे सारीत बहुकाळ ॥ १० ॥ विरक्तर्चिं अंग 
ज्ञानाचा अभ्यास । करि रातंदीस एकानिष्ट ॥ ११॥ सास वरूषें सःतविय जन्मीं । 
क्रमोनिया घसा मवतेले ॥ १२॥ अभ्यास करोनी टाकलें शारीर । तुज हा प्रकार 
सांगीतला ॥ १३॥ बहिणी ह्मणे जन्म पुढें उरले साही । प्रसंगेंची तेही सांग- 
तसें ॥ १४॥ 


९५ सांगेन तो जन्सम आठवा रे ऐक । 'घरोनी विवेक निश्चय़ाचा॥ १ ॥ वेरूळतें 
तीथे शिवालय क्षेत्र । शास्त्रज्ञ समधे त्रह्मवेत्ता ॥ २॥ तयाचें तें नाम धमेदत्त 
क्षेत्री । पुज्य तो सर्वत्री जनांसाजीं ॥ ३ !। तयाची सुंद्रा पतिव्रता भली । काति 
फार केली पातित्नत्ये ॥ ४ ॥ तय़ाचिय्रे पोटीं जाला मज जन्म | कन्येचा उत्तम 
शांतिरूप ॥ ५ ॥ अठरा वर्षे क्रसिलीं आपण । करूनी श्रवण भागवत ॥६॥ ल 
केलें परी भ्रतार नाखला । हितावह झाला तोही सज ।। ७ ॥ नवव ये जन्मीं 
तेथेंची जन्मले | नववरूषे केलें स्थान तेंची ।। ८ ॥ तोचि मातापिता तेचि वंधु 
वर्ग । अनुष्टान सांग तेंचि आम्हां ।। ९ ॥ दह्यावेया जन्सी कोशिक त्राह्मण । 
अझीचें सेवन त्याचे घरीं ।। १० !। नित्य हरिकथा वेदांतश्रवण । नित्य करी 
₹नान शिवाल्यो ।। १५ | देवाचें दर्शन नित्य़ सेवा विधी । आत्मज्ञान बोधीं 
शांत देह ॥ १२॥ कन्येचिया रूपें जन्म ग्यां घेतला । क्रमिलीचा काळा कांहीं तेथे 
॥ १३॥ पितयानें टझ केलें कन्यादान । पाहोनी ब्राह्मण झुक दीब्हा ॥ १४॥ 


अनुक्रमणिका 


२६ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


ब्राह्मणाची भिक्षा करितां कारान्न । गायींचे पालन घरीं तया ।। १५ ॥ बेचाळीस 
वर्षे आयुष्य घातले । तेथें पुत्र जाळे तीन मज ॥ १६ पाहिला पुन्न तेथें वूंचि गा 
जालासी । आणीक विषेश दोन पुत्र ॥ ५१७ ॥ तुझा माझा गुरू संन्यासी केशव । 
तेणे विद्या सर्वे प्रबोधिळी ।। १८ ।। तग्नावरी तेथे ठेविलें शरीर । दहा जन्स-सार 
सांगितलें ।॥। १९॥। बहिणी म्हणे आतां तीन जन्स शेप । सांगेन परील 
ज्ञानवंता ॥ २० ।। 


०६ आणीक आईक अकरावा जन्म । प्रवरासंगम गंगातीर ॥ ४ ॥ तेथें 
माध्यंदीन ब्राह्मण तो भला । तेणें वास केला गंगातीरीं ॥ २॥ अयाचित वृत्ति 
आलीय्राली अन्न । घालीतले जाण यथाकाळो ॥ ३॥ गोकर्ण हें नास तयाचें 
उष्तम । शांति दया धमम क्षसादीक ॥ ४॥ तयाची वलभा भली पतित्रता ! 
सयुणादूभूता नास तीचे ॥ ५॥ तय़ांचिथ्रें पोटीं होऊनी सी कन्या । नाम हे 
सोजन्या ठेविग्रेळं ॥ ६ ॥ लाता वपातरीं केलें कन्यादान । पाहोनी निधान अति 
ज्ञानी ॥ ७ ॥ अत्यंत विरक्त योगाभ्यासी पूर्ण । घालोनी आसन योग लाधी ॥ ८ 
नाम तयाचें कीं योगेश्वर ऐसे । सिलि त्या मानसे वोळगल्या ॥ ९॥ सेवेने 
तयासी तोपाविलें बहु । त्याचा साज्ञा जीक एक झाला ॥ १० ॥ सांगीतले मज 
योगाचें आसन । धरोनी घ्यान खचर्राचें ॥ ५१ ॥ युरु तो भ्रतार सवस्वे ञामुचें। 
घेतलें सेवेचे सोड्य़ तेथें ॥ १२॥ गुरू बंछु पुजन सांगाती सागील । तूं होली केवल्य 
जन्मोजन्मी ॥ ५१३ ॥ क्रमोनिया तेथे वषे त्रेचाळीस । राहिला हव्यास त्रह्मानष्ठे 
॥ १४ ॥ बहिणी म्हणे आतां जन्म तो वारावा । सांगेन धरावा हृद्यां- 
साजीं ॥ १५ ॥ 


९७ तुझें मनोगत जाणोनी अंतरीं । बोलळीली वेखरी जन्स नाना ॥ १ ॥ ऐकावा 
बारावा सांगेन तांतडी । स्ृत्युची हें थोडी बेळ आहे ॥ २॥ लाखगी हें स्थळ- 
अगाथाचे तोय़े । लक्ष तार्थ पाहे तग्रे स्थळीं ॥ ३ ॥ शिवनद पाहे ओट नदांतील ! 
संगमाचे स्थळ महाउम्र ॥ ४ ॥ तेथे अनुष्ठानीं होतां एक द्रिज । नाभ तया साज 
रामचंद्र ॥ ५॥ तयाची वल्लभा जानकी पवित्र । तया घरीं पुत्र दोघे होती ॥ ६ 
थोर ब्रह्मज्ञानी शांतीचा आगर ! तार्थाचे माहेर तीर्थरूप ॥ ७ ॥ तयाचिया पोटीं 
कन्येचिग्रे ख्पं । जन्मोनिया तप साधीय्रळें ॥ ८॥ घरोनीया मोन वर्ततलें जनीं । 
बोलती वचनी वाचा नले ॥ ९ ॥ करोनिय्रा लयन दिघलें ब्राह्मणा । ज्योतिषी तो 
जाणा सहा थोर ॥ १० ॥ तयासी प्रसन्न गणेश प्रत्यक्ष । बोलतसे साक्ष तयासी 
तो ॥ १५१ ॥ तय़ाचिये गेढीं निरादार देह! । सेवासुख पाहीं घेतलें म्यां ॥ १२॥ 
विरक्त मानस विषग्रभोगी त्रास । सदा सज्ञ घ्यास आत्मबिष्टा ॥ १३॥ राम- 


अनुक्रमणिका 


नियाणपर अभंग. २७ 


चंद्र पिता राम-उपासक । अत्यंत विवेक ज्ञान तय़ा ॥ १४॥ माझे अंतरींचा- 
जाणोनीया हेत । केळें माझ चित्त स्थिर तेणें ॥ १५॥ लावोनी समाधी बसवी 
संन्ञिध । अंतरीं तो बोध ठसावला ॥ १६॥ स्वघमे गोरंवें देउनिया पती । सेवा 
आत्मस्थिती करी त्याची ॥ १७ ।। कोठें चित्त आणुमात्रही न वसे । सदा निज- 
घ्य़ासे देह वर्ते ॥ १८ ॥ पडिले शरीर छत्तिसा वर्षात । व्हावे परी सुक्त शेष राहे 
, १९ ॥ बहिणी म्हणे जन्स बारावा तो ऐसा । तेराव्याची दुक्या सांगीजळ ॥ २०॥ 


२८ एक सावधान सांगेन आणीक । मागील तै देख सांगितलें ॥ १ ॥ कित्येक 
संदद्द राहिले लांगतां । त्वरा जाली चित्ता अंतकाळी ॥ २॥ विवेक तें शास्त्र 
अनुभव अंगींचा । असेल तो साचा अर्थ जाणे ॥ ३॥ अवघेचि ते जन्म आठवती 
मज । अंतरींचे गूज जरत्यु-वेळां॥ ४॥ आदकशांत जसें दिसे प्रातिसुख । तैसे 
जन्म देख दिलती डोळां ॥ '२॥ लटिकेची कन्द व्यवहारी मानीती । सूख तयां- 
प्रती बोलों नये ॥ ६ ॥ कस्तूरींचा वास घडेल काऊळा । तरिच ते कळा कळे 
तया ॥ ७ ॥ तेरा जन्मां पूर्वी आठवे समस्त । परी तेला हेत नाहीं मज ॥ ८॥ 
सुंगीचा तो मार्ग-सांपडे न वाघा । जरी तो थोर गा जाला बहू ॥ ९ ॥ बहिणी 
म्हणे देव कृपा करी जेव्हां । सर्व हित तेव्डां कळे सनीं॥ १०॥ 


९९ तेरावा तो जन्म दे वते हाची । सांगेन तयांची सूळ कधा ।। १ ॥ देव- 
गांवीं शाखा ' वाजसनीय * जाण । लेख प्रविण एक सांगो ।। २ ॥ मोनस कुळींचा 
त्राह्मणाचा भक्त । भोळा ज्ञानवंत भाग्य़निधी ।। ३॥ तयाची वलभा जानकी ते 
नाम । साता ती उत्तम पतित्रता ।॥। ४ !। तयाचिग्रे घरीं कन्या मी जालीये । लझ 
केलें तये स्थळीं जाण ॥ ५ ॥ गोंतम कुळींचा भ्रतार पाह,ला । अलत शोभला 
ज्योतिषी तो ॥६1। तयाचिश्रे घरी ' शक्ति! उपासना । तयाची कामिना केलीं मज 
॥ ७ ।। कांहीं एक योगें दक्षिणीं कोल्हापुर । तथ तो भ्रतार वास करी ॥ ८ ।। 
माझी माता पिता बंधु भगिनीशीं । तयाचे भटीसी लव गेलों ॥ ९ ॥।। तेथें तो 
* जयराम! कृष्णदास संत । महिमा अद्धत सिद्धि तयासी ।। १० ॥ तया छैगतीनें 
क्रमोनिया काळ । जाला तो. दयाळ कृपानिधी ।। ५१५ ॥ सांगितलें मज पतीचे 
सेवन । तीथे ते घेवोन निय राहे ।। १२॥। गीतेचे पठग करीं मी सर्वेदा । वेदाची 
सर्यादा नुलेघोनी ।। ५३ ।। वाटलें भ्रतारा जावे स्वदेशासीं । त्वरे कुटुंबंशीं निघाले 
या ॥। १४ ॥ आलों इंद्रायणी । देहु-गांव स्थळा । कोंडाजी भेटला पंत तेथे 1५५) 
ब्राह्मण म्हणोनी घातलें भोजन । तेथे गभ जाण तुझा होता ।। ५१६ ।। देखियलं 
तेणें मग कुटुंवाली । म्हणे य़ा स्थळासी रहा तुम्ही ॥ १७ ॥ आहे गरोदर तुमची 
स्री जाण । प्रसूत होवोन जाणें पुढें ॥। ९१८ ॥ देदेन मी धान्य तुम्हा जे लागेल । 


अनुक्रमणिका 


२८ संत बहिणांबाईचा गाथा. 


क्रमोनया काळ जावें स्थळां ।। १९ ॥ सायुतीं राहिलो विचारोनी सनी । नास- 
संकाॉतनीं काळ सारूं ।। २० | पांडुरंग देव तुकाराम साचु । सर्वदा आनंटू हरि- 
कथा ॥। २१॥ नमस्कार करूं तुकाराम यासी । चित्त पायापासीं विठोबाच्या 
॥ २२॥ आनंद वोवरी देखियळी सग । देव पांडुरंग तय़ापासीं ॥ २३ ॥ वाटलें 
मानसीं बैसावे एकांती । तीन अहोरात्री तये स्थळीं ॥ २४ ॥ भ्रतार क्रोचाचा 
पुतळा सवेही । एकांत तो पाहे केवीं साधे ॥ २५॥ तंव अकस्मात कायाच्या 
उद्देश । त्रतार आवक्षें पुण्या गेला ॥ २६॥ पुसोनी मातेसी इंद्राबणीं सतरान । 
केल ये दश्शेन विठोबाचें ॥ २७ ॥ मनासी आवेकय सस्वाचा लोटला । आनंद 
दाटला आसनीं हो ॥ २८॥ तीन अहोरात्री क्रमिल्या ते ठायीं । आनंद तो 
देहीं थोर जाला ॥ २९ ॥ दुसरीया दिवक्ली तुकारामरूपें । मंत्र तीन सोपे सांगि- 
तते ॥ ३० ॥ तेरावा हा जन्म लाधलील आतां । पूर्वी योगपंथा सिद्ध केळे ॥३५॥ 
आतां तुज पुढें नाहीं जन्म योनी । पतीच्या भजनी राही सुखें ॥ 2२ ॥ तुझाये 
वो पोटीं आला असे पुत्र । ते तुवा एकत्र तेरा जन्म ॥ 2३॥ तोही आत्मानिष्ठ 
होईल ज्ञानिया । पुढें जन्म तया पांच होती ॥ ३४ ॥ वोलोनिया पेखें जाला तो 
अदृर्य । लाविला अंगुठ्ठ भ्रूवोमध्ये ॥ ३५॥ मग म्यां बाहेरी केलें गंगास्ञ्ान । 
घेतळें दशन विठ्ठलाचे ॥३६॥ पांच पढें एक आरति लिहून । विठ्ठला घ्याऊन 
समर्पिलीं ॥ ३७ ॥ बाहत्तरी वषे आयुष्य मर्यादा । आजी झाली लिद्वासनीं पूर्ण 
॥ ३८॥ अंतकाळ आतां आला रे सश्चिध । सांगीतला बोध जन्म तेरा ॥1३९॥ 
सोळा प्रहर शेष राहिले आतां । सावधान चित्ता करीं बारे॥ २९० ॥ अंतक्राळ 
वेळ पांचही असावी । तें मना पुसावी मृत्यु वेळीं ॥ ४१ ॥ बहिणी म्हणे तेरा 
जन्माचे सवेही । सांगीतले कांहीं गुरु-कृपा ॥ 2२॥ 


१०० तेरा जन्म तुज सांगीतले आज । इरय़ माझे मज सवे होती ॥ १ ॥ 
आज याचि परी समग्रो पाहोनी । तुजरे निर्वाणी सांगितले || २॥ अठरा दिस 
स्हव्यु पुढे कळों आला । परि नाही कथिला ऐक सांगे ॥३॥ राक्रिमिणीसी भाधीं म््त्यु 
जाल्यावरी । जावें गोदावरी उत्तरकार्या ॥ ४ ।। अठरा दिस खूत्यू जाला अगोदर । 
राक््मियी सादर पतित्रता ॥ ५ ॥ माझा सत्यु तुज  सांगतांची 
खेद । नव जे सांगो दे क्रिय्रा कर्म ॥ ६॥ यालागी अंत सांगितला नाहो । 
घरांना हृदयीं सावधान ।। ७॥। तुज गेलीय़ानें नागरीक सर्व । सांगीतला भाव 
अंतरींचा ॥ ८॥ तेरावा दिवस रुक्मिणीचा जेव्हां । तुम्हीं पत्र तेव्हां पाटवावें 
1 ९॥ पांच दिवस स्त्यु तेथांनी उरला । हेत सांगितला नागरीकां । १० ॥ 


अनुक्रमणिका 


नियणपर अभंग, २९ 


> 


भाठविलीं तीं ती लिहिवीली पदें । पाहोनिया शुद्धे लिहिलीं पुढें । ११ ॥। बहिणी 
म्हणे देव बोलवी जे वाणी । अलत्य जो मानी नर्क तया ॥ १२॥ 


१०१ सखृत्वूचे प्रलंगी असावें साव'घ । आत्मानष्ठ वोघ राखोनीया ॥ १॥ ऐसे 
गीतेसाजी बोलीला भगवत । आज तो वंकुंठ असे आम्हां ।॥। २ || अमीचे तें बळ 
आहे. आजी देहा । ज्योती तें हृदयीं सावधान ॥ ३ ॥ दिवसाचे म्रव्यु घुळपक्षी 
आहे । सांगीतले पाहे विचारोनी ॥ ४ ॥ नाहीं एक आजी उप्तरायण खरं । लढगुरु- 
निधारं काय काज ॥५॥ उत्तराभिमुख घालोनी आघन । घे सावरोन प्राण रोधी 
1 ६॥। लदगुरुस्सरणी पांबही ते योग । आम्हांसी ते सांग फळा आले ॥॥ ७॥ 
वहिणी म्हणे तुज सांगितळें वय । पुढीलाही क्रम पाहे डोळां |। ८॥। 


१०२ प्रपंची बिस्युख जालीयानें चित्त । उत्तरायण सत्य तेंचि आम्हां ॥ १ ॥। 
नाहीं काज दया उत्तरायणाचें । सांगीतळें साचें पुत्रराया ॥ २॥। प्रपंचाभिमुख 
मानस सर्वदा । दक्षिण प्रातिद्धा जाण तेची ॥ ३ ॥। बहिणी म्हणे वेदशास्त्राचे 
संमत । सांगितले मत स्वानुभवें 1। ४ ॥। 

१०३ मागीलही जन्म आठवती कांहीं । त्वरा जाली देई म्हत्युवेळीं ।। १॥। या- 
लागीं राहिलें सांगणें मागील । साधनें प्रवळ होती खरी ।॥। २॥। देह प्राक्तना 
भार्गीें संचित । स्वस्वरूपें चित्त भूमिका क्रमी ॥ ३॥ सत्यही भूमिका वेराग्य 
सांगाती । स्वघरमे विरक्ति संपादिळी ।। ४ ॥ बिदेहि अवस्था भूमिका सातवी । 
तं येथे अनुभवी साथियेली ।। ५॥ सरले संचित प्राक्तन देहाचे । माझी मज 
साचें साध याची ।॥। ६॥। तेरा जन्स सर्व भूसिका स!दिल्य़ा । वृत्तिही राहिल्या 
निझय़ त्या ॥ ७ ॥ बहिणी म्हणे कांदीं न घरीं संदेह । विवेके विदेहदश्या 
आली ॥ ८ ॥ 


१०४ मन हें विरक्त विषयीं सर्वदा । इंद्रिये गोविंदा समपिलीं । १ ॥।। तेंचि 
प्रायःश्वित घेतलें भंतरीं । सवाह्याभ्यंतरी एकानिष्ठ ।। २॥। मंत्र ज्ञान लदा श्रीराम- 
चिंतन । सद्गुरुभजन सर्वकाळ ॥३॥ दशदानें दशशकां पेरिसी समपें। गोदानें संकल्पूं 
वासनेची ।॥। २ ॥ पंचगव्य तीचे जाण अध-मात्ना | सोहं या पवित्रा प्राशियेळे 
॥ ५॥। ज्ञानगंगें स्नान सनाचे वपन-। घृत्ति त्या निमभ् ब्रह्मरूपीं ॥॥। ६ ।। हाचि 
प्रायश्चित्त लदा सव काळ । सन हें अढळ निश्चयारचें ॥। ७ ॥। बहिणी म्हणे ऐेलें 
केलें प्रागाश्वित्त । शास्त्राचा संकेत शास्त्र जाणे ॥ ८ ॥ 


१०५ हेत तों प्रमाण जन्मासी कारण । अनुभव खृण हाचि आम्हां ॥॥। १ ।॥। ऐसें 
जाणोनीया हेत निर्दाळीला । अद्टय तो जाला हेत चत्तां ॥ २ ।। इंद्रियां-आणोनी 


अनुक्रमणिका 


३० संत बहिणावाईचा गाथा. 


दिलें प्रायःश्रित्त । ज्ञानमहातीथ॑ आत्मनिष्टा ॥ ३ ॥ विषग्रवासना भोगीली 
बहुस!ल । तयाचें निमूळ आजे केलें ॥४॥ सद्‌ गुरुवचनीं धरोनिया निष्ठा । वासना 
त्या भ्रष्टा शुद्ध केल्या ॥ ५॥ बहिणी म्हणे सना दिलें प्रायाशित्त । आतां जालें 
सुक्त आत्मबोध ॥ ६ ॥ 


१०६ तीन शते आणि वरुषें एकावक् । आयुष्य निर्माण तेरा जन्मीं ॥ १ ॥ 
घातलें स्त्रीर्पे साधनें हरीच्या । निमाल्य सनाच्या वृत्ती जंव ॥२॥ आतां 
निश्चयाने सांगेन निर्घार । जालें निर्विकार चित्त माझे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे पुढे 
कांहीं नाही हेत । स्वरूप निवांत चित्त माझें ॥ ४॥ 


१०७ हा देढ जोवरी आहे तुझा जाण । तोंवरी तूं ज्ञान साधिसील ॥ १॥ या 
पुढें तुज जन्म होती श्रेष्ठ । अससी योगभ्रष्ट जन्म नाना ॥ २॥ तीन जन्म तुझा 
काशी क्षेत्री वास । वेराग्य मानस होईल तें ॥ ३॥ ऐक तूं जन्मसी संन्यासी 
नेमस्त । चित्त कांहीं स्वस्थ हाय तेथें ॥ ४ ॥ पांचवीयें जन्मी अठरा वर्षी तुज । 
विदेहत्व पूज्य होसी खरा ॥ ५ ॥ तयां पुढें जन्म घेणें नाहीं कदा । सांगतेस 
बंदा नको आतां ॥ ६॥ बहिणी म्हणे तुझें जाणवेल तुज । कृपा करे बुझ गुरु- 
खुणें॥ ७॥ 

१०८ आपलें आपण देखीलें मरण । तो ज्ञाला शकून स्वानंदासी ॥ १ ॥ उभा- 
रीली गुढी मनाच्या शेवटी । ज्ञाली मज भेटी आत्मारामीं ॥ २॥ केला प्राणायाम 
सोहं घारणेसी । मिळाली ज्योतीश्लीं ज्योत तेणें ॥ ३॥ सरले संचित आयुष्य 
देहाचें । क्रियमाण अंतारचे रामरूप॥ ४॥ उठाति राभ्रांदिनीं कामक्रोध माया । 
म्हणे अहा ! अहा ! यम धर्म ॥ ५॥ वेराग्याच्या भश्रणी लावील्या देहाला । 
ज्ञानाश़ि लाविला ब्रह्मत्वेसी ॥ ६॥ जाला प्रेमरूप शरीराचा भाव । देखिग्रेला 
ठाव स्मज्यानांचा ॥ ७ ॥ फिरविला घट फोडिला चरणीं । महावाक्य ध्वनी बोंब 
झाली ॥ ८॥ किली तिलांजुली कुळ नाम रूपासी । शारीर ज्याचे त्यासी ससपिलें 
॥ ९ ॥ बहिणी म्हणे रक्षा जाली त्रिपुरेची । तुकारामें साची छृपा केळी ॥ ५१० ॥ 

१०९ शष प्राक्तनाची रक्षा करुनीय़ा । नेली ते अद्धयानंदर्तार्थी ।। ५ ।। त्रिकोण 
वेदिका त्रिगुणा'चा देह । सिंपो्नी विदेह रूप केलें ॥ २ ।। नि्गुंगाचें भाव येती जे 
आठही । गासमुत्र ते पाहीं तयावरी ।। ३ ।॥। लाविल्या पताका सात्विक भावना । 
मंत्राची धारणा बह्मनिष्ठा ॥ 8॥ ऐसा सिंचनविधी संपादिला येथे । पुढें मोक्ष- 
पंथ क्रिया योग ।। ५ ।॥। बहिणी म्हणे क्रिया कारितां स्वदहाची । माझी मीच 
साची होउनी ठेले ॥६॥ 

, १५१० प्रथमदिनादारभ्य़ आरंभिळी क्रिया । पिंडी पिंड पहा निवेद्ला ॥। १ ॥। 


अनुक्रमणिका 


नियाणपर अभंग. ३१ 


डुलरीग्रा दिवशी द्वैतें हारपलो । अद्वेत बिंबळें परब्रह्मा । २ ।। तिसरीया दिवशीं 
त्रिगुणाची क्रांती । पिंडाची समाप्ती त्याचिपरी ॥ ३ ॥ चवथीया दिवशीं चोदेहा- 
तील । उघडा संकेत वोळखिला ॥ ४ ॥ पांचवीया दिवशी केलें पिंडदान । पांचही 
प्राण बोळविळें ॥ ५॥ सहावीया दिवशीं पडामी निमाल्या । वृत्ती स्थिरावल्या 
नात्मख्पीं 1। ६ ॥ सातवीय़ा दिवक्षी सप्तथातू आंत । राहे अखंडित अद्वयत्वे 
॥ ७ ॥ आठवीय़ा दिवशीं नाश अष्ट भावा । अठ््यानुभवा सुखें राहे 1 ८॥ नवमी 
नवांक भक्ति नवविधा । सरल्या आत्मबोधामाजीं आल्या ॥ ९ ॥ दुहावीया 
दिवशीं इंद्रीबे दहाही । बोळवण देहीं केली त्यांची ॥ ५० ॥ अडसा तो उत्तरीं 
यंच'चा विषग्रे । क्ञानरांगे पाहे योग त्याचा ॥ ११ ॥ अकरावे दिवशीं अक्रावें 
मानस । परब्रह्मा त्यास निवदीलें ।। ५२ ॥। वृषोत्सर्ग केला भव विरक्तीचा । 
विजनीं तयाचा वास केला ॥ १३ ॥ होम केला सर्व शेष प्राक्तनाचा । हेत सुत- 
काचा पुढें न!हीं ॥ १४ ॥ सापिंडींचें कर्म बाराव्या दिवसांत । वासनेचा प्रांत होय 
तंव ॥ १५ ॥ व्हाय! निर्वासना बाराव्या दिवशीं । अद्य सरसी परब्रह्म ॥ १६॥ 
माय अविद्येचें जाळीळे बिंबळें । असि-पदी आलें ऐक्य चित्ता ॥ १७ ॥ सच्चिदानंद 
इड्य द्वष्टा तें दशन । ध्येय ध्याता घ्यान विसरले ॥ १८ ॥ त्रिपुटीचा नाश तोचि रे 
बारावा । ब्रह्मत्व या जीवा केलें तेणें ॥ १९ ॥ ्रिंव प्रतिबिंब्रा हरपले तेंचि । 
बाराव्यासी हेंचि । साच संज्ञा ॥ २०॥ सोहं हंस याची केली बोळवण । बारावा 
तो दिन आजी खरा ॥ २१ ॥ उल्लंघोनी कळा चालीलें द्वादश । तेंचि बारामास 
श्राद्ध केलें ॥ २२॥ चंद्राचीया कळा सोळाच्य़ा उपरमा । न्युना'बीक सीमा तेंचि 
आम्हां ॥ २३ ॥ ज्ञान तेचि गंगा सांगे गुरु क्रिया । साक्षात्कार गया तेंचि आम्हां 
॥ २४९ ॥ संगल श्राद्ध करूं गुर्चिया वचनीं । त्रह्मचि होऊनी ब्रह्मदेवा ॥ २५॥ 
ऐेखी जाण क्रिय़ा केली या शरीरें । विवेकें निधोरं आपुळीया ॥ २६ ॥ बहिणी म्हणे 
आतां असो देहभाव । आमुचा दढ भाव हाचि खरा ॥ २७॥ 


१११ बोलावा त्राह्मण संत्रस्नान करुं । दानावाश्रे सारू अंतकाळीं॥ १ ॥ 
घ्यावें प्राय़ाश्रित वेदाविया मतें । आसुची देवतें द्विज तुम्ही ॥ २॥ दक दाने 
देऊनी केला नमस्कार । भाता कृपा फार असा द्यावी ॥ ३॥ सात प्रहर शेष 
उरला अंतक्राळां । दिंडी टाळ घोळां कथाभारें ॥ ४ ॥ ज्ञानेश्वरी ग्रंथ संपला 
प्रजन्य ? । करावे ब्राह्मण लिद्द उभे ॥ '५॥ वाद्याचिये ध्वनी वाजती अंबरी । 
दशनाद भीतरी आयकां रे ॥ ६॥ घालोनी आसन बैसोनी ध्यानस्ते । पाहें मी 
प्रक्नस्त गुरूखूर्गे ॥ ७ ॥ दोख चक्र गदा तुळसीच्या माळां । व्राह्मणांच्या गळां 
छझोभताली ॥ ८ ॥ सावधान तुम्ही म्हणा ज्ञानेश्वर । विठ्ठल निर्धार नाम जपा 


अनुक्रमणिका 


३२ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


॥ ९ ॥ सांगेन ते तुम्हीं ऐकावे सवेही । अंतकाळ देही जवळ आला ४ १०॥ 
बहिणी म्हणे आतां पांचही ते योग । पाहो पां प्रसंग येचि क्षणीं ॥ ११॥ 

११२ आसनी बेसोन उत्तराभिमुख । सहजासनीं देख अंतकाळी ।। १ ॥ 
सूयोंदयापूर्वी घटिका तीन जाण । भासनी बैसोन ध्यान सुजे 1। २॥ तंद्री तुवां 
पुत्रा बेसोनी पाठीसी । साव'च मानसीं आत्मीनष्टे ॥ ३।। बाह्य ध्वनि कानी पडती 
तुज कांहीं । ध्य़ान ते हृदयीं घरीं तेथे ।। 8 ॥ करावा गजर नामकॉर्तक्तचा । 
दीस आनंदाचा महा थोर ।। ५ ।। लावीन रे हात जाण जये स्थानी । जाणब्हू ते 
मनीं प्राण तेथे ॥ ६॥ तीन आणि तेरा सोळा घटिका जाण । आसनो बेखीन 
घ्य़ान सुद्रे ॥ ७ ॥ नव घटिका नाम न सांडी उच्चार । चिज्ताचा निर्धार सांगि 
तळा ॥ ८ ।। सात घटिका पुढे तयाची लोडणी । इंद्रियें गोठणीं सर्व येती ॥ ९॥ 
चार घटिका ध्याना राहेन तटस्थ । तुवां मन स्वस्थ असों द्यावें ॥ १० ।! ऐखीया 
घटिका तेरा गेलीयाने । सद्गुरुस्मरणें बंदे जिव्हा । ११॥ तुकाराम सुखीं 
गंगाधरस्मरग । आठवण जाण मालिकेची ।। १२॥। नंतरें त्या पुढें नालिकाग्रीं 
दृष्टी । वळोनिया सुष्टी हात दोन्ही ॥ १३ ।। साळ तेव्हां कंठीं घाळीन स्वहस्ते । 
करोनी प्रहास्त चित्त राहे ।॥। १४ ।। एकाग्रता लर्व वायूचा उपर" उदानी संभ्रम 
योग त्याचा ॥ १५॥। हृदयीं धरोन नारायण ध्यान । राहे समरसोन चित्त तेव्हां 
॥ १६॥ अखंड अद्ठय हृदय व्यापक । स्मरण तें एक अद्ठय़ाचें ॥ १७ ॥। बहिणी 
म्हणे ऐेली अंतकाळस्थिती । सांगितली गाते निश्चयेंली ।॥। १८ ॥। 


१९३ सग्दुरू वबोवाळा वोबाळा । उजळोनी निज ज्योतिळ्वाळा ॥१॥ 
पिंड हरपळा पिंडी । तेज व्य़ापिळं त्रम्हांडी ॥ २॥ शांतिसुखाचें आसन । अद्वय 
दोघांचे पूजन ॥ ३॥ चिद्धन चिदानेदगाभ! । सच्चिदानंद निज प्रभा ॥४॥ 
तेज प्रकाशले लोचनी । बाहणी हरपली चिद्धनीं॥ ५॥ 

१९४ घट फुट्ायावरी । नभ नभाचभीतरी ॥ १ ॥ ऐसा देह गेलीयाने । 
उरे स्वरूप चिद्धन ॥ २॥ जळ आरदणीया जाण । प्रातोब्रॅंब म्हणे कोण ॥ ३॥ 


लागली कापुरासा । अभिरूप नाहीं हमी ॥ ४॥ बहिणी ऐेसें नास साया । 
गोळे घ्याऊनी अद्ठय़ा ॥ '५॥ 


११५ शेवटीं ते आतां लांगतसें लोकां । मनीं घरा निका सत्य भाव ॥१॥ 
घरोधरीं खंत जाळे कलीमाजीं । केज्यावरी भाजी तेशापरी ॥ २॥ बहिणी म्हणे 
येथे आपुला सद्भाव । तार्राल सर्वा लर्व हेचि जाणा ॥ ३॥ 

१५६ ऐकोनिया एत्र आलासी तांतडी । घाळोनेद्रा उदी पुत्तराया ॥ १ ॥ 
सेरावा दिवस केला ' टाकसिर्णाः चा सद्रदित वाचा कंठ दाटे ॥२॥ जालासी उत्तीणे 


अनुक्रमणिका 


नियाणेपर अभंग. ३३ 


वूचिरे सर्वांचा । मने काया वाचा सर्व भावे ॥ ३ ॥ देखोनिया तुज संतोष 
चाढला । प्रेमेचि दाटला कंठ माझा ॥४॥ मृत्यूचा संकल्प अश्विन झुद्ध प्रतिपदा । 
ऐक तं प्रासिद्धा सांगितला ॥ ५॥ खेद तो अंतरीं घरावा न कदा । सांगतां 
मयादा नुल्लेघावी ॥ ६ ॥ पुत्रपण तुझें आजी आलें फळा । माझ्या अंतकाळ 


पावलासी ॥ ७ ॥ बहिणी म्हणे आतां विचारिज बाळा । साशंकता खळा नको 
ठेवो ॥८॥ 


क €२ चे *. € 
संत बहिणाबाईचे चि. संत विठ्ठलमहाराज 
५७ क 
याच अभग. 
११६ उदर भराया केलें असे ढोंग । घरोघरी बोंब उपदेद्याची ॥ १ ॥ 
आपणा कळेना लोकां सांगे ज्ञान । धरोनीया ध्यान बकाठेसें ॥ २॥ स्वयें बुडो- 


निया लोकां बुडाविती । हात घरूनी जाती यमलोका ॥ ३ ॥ विठा म्हणे त्यांच्या 
काय करूं कपाळा । पापाचा कंटाळा न करिती ॥ ४॥ 


2 मनःपर अभंग. 


- -''-५&०----- 


५५१७ सदूगुरूचे पाय घरीन हृदयांत । राहीन घ्यानश्थ सव काळ ॥१॥ मग मना 
तुझें काय तेथें उरे घ्यानाचे वागुरे सांपडसी ॥ २॥ सद्गुरुवचनीं धरीन विश्वास । 
प्रेम आवे नाह होय तेथें ॥ ३॥ सदगुरूचा सवदा होईन मी दास सवेस्वी उदास 
होउनीया ॥ ४ ॥ देह वाचा मन समार्पिन पायी । सद गुरु हृदयीं सांठवीन ॥ ५ ॥ 
बहिणी म्हणे सन! सांडी रे मपिण । जाय तं शरण सद्‌गुरूशी ॥ ६॥ 

११८ सवे साधनांच्या माथा गुरुसेवा । जे कारे या जीवा ब्रह्मख्प ॥ १॥ 
तयाचिया पायीं जाऊनी राहेन । तेथें मना कॉण तुज पुसे ॥२॥ शाख््रवेद 
नाना दशेनां वरिष्ठ । सदगुरु हा श्रेष्ट सवीपरी ॥ ३॥ बहिणी म्हणे स्वामी 
सद्गुरूची कृपा । दाखवील सोपा मार्ग मना ॥ ४ ॥ 

1 


अनुक्रमणिका 


1-2) संत-वहिणाब!ईचा गाथा. 


१५१९ बचनागाचे झाडा विष कोण घाली । इंद्रावनातळीं कडूपण । २ ॥ तेसें 
मना तुज विषय हे अंगांचे ! तुझे तुज रुचे गुळापरी ॥२॥ दुगंधी त्या घाली 
विष्ठेमाजीं कोण । कावळ्यासी गुण विष्ठा भक्षी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे मना विषय 
तुझें मूळ । तेथे तूं अचल वुतत्तिदास ॥४॥ 


१२० तृण भरण्यांत पेरावया जावें । ऐसे कोणी जीवें आदरीना ॥५॥ तेसे मना 
तुज विषय भोगकरी । सांगेन विचारी नलगे कोणा ॥ २॥ नाना वक्षयाती डोंगरी 
लागती । स्वभावतां क्षिती वाढी तया ॥ ३ ॥ पशुपक्ष्यांपरती कोण सांगे काम । 
ज्याचे जें जे कमं तं ता करी ॥४॥ ब्रहिणी म्हणे मना तुज ही घारणा । विषयाची 
वासना कल्पकाटी ॥ ५॥ 


१२५ निंबा कडुपण देत असे कोण । इक्षु गोड पण कोण करी ॥ १ ॥ बिजा- 
पुं फळ गोर्डाचा निवाढा । हा अर्थ उघडा दिसतसे ॥ २॥ इंद्रावनामुळीं 
कोण घाली विष । अस्त आस्रास कोण देई ॥ ३ ॥ बचनागाअंगी विष कोण 
लावी । सुगंघता द्यावी नलगे पुष्पा ॥ ९ ॥ तीक्ष्ण मोहरी करितसे कोण | खारीक 
निर्माण मधुर कां हो ॥ '५ ॥ बहिणी म्हणे बॉजाऐेसे ग्रेते फळ । उत्तम ऑगळ 
परीक्षावें ॥६॥ 


१२२ झुकरा आणि श्वाना गर्दभासी जाणा । विष्ठेच्या भक्षणा कोण सांगे 
॥ १॥ ज्य़ाचा तो संस्कार घेउनीया उठे । लोकां दुःख वाटे कासयासी ॥२॥ 
दंश करीं ऐेलें कोण सांगे संपो । विंचवाच्य़ा कोपा लोक कष्टी ॥३॥ व्याघ्रवूकादिकां 
कोण सांगे कानीं | राहोनीया रानी जाव मारा ॥ ४॥ गोचीड हढेकण हे रक्त 
भक्षिती । तयां हे सांगती लोक कायी ॥ '५॥ बहिणी म्हणे पूर्वे संस्कार जीवाचा । 
प्रवतवी साचा न सांगतां ॥ ६ ॥ 


१२३ केळी आणीक या नारळी पोफळी । कोण घाली सुळीं दुः्व तयां 11 १॥ 
बीज तसे फळ येत अस गोड । जाणती निवाडा संत याचा ।!। २ || फणस आणि 
आंबा सिताफळें न!ना । सुळींचिश्रा गुणा गोड होती ॥ ३॥ बहिणी म्हणे बीज 
गोड त्यांचे फळ । उप्तम केवळ खेव्य सर्वा ॥ 3 1 


१२४ मना तुझा संस्कार संग हा पूर्वाल । विषय़ाचें बळ तुझे अंगो॥ ५॥ 
म्हणोनी प्राथना करितसें तुझी । इंद्रियांसी राजी केलें असें ॥ २॥ नायकसी माझें 
सांगितलें जरी । शरिराची उरी उरो नदों ॥ ३ ॥ करीन उपवास कोंडोनिया श्वास । 
पंचाशीचा वास उप्णकाळोा ॥ ४॥ घधूस्रपाने देह पोडीन सवेथा । हिंडवीन ती्थो 
सर्व परध्वी ॥ १ ॥ साघानीय्रा योग बेसेन आसनी । राहीन निवोणीं उपोषणे 


अनुक्रमणिका 


मनःपर अभंग. ३५ 


॥ ६॥ घालीन कर्वतीं देह हा आपुला । तेथ्रें सग तुला प्राक्त काय 0 ॥ ७ ॥ 
वहिणी म्हणे मना सांगतसे ऐक ।नाहीं तरी भीक मागशील ॥ ८॥ 

१२५ विवेक वेराग्य लांपडलें मज । आतां मना तुज कोण पुसे ॥ १ ॥ धरोनी 
आणीन करीन ध्यानस्थ । होईल तों अस्त इंद्रियांचा ॥ २ ॥ तुझाच तुजला करीन 
पारखी । मना तूं विलोकीं आपणांसी ॥ ३ ॥ बाहिणी म्हणे मना यश घेतां हित । 
आहे तूं निवांत पाहें ऐसें ॥ ४ ॥ 

५१२६ विवेकाचे बळें वेराग्य साधले । तेथें तुझें केलें काय चाले ॥ १ ॥ म्हणोनी 
आपुल्या ठायीं तूं भापण । पाहें विचारून मनामार्जी ॥ २॥ काम क्रोध लोभ 
मद हा सत्सर । तुजसवें वेर चालवीती ॥ ३॥ बहिणी म्हणे मंत्री विवेका- 
सारिख्या । जोडिला हा निका निश्चयाचा ॥ 2॥ 

१२७ म्हणशील मना इंद्र म्यां ठकीला । त्रह्मपाचा केला मानभंग ॥ १॥ 
तुझा तेथे काय पाड असे मूढा । मनाचा पवाडा वेदशास्त्री ॥ २॥ नारदाची केली 
नारदी आपण । माझे ठायीं पण बोला नये ॥ २ ॥ शिवासी आपण हिंडबीलें रानी । 
विष्णु करी ध्यानीं ब्रृंदा ब्रृंदा ॥ 2 ॥ ठय़ासा ठकविलें क्रषी नागर्वाले । मज मना- 
बगळें काय अले ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे ऐसा मनाचा प्रतिशब्द । ऐकानीया स्तव्ध 
चित्त झाळें 1 ६॥ 

१२८ इंद्राचा लंकत होता लझकाळीं । भोगीन मी बळी अहिल्येखी ॥ १॥ 
हेत होता त्याचा तरी तो काय कळे । हेतींच बांघीलें ज्याचे तया ॥ २ ॥ नारदेंही 
तेंच मागीतळें दान । हेतींच बंधन पावला तो ॥ ३ ॥ ब्रह्मय़ाचा हेत भवानी 
खुदर । अंगुष्ठें विकार आणियेला ॥ ४ ॥ शिवासी कामाचा हेत सर्वकाळ । म्हणोनी 
चपळ बांधी तया ॥ ५ ॥ व्यासही तैसाची निष्काम तों नाहीं । तो पडे अपार्यी 
नवर कोण ॥ ६ ॥ बहिणी म्हणे हेत गुंतला ते ठायीं । घ.लीली अपायी 
सत्य मना ॥७॥ 

१२९ आम्ही तों निहेंत साव्ही ऐसी येत । भोगांमाजीं चित्त क्षणूं नाहो ॥ १ ॥ 
आतां मना येथे काय तुझे चाले । निहेंत पाउल विठोबाची ॥ २॥ मनांत पाहिलें 
बुद्धींत गाइलें । चित्तांत घ्याइलें विठ्ठलासी ॥ ३॥ वासना गाळीली सर्वही 
चाळीली । श्योति स्थिरावळी विठ्ठलीं हे ॥ ४ ॥ काम क्रोध लाभ मत्सराचें अंग | 
झाला पांडुरंग आपणची ॥ ५॥ बहिणी म्हणे मना हेतूंचा उगाणा । करूनी 
निर्वाणा पहातसे॥ ६॥ 

१२३० त्रह्मचये आणि संन्यास घेइजे । वानप्रस्थ कीजे याचिलागीं ॥ १ ॥ निवी 
सना साघे हेत हा निरसोन । विषय्रांचा मन वीट घरी ॥ २ ॥ योगयाग तपे त्रते 


अनुक्रमणिका 


१३९ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


अनुष्ठान । सेवावे अरण्य य़ाचिलागीं ॥ ३॥ बहिणी म्हण हेत विषयांचा निर- 
सला । तरी मना तुला कोण पुसे ॥४॥ 

१३१ दसुनी इंद्रियें आणिला विवेक । दाखवील सुख आत्मय़ाचें ॥ १॥ 
मना तुझें मग काय चाले तेथं । राहे पं निवांत आपणची ॥२॥ काम तो 
निष्काम करील विवंक । शांतीपाश्शी देख क्रोध राहे ॥२३॥ लाभ तो निर्भास 
ठकोनी राहील । मोहारी जाळील ज्ञानानळीं ।। ४ ।। शुद्ध सत्व गुण तिन्ही अहं- 
कार । घालील निघीर घरीं मना ।। ५ ।। आच्षा मनसा तृष्णा इच्छा हे वासना । 
आधीन आपणा करील ते॥ ६॥। सांगितले तेची इंद्रिये वर्तती । विवेक- 
संपत्ती ब्रह्मनिष्ट ।॥। ७ ।| बहिणी म्हणे मना विवेक तो सार | तरी तो विचारा 
आत्मवंता 1। ८ ।। 


१३२ विवेक सांगाती जयासी जोडल! । थारा तो मोडला पातकांचा ।। १॥ 
तो आम्ही विवेक केलासे केवारी । मना तुझी करी कोण चिंता ॥। २॥ विवेक 
वेराग्य जोडल निश्चित । भाक्ते हो अंकित विवेकाची ।॥। ३ ॥ बहिणी म्हणे मना 
विवेक हा खरा । तुझीया ब्यापार कोण पुसे ॥ ४ ॥ 

१३३ विवेकें श्रवण कर्रान वेदांत । साधींन अद्वेत ब्रह्मनिष्टा ॥ ५ ॥ तुजपुढें 
बोलें हाचि पण मना | घरीं तूं घांरणा आत्मयाची ।॥। २ ॥ श्रवणाचें सार्थक 
मेनन होय जाण । निज़ ध्यासी खूण विश्रांतीची ॥ ३ ।॥ बहिणी म्हणे मना 
होई तूं सुमन । कासया भांडण होय पुढें 1॥ ४ ॥ 

१३७ दहा इंद्रियें हीं गोंविन हरिपदीं । मग तुझी बुद्धि हरपेल ॥ १ ॥ या- 
लागीं मना तृ इंद्रियांलमवेत । होय शरणांगत अच्युताचा ॥ २॥ निश्चयेसी 
बुद्धि चित्त अहंकार । संकल्पें निघीर आत्मयाचा ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे होय पायीं 
ओळंगणा । विषयीं वासना सांडोनीया ॥ ४॥ 

१३५ मना तुझो सर्व वाहनें हिरोनी । नेली ती बांधाना विवेके हो ॥९॥ बेसानी 
हृदयी होय त्‌ ध्यानस्थ । संकल्पाचा हेत वंचुनीया ॥ २॥ दहा इंद्रिये हीं होऊनी 
पारखीं । विवेकाची सखीं सवे झालो ।। ३ ॥ बहिणी म्हणे तुञ रूप नाहीं नांव । 
मना तुझी धांव पारुषली ॥ ४॥ 

१३६ नयन गोंविले घ्यानीं केशवाचे । श्रवण हरीचे कीर्तनी हो ॥ ५ ॥ विवेके 
इंद्रियां दावोनीया खुख । गोंविलीं आणीक नाठवीती ॥ २॥ वाचा हे गोंविली 
नामसंकीतनीं । सवा सुक्त पाणी केशवातें ॥ ३ ॥ पाय तौर्थय़ात्रा देवाच्या- 
दशेना । कमेद्रिय-खुणा वोळखाव्या ॥ ४ ॥ दहाही इंद्रिये विवेकें गोंविली । 
मना तं निबेली याचियोगे ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे सना विषयसेवनीं । येती न 
नेमोनी टाकिलीं ती.॥ ६॥ 


अनुक्रमणिका 


मनःपर अभंग. ३७ 


१३७ चित्त नाहीं झुद्ध जग्राचे अंतर । विषत्री तत्पर सवे काळीं ॥9॥ तया 
ज्ञान सांधे असें तो घडेना । ज्ञानावीण जाशा मोक्ष केंचा ॥२॥ नाही ज्या 
अपक्धा साघनाची चाड । दोषाचा तो घड ओतलासे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे ज्ञान 
संतसंगे होय । चिष्त जरी राहे सदा पायी ॥४॥ 

१२८ माहझाय़ा रे मबा सखया सजना । ऐक तू प्रार्थना विनवीतें ॥ १ ॥ 
सांडी हें मीपण अहंतालक्षण । निवांत आपण सुखी राहें ॥ २॥ किती बण वण 
करीसी श्रमण । व्यर्थ वाय़ां शीण श्रम देही ॥३॥ मायान्वगजलापाठीं कां 
लागली । कष्ट कां भोगली चोऱ्याशींचे ॥ ४॥ येणें काय हित घडो पाहे तुज । 
धरीं कांही लाज सजञनांची ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे गेले संत जया वाटां । पावले ते 
निष्ठा सुखरूप 1 ६६॥ 

१३९ झुक वामदेव व्यास पराशर । गेले थोर थोर जेणें पंथ ॥ ५॥ जेणें पंथे 
खुखी जाळे पें निर्भय । मना तोचि सोय घरीं बापा ॥२॥ वासिष्ठ अरुंधती सनकादिक 
पाहें गेले लवलाहें जेणें पंथें ॥३॥ बळी बिभीषण प्रल्हाद वाल्मीक । पावले ते सुख 
जेणें पंथें ॥ ४ ॥ ऐसे किती सांगो चहु वणातरीं । जाले त संसारी हुरबरूप ॥ ५॥ 
बहिणी म्हणे सना घरीं रे धारणा लागलें चरणां निजभावें ॥ ६॥ 

१४० मना तूंचि माझे संचितक्रिय्रमाण । भाग हे भोगणें सुखदुःख । तुझे- 
नीच मज बंध मोक्ष जाण । ग्रेम्हवी पुसे कोण मजलागी ॥२॥ मी माझे हे 
वाढाविळा विकल्प । पुण्य आणि पाप तुझे देठीं ॥३॥ निश्चलता तुज जरी हे 
असती । सुखदुःखूप्राप्ति कोणालागीं ॥ ४ ॥ जीवशिव नामें वाढली उपाधी । 
तुझेनीच बुद्धि मना जाण ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे मना भाकीतसे करुणा । सोडवी 
मज दीना काळाहातीं ॥६॥ 

१४१ काळ आणि वेळ घटि तास पळ । तुझेती हे सूळ गणनेलागीं ॥ १ ॥ जेथें 
नाहीं काळ तेथें केंची वेळ । उपाधीचे मूळ तूंचि मना ॥ २॥ अणूचे प्रमाण सुक्ष्म- 
ब्रह्मपणा । एवढी गणन! तुझेमुळें ॥ ३ ॥ पंचमहाभूते वतेती आपण । चंद्रसूर्य 
जाण दिनमासी ॥ ४ ॥ अवघी हे गणना ब्रह्मांडरचना । मना तुजवीण नाहीं 
नाहो ॥ ५॥ बहिणी म्हणे ऐसें काळचक्र चाल । ऐसे तुझे चाळे दिसती बापा ॥६॥ 

१४२ सना तूं व्य़ापकापरीस व्यापक । ब्रह्मांड हें देख ब्यापीग्रळें ॥ 3 ॥ तेथे 
निज सुख केंचें जीवालागीं । म्हणोनी तुजलागी विनवीतसें ॥ २ ॥ जेथवरी 
मना फिरे तुझा वारा । तेथवरी थारा खुखा नाहीं ॥ ३ ॥ जेथवरी मना तुझा 
बा पसार । सुखाचा विचार तेथे नाहीं ॥ 8 ॥ तुझी कृपा होये तरी खुख लाह । 
म्हणोनिया पाय 'घरीतलें ॥ ५॥ बहिणी म्हणे तुवां ठाकिलं बहुवत । तेणें कासा- 
वीस जीव माझा ॥ ६॥ 


अनुक्रमणिका 


ड्ट संत बहिणाबाईचा गाथा. 


१४३ विघात्याएवढा तपोनिश्रि होता । त्यासी त्वां तत्त्वतां ठकियेले ॥ १ ॥ 
ऐसे तुझे खळ खेळसी तूं लगट । भोगविसी कष्ट जिवांलागीं ॥ २॥ विष्णू ठक- 
बोनी नारद ठकियरेला । शंकराचा केला लिंगपात ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे ऐसें लांगतां 
अपार । मना तुझे चार कळती न ॥ ४ ॥ 

१४४ तुजसाठी मना 'घारिती धारणा । योगमुद्रा जाणा नानापरी ॥ १ ॥ ऐस 
तपोनिध्ी साधिती साधना । नाकळसी मना काय सांगो ॥ २॥ एक प्राणापा 
निरोधूनी द्वारें । ब्रह्मांडविवरें वायू नेती ॥ ३ !। उघड बोडके जटाळ सुडके । होऊ- 
निया सुके हिंडताती ॥ 82 ॥ एक अूमीसाजीं पुरोनिय़ा घेती । वनी विचरती 
अन्नावीण ॥५॥ वहिणी म्हणे ऐसीं नाना मते सांग । हिंडती वंरार्यें मनासाठी ॥६॥ 


१४५ तुज साधावस्रा एकाचि कारण । फार पुण्य जया गांठी वसे ॥ १५ ॥ तेव्हां 
निजमन वद्य पं आपण । जसें केलें जाण तेले होग्र ॥ २॥ तपाचिय़ा राशी वसे 
ज्याचे गांठी तेव्हां मन हातीं गवल पां ॥ ५३ ॥ वहिणी म्हणे भग मन तांच तृण । 
पाहीज कारण पुण्यप्राप्ती ॥ ४ ॥ 


१४६ वश मन झालं मग काय़ उरल । ब्रम्हांड घातळे पालथं जेणें ॥५॥ 
ऐसें पुण्य करा मनासी य! वरा । सद्ररूचे 'बरा पाय आधीं ॥ २॥ मन व्ष होतां 
साधनें सावितां । ब्रह्मसायुज्यता रोकडी ती ॥ ३॥ मन जंव न!कळे मग कोविं 
कळे । वाय़ांचे सोहळे साधनांचे ॥ ४॥ मन नाहीं ठायो सोस घेउनी कायी । 
अज्ञानासी पाही झकवाया ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे ग्रेथे केलें त॑ आपण । जेवत्याची 
खूण चाढिता जाणे ॥ ६ ॥ 

१४७ तुजसाठी मना जाईन येथोनी । राहीन चरणीं सट्रूचे !! 9 ॥ मग 
तुझें काय चाले पाहें तेथें । येतां तुज तेथें हाल होती ॥२॥ तुजसाठी मना घेईन रे 
सोटा । धरीन मी निष्ठा गुरूपाय्री ॥ ३२ ॥ बहिणी म्हणे मना ब्रह्मांडासगट । 
भर्रांन तुझा घोट गुरुळृपे ॥४॥ 

१४८ विषयाचा ल॑पट जरी तूं नलतांसी । तरा मना तू्षी काय संबंध ॥ ५ ॥ 
निज सुख मग सहज तं आपण । साधनांचा ध्यीण कोणालाठीं ॥२॥ सांडोनी प्रवात्ति 
असतांस निवृत्ति । तरी भोगप्राप्ती कोणालागीं ॥३॥ बहिणी म्हणे मना विषयाचे 
संगातीं । एवढी आटाआटी करिसी जीवा ॥ 9 ॥ 

१४९ सद्रुरुकृपेनं लाधीन तव कळा । वासना अबला दुंडीन मना ॥१॥ 
कॅविलवार्णे मुःव करिसील मग । तुझे तांचि सुख नेणसी वेऊं ॥ २॥ अनाथाची 
परी होईल तुजलागी । ऐसें वितरागी करीन झणीं ॥३॥ बहिणी म्हणे तुझ्य़ा सांड- 
वीन खोडी । विवेकाची बेडी जडीन पायी 121 


अनुक्रमणिका 


भाक्तेपर अभंग. २३९ 


१५० निंबोळियाभरें निंब बहरला सुकाळ जाहला वायसांसी ॥ १ ॥ काव- 
काव तेणें मदे ओरडती । परी ते नेणती-चवी केसी ॥ २॥ तेस नको मना मातूं 
कामभंरे । हित होय बरें ताचे करीं ॥ ३॥ मुक्ताफळे हंस सेवीती पक्षीया । 
हासती ते तया काग केसे ॥ ४ ॥ परी त्याची गोडी नेणती विचारें ! सुर भनि- 
वार भरले फांटा ॥ ५॥ जो जेथें रातला तो तेथ्रें मातला । पूर्ण ब्रह्मकळा-चवी 
नेणे ॥ ६॥ विष्ठापें कश्तरी केवि ते समान । बहिणी म्हणे ज्ञान दुलभ हे ॥७॥ 

१५५ ज्याचे गांठों फार पुण्याचे हे सांठे । मन त्याचें विटे विषयभोर्गी ॥। १॥ 
मग तो देंवाचा सांगाती निजाचा । सखा तो आमुचा प्राणदाता ॥ २॥ आत्म- 
सुखालागीं सवश्व त्यागेळें । विरक्तीसी केलें साह्य जणें ॥ ३॥ संसाराचा त्रास 
ज्यामनी उपजला । निज सुखा झाला धनी तोची ॥ ४ ॥ उरलेनि प्रालव्धें 
आयुष्य धालवीती । स्वरूपाची स्थिति अखंडत्वे ॥५॥ बहिणी म्हणे मना सोडी मज 
आतां | ब्रह्मसायुज्यता सुख देई ॥ ६॥ 


(७ क 
५ भाक्तपर अभग. 
> “€ 

१५२ भाक्ते हें कारण साभ्रन वरिष्ठ । रोकडे वेकुंठ हातीं वसे ॥ १ ॥ स्थिर करीं 
चित्त प्रेम अखंडित । पावसी अच्युतपद पाहें ॥ २ ॥ भक्तीपा्शे ज्ञान वैराग्य 
आंदण । सर्व हीं साधनें लया जाती ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे भाक विरक्तांचें मूळ । 
एकित्त हें निश्चळ करीं बारे ॥४॥ 

१५३ संताचें वचनीं दृढ जया भाव । भाक्ते अभिनव हेचि खरी ॥ १ ॥ सांगि- 
तली खूण आयके जो मनीं । पावेळ निवीणीं तोचि एक ॥ २॥ संताचे वचन 
शास्त्राचे आधारें । भक्तिचे निधोरें दढ होई ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे संत-पायी जया 
आते । हाचि भाक्तिपंथ वोळखावा ॥ ४॥ 

4१५४ नामसंकीतंन सव काळ जया । भक्तिवेत तया म्हणों आम्ही ॥५॥ 
क्षण एक नाहीं नामाविण वाचा । सोस हा भक्तीचा सवैकाळ ॥ २॥ नेत्री हरि- 
ध्यान सुखी तें कीतंन । सर्वदा श्रवण मोक्षशास्त्रें॥ ३ ॥ सेवा घडे हातीं पायीं 
प्रदाश्षिणा । विश्रांति घारणा आत्मयाची ॥ ४ ॥ आठही प्रहर नाही आराणूक । 
संताघरीं रंक होउनी ठेला ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे भक्ति खरी मोक्षदा ती । पाहिजे 
संगती संतसेवा ॥६॥ 


अनुक्रमणिका 


४० संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


१५५ जलावीण मासा जैसा तळमळी । चातक भूतळीं मेघ इच्छी ॥ १ ॥ तैसें 
भक्तीलागीं कळवळे मन । भाते हे नित्राण तेच खरी ॥ २॥ एकुलता पुत्र सांपडे 
वैरीया । कुरंग हा ठाया पारघीचे ॥ ३ ॥ पतिव्रता पतिवियोगे तडफडी । भ्रमर 
प्राण सोडी पुष्पावाण ॥ ४ ॥ तृषाक्रांत जैसा इच्छित जीवन । चकोर हा जाण 
चंद्रासता ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे तेसी आवडे हरिभाक्ते । तेव्हां चित्तवृत्ति वोळ- 
खावी ॥६॥ 

१५६ भक्तीविण काय वांचोनीया व्यर्थ । अंतरला स्वार्थ देखतांची ॥ १ ॥ 

नये त्याचें तांड जो पाहे सवेथा । कासयासी माता तया व्याली ॥२॥ न करी सेवन 
न पूजी सज्जन । न करी श्रवण मनामाजीं ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे जय़ा न घडे हरि- 
भाते । मग त्या विरक्ति केविंसाधे ॥ ४॥ 
2 १५३ चित्तशुद्धि होय भक्तीचेनि योगें । होईल वाउगें इृइ्यजात ॥१॥ 
वराग्य संचरे मनामाजीं जाण । जैसें हें वमन सर्व तेसें ॥ २॥ विषय्र असत्य 
रोहिणीचें जळ । वाटतें सकळ भ्रांतिरूप ॥ ३॥ बहिणी म्हणे जेव चित्तुद्धि 
नाहीं । प्रपंच तैव कांहीं न सुटेची ॥४॥ 

१५८ विषग्राचा संग नावडे जयासी । वेराग्य मानसी संचरल्या ॥ ५१ ॥ मग 
काय उणें सुखालागीं तया । सवदा सुखीया तोचि होय ॥ २ नावडे ज्या संग 
स्त्रिया पुत्रघन । इंद्रियाचरण नावडेची ॥ ३ ॥ नावडे पहाणें बोलगे ऐकणें । 
नावडे मिष्टान्न भोग भोगू ॥ ४ ॥ नावडे संपत्ती गणगोत कांहीं । नावडेचि देहीं 
अहूंपण ॥ ५॥ बहिणी म्हणे होईल उद्गास मानस । प्रपंचाची आस तंच 
तुटे ॥६॥ 

१६९ भतार गांवासी गेलीयानें सती । भोग ते लागती विषाऐसे ॥ ५ ॥ अनु- 
ताप तसा संचरे शरीरीं । आत्मा हा-अंतरी वोळखतां ॥ २॥ अपूर्ण हा काम 
जालीया कासुका । भोग सर्व विखापरी होती ॥३॥ 'नलोभियाचें घन 
नेतां चोरी । क्षणही अंतरीं सुख नाहीं ॥ ४॥ मीन जलांतुनी काढीलीयावरी । 
विष सवोपरी होत तया ॥ ५॥ बहिणी म्हणे तेसें ब्रह्मप्राप्तीकीण । जाय एक 
क्षण युगाऐेसा ॥ ६॥ 

१६० परलोक नावडे इंद्राची संपत्ती । इहलोक चित्तीं विष भासे ॥५१॥तो 
एक विरक्त ज्ञानासी आधिकारी । ब्रह्मप्रात्ति खरी होय तया ॥२॥ सवे सिद्धि 
येतां घरासी सर्वथा । नावडती चित्ता विरक्तानें । ३॥ रंभा तिलोत्तमा उर्वशी 
मेनका । नावडती एका हर्रावीण ॥ ४ ॥ चेदन आगरू नाना उपचार । गमती 
विखार हरीविण ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे पूर्ण विरक्ति मानसीं । ज्ञान हें तयासी वोळं- 
गण॥ ६॥ 


अनुक्रमणिका 


सद्गुरूची थोरवी. ४१ 


१६९ प्रपंच असत्य कळा आला जया । विषय हे तया नावडर्ता ॥ १॥ 
उदासीनापरी वतंतो प्रपंची । आस .हें मनाची सांडोनीय़ा ॥२ ॥ मनाचा 
स्वभाव तंकल्प विकल्प । होय लांक्षिरूष तयांचा ही ॥ ३॥ बुद्धीचा निश्चय 
अनुसंधानीं चित्त । अहंकारी हेत अहंतेचा ॥४॥ सर्वही मायिक व्यवहार जाणती । 
निश्चय अद्वेती ठेवोनीया ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे माया सत्य ना असत्य । श्रांगुरूने 
तथ्य सांगतले ।। ६ ।। 


६ सद्गुरूची थोरवी 


१६२ असत्य हे माया म्हणों जातां दिसे । सत्य म्हणतां नसे ज्ञानदृष्टो ॥५॥ 
ऐसा हा संदेह निवारी सदगुरू । विवेकनिधीरू करोनीाया ।!२ ।। ब्रह्महारेहर 
मायेचे त्रियुण । माया ब्रह्मी जाण बोलों नये ।। ३ ।। साया काल्पर्नाक अकाल्पित 
अह्य ! कळें न हें वम कोणेपरी ॥ ४ ।। माया हे सावेव किंवा निरावेव । न कळे 
याचा ठाव कोणेपरी ॥ ५ ।। बहिणी म्हणे यांचे वस कळावया । वोळंगावें पायां 
सद्गुरूच्या ॥ ६॥ 

१६३ ब्रह्मापासोर्नाया जाली म्हणे साया । उपाधी हें तया केवीं घडे । ९ ॥ 
करावा निवाड सद्रुरुवचन । भेद निरलोन विकल्पाचा ।। २ ।। माया ब्रह्मी 
नाही ऐसें ह्मणो जरी । स्वतंत्रता तरी म्हणों नये ।। ३॥ बहिणी म्हणे ऐसा संदेह 
मायेचा । निरसी जो साचा तोचि गुरू ॥॥ 2 ॥ 

१६४ ब्रह्म तों अद्वय श्रर्ताचें संमते । वेगळी माया ते म्हणों केसी 1॥॥। ५ ॥ 
कोणासी पुसावें मा्येचें ठिकाण । सद्रुरूवांचोन सत्य जाणा ।। २॥ सुवणकांचन 
नांव मात्र भिन्न । ज्ञानें एकपण वोळखावे ॥॥३॥ तोय आणि तरंग भेद नाममात्र । 
ऐक्य हें सवेत्र ज्ञानदृष्टी ॥४॥ खुत वख दोन्ही ऐक्यता सहजें । ज्ञानदृष्टी- 
वाजे पाहिलीया ॥ '५ ॥ बहिणी म्हणे ऐला पहातां विवेक । सहजची ऐक्य माया- 
ब्रह्मा ॥६॥ 

१६५ असत्य हे माया म्हणतां प्रत्यक्ष । मायेचा हा पक्ष इइय आघवें 1॥॥ १ ॥ 
काय तें धरावें काय तें सोडावें । रहावे अनुभवे कोण्यापरी ॥२॥ विघिहरिहर 
नाम अवतार । मायेचा बडिवार दिसतसे ॥ ३॥ बहिणी म्हण माया असत्य 
म्हणतां । गुणांच्या अवश्था दिसताती ।। 2 ॥ 


अनुक्रमणिका 


४२ सेत बहिण[बाईचा गाथा. 


१६६ सत्य म्हणो साया ज्ञानें निरसत । अनुभवें अद्वैत होउनी ठेलें॥ १ ॥ 
सत्य़ म्हणों जातां नसे हे सवैथा । आतां काय चित्ता बोघ करूं ॥२॥ सूर्या- 
पुढें काय अंधकार राहे । विवेक हा ठाये न दिसे इच्या ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे सत्य 
म्हणे नये कदा । संत आत्मबोधा पावलीया 1 ४ ॥ 


१६७ गुरुकृपा पूणे जयासी लाधली । माया ही निरसस्तठी तया मनीं ॥५१॥ 
येर तें अज्ञान पडीळे भ्रमणीं । संसार-जाचणी अनिवार ॥ २॥ जयांचा विकल्प 
निरसला निश्चित । तेचि ब्रह्मीभूत होउनी ठेले ॥ ३ ॥ जयांचो वासना निमाली 
अंतरीं । ताचे निर्विकारी सहज जाले ॥ ४ ॥ जयांचा हा हेत निरसला देहींचा । 
रावो ब्रह्मांडींचा ताचे एक ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे काय सांगावें कवणा । मायेचा 
देखणा विरळा असे ॥६॥ 

१६८ सूर्याचिये घरी रहाणें जयासी । अंधार तयासी स्वमीं नाहीं ॥ १ ॥ तैसा 
स्वानुभवीं द्रेखे न तो माया । ब्रम्ह तों अद्ठयानंद्‌ अंगें ॥ २॥ परिस तो जाणे 
काय सोनं लोह । निर्ममते मोह कदा नोहे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे नलागेतृषा ते 
जीवना । पूर्णत्वे भावना भावझुद्धी ॥ ४॥ 

१६९ सूयीचेय्े अंगी भासे सृगजळ । सूये तो केवळ नेणे तया ॥ १ ॥ तसी 
जाण माया त्रह्मींच आभासे । परी स्पर्श नसे बरह्मत्वासी ॥ २॥ चुंबकासंन्षिध 
लोहासी भ्रमण । सूयस'्ते जन वर्ततसे ॥३॥ बहिणी म्हणे ऐसा अनुभव पाहिजे । 
स्वसुखीं राहाजे निरंतर ॥ ४॥ 

१७० इय आणि द्रष्टा देने समवेत । ब्रह्म सदोदित सवैकाळ ॥ १ ॥ काय 
घेऊं काय सांडूं कोणीकडे । अनंत ब्रह्मांडे रोमरंध्रीं ॥ २॥ घ्यय घ्याता ध्यान 
ज्ञेय ज्ञप्षि ज्ञान । साध्य तो साधन आपण झाला ॥ ३॥ बहिणी म्हणे ट्वेंत स्वमना- 
माजीं नसे । अवघाची प्रकाशे राम माझा ॥ ४॥ 

१७१ केंची माय़ा आणि अविद्या कल्पना । केंची हे वासना पहातार्सा ॥ १॥ 
जगदाकार ब्रह्म अखंडित सबै । पार्हे हा अनुभव निश्चयाचा ॥ २ !; केंचें मन बुद्ध 
कैंचा अभिमान । सर्व नारायण अंतबांह्य ॥ ३॥ बहिणी म्हणे अवघे गुणाचे 
विकार । ब्रह्म निर्विकार स्वयंसिद्ध ॥ 2 ॥ 

१७२ त्रिगुणी हें जाण व्यापीलेंखे जग । यामाजों श्रीरंग वेगळाची ॥ १ ॥ 
विश्वाकार तोची पाहे अनुभव । येर्थाल गोरव सदगुरु जाणे ॥ २॥ उफराटी दृष्टी 
पाहिलीयावरी । सोख्य हें अंतरी होय तेव्हां ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे गुण मायेचे 
अंकुर । ब्रह्म परात्पर अद्वयत्वें ॥४॥ 

१७३ सत्त्वगुण साधी ज्ञानाचीये सिद्धी । स्थिर होय बुद्धि आत्मरूपीं॥ १॥ 
कासया रज तस जगीं दिसें अंगीं । वाढाविसी संगी पापरूप॥ २॥ काय एक 


अनुक्रमणिका 


सदूगुरूची थोरवी. ४३ 


नाहीं सत्त्वगुणापासीं । पाहे तूं मानसीं आपुलाये ॥ ३ ॥ सत्त्वगुणें स्वग॑ साधेल 
मोक्षही । विचारोनी देहीं पाहे पां रे ॥ ४ ॥ सत्त्वगुण आणि संताची संगती । 
कर्मांची निवृत्ति होय तेणें ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे सत्त्व मोक्षासी कारण । पाहिजे तें 
ज्ञान आुद्ध अंगों ॥ ६॥ 


५७9 स्त्रान संध्य़ा जप नित्य अनुष्ठान । करीं सावधान आत्मनिष्ठे ॥9॥ 
फलाक्षा सांडोनी अहं करी व्यक्त । मोक्ष तो आयता असे तेथें॥ २॥ स्वधर्मा- 
चरण आपुलाले वर्ण । यज्ञ आणि दान करीं सर्वे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे ऐसा 
साधील ता जरी । सत्त्व जो अंतरीं प्रवेशला ॥ ४॥ 


५: :: 3. 


१७५ दुधाचेये चाढें गायीचें सेवन । आंब्याचे पालन फळांसाठी ॥ १ ॥ तेस 
कर्म करी फलाशा धरोन । रजोगुणी जाण वोळखावा ॥ २॥ द्राक्षाचिया मुळा । 
दुघाची घागरी । समर्थांचे घरो आमंत्रणे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे ऐसी क्रिया जया- 
पाशीं । ज्ञान तयापाशीं नये कदा ॥४॥ 

१७६ वेदशास्त्र जया नाहींची प्रमाण । अझुची तो जाण अंतबोह्य ॥ १॥ 
तामसी तो खरा वोळखावा नर । तयासी अघोर कल्पकोटी ॥ २ ॥ वेदाचें प्रमाण । 
तें तें अप्रमाण । भल्यासीही मान नाहीं जेथे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे ऐसा अंगींचा 
दुजंन । त्यासी संभाषण करो नये॥ ४॥ 


१७७ जन्मजन्मांतरीं वासनेचा भ्रष्ट । मोक्ष हा वरिष्ट केवीं साधे ॥ १ ॥ जेली 
काउळ्य़ाची अमंगलीं प्रीती । राजहंसपंक्ती केंची तया ॥ २॥ कुकर्म आवडे 
अधसी प्रब्रृत्ती । अंध तम छत्री धेत असे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे त्याचें तोंड पाहों 
नये । नरकाचा तो ठाये एक जाणा ॥ 8 ॥ 


१७८ गुणाची वागुरा मांडीलीसे जीवा । सुटेल केघवा केश्यीराजा ॥ १ ॥ ऐसा 
अनुताप होईल अंतरीं । मोक्ष होय तरी प्राणियासी ॥ २॥ कामक्रोधलोभ वैरी 
हे भावतं । करावी अनंते कृपा आतां ॥ ३॥ बहिणी म्हणे धन्य ते एक संसारीं । 
पूर्ण जयांवरी गुरुकूपा ॥:४॥ 

१७९ न लगती वेद शास्त्राचे पठण | परमार्थाची खूण वेगळीच ॥ ५ ॥ सद्रु- 
रुशी जाई. शरण सवेभावें । मग तूं स्वभावें ब्रह्मख्य ॥ २॥ न लगती तपें तते 
अनुष्टान । आत्मत्वाची खूण वेगळीच ॥ ३॥ न लगती देव तीथे क्षेत्र यात्रा । 
आगमोंच्या मंत्रा घांडोळावे ॥ ४2॥ न लगती योग याग प्राणायाम । साधनाचें 
वर्म वेगळेंच ॥ ५ ॥ नलगे ब्रह्मचर्य ग्रृहस्थ संन्यास । व्रताचे हव्यास व्यर्थ तेही 
॥६॥ न लगती पंचाझी धूस्राचे प्राशन । आकाह वसन नलगे कांहीं ॥७॥ 
बहिणी म्हणे एक सद्ररूवांचोनी । मोक्ष ना गहनीं प्राप्ष होय ॥ ८॥ 


अनुक्रमणिका 


2४ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


१८० शब्दाचें बोलणें द्य हें तोंवरी । अद्य वेखरी हारपली ॥ १ ॥ तेथें हा 
सद्गुरु बोधीलळ समथ । दाखवोनी अथे श्राति शास्त्रें ॥ २ | बुद्धीचे बोधक चित्तार्चे 
चिंतन । अइड्य हें जाण हारपले ॥३॥ इंद्रियांचे सर्व आकारीं बोलणे । निराकारीं 


जाणें हारपर्ळे ॥ ९ ॥ बहिणी म्हणे जे अनिवांच्य़ बोली । सद्वरू माऊली तेची 
दावी॥५॥ 


१८५ प्रारुघाआधीन शरीर लागलें । आत्मत्व निराळें वेगळेंचि । १॥ खुख- 
दुःख याचें नाणावें अंतरीं । पूर्ण साक्षात्कारी स्थिर राहे ॥ २ ॥ बहिणी म्हणे त्याचें 
सांगेन विंदान । सद्रुरुचरण पाहें पां रे॥ ३॥ 

१८२ पिंड ब्रह्मांडासी करोनी ऐकयता । होय या-परता साक्षीरूप ॥ ५ ॥ सर्व 
वचे होसी सवीही वेगळा । ऐसी साध कळा सद्रुरूमुखें ॥ २॥ हिंग हिरण्यासी 
ऐक्य करोनिया । जाय तूं अद्ठया ब्रह्मपदा ॥३॥ आका तृष्णा माया एकरूप 
दोनी । करोनिय़ा जनीं वते सुखं ॥४॥ सर्वही प्रपंच ऐक्यतेसी आणी । दांचे जनीं 
वनीं होडनी राहे ॥ ५॥ बहिणी म्हणे सवे हारपली मुळी । ते रूप न्याहाळी 
ज्ञानदष्टी ॥६॥ 

१८३ काळे-गोरेपण धुतलिय्रा जाय । दाहकवण काय आशि सांडी॥१॥ 

तैसे तें प्राक्तन न सोडी लर्वथा । ज्ञानियाच्या माथा साट वाजे ॥ २ । शीतलता 
उदक काय सांडी गुण । चंचलत्व मन काविं सांडी ॥३॥ बहिणी म्हणे याचें होईल 
निरसन । सद्रुरूचरण पाहलीया ।! ४ ॥ 

१८४ गुरू अवघे जाले उपदेश मांडिले । सद्रुरकृपेचा न कळे महिमा कोणासी 
॥ 9 ॥ नानापर्राचे ज्ञानघ्यान। सांगती जपतपानुष्ठान । परि तें सद्गुरूलक्षण 
अगम्य जाणा वो ॥ २॥। आगमनिगमधारी । एक तें जारणाधिकारी । चुकोनी 
जाले वेरी । देवाचे केसे ॥३॥ नाना मंत्र उपासना । सांगती ते यंत्रधारणा । परी ते 


र. सकळ 1 न पावती कोणी 1४1 बहिणी म्हणे आतां काया । जतन कां करावी 
। भजावें श्रीगुरूच्या पायां । सवही सिद्धि रे1!५॥ 


१८५ गुरुपरंपरा आम्हां चैतन्य बळी । तयाचें स्मरणे आम्ही वैकुंठी बळी 
॥१॥ नमस्कार हा तया साष्टांग माझा । वोवाळूं जीवें ताघू चेतन्य राजा ॥२॥ 
चेतन्य़र हा सर्वगत व्यापक सद्गुरू । प्रगटला हा * तुकाराम "वेष दातारू ॥ ३ ॥ 
तयाचें हें घ्यान सदा माझीये अंतरी । अंतरीचे घ्यान 'तुका ' सबाह्याभ्य़ंतरी ॥४॥ 
नेणे स्नान दान जप आसन सुदा । सदा सवे काळ घ्याऊं चेतन्यपर्दा ॥ ५ ॥ 


बहिणी म्हणे मुक्त आम्ही सदयुरूचे ध्य़ानें | प्रेम भक्ति-भावे तया वोवाळूं 
प्राणि ॥६॥ 


१८६ आतां सद्दुरू स्वामी राणा । माझिया प्रागा ॥ 'ए॒॥ | ठेविन मी मस्तक 
त्याचे चरणीं । ल्ााविल मज स्मरणी । धघ्याईंन मी निश्चल अंतःकरणी । निज- 


रजबीकिननकबी 0604: किली वेक -.82- ओला विकी २.“ कड मवविनिडमकाेणीेवमनहकिलेडिलिनीविेडड 
१ हें पद असून याला चाल “ रामदासी पदाची ! असें मुळांत म्हटलें आहे ( संग्राहक ) 


अनुक्रमणिका 


अनुतापपर अभंग. ४५ 


दार्चेल नय़ना ॥ १॥ ज्याचें दशेनीं द्वेत निरसे । माया न स्पर । अस्तवष्टि 
ज्यावारे वर्षे । आनंदें हषे ॥ २॥ खंती वाटे त्याची मजग । किती सांगूं मी 
तुज गे । सांगेल मुक्तीचे बीज गे । बहिणी म्हणे मग गे ॥३॥ 





७ अनुतापपर अभग, 
७8६७२९० 

१८७ अनुताप-अश्नि लागला अंतरीं । आतां कृपा करीं जगज्ञाथा ॥ १) तापत्रय 
फार पीडिले शरीर । नलगे संसार स्वर्ग तोही !।२॥ पेटली इंद्रिये घडाडीत अंगें । 
कृपा करी वरे पांडुरंगा ।॥। ३ ।। बहिणी म्हणे सुख तेचि झालें दःख । ऐसा हा 
विवेक संचरला ॥ ४ ।! 

१८८ पाहें परतोन मा हा येथे कोण । देह तोही जाण नाशिवंत ॥ १॥ 

इंद्रियाचरण होतसे केसेनो । सृष्टींचा तो धनी कोण यथे ॥ २॥ पथ्वी आप 
तेज वायू हें गगन । सवेही निर्माण जाले कोठें ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे याचा करा- 
वया शोध । होउनी सावध विचारिजे ॥ ४ ॥ 

१८९ आपुलीये मनीं विचारोनी सवे । पुसावया ठाव पहातसे ॥ १॥ जेथे 
पुस तेथें संदेह तुटेना । करी स्थिर मना कोण ऐसा ॥ २ ॥ शास्त्रासीं पुसावे 
थोडें तों आयुष्य । कर्म तें अवइय़ कमी गोर्वा ॥ २॥ बहिणी म्हणे ऐसी चिंता- 
साधकाली । कशी भवपाशीं सुक्त हाऊं ॥ 2॥ 

१९० जेथें पुसों जावें तेथ आभिमान । आपुलेंचा ज्ञान प्रतिष्ठी तो ।॥।१॥ जाणोनि 
अंतरीं न सांगेची कोणी । कोणाचे वचनो स्थिर राहो. ॥२॥ लय़ हें लक्षण 
सांगती धारणा । नाना उपासना नाना मंत्र ॥३॥। एक ते सांगती पंच मुद्रा जप । 
येवे खटाटोप आसनाचा ॥। ४ ॥ पुक ते सांगती तार्थि तप त्त । एक ते 
अनंत पूजाविधी ।॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे आतां नव्हे स्थिर मन । जेथे तेथें रण अवि- 
द्येचे॥ ६॥ 

१९५ कामाचे विकिले क्रोधाचे जिकले । लोभाचे आकिले स्व भावें॥ १२॥ 
त्यांसी पुसतां काय देती सुख । अंतरीं विवेक नाहीं जयां ॥ २॥ आशेलागीं 
जयां आंदण दिघलें । ममतेचे जाले सेवक ते ।॥। ३॥ बहिणी म्हणे तेचि प्रासीले 
मायेनें । आम्हां सोडवणें केवीं होती || ४ ॥ 

१९२ दुर्जायाच्या दुःख शिणं ज्याचे चित्त । तोचि एक संत वोळखावा ।॥। १ ॥। 
तयासी पुसतां हरील तो शीण । दुःख घे हिराोन रोकडेंची ॥ २॥ परोपकार जया 


अनुक्रमणिका 


४६ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


जालासे विभागी । शांती हे सर्वांगी डोलतसे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे नाहा 
आपुले पारिखें । वततो विवेकें ज्ञानदृष्टी ॥ ४ ।! 

१९३ चंदन सवोर्गे झिजोर्नाया जाय । जेणेपरी हाय तोष प्राण्या ॥१ ॥| 
तैसे साधु जन मर्ने वाचे काय़ । खुख देतां नोहे उदासीन 1 २॥ उदकते जेसें 
संतोषवी जनां । उपकार तो तृण आदि करुनी ।। ३ ।। बहिणी म्हणे संती अवतार 
घेतले । जनहित केलें सव परी ॥ ४ ॥ 

१९४ अनुतापें विरक्त होईल मानस । विषयाचा घ्यास तुटेल ते ॥2१॥ 
वाटेल जं चित्ता नावडती जन्म । इंद्रियासी नेम होय तेव्हां ॥। २॥। स्वर्ग संसा- 
राची तुटेल आवडी । होय देशोधडी काम क्रोध ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे ऐस होय 
ज॑ अंतर । तंच तथ वर सद्गुरूचा ॥ ४ ॥। 

१९५ इहलोक सत्य मानितांचि जाण । आली नागवण घरामाजीं ।(१॥ निश्चय 
विवेक करुनी निधीर | शाश्वत हें सार घेई मूढा 11२ ॥। इहलोक पहातां ६णांतचि 
नासे । येथील हव्यास घरूं नका ॥ ३ ॥। बहिणी म्हण देह प्रपंच असत्य । मनां- 
ताल तथ्य सांगितले ।। ४ ॥ 

१९६ असत्य प्रपंच म्हणोनी सांडिसी । नागवण परियेसी तेही बापा ।112१॥ 
असत्य़ाचि सत्य साधला जाणीजे । विवेक पाहिजे आपुलीया ।। २॥ असल्य शरीर 
तयाचेनिं ज्ञाण । साधिती निर्वाण ब्रम्हानेष्ट ॥। ३ ॥। सोहागीं असत्य़ परी एक- 
वटी सोनें । लोखंड भूषणें घडवीत ॥ ४ ।। नाग तो विखार सेवितां तो हित । 
महाविषे स्गृत्यु न बाधिती ॥'५1! बहिणी म्हणे सत्य असत्याचे साधे । लद्गुरूचिया 
बांघे वर्तेलांया॥ ६॥ 

१९७ आणिलें उसने पांचांचें शरीर । सा'वावय' सार मोक्षपंथ ।। 2 ।। येथे तुवां 
जरो मांडिला आळस । होईल तरी नाश स्वहिताचा ॥ २॥ भाड्याचिये घोडे 
करोनि आणिले । पाहिजे साधिलें कार्य त्वर॑ ॥। ३ ॥ बहिणी म्हणे ज्याचें नेईल तो 
घनी । होईल ते हानि स्वाहिताची ॥ ४॥ 

१९८ पृथ्वी आप तेज वायु आणि नभु । ब्रह्मांडो स्वयंभु वतेती ते ॥॥॥॥ आणि- 
येले अंश नांव करावया । भव तारावया स्वाहेत ते ॥ २ ॥ अशल्थिमांसत्वचा नाडी 
आणि रोम । पांच हे उत्तम धरित्रीचे ॥३॥ लाळा मूत्र स्वेद घुक्र हे शोणीत । 
आणिले हे सत्य उदकाचे ॥ ४॥ क्षुधा तृषा निद्रा आलस्य मैथुन । मागीतले गुण 
तेजापाशीं ॥ ५॥ चलनवलन अकुंचन निरोधन । प्रसरण हे जाण वायूपाशीं 
॥ ६ ॥ राग द्वेष भय लजञा मोह पाहे । निःसंदेह गुण हे पांचापाशी ।७ ॥। णेसेहे 
पांचांचे गुण पंचवीस । आणीले सायास करानेया ॥ ८॥ एॅंभर वर्षांचा करो- 
नीया नेम । आणिले उत्तम गुण तिन्ही ॥ ९ ॥ चाऱ्ही वेदयाखी आउलें ठोवलें । 


अनुक्रमणिका 


अनुतापपर. अभंग. 2७ 


बळीली दिघलें बलिदान ।। १० ॥ बहिणी म्हणे नाम भवतिंधुतारक । निमिलें 
अनेक जीवमात्र ॥ ११॥ 

१९५९ सत्त्वाचेये 'घाटी घालुनी चालिली । ते जाण पॉवली स्वगं लोका ॥ १॥ 
चिंतिलिय़र ठायास जाइजे चिंतितां । हित तें तत्त्वतां विचारावे ॥२।। र॒जाचेये घाटी 
चालीयेलें जरी । भूलाकाभोतरा पाववी ते॥३॥ तमोगुणी 'घाटी"घालोनी चालिली । 
अधोगती गेली तोचे नाव ।। ४ ॥ झुद्ध सत्त्वी नाव लोटलीया जाण । पावती 
नि्वांण ब्रह्मपदीं ।। ५ ॥ बहिणी म्हणे तारी मारी नांव हेची । वासना जयाची 
तयापरी ॥ ६॥ 

२०० सत्य सत्य श्राते धमासी चालवी । तापसा तो दवी संपत्तीचा ॥ १ ॥ 
तो जाय स्वगीसी सत्याचिय़ा बळें । त्यजोनी सकळ कर्मपंथा ।॥। २ ॥ दयाक्षमा 
मूतकृपा जयापाश्यीं । निष्कामता तेसी अरुद्ध बुद्ध ॥ ३॥ निश्चय सबल अंगीं 
जया धेय । वचनी माधुर्य अवंचक ॥ ४ ॥ संतोषी सर्वदां नुछंघोनी वेद । भंतरीं 
आनंद सर्वकाळ ॥ ५ ॥ संतांची संगती सद्ररुसेवन । नाहीं दुजेपण जयामध्ये 
॥ ६ ॥। वैराग्यां वतत प्रपंच्याचा साक्षी । आलियांच रक्षी चित्त जोकां॥७॥ 
बहिणी म्हणे ऐसा स्वर्गी जाय नर । आत्मज्ञानद्यूर जाय मोका ॥ 

२०५ कर्म करी देहीं 'बरोनी फलाक्या । द्वेताचा चळसा जयापाशी ।। १ ॥। 
तयासी हा जाण प्राप्त म्हत्यु लोक । रजोगुणी एक वोळखावा ॥ २ ॥ गर्व जया- 
पाशी क्रोथ सवेकाळ । निद्रा ते जवळ ठेविलीसे।॥। ३॥। मोहाचीये माळा सवे- 
बाळ कंठीं । पराख्िया दृष्टो न्याहाळीत ।। ४ !। आलियाने घरां इंद्राची संपत्ती । 
समाधान चित्ती नाहीं जया ।। ५ ॥ पापिया निष्ठुर विषयांचा ध्यास । जया अवि- 
श्वास सवेकाळ ।। ६॥। चुंबक निंदक भूतमात्री द्रोह । नाहीं निःसंदेह चित्त 
ज्याचें ॥ ७।। बहिणी म्हणे ऐंसा वर्ते जो मानसीं । सृत्युलोकीं त्यासी जन्म 
घेणे ॥ ८ ॥ 

२०२ विघथिहीन वर्ते वेदांसी न मानी । श्रेष्ट अव्हेरोनी बर्ततस ।॥। ५ ॥ तया 
दुजनासी नर्कथोनीं जन्म । जाणावा अधम तमोगुणी ॥ २ ॥। कारेतसे घात 
विश्वाल देउनी ! हिंसक अवगुणी मंदवञाद्वे 1 ३!। अखाद्य-भक्षण अच्योप्य, 
चोपण अपेयाचें पान सुखें जया ।, 2।॥। न घरी भय मनीं नर्काचिये बॉजि । 
वर्तणें सहज पापबुद्धि ॥। '५॥ बहिणी म्हणे ऐसा जाणा तमोगुणी ॥ ५॥ पडेल 
पतनाीं हीनसती ॥ ६॥ 

२०३ त्रिगुणाचें जाण शरीर ओतले । देहीं क्रिया चाळे गुणापरी ॥ १ ॥ म्हणो 
निगय्ना साक्षी होय तूं गुणाचा । मग तुज केचा द्वृतभाव ॥२॥ त्रियुणाचें भय ब्रह्मा, 
दिका असे । त्रिगुणाचे फांसे घातकी हे ॥ ३॥। त्रिगुण सांकळी जीवासी जडली । 


अनुक्रमणिका 


४८ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


तय़ाचेनी झाली बाघकत्ता 1 ४ ॥ त्रिगुणाचा सर्प झोंबला जयासी । मरण 
तयासी साच आलें ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे गुण निवारील ऐसे । एक कृपा वसे 
सद्ुरूची 1। ६ ।! 

२०४ त्रिगुणापरतें आहे तेची एक । भावने भावीक जाणती ते || १॥ सर्वो- 
माजीं असे सवीही वेगळे !। इंद्रिय़ां नाकळे अखंडत्व | २ ॥। दड्य म्हणो तरी न 
दिसेची डोळां । नाहीं तो आगळा भास याचा ॥ ३ ॥। बहिणी म्हणे नाहीं नामरूप 
गुण । सर्वोठायी पूर्ण सदोदित ॥ ४ ॥ 


२०५ जाला वासनेचा अंत । तेंचि जाणावें लळीत ॥ ५१ ॥ ऐसे जाणती 
सज्जन । साक्षी जया आलें मन ॥ २॥ आला विषयांचा त्रास । पुढें जाले 
सावकाश । ३ ।॥ चित्त झालें पाठमोरें। एक आपुल्या निधघौोरं॥ ४ ।। ज्ञानें 
जाळिले संचित । हेत राहिला निवांत ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे स्थिर बुःद्वे । हाचे 
अखंड समाधि ॥ ६॥ 

२०६ रूप नसोनिया डोळियांसी दिसे । तेजही प्रकाशे नेत्रांमाजीं ॥ १ ॥ 
तें रूप चोरटे ओळखें बा चित्ता । बुद्धीचा आरुता पेस जेथ ॥ २॥ सगुण निर्गुण 
लक्षातीत वस्तु । जाला तेथ अस्तु इंद्रियांचा ॥ ३ ॥। बहिणी म्हणे शब्दो न सांपडे 
तरी । शब्द त्या भीतरी अंतर्बाह्य ॥ ४ ॥। 

२०७ प्रथ्वींचा तो गंध उदकांचा रस । तेजामाजी अंश आत्मयाचा ॥ १ ॥| 
परी तो न दिले ज्ञानचक्षूवाण । पाहजे अंजन गुरु-कृपा ॥। २॥ वायूमाजी ज्याचें 
वसतसें रूप । नभी असें दोप आत्मयाचा ॥ ३ ।! बहिणी म्हणे सर्व सवाही 
आगळा । ज्ञानाचिया डोळां पाहें पां रे ॥ ४ ॥ 

२०८ पहावया जातां पहाणेंची सरे । विज्ञान तें विरे जयांमाजी ॥ १ ॥ 
तें रूप डोळीया पाहतां न दिसे । जयाचेनी अंश श्रेष्टाब्रेष्ट ॥ २॥ लक्षं जातां 
लक्ष हारपले जथ्रें । परेचाही प्रांत तेथ जाला ।। ३ ॥ बहिणी म्हणे तेथें व्यवहार 
राहिला । जे वेळीं पाहिला देवराणा || ४ ॥ 

२०९ बोध-नंद वाई- यश्शोदा गोकुळी । जन्म झाला कुळीं गबळीयाचे ॥ ५१ ॥ 
तें रूप सांवळें पहा डोळेभरी । बाह्य अभ्यंतरी ओतप्रोत ॥२ ॥। नवाविध नवमास 
पूर्ण जाले तेथ । कृष्ण अखंडित जन्मला तो ।। ३ ॥ बहिणी म्हणे रूप सांवळें 
खुकुमार । राक्षसांचा भार उतरिल्ला ।। ४ ॥। 

२१० आकाशींचा सूर्य जळांत ब्रिंबला । तरी काय बुडाला तयामाजीं ॥ १ ॥ 
तसा या शरीरा अलिप्ताचे अले । इंद्रियसमरसें असोनिया ॥ २ ॥ चुंबकदर्शने 
लोखंडा चलन । आत्मा देहीं जाण तसा असें ॥ ३॥ पूर्ण चंद्र होतां सिंधूसी 
भरतें । तेसा देह वते आत्मय़ाने ॥ ४ ॥ आलिय़ा वसंत यती पुष्पे फळ 


अनुक्रमणिका 


अनुतापपर अभंग, ४९ 


तेला देह चळे आत्मसत्ता ॥ ५॥ बहिणी म्हणे भात्मा सर्वाही अतीत । अनुभवे 
पदार्थ सव कळे॥ ६॥ 

२९१ कोणे ठायीं अस कोणे ठायीं नसे । ऐसे तो मानसे चाजवेना ॥ १॥ 
यालागीं सद्गरू बोलती जें भावें । आत्मा तो स्वभावें कळावया ॥ २॥ कोण याचें 
गांव कोण याचा ठाव | न कळे स्वयमेव काय घरूं ॥ ३॥ कोण याचें कुळ कोण 
याचें स्थळ । कवळायासी बळ कळोचिना ॥ ४ ॥ कोण याची माता कोण याचा 
पिता । असूकची तत्त्वतां कोण जाणे ॥ ५॥ बहिणी म्हणे कोणा पुसों याची 
कथा । ऐसे विवंचितां कल्प गेळ ॥ ६॥ 

२१२ सत्य़ म्हणतां माया श्वाने लया जाय । असत्य तरी नोहे कदा काळीं 
॥ १॥ जाणती अनुभव ज्ञान दृष्टिरूप । साग्रेचे अमूप रूप वाढे ॥२॥ आकरलें 
जें जे मायिक तें खरं । शब्द तो निधारं मायारूप ॥ ३ ॥ ज्ञान तेंही माया ध्यान 
तें मायाचे । मा्यरेवीण केंचो दृष्टि वाढे ॥ ४॥ जोवरी हें द्वरेत मनामाजीं वसे । 
तोंवरी मा्याहें लोकत्रच ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे माया लटकी म्हणो नदी । करोनी 
वेदादी पहा बरं ॥1६॥ 

२१३ घट भंगलियावरी नभ नभाचे भीतरी । तैसा देह गेलियाने । जीव शिव 
मिथ्या बाणे ॥ १ ॥ जळ आटालियावरी । प्रतिबिंबा केची उरी ॥२॥ बहिणी म्हणे 
भासे द्वैत । जाण उपाधीने येथ ॥३॥ 

२१७ चालतां पाऊल पंढरीच्या वाटे । ब्रह्मसुख भेटे रोकडेंची ॥ १ ॥ दिंडी 
घवजा भार चालती अपार । स्टॅदेंग-गंभीर-ध्वरधुृति ॥२॥ हमामा हुंबरी घालिती 
परवडी । होवोनी उघडी विष्णुदास ॥३॥ बहिणी म्हणे ऐसा आनंद वाटेचा । 
कोण तो देवाचा देखे डोळां ।। ४॥ 


अनुक्रमणिका 


५५० रत बहिणाबाईचा गाथा. 


> ९ & 
८ संतवणनपर अभग. 
ऱ्न्त्ल्व्व्त् 

२५५ गवे जय़रापा्शी नाही अणुमात्र । सर्वागें पवित्र संतवात्त ॥ १ ॥ तेचि एक 
स्माघु तारितील जन । भ्रांतीसी हिरोन ज्ञान देती ॥ २॥ अतबाह्य आुद्ध सूर्याचिये 
पपरी । ज्ञान कर्मे करी बाह्यात्कारें ॥ ३ ॥ रत्न कीं कर्पूर झुद्ध अंतबांद्य 
मनांतील गुद्य सांगे जनीं ॥ ४ ॥ कृपा जयापासी होउनी आंदण । आनंदी 
बनिमझ सदा राहे ॥ ५॥ बहिणी म्हणे मनी भूतकूपा पूणे । ताचि वोळखण 
संतजनां॥ ६ ॥ 

२१६ तीर्थे इच्छिताती तया साधुजनां । पुण्याची गणना कोण करी ॥ १॥ 
अह्मख्प स्वग्रें तारावया जन । अवतार घेवोन येथें आळे ॥ २॥ ब्रह्मादिका देव 
डइच्छिताती भेटी । अस्गृताची द्वृष्टि क्रिग्रा तेली ॥ ३॥ बहिणी म्हणे ज्याचें बोलणें 
सहज । वैदांताचिं बीज हातीं वसे ॥ ४॥ 

२१७ गंगेच्या प्रवाहा सागरोंच गति । बोलताती श्रुति ब्रह्मवरी ॥ १ ॥ तेली 
जाण बुद्धि चाळे तोचिवरी । निश्चय शिखरीं विरुनी जाये ॥ २॥ पतित्रते काम 
वाढे तो भ्रतारीं । सूर्य तो अंबरी प्रभा दावी ॥ ३॥ बहिणी म्हणे तेलं संतांचे 
बोलणें । साक्षात्कार मनें होय जीवा ॥ ४॥ 

२१८ सहज स्वभावें गोडी ते असती । पुष्पी जाण अद्धती अंगींच जो॥ १॥ 
तेल्या तो स्वभाव क्रिप्रा जे वर्तत । वेद मूर्तिमंत आकारला ॥ २॥ परिसाचा 
गुण अंग्री साच खरा । रत्न गार हिरा सूर्य जेसा ॥ ३॥ बहिणी म्हणे तेसी सहज 
अंगीं श्याति । संतांची संपात्ति सवे कर्म ॥ ४॥ 

२१९ संतां असंतांचें शरीर सारिखे । भिन्नत्व वोळखं क्रियेपाशीं ॥ १॥ काय 
आांगो फळ दोहींचें वेगळें । जाणत्यासी कळे ज्ञानव्धी ॥ २॥ परिस आणि गार 
स्सारिखें स्वरूप । तेल आणि तूय पाहें पां रे ॥ ३॥ कांच आणि मणि पहातां 
समान । अंतरींचा गुण भिन्न असे॥ ४॥ खरं आणि खोटें सारिखेंची नाणें । 
साक दूध गुणे वेगळेंची ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे मेंद साधु वोळखून । पुढें त्याचे 
गुण अंगीकारीं ॥६॥ 

२२० संतसंगे झुद्ध होय चित्त्रृत्षि । लागेल प्रवृत्ति संतसंगे ॥ १॥ या- 
स्हागीं तयाचें करावे दासत्व । तेणें निजतत्त्व सांपडल ॥ २ ॥ संतसंगे दोष 
बातील सवे । संतसंगे गवे जाईल तो ॥ ३॥ संतसंगे तुज सांपडेल निज । संत- 
सेंगे गुज प्रगट होय ॥ » ॥ संतसंगे दृष्टि पडेल स्वरूपी । संतसंगे स्वल्पी मोक्ष 
व्बोडे ॥ ५ बहिणी म्हणे लंग घरावा निःसंग । साधनाचें अंग कळे तेव्हां ॥ ५॥ 


अनुक्रमणिका 


संतवणेनपर अभंग. ष्र 


२२१ सैतसंगें होय वैराग्य मनासी । देईल शांतीसी संतसंग ॥ १ ॥ संत 
सकलांचे शिरोमागि थोर । पाहिजे नि्धार एकारनेष्ठ ॥ २॥ संत संगे ज्ञान विज्ञान 
ठसावें । संतसंगे होये सुख देही ॥ ३॥ बहिणी म्हणे संतसंगाचा विचार । 
जाणती निःसार भाक्तिवंत ॥ ४॥ 

२२२ संत महावैद्य भवरोग फेडीती । सांगेन ते गाते ऐक त्यांची ॥ १ ॥ अध 
मात्रा रस देडनिया जीव । रोग दूरी स्व करिताती ॥ २ ॥ विषयाचा त्याग सांगो- 
निया पथ्य । भाव यथा तथ्य सेवविती ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे ऐसें जाणोनी अंतर । 
तैसाची प्रकार प्रेरिताती ॥ ४॥ 

२२३ चैदनाचा संग लाधलीया वृक्ष । तेसोचे प्रत्यक्ष होती जाणा ॥१॥ 
सेसी ही संगति साधूची जालीया । संत आपसया होती जीव ॥ २॥ गांदींचा 
ओहोळ सिळलीय़ा गंगे । गंगारूप संगे होय जेसा ॥ ३ ॥ परिसाचा संग जाली- 
यानें लोह । होय तें विदेह सुवर्णंची ॥ ४ ॥ वातीसी लाधला दीपकाचा संग । 
भ्रकाश अभंग साध्य तया॥५॥ बहिणी म्हणे संग सज्जनाचा करी । तोचे रे संलारी 
धन्य पुक ॥ ६॥ 

२२४ दुजेनाचे संगे दुर्जनची होय । पाहें अभिप्राय सहज तो॥ १ ॥ हिंगाची 
संगाति लाधली कापुरा | स्वगुण तो खरा हारपला ॥२॥ तक्राचे संगतीं नासले तें 
दूध । भांग करी मुग्व जीव क्षणी ॥३॥ बहिणी म्हणे संग आपुलेंसे करी । म्हणोनी 
विचारीं साधुजनां ॥ 9 ॥ 

२२५ वोळखोनी करीं संग तूं निघोरी । सुख तं अंतरीं पावशील ॥ ५॥ हा 
जाण निर्धार विवेकाची युक्ति। न घरावी आसाक्ते मंनामाजीं ॥२॥ सुपंथ 
जाणोनी सज्जनाचे संगे । पावसी सवोर्ग आनंदाते ।॥। ३ !। बहिणी म्हणे शास्र 
केलें याचिलागीं । कळावया जगीं मार्गामार्ग ॥ ४ ॥ 

२२६ संतसंगतीचा महिमा अद्‌भुत । होती ज्ञानवंत सत्त्वगुणी ॥१॥ या- 
लागी सेवावे संतांचे चरण । स्थिर होय मन एक क्षण ॥ २॥ संतांचे बोलणें ऐक- 
त्तांचि कानीं । ब्रह्मरूप क्षणीं होय सवे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे संतदशनंचि मोक्ष । 
अनुभव प्रत्यक्ष पाहें याचा ॥ ४ ॥ 

२२७ तीथ्रे हिंडालिया काय होय फळ । अंतर निमेळ नाहीं जंव ॥१॥ यालागीं 
निमेळ होय चित्त येणें । संतांचे दश्शन घेतलीया ॥२॥ पाषाणप्रतिमा काय बोल- 
तील । सुख हें देतील काय चित्ता ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे ज्याचे वचनी नि:लंदेह । 
होईल विदेह रोकडाची ॥ ४॥ 

२२८ प्रपंची असोन प्रपंचा अतीत । करताती संत सर्व क्म ॥१ ॥ यालागीं 
सेवावे संतांचे चरण । मोक्षास्री कारण एक हेची ॥ २॥ तक्रांतील लाणी न 


अनुक्रमणिका 


ष्‌र सेत बहिणाबाईंचा गाथा. 


मिळेचि पुनः । वेगळ्य़ाची गुणां आंत आलें ॥ ३॥ पश्चिनचिं पत्न न मिळे उद 
कांत । असतांही-तेथ जन्मवरी ।। ४ 1 बहिणी म्हणे तसे प्रपंची असोन ।न 
बाधी खूण साधूपार्शी ॥ ५ ॥। 

२२९ संतकूपा झाली । इसारत फळा आली ।। १ ।। ज्ञानदेवे राचेला पाया । 
उभारिलें देवालया ।॥। २॥ नामा तयाचा किंकर । तेणे रचिले त॑ जावार ॥३२॥ 
जनार्दन एकनाथ । खांब दिघला भागवत ॥ ४॥। तुका झालासे कळस । भजन 
करा सावकाश ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा । निरूपणां केळे वोजा ॥ ६॥ 

२३० संत होती खरे भवार्णवीं तारूं । जाणती उतारू प्राणियाचा ॥ १1 
कांसे लाविताती निष्ठेचिया बळें । नेती ते कृपाळ पॅळ तीरा ॥ २॥। नासाची 
सांगडी बांधोनी बळकट । दाविताती तट सायुज्याचे ॥। ३ !। बहिणी म्हणे मारे 
उतरिले बहुत । येणंपरी संत तारू खरे ।। ४॥ 

२३१ एका मतें संत धन्वंतरी जाण । संत्रवादी पूणे भासताती ।॥। १ ।॥। वांच- 
विले जीव सर्पदष्टीपांसाव । सामर्थ्य अपूव वाटतसे ।॥ २॥ पंचसुखी अहि विष 
ज्या क्षोंबळ । लहरी य्रेती वळे नानाविध ॥ ३॥ बहिणी म्हणे संत बघती 
ज्याकडे । विष त्याचें झडे नवल मोठें ॥ ४ ॥ 

२३२ संतांपाशी असे ज्ञानाची निजशाक्त । अज्ञाननिवृत्ति होय तेणें ॥ १! 
यालागीं तासी जावें लोटांगणीं । रिघाचें शरण मनोभावें ॥ २॥ संतांचिये 
कृपे विषयमळ-नादा । सांपडे अविनाश परब्रह्म ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे संत देव हे 
प्रत्यक्ष । कां न घेशी साक्ष मनामाजी 11४1 

२३३ संतसंगे योग संतसंगे याग । संत संगे प्रयोग जोडे मना ॥। १॥ या- 
लागीं आवडी धरावी संतांची । प्रत्यक्ष मोक्षाची वाट होचे॥२॥संतसंगे ताथे संत- 
संगे क्षत्र । संत संगेमंत्र सिद्धि जोड ।।३॥ बहिणी म्हणे संतसंगे जोडे ज्ञान । संत- 
संगे मन स्थिर होग्रे॥४॥ 

२३४ संत देखतां दृष्टी । वृत्ति जाली उफराटी | हारपल्य़ा अवघ्या गोष्टी । पाडले 
मोन ॥ १ ॥ इदय्राचें लोपळें भान । द्वेतांचे उठले ठाण । बह्मानंदसुखें गगन । 
भरोनी ठेळें ॥ २ 9 मनासी जाहले ठक । डोळायां पडलें टके । देखांने अखंड 
एक । स्वरूप डोळां ॥। २॥ शब्द नि:शब्द झाला । निवृत्तीसी सामावला । सुम- 
नाचा ध्यास तुटला । जयाचे ठायीं ॥ ४ ॥ बाहर्णांस लाघतां संतसंग । संतप्रेमा 
अंतरंग । सकळाचा होऊनी भंग । अखंड ठेली ॥५॥ 

२२५ आजि माझा जन्म सफल गे समाये । संतसज्जनांचे देखियळ पाये ॥ 
त्यांचे चरणरजें देहभार जाये । सुख हे होय अनिवार ॥ १ ॥ आजि साझें भाग्य 





१ चांगल्या रीतोनें; सदद॒ज, २ तटस्थयणा, ३ एकाग्र दाट. 


अनुक्रमणिका 


बोधपर अभंग. ५३ 


फळाली आाठें । साधुसंतांचे पाग्र देखिळे । सप्रेस या देहा दाटले । सुख सुखा- 
चले सहजची ॥ २ ॥ एकपर्गे होतें अनेक झालं । पहातां विश्वाक्रार विस्तारले । 
चटबीजन्याये केलें विरूढलें । सव होउनी ठेळें माझी साच ॥ ३॥ आले गेरे 
अवधान नाथिला भ्रम । आजवरी प्रकृतीने केला हा घम । रज्जुसपेन्यायें मिथ्या 
प्राला भ्रम । देखतां चरणरज नाचे बहिणी म्हणे तणं अहंपण माझे । संसार- 
डुःख उतरिलें वोल्ले । तुकाराम भेटला धन्य जिणें माझे । कृतकृत्य जाळे 
सहजची ॥४॥ 


९ बोधपर अभंग 


प्र्न व 


२२३६ पांचांचें उसनें घेऊनी शरीर । आलासी तें सार ब्रह्म साधीं ॥१॥ कासया 
काबाड व्राहतोसी ओझें । लरटिके तें तुझं नोहे जाण ॥२॥ आर्थ मांस त्वचा 
नाडी आणि रोम । ज्याचें त्यांसी वस समपार्वे । २॥। लाळ सुत्र स्वेद अक्र हे 
शोणित । आपाचेच सत्य गुण पांच ॥ ४॥ क्षुधा तुषा निद्रा आळस मेथुन । 
तेजाचे हे गुग जाण पांच ॥ ५॥ घावन वळण निरोधाकुंचन । पांच गुण जाण 
वायूचे हे ॥॥६॥॥ राग द्वेष भय लज्जा आणि मोह । पांच गुण होय आकाश्शाचे।।७॥ 
शेले हे पंचवीस पांचांचे आणून । ब्रह्मप्रास्षि जाण सावरी बा रे ॥८॥ एऐलें हें शरीर 
घेऊनी आलाली । साधी आत्मयासी येथें बापा ॥९॥ बहिणी म्हणे नको झुलों त्या 
अनित्या । वोळषोनी सत्या राहेंपां रे॥१०॥ 

२३७ शरीर असत्य पहातां विवेकें । त्याचीं सुखदुःखे कोण मानी 1॥। १॥ 
सत्य़ हा नि्घार ज्ञानिय़रांचे मत । आकळीं शाश्वत चित्त ज्याचें ॥ २॥ प्रापंचिक 
सवे असत्य व्यवहार । लाभालळाभ फार कोण मानी ।॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे जेथें 
त्रियुटीच नाहीं । प्रारूब तें काई तेर्थे सत्य ॥ ४॥ 

२२८ आकार विकार निमाला विचार । एक निरंतर निर्विकल्प ।। १ ।। त्वंपद 
तत्पद अति पदातीत । अनादि अनेत अख्य तें ॥ २॥ छान ना अज्ञान अभाव 
ना भाव । आनंदासी ठाव मूळ नसे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे जो हा इतुका तितुका । 
तूंचि सर्व लोकां अंतबोह्य ॥ ४॥ 

१ नाहींसा केल. 


अनुक्रमणिका 


५४ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


२३९ मरण न यो म्हणतो । रे! नर मरण न यो म्हणतो । स्वानुभविक सुख 
जया तोही विषप्राशीं रसतो ॥ १॥ स्त्री सुत घन ठुहिता प्रिय ज्यासी भ्रमर 
जसा भ्रमतो । आवड सान प्रतिष्ठा लोकिक येथ्रेंची जो रमतो ॥ २॥ राज्यसुखीं 
राति आते मूळेना कासी लुळ्वक तो। जो व्यसनाप्रिय मद्यपर स्त्रीलंपट ताभस तो 
॥३॥वांच्छित इंद्रपद प्रमदा सुर त्यास्तव याजिक तो। बहिणी म्हणे क्षरे ये स्थातिचा 
नर सृत्युभयासि भितो॥ ४॥ 

२४० स्त्यु भया न भींरे । ज्ञानी सत्युभया न भीं रे । सिंधुवरी जसे वुडवुडे 
येती त्या वाते विळयो रे ॥ १ माग्रिक सवे प्रपंच मिथ्या केंचा त्या प्रळय़ो । 
स्वस जसं प्रतिभालत मिथ्या देह तदन्वयो रे ॥ २॥ शत जसे थिजलें विघुरे 
मग तेंचि पुन्हा घट होय्रे । हेमाचे नग आटुनि हेमचि काय तयासि भये रे ॥३॥ 
बहिणी म्हणे निज अनुभव ज्यासी, दंत तथे न यो रे । देह पडो अथवा न'पडो । 
अनुभवी पारि न्नह्मिंच त्यासि लयोरे॥ ४॥ 

२४१ थोरपणा दूरीं टाकानिया जाण । संतांती शरण जाय वेगीं ॥ १॥ तुझी 
सर्व चिंता हरेल चित्ताची । स्थिरता मनाची होय तरी ॥ २॥ सवभावे शरण 
रिघतां संतांसी । ज्ञानाभिमानासी टाकोनीय़ा ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे संत दुय़ा- 
निधि खरे । चित्ताचे निघारें सेवी बापा ॥४॥ 

२४२ योगयाग भोगत्याग देहासी दुंडन । जपतप अनुष्ठान नासाविण विटंबन 
॥१॥ तें हें जपा नाम तुम्ही सुखाचं निघान । हरती भवयातना तुटेल जिवाचें 
बघन ॥ २॥ उपास पारणे जारे ते जाळे नझ मोनी । पंचाझी धृग्रपानी मिथ्या 
अबघे नामाविण ॥ ३ ॥बहिणी म्हणे नाम नाहीं ज्याचें मुखीं । नातळावें त्यासी 
सत्य जाणावा सुतकी ॥ ४॥ 

२४३ जरी झाला भाग्यवंत । घन घान्य संपन्न अद्धत । भगवंती न ज्याचें 
चित्त । तरि तो यथार्थ खुतकी ॥१॥ न वेजावें त्यांच घरां । नातळावें घरदारां । 
जळो त्याची दब्यदारा । पापी खरा सुतकी ॥२॥ कन्यापुत्रकनकसंपन्न । 
सोयरेधायरे धनवंत जाणें । भगवंती जय़ांचं विमुखपण । तरी तो जाण सुतकी 
॥३॥ जरी जाले वेदपाडित । शास्त्राभ्प्रासी तस््वार्थ । भगवंती न ज्याचे चित्त । 
तरी तो यथार्थ सुतकी ॥ ४॥ जरा जाले ज्ञानी महानुभाव । पूणपणे देखिला 
देव । नासपाठीं ज्यासी अभाव । त्या नांव तरी सुतकी ॥५॥ बहिणी म्हणे ।नेव्रत्ति 
कारण । नामपाठीं ठेविले मन । हरावया देहद,ष जाण । हॉरिकार्तन करी तते ॥६॥ 

२४४ नलगे ध्यावे लोग टोपी-पुठ्ा-घ,रण । भाकिडी कारण भसो द्यावी 
॥ १ ॥ तेथें सर्व सिद्धि नांदती स्वभावें । आपुलाल्या देवे घ्याव येथें ॥ २ ॥नलगे 
योंरयाग नलगे भोगत्यारा । असावा अनुराग भाक्तेसरचे ॥ ३ ॥ नलगे जप तप दान 


१ जाणें 





अनुक्रमणिका 


बोधपर अभंग. प 


तीथोटनें । भक्ति असो देणें एक गांठीं ॥ ४॥ नलगे ज्ञान ध्यान हिंडणे पे नह । 
सक्तिसीया मन असों द्याचे ॥ ५॥ बहिणी म्हणे आम्हां भाक्त तेचि मुक्ति । ऐशा 
वेदश्वाते ग्जताती ॥ ६॥ 

२४५ जव्हारियापाशीं न चले खोटें कुडे । तेसं संतांपुढें मन मग ॥ १ ॥ आप- 
णाचे कळे भल्याची लक्षणें । नलगे पुत्षणें येरयेरां ॥ २॥ मन सुरोनिया जें 
वतंणूक । आपणाचे देख उमटे भगो ॥ ३ ॥ दया क्षमा शांति डोळती सर्वोगी । 
नुरे उपभोगीं वासना ती ॥ ४ ॥ भागळलीया ढोरा भेटे पागी छाय! । मुरकुंडी त्या 
ठायां मिठी मारी ॥ ५॥ मारितां ढळेना उठावेतां उठेना. । बहिणी म्हणे जाणा 
तल सुख ॥६॥ 

२४६ गुरु ते जाणावे ससुद्रासारिखे । कदाकाळीं देखें नुचंबळती ॥ ५ ॥ ऐसे 
ते जाणावे सरु व्यवहारे । कल्पांती न सर निजघन ॥ २॥ संत ते जाणावे घेय- 
मेरूपारे । पडतां नभ वरी ढळतीना ॥ ३ ॥ संत ते जाणावे प्रेमाचे सागर । उदार 
रांभीर ज्ञानचघन ॥ ४॥ संत ते जाणावे पूण वेदमूर्ति । कर्मब्रह्मॅस्थिति ठसावलली 
॥ ५॥ संत ते जाणावे वेराग्यविराक्ते । लवही आसाकते विषय़ा नाहीं ॥६॥ 
संत ते जाणावे उदार्सानवृत्ते । दृंद्रातीतसूर्ति लीनरूपी ॥ ७॥ संत ते जाणावे 
क्षसेच सागर । दयेचे आगर शांतिरूपें 1 ८ ॥ भूतळूपा वसे वत्रह्म सवे असे ( 
संत ते मानसें वोळखावे ॥ ९ ॥ तीर्थ देव यात्रा करिती उत्सव । तेचि संत राव 
करढीमाजी ॥ १० ॥ भआाहारीं व्यवहारी इंद्रियाचे द्वारीं । युक्त जे निर्धारी तोचेः 
संत ॥ १५ ॥ बहिणी म्हणे ऐसी गुरूचो पारखा । शोधोनिश्रा सुखी होय 
शिष्य ॥ १२॥ 

२४७ स्वखूपास्थिताचें ज्ञान । वेगळें तं लक्षण । पहावें. पें आत्मज्ञान । स्वरूप- 
श्थिति ॥ १ ॥ पंचीकरण महावाफ्य। पहावें उपानिषदभाग । स्वरूपस्थितीचें 
पै अंग । कळेल तेव्हां ॥ २॥ घरायो हे उपासना । आठवावे नारायण । न 
सोडावें गुरूचरणा । साधन हेंचि साधा ॥ ३॥ निलय हें सारावें क्म । जया जैसा 
वणधम़ । नैमित्तिक सारावा राम । स्वरुपस्थिती ॥४॥ बहिणी म्हणे शांति क्षम! । 
वोळावी मृतकूपा जाणा । दया पाहिजे करुणा । भगवंत तोची ॥५॥ 

२४८ वरि वरि वेष संताचा । भीतरी धुमल इंद्रिय्रांचा ॥ १ ॥ ऐसे संत जाले 
कलीं । बोळे बोल तो न पाळी ॥ २॥ सभा देखोनी घरी मोन । एऱहवी सुके 
जेलें श्वान ॥ ३॥ तोंड देखोनी बरंबे बोळे । जगामागे झोंड चाळे ॥४॥ बहिणी 
म्हणे हे भांड । यांसी कोठे ब्याली रांड ॥ ५॥ 

२४९ लटिकेच अवतणें ज़ेविलीया सांच । तयाचा विश्वास काय खरा॥ १॥ 
ऐसें शब्दज्ञान सांगती उदंड । करणीचे लंड मतवादी ॥२॥ कळसूत्री घोडे बाहुळ 


१ राम हाच आत्माराम असें अद्वैत भावानें पाणे. २ सत्य स्वरूप; चाळा. 





अनुक्रमणिका 


५६ सतं बहिणाबाईंचा गाथा. 


नाचती । काय त झुंजती कलीमांजीं ॥ ३ ॥ दशअवतारी दाखविती सोंगे । काय 
होती अंगें रामकृष्ण ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे तेसें लटकिग्राचें जिणें । दिलें लाजिर- 
वाणें बोलतांची ॥५॥ 

२५० सद्रुरूचें नाम नाहीं जया मुखीं। जाणावा तो खुतकी सर्वकाळ ॥ १॥ 
ऐसे ते जाणावे गुरुद्राही अभक्त । केला तो परमार्थ जाय वायां ॥२॥ सद्रु- 
रूचा महिमा न बोळे जो वाचे । पूवज तय़ाचे अधोमुख ॥ ३ ॥- सद्रुरूपदाचें 
न करी स्मरण । जाणावें तें श्वान जन्मा आलें 1 ४॥ कुलगुरु देव विद्या, जो 
शिकवी । त्यासी जो नाठवी अन्यर्बाज ॥ ५॥ मातापिता आणि सुरु भय हतो 
त्यासी नाठवितां पातकी तो ॥ ६॥ जातिविजातींचा गुरु असो कोणी । लोपी 
जो या जनीं हत्या त्यासी ॥७॥ बहिणी म्हणे आम्हां गुरु “तुकाराम' । सदा नाचा 
भ्रेमगीतीं गातां ॥८॥ 

२५१ असावें स्वघमे जाणादे ते वम । जेणें ब्रह्मकम हातीं वपते ॥१॥ तेव्हां तं 
आतुडे ब्रह्म सवगत । भूती भगवंत स्व होय ॥ २॥ कमे आणि ब्रह्म वेगळें 
न भाषे । तय़ा कमे दिले बह्मरूप ॥ ३॥ बहिणी म्हणे ब्रह्म बळेंचि भावितां । 
कर्म अधःपाता घाली देखा ॥। ४ ॥ 


२५२ वेदासी विरुद्ध म्हणे आत्मज्ञानी । पडला तो पतनीं रोरवाचे ॥ १॥ 
ऐसे ते चांडाळ पडो नये दृष्टी । ज्याचेंनीही कष्टी उभय कुळें ॥ २॥ वेदाली 
विरुद्ध असतां सर्वथा । अनथे परमार्था हाचि एकू 1 ३॥ बहिणी म्हणे त्याचें 
जळो आत्मज्ञान । त्याने नारायण वैरी केला ॥ ४ ।॥। 

२५३ कर्म ज्ञानोपासना करितो त्रिकांड । चालीला प्रचंड भक्तांवरी ॥ १ ॥ 
ऐेसा हा अनुभव जाणते जाणती । तया पुनरावरात्त नाहीं नाहो ।। २ ।। भाक्ते 
आणि ज्ञान वैराग्य विज्ञान । कमे ब्रह्म पण वेद बोळे ॥। ३॥ ब्रह्मचर्य आणि 
ग्रृहस्थ वानप्रस्थ । सन्यास चतुर्थ वेदांवरी ।॥। ४ गुरु शास्त्र आणि तिसर्रा आत्म 
भप्रचीति । चालिढ्य़ा निरुक्ते वेदामांजी ॥ ५॥। बहिणी म्हणे जया वेद मान्य 
जाला । ब्रह्मी होऊन ठेला तोचि एक ॥ ६॥ 

२५४ साधक ते कर्म साधावे तें ब्रह्म । दोहोंचाही धर्म वेदांमाजीं ॥ १ ॥। 
ऐसी ज्याची क्रिथ्रा तोचि ब्रह्म जाणा । ब्राह्मण या नामा म्हणती बापा ॥२॥ साध्य 
आणि साघन साघितां हे तिन्ही । अवघे देवाचेनी बळीवंत ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे 
देव 3*कार सर्वांच! । तेथेंचि वेदांचा प्रसार दिसे ॥ 2 ॥ 


२५५ एथ्वी आप तेज वायू पै गगन । विस्तार हा जाण वेदान्वयें1 १ ॥ 
अणूर्चे प्रमाण नाही वेदावीण । एवढें ब्रह्मज्ञान वले कोठें ॥ २ ॥ एकवीस स्वर्ग 


अनुक्रमणिका 


बोधपर अभंग. ५७ 


४ दिक्या पाताळ । अवघाचि भूगोल वेद जाणा ॥ ३॥ बहिणी म्हणे वेद 
सर्वाचे हे मूळ । स्वरुप केवळ वेद होय ॥ २॥ 

२५६ जीं ही या वेदाचा केला मानभंग । नव्हे तोचि मांग ब्रह्मज्ञानी ॥ 9 ॥ 
दोडींकडे तया जाली नागवणी । पाडेलें पतनी जन्मोजन्मी ॥२॥ वरी जग 
दंभ दावी लोकाचार । भीतरीं साचार मांग जेसा ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे याचें न 
चडावें दृशेन । घडतां पे पतन रोकडेंचि ॥४॥ 

२५७ विषप्र त्रह्मरूप तेव्हां लत्य होती । जें लाभे आत्मस्थाति स्वस्वरुपी 
तेव्हां तो जाणावा आत्मनिष्ठ खरा । नातळे विकारा देहबुद्धि ॥२॥ इच्छा 
मावळेल अहंत! गळेल । वासना विरेल स्वस्वरूपीं ॥ ३॥ जिव्हाउपस्थांचा पडे 
ज्या विसरू । इंद्रिय व्य़ापारू पारूपेळ ॥ ४॥ बहिणी म्हणे श्वात्ति पावेल जें 
निश्ठत्ति । विषय तेव्हां होती ब्रह्मर्प ॥ ५॥ 

२५८ आगम तो केसा विचारोनी पाहे । सदुरूचे पाय बरोनिया ॥१॥ गुरुकृपे 
विग साधली आगम । तरी तो दुर्गम होब तुज ॥२॥ सत्रार्वाचें जीवन तें 
प्रथम जाण । ह्वितीय्रेची खूण इंद्रिय्ठाद्वि ॥३॥ मनःछाद्दि तिचि तृतीय पं 
जाण । सोहंमंत्रज्ञान चतुर्थ तें ॥ ४ ॥ पंचम तें जाण पांचवी अवस्था । जावें 
मोक्षपंथा भागोनीया ॥ ५ ॥ सत्य सांगितला आगम तो हाची । न चुक येथींची 
वर्म खूण ॥ ६॥ रलनाविपयावरी ठेवु निया चित्त । आगमीं म्हणवीत जना माजो 
॥ ७॥ वर्म चुकतोनिया आचरती आपण । जनां म्हणती सुगम मागे हाची 
॥८॥ ते न गुरु म्हणा सत्य वेदवाणी । वेदबाह्य करणी काय काज ॥९॥ 
आगमी जाणे तो आगमाची कळा । इतर गोंधळाळागीं करिती ॥१०॥ बहिणी 
म्हणे साधी गुरुूवचने आरासे । नाहीं तरी श्रम पावशील ॥ ११ ॥ 

२५९ कोणी एक म्हणती मायाचे प्रमाण । ऐसें हें वचन नायकावें॥ १ ॥ 
होई सावधःन पाहें निरखून । लांगतां हें मन घालीं बरें॥ २॥ समत्रह्म म्हणती 
करिती संकर । ऐसे ते पामर जाणा येथें ॥३॥ दिषप्रसुखभुक्ते मानताती 
मुक्ति । तोचे जाणा चित्ती पापदेही ॥ ४॥ माता आणि भगिनी स्वपत्नीलमान । 
ऐस एक ज्ञात पततवाजी ॥। ५॥ अवबें ब्रह्म जेथें केचा घम तेथे । आचरती 
मतें चांडाळाचीं ॥ ६ ।। मद्यसांस एका पूजनीं प्रमाण । सत्कर्माची आण असें 
तग्रा ॥७॥ अधम अक्रम अनाचार पाहें । जयासी हा आहे कुल-घर्म ॥८॥ 
रजस्वला मांगी देवत जय़राचें । ऐसें या कलीचें ज्ञान पाहें ।। ९॥ सत्याचा 
कंटाळा हिंसेचा पसारा । कंटक तो खरा विष्णुदास ।॥। १० ।। वरि टिळे माळा 


नाम उच्चारीती । लोकिक राखिती मेद जेखे ॥ १५१ ॥ बहिणी म्हणे ऐसे जाणावें 
ते लंड । पाहों नये तोंड स्वमी त्यांचे ॥ १२ ॥ 


२६० सूर्याचीया योगें वर्तत हें जन ! लागे त्यासी कोण क्रिया त्यांची ॥ १ ॥ 


अनुक्रमणिका 


५८ खंत बहिण,बाईचा गाथा. 


सेसा जाण आत्मा करुनि अनात्मा । वोळखावे चित्तामाजीं संतीं ।।२॥ 
भ्रामका दस््रोनी लोहासी चलन । भ्रामकासी शीण काय त्याचा | १ ॥। चेद्र 
देखोनिया समुद्र उल्हासले । सोम तो आकाशीं वंगळाची ॥। ४ ।) बहिणी म्हणे 
पंचकारणां वेगळा । जाणती ते कळा संत कोणी ॥॥ ५॥ 

२६१ जलामाजो जवी कमलिनीपत्र । अलोनी एकत्र लिप्त नव्हे ॥ १॥ तेखा 
देहीं जाण आत्मा सर्वेगत । परी तो निश्चित वेगळाची ॥ २॥ तक्रामाजी जैसा 
लोणीयाचा चाल । परी तो तयास वेगळाच ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे जसा काष्टामाजी 
अश । परी तया भिन्न जाण तैसा 1 ४ ।॥। 

२६२ घटमठ नाम मात्र । न्योम डप्रापक सर्वत्र ॥ १ ॥ तेला विश्वो विश्वंभर । 
बोळखिजे परात्पर ।॥। २ ॥। पट पहातां तो भिन्न । तंतु तयाचे अभिन्न ॥ ३ ॥ 
अलंकारी भेद होती । सोनें सर्वांतरी निश्चिती ।॥। ३ ॥ वापी-कूप-तडागांत । रावि 
एकच निवांत ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे भेदभान । अभेदाचि नारायण ॥ ५॥ 

२६३ गुळाविण केंची गोडी । जाणो येईल आवडी ॥ १॥ तेसा देव भावेविण । 
केसा जाणावा आपण ॥ २ ॥ पुथ्पाविण न कळे वास । त्याचें ज्ञान पडे वोस ॥३॥ 
बहिणी म्हणे जगीं देव । वोळखावा स्वयमेव ॥ ४॥ 

२६४ जन तेचि जनार्दन । ऐसे श्वतींचे वचन ॥१॥ म्हणवोनी जनीं आहे । देव 
विवेके तं पाहे ॥२॥ चंदनाचे खोडी । आहे सुगंध-परवडी॥३॥ बहिणी म्हण जळीं 
रस । तंतंमध्ये जी कापूस ॥४॥ 

२६५ स्रराजळें तृषा हरे । ही तो वाउगीं उत्तरं ॥१॥ तसं नासविती देव । मान- 
लिया ज्ञाना वाव ॥ २॥ चित्रांतील रवी । भावें अंधारे उगवी ॥३॥ बहिणी म्हण 
र्य जाये । तेथे केचा देव राह ॥४॥ 

२६६ देव न लभे तानमानें । शब्दज्ञानें सर्वथा ॥ १ ॥ संतसमागमाविण । 
नारायण साधेना ॥ २॥ देव नलभे तीथरयात्रीं । कुरक्षेश्री हिंडतां ॥ ३ ॥ बहिणी 
म्हणे वर्म थोडे । मूर्ख वेडे जाणेना ॥ ४॥ 

२६७ संतसमागमैे राहे । त्यासी काय उणें होये ॥ १॥ पाहिजे तें निष्टाबळ । 
हेची अढळ मानसीं ॥ २॥ संत केवळ विज्ञान । निज खूण दाविती ॥३॥ 
बहिणी म्हणे संतापाश्यो । तिद्धि दासी कामाच्या ॥४॥ 

२६८ मोक्ष संताच्या वचनें । प्राप्त क्षणें तो होय ॥१॥ परि तुवां काया-वाचा । 
करीं साचा संकल्प ॥ २॥ मागसी ते देती संत । झणाधीत पे एका ॥३॥ 
बहिणी म्हणे दाते संत । हाचि अथे वेदाचा ॥४॥ 

२६९ संत पूर्ण कृपानिधि । स्थिरवुद्धि स्वरूपी ॥५॥ साच वोळ- 
खावें चिन्ह । दया पूर्ण भूतांची ॥ २॥ संत सदा तृप्त मनीं । अनुसंघानीं सवदा 
॥ ३॥ बहिणी म्हणे परोपकारी । दीनावरी कृपाळू ॥४॥ 


अनुक्रमणिका 


बोधपर अभेग. ५९ 


२७० संतुष्ट मानसीं सदा सर्वकाळ । हृदय निर्मळ जैसी गंगा॥ १॥ संत ते 
जाणावे ब्रह्मप्राप्तीलागीं । घन्य तोचे जगीं शरण त्यांसी ॥ २॥ सर्व भूती बारह 
समान सारिखी । आपुली पारखी चिंतू नेणें ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे द्वैत हारपूनी 
गेळें । अद्वेत बिंबलें ह्म डोळां 1 ४॥ 

२७१ आपुलिया दुःखें जेले होती छेश । दुजिय़ा चित्तास ताचे परी ॥ १॥ 
ऐले जे जाणती आपुले मानसीं । संत निश्चय्नेंली वोळखावे ॥ २॥ पराविया सुखें 
सुख मानी मनीं । देखें वनीं जनीं जनार्दन ॥ ३॥ कापुराचें जेसें अंतर्बाह्य 
शुद्ध । किंवा तें प्रसिद्ध रत्न जेते ॥ 9 ॥ तेसें ज्याचें चित्त सारिखे सर्वैदां । 
संत तयां वदा सर्वभावे ॥ ५॥ सूर्याचिये अंगी जेसा नाहीं मळ । चेदनी निश्चळ 
'राति जैसी ॥ ६ ॥ बहिणी म्हणे पूणे ब्रह्म निर्विकार । तोचि हे साकार 
संत जाणा ॥७ ॥ 

२७२ अस्ऱतासी कोण घालील भोजन । किंवा पांघरूण गगना त्या ॥ १॥ 
ज्याचें तोचि नाणे आपुलें महिमान । इतरांसी दूषण जाणावय। ॥ २ ॥ कुबेराचे 
कोण फेडील दारिद्र । किंवा-तो ससुद्तृपा हरी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे सूर्य प्रका- 
शील कोण । पृथ्वीसी तुलना केवीं घडे॥ ४॥ 

२७३ पएकपत्नीव्रत चालविले रामे । यया अनुक्रमें ब्रह्मनिष्टा ॥ १॥ ज्याचें 
तया शोभे इतरा अलभ्य । जाणती हा गर्भ आत्मवेत्ते ॥ २॥ परद्वारीं कृष्ण 
लीलावेषधारी । भोयुनिया नारा अभोक्त! तो ॥ ३॥ साठ खंड्या भक्षी दुर्वास| 
ब्राह्मण । निराहारी पूर्ण ब्रह्मवत्ता ॥ ४ ॥ क्रोधाचे माहेर देखा तो जमदाश्ि । 
ब्रह्मनि्ठ जनीं त्यास साजे ॥ ५॥ बहिणी म्हण कळी लाविजे नारदें । ब्रझनिष्ठ 
बोघें निश्चयाचा ॥६॥ 


२७४ प्रेलोकयर हिंडोनी भागली विरक्त । फार तिची शाक्त हीन झाली ॥ १॥ 
मग तिचा केल! अंगिक!र संती । तेणें त्या महंती थोर आली ॥२॥ भाक्तेही शीणल्ली 
कोणी आगकारा । न करिती निवारा कळों भाले ॥ २॥ बहिगी म्हणे 'एती नाहीं 
तिसी ठाव । सांडोनिय्रा गर्व आली येथें ॥ ४॥ 

२७५ जपो तपी घृती मोन्ये अनुष्ठानीं । साधिती पंचाजि धूम्रयान ॥ १ ॥ ऐस 
नाना क्वेशें पीडाती शरीर । पारे निर्विकार चिंता नव्हे ॥ २॥ वायो साघुनिया 
निरोधिती पान । पड्चक्र भेदोन आसनींते ॥३॥ बहिणी म्हणे शुल्क शरीर करांनी । 
एक पणौशनी निराहारी॥ ४॥ 


२७६ निर्विकार नोहे चित्त देवतीथी । हिंडलेती क्षिती जरी नाना ॥ १ ॥ संत- 
समागमे घुद्ध होय चित्त । वासना विरक्त क्षणो होये ॥२॥ निर्विक!र नोहे चित्त_ 


अनुक्रमणिका 


६० संत बहिणाबाईचा गाथा, 


कमोमाजीं । गायी गज वाजी दिघलोया ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे याचे वर्स संतसंगे । 
कळतसे अंगें साधनाचे ॥ ४॥ 

२७७ तीर्थे केल्यानें स्वानें देहमळ। नासती सकळ निश्चयेंसी ॥ १॥ परी मनो 
मळा नाश नव्हे जाण | श्रीगुरुवचन सत्य सत्य ॥२॥ प्रतिमा पूजीली देहदंड जाला । 
साथकाला आला देह त्याचा ॥२॥ बहिणी म्हणे मन आुद्ध निर्विकार । होइल नि्घांर 
गुरुकृपे ॥४॥ 

२७८ चित्तासी विवेक वेराग्य यावय्रा । ज्ञान साधावग्रा मूळ हेंचि ॥१॥ सट्रु- 
हस्त मस्तकीं घेशाल । तरी पावशील ब्रह्मपद ॥२॥ सववत्र समान ब्रह्म परिपूर्ण । 
उय्रापक चेतन्य तेंच होय ॥३॥ बहिणी म्हणे चित्त स्थिर तेंच घडे । ब्रह्मत्व आपुडे 
रोकडेंची ॥ ४॥ 

२७९ सद्रुरूवचना करो असृतपान । जन्मरृत्यु जाण नासतील ॥ १ ॥ होशील 
तूं झमर स्वामी इंद्रियांचा । मने काया वाचा शरण जाई ॥२॥ सद्ररूचें तार्थ अमू 
ताची चाटी । नित्य सेवो तुटी नको आणूं ॥३२॥ बहिणी म्हणे जीवीं होशील संतुष्ट । 
सद्युरुव,रेष्ठ पूजिलीया ॥४॥ 

२८० काजळासारखी कस्तुरीही काळी । गुणें ती वेगळी आपुलीया ॥ १ ॥ जाणता 
तो जाणे दोहींचा तो पारखी । सगुण विवेकें ज्ञानवंत ॥ २॥ तक्र आणि दध वणे 
ते समान । परि गुण भिन्न भिन्न त्याचे ॥३॥ बहिणी म्हणे गारा पारिस हे झुश्न नीर 
आणि अभ्र सारिखेची ॥४॥ 

२८१ आपुलें कल्याण हाच्छणें जयासी । तेणें या नामासी विसंवूं नये ॥१॥ 
करील मनांचे परीपूर्ण हेत । पाहिजे हे चित्त नामापाशीं ॥२॥ भुक्ति आणि 
सक्त जोडतील ल्राद्धे । होईल गा वृद्धि अर्पारेमित ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे पाहा 
जपोनिया नाम । पुरतील काम जोजो हेत ॥ ४॥ 

२८२ भानी घेणार केज्यांचा ! काढ मागतो केळाचा ॥ १ ॥ मूर्ख तो न विचारी 
चित्तीं । मनीं इच्छितसे मुक्ति॥ २॥ तुळा पुरुष गाजराचा । माग लक्षी वेकुंडींचा 
॥ २ ॥ बहिणी म्हणे भाबांवला । मूर्ख जनाचिया बोला ॥ 8 ॥ 

२८३ मायेची निवात्ते केली जंव नाही । आत्मतत्त्व ठायो पडे कले ॥१॥ या- 
छागीं सद्गुरु सेवीति सज्ञान । मायेचे निरसन करावया ॥ २॥ द्वेताचा ह्रास केला 
जंव नाहो । आत्मतत्व ठायीं पडे कवी 1 ३॥ कल्पनचा ठाव पुसिला जेव नाहीं । 
आत्मतस्व ठायीं पडे केवीं ॥ ४॥ भ्रांतीच हें स्थान छदिले जंव नाहीं । आत्मतत्त्व- 
ठायीं पडे केवीं ॥ ५ ॥ देहिंचा अहंकार गेला जेव नाहीं । आत्मतत्त्व ठायीं पडे कवी 
॥ ६॥ बहिणी म्हणे ज्ञान साधिळें जंव नाहीं । आत्मतत्त्व ठायी पडे केवों ॥ ७ ॥ 





१ सांपडे. २ भाजीपाला विकत घेण्याबदल दाणे धालतात ते. ३ नाश. 


अनुक्रमणिका 


बोधपर अभंग. दश 


२८७ कर्ममार्ग एक भक्तिमार्ग दुजा । अभ्यास तो तिजा वोळखावा ॥१॥ साधावे 
€्वहित भात्म-अनुभव । सुखाची रागीवे करीं भोगी ॥ २ ॥ एक तो हटयोग 


सरा विषयत्यारा । तिसरा विषय्रमागं वोळखावा ।॥। ३॥ बहिणी म्हणे आत्मा 
घितो हा मागे । सांगितला सांग आत्मप्रा्ि॥४॥। 


२८५ अचेतन कर्म सचेतन ब्रह्म । वोळखीजे 'घर्म दोहांचाही ॥ १ ॥ मग 
तो व्रह्मज्ञ बोलिजे निश्चित । सावधान चित्त सर्वकाळ ।। २॥। मन बुद्धि चित्त 
अहंकार सर्व । मोशन वुनी पूर्व कर्म करीं ।। ३॥ बहिणी म्हणे कर्म कर्तव्य वोळखे । 
ब्राह्मण विवेकें बोळवीजे ॥४९॥ 

२८६ श्रीबीजसंयुक्त पांडुरंग-मंत्र । जपतां पवित्र महा पापी 1 १॥ नाहीं 
या संदेद पहा वेद॒ शाख् । ग॒ह्य हें सवंत्र सांगितलें ॥ २ ॥। पाठिमोरा देव होईल 
सन्मुख । अंतरींचें दुःख निवारोलळ 1 ३॥ पापाचे पर्वत क्षणें एक होती 
दग्ध । ज्ञानाचा उद्‌बोध होय चित्तीं ।। ४ ॥। बहिणी म्हणे नका पाहूं रिद्धि- 
सिद्धोंसी । जपितां तयासी फळे आधीं ॥५॥ 

२८७ एकांती आपन घालुनीय! शिव । ब्रह्मादिक देव घ्याती जया ॥ १ ॥। 
ते पाय आले चंद्रभागे तीरी । पहा डोळेभरी एक वेळां ।। २॥ असंख्यात जन्म 
केलें अनुष्टान । न कळें बद्मज्ञान झालें कायी ॥ ३॥। बहिणी म्हणे पायी सर्वांची 
उत्पात्ति । अंतीं सांठवती भूतमात्र 1 ४ ॥। 

२८८ आश्रमाचे धर्म चालविल्यावरी । शुद्ध ते अंतरी चित्त होय ॥ १ ॥ 
तेणांचे वेराग्य मनासी ठसावें । श्रवण मनन होये मोक्ष तया ॥ २॥ भाश्रमाचे 
योगें सर्व सिद्धि घरां । होईल अंतरां एकानिष्ट ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे नव्हे काय या 
भाश्रमीं । पाहिजे स्वघर्म एकनिष्ठ 1 8 ॥ 

२८९ काल्युगीं घोर पाप हें खतेलें । स्वघर्म सांडिळें चहूंवणीं ॥ ५ ॥ बळा पें 
मोदाचें माहात्म्य बा जेथें । गुरुशिष्य तेथे एक होती ॥२॥ धनाचिया चाढे पुराण- 
पठण । वेदांतश्रवण घनाळागी ।।! ३ 11 दाटोनिया एक देती उपदेश । घरोनिया 
सोस कांचनाचा ।॥। ४॥ वेदाजेंकरूनी न करी स्वाहित । न होती अतीत देहाहूनी 
॥ ५॥| एक ख्रियालागी उपदेश करिती । अंतरी लोलुपती रतिसुखा ॥६॥ 
बहिणी म्हणे त्यांचें नका घेऊं नाम । सुखी र्मरा राम सर्वकाळ ।। ७ ॥ 

२९० सपाचे सारिखा दोर आहे जरी । देखियेल्य़ावरी सर्प झाला ।॥ १॥ ताचि 
निश्वयानें पाहिलीयावरी । वस्तु तेचि खरी वस्तुखू्प । २ ॥ शिंपला झगेमगी 
रूपाचे वाटतें । भ्रृगजले भरते भूमंडळ ।। ३॥ स्तंभ हा पुरुष नये निश्चयेसी । 
खोटी मुद्रा जेसी खरी वाटे ॥ ४ ॥ कर्णीचे रत्न देखियेळें डोळां । साराविला निळां 
क!च भूमी ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे ऐसा ज्ञानेंच हराल । साधन तें त्यास 
विवेकाचे ॥६॥ -ण 


द्‌ 
सॅ 





१ राज्य. २ चकचकित. 


अनुक्रमणिका 


३२ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


१० निदृत्तिपर अभंग. 
>-_९७>->%३१-८><७--- 


२९१ अष्टधा प्रकृति त्याचि या गोपिका । अष्ट भाव देखा गोपाळहे॥१३॥ 
अनेडती गोकुळीं सदा या शरीरीं स्वानंद निर्भरॉ परमानंदें ॥२॥ इंद्रियगोधनें 
विषय तृणचरे । दुभती अपारें निजसत्त्वें ॥ ३॥ गोरसाचे डेरे अखंड संचले । 
सुखें सुखावल स्वानुभवें ॥ ४॥ तेणें सुखानंदें नाचती गोपाळ । करिती गदारोळ 
शापिका त्य! ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे जथें कृष्णाचा अवतार । तेथे व्यभिचार स्वप्ता 
नाहीं॥५॥ 

२९२ गोळणीरंगणीं परब्रह्म खेळतो । गोमयी रुळतो बाळकृष्ण ॥१॥ 
क्षीरसागरीचें सुख सांढोनी परते । अनुसरला येये भक्तीलागीं ॥ २॥ नवल हें 
आवडी नकळे निजवर्म । वेडावलें ब्रह्म भक्तीलागीं ॥ ३॥ अश्वमेधादिक यज्ञाचे 
आड तते । न पाहे तयाते आळुमाळा॥ ४॥ तों हा गोपाळाकरींचें उचिष्ट । अन्न 
खावय्रा लागून वाट पाहे ॥ ५॥। वेदश्वाति वर्णितां न घाचि पें चित्ती । श्रमलीया 
म्हणती नाति नाते ॥ ६ ॥ बहिणी म्हणं फुका सांपडला हरी । प्रेमसूत्र दोरी गळां 
लावूं ॥७॥ 

२९३ गोळणीबाळा देखीयला डोळा । गोविंद सांवळा बाईयांनो ॥ १॥ 

वेधर्लांसे वृत्ति लागली हे स्थिति । गोरखा हा चित्ती विसरल्या ॥२॥ माझा 
हरि घ्या हो माझा हरि ध्या वो । अंतरींचा भावो पालटला ॥ ३॥ श्रारीर भावाच्या 
पाढेल्या विसरी । गोरसासी हरि म्हणताती ॥ ४ ॥ हरीच्या ह्या केया पाडियल्या 
छेदी । हिंडली बिदोबिदा बाजारॅसी ॥ ५॥ बहिणी म्हणे जया गोरसाची भूक । 
तया हर्रीचें सुख काय कळ ॥ ६॥ 
_ २९४ देह घड लवंडोन रिता केला । निजज्ञानें पाणीया भरिन्लला ॥१॥ 
केसी चाळे ठमकत बाहे बाळा । अंतरी प्रेमकळा वेगर्ळांच ॥२॥ ज्ञानगंगे 
यमुने भरी पाणी । ऊ॒ध्वैदष्टी लक्षीतां चक्रपाणि ॥ ३॥ सोहं दुडी वाहोनी चाले 
थीर । मी-तूंपण मोकळे दोन्ही कर ॥ ४॥ सुखरूपों लागली निज गोडी । 
तेणें घरचा अहंकाररांजण फोडी ॥ ५ ॥ ऐह्ा कारितां बहुत येरझारा । 
जोंवरी या शरीरी प्रा्याचा ॥ ६॥ सारवारनय़ा वाच्यांश-खडा थोर । लक्ष्लांनिया 
सुक्षण हाणे वरी ॥ ७॥ तेणें मिले जे जूट झाली नारी । मग बोळे वरिवरी लोका- 
चारी ॥ ८॥ बहिणी म्हणे लाधलें सुखें सुख । जेसे जीवनी लवण समरस 
॥९॥ 


अनुक्रमणिका 


निवृत्तिपर अभंग. ६२ 


२९५ उठा चला जाऊं गे जेथवरी । जथे नांदे आसुचा आत्मा हरि ॥१॥ 
केया छेद लागला तया नारी । अखंड दृष्टी परपुरुषावरी ॥ २ ॥ काम घामा वसरू 
कपा झाला । कृष्णप्रेमा तो अंगो ठसावला ॥ ३॥ विसरल्या देहभाव जेथें 
लेथ । पडटा केले व्यापिले कृः्गनार्ये ॥ ७ ॥ बहिणी म्हणे वेधल्य़ा कृष्णे नारी । 
त्या गाडल्या वेदशास्त्रपुराणीं ॥ ५ ॥ 


२९६ शोळद त्या आरतें लक्ष त्या परतें । लक्षालक्ष जेयं मझ झालें1॥। १॥ 
तेश्रे कायर आतां पुसर्णे सांगणें । भलते आपणे जाणताती ॥ २ ॥ ज्याचे जितुकें 
ज्ञान तितुक्य़ासी देव । शब्दाचा [नेवांह अरुताची ॥। ३॥ आतुरासी बोलतां 
कचे समाधान । म्हणोनीया मान धरितां भलें ॥ ४ ॥ पाहावें तें एक शीत चाच- 
पोनी । अवघें घाटोनी कोण सिद्धि ॥ ५॥ बहिणी म्हणे अवघ्या वासनेच्या 
चेष्टा । तेथें ब्रह्मनिष्ठा कासयाची ॥ ६॥ 


२९७ देह-नगरीं मन राजा राज्य चालवी आपुलें । दोघी -स्त्रिया तयाला 
निवति प्रत्नात्ति हे भळे ॥ १॥ निवात्ते ज्ञानाची ही कन्या प्रवात्ति अज्ञानी वोतलें । 
सवतीमत्सर दोघों तयांचे भांडण लागलें ॥ १॥ ऐका सावध श्रोते तुम्ही 
करा निवाड दोघींचा । भांडती त्या परोपरी थोर गर्जिताती वाचा । निवत्ति नवी 
हे कोण मन भोगी प्रच्रृत्तोचा । तयाचीय़ा बळें दोघी वर्स काढितीही साचा ॥२॥ 
प्रद्त्ताने व्याप केला पुरं पद्षणे वसविली । देश दुर्गे नानापरी राया पाडियली भूली । 
पुत्रकन्याभ्रजा केली एका एका प्रसवलो । ळाऊजण्य दाविळें मना प्रवृत्तीने ल्याति 
केली ॥ ३॥ सर सर वेडिये बाई तुझे नामची निवात्ति । येथे तुज ठाव केंचा घाली 
बाहेर प्रवृत्ति । ऐक वो तूं म्हणणें माझें एक वचन तूं बाई । तुज मुळीं ठावो केंचा 
बाड मीच आहें पाहीं ॥ ४॥ पट्टराणी साझें नांव रायो विसरला देही । देखोनी 
लावण्य तुझं भ्रम झालासे काई । जाय वो तूं परती होय तुझे लावण्य लटिकें । 
अज्ञान हा पिता तुझा मूळ पाही आधीं निके ॥ ५ ॥ प्रवास्ते हे काय बोळे वचन 
ऐक सवती । ब्रह्मादिक बाळें माक्षी ऐल नेणसी ख्याति ॥ राविचंद्रादि देव 
भवघे माझे गृही असती । सनकादिक माझे नातू ऐसें कळो तुझे चित्तीं ॥६॥ 
आम्ही नारी पट्टाचिया अखंड रायाशजारी। घरचार करावया दाही घातली 
बाहेरी । ब्रह्मादिक बाळे पाळी पट्टराणी येईल सरी । चंद्रसूयादि देवही माझे 
सत्तने निघोरी ॥ ७॥ तूं तव पट्टाची खरा ऐसें बोलसी वचन । रावणान सीता 
नेली तं कांन चाळ मजविण । दुंभाची स्त्रिया केली एवं मिथ्या तू वो जाण । प्रवात्ति 
मी थोर गाढी नाहो नाहीं मजाविण ॥ ८ ॥ ऐके वो विदेह माझा पिता ज्ञान हा 
समथ । होतं मी रामापाशीं यज्ञ करावया तेथें । परी मी अदृष्ा रामी तूं गे 
नोळखीसी सत्य । तुझें अंग क्रिया माझी तुम्हां सर्व साक्षीभरूत ॥ ९॥ ऐक वा कां 


अनुक्रमणिका 


६४ संत बहिणाब(ईचा गाथा. 


बोलतेसी तुझे संग सुख नाहीं । म्हणोनी मज प्रवृत्तीसी माळ घातली पाहीं । 
अवतरही कृष्णादिक मजसाठो कष्टी तेही । कासया बोलली व्यथे अडड्य हे 
मिथ्य़ा देहीं ॥ १०॥ उन्मनी हें नाम माझें मज निर्गुणाचा संग । सगुण भरते 
बाई सी तव अदय्रय अभंग । प्रवास हे माझी सत्ता मना लागला झोटिंग । मन- 
पण आलें मना माझिया आलेले अव्यंग ॥ ११ ॥ ऐक वो निवात्ते तुझें स्थळ येथे 
कोणाइतुके सांगे मज मी वो जाईन य्रेथून । कन्य: पुत्रा लमेत राजा टाकून जाईना 
याली जरी मिथ्या होय तरी रायाचीच भाण ॥ १२॥ निरंञरन वन स्थळ माझे 
निवृत्तचिं आहे । भाऊ माझा परमार्थ यासी मिथ्या बाई नोहे । भाव आणि निज- 
बोध पुत्र शांतिय्तमा होय । ऐसी निवात्ति कल्या ज्ञानाची हे बोलों जाय । 
निवत्तोस्ती हव्द नाहीं निरजंनी पाहें बाई । परादिक वाचा फिरे तरी तुझें 
येथे काडे । बोलसी जाये वाच तें तंव प्रवात्तिच आहे ठायीं । तुझें बाह काय येथें 
हो सावध तूं देहीं ॥ १४ ॥ निवृत्ति कुंठित छाली प्रवरत्तीनें जिकियलें । तंव एक 
आठवले तुझें मज माहेर वाहेलें । सांग वा मजलागी मायर बाप कोण बोले । 
सांग गे इतुके बाई खरें खोटें तेथें कळे ॥ १५ ॥ अज्ञान हा पिता माझा अहंकार 
पूवज । काम क्रोघ मोह पुत्र कन्या आश्शादिक मज । क्षेत्र हें हो गेहे माझें काय 
पुसतेली मज । जाय तं य्रेथुनी आतां नमे बोलतां लाज ।॥। १६ ॥ घर जेव्हां जळे 
तुझें तेव्हां कोठें तूं राहसी। अज्ञान हें पळे जस्त तस रविप्रकाशीं । मनपग मन 
सांडा तें तूं कोठें गे बाई । हगवण गेली मग केंचा ठावो कडदोरारी ॥१५७॥ बरेंवो 
सवती बाई मन जेव्हा विषश्री विटे । तेझ्हां सांडिळे प्रवाश्ते तुज तव देसवटे । आला 
ऐल जाण चित्तो बोलसी तें शब्द वायां जाय परि ते प्रवृत्त ॥ १८ ॥। प्रवत्तींचे 
भान मिथ्य़ा ज्ञाक्ष पाहसी जरी बाई । अज्ञान हो ज्ञान दोन्ही झाले स्वरूपाचे 
ठायीं । अज्ञाना ठाव नाहीं मी हें आहे कोण कायी । इतुके नांच हें आहे आधीं । 
शरण रिघे ]ुरु-पार्या ॥ १९ ॥ प्रवात्ति मानली गोठीं म्हणे निवात्ते बहिणी । तुम्ही 
आम्ही नांदो येथ्रे खुखं सुख मनपणी । गुरु तो कवण तेरे मज सांगे वो 
निर्वाणी । शरण मी आलें तुज दोन्ही जाडुर्नाीया पाणी ॥ २०॥ ऐक वो ऐक 
चचन प्रवृत्ति तुझें नांव । प्रवर्तताचा घम तो भ्रतारासचि भजावें । मनाच तं घरीं 
पाया सुख पावसी स्वभाव । हें मन उन्मन पदातें ज्ञाने पावशील दैव ॥ २५॥ मी 
हें कोण आठवतां नामें प्रवात्त तत्त्वतां । समन उन्मन जालें ठेवितांची चरणीं माथा 
सवतांचा द्वेत गेला अवघी निव्वाति तस्व्रतां । एकरूप दोन्ही जाल्या सवती 
भांडण भांडतां ॥ २२ ॥ बहिणी म्हणे प्रवत्तींत अवघी नितरत्ते आहे । अज्ञानाचे 
मूळ सांडो द्रुत आपणाचे जाये । विकल्प हा श्वयें तुटे तथे द्वेत केचे राहे | 
सवती त्या एकरूपा मनपणीं मन आहे॥ २३॥ 


अनुक्रमणिका 


निवरृत्तिपर अभंग. दप 


२९८ ऐका तुम्ही सावध सजन । कांहो एक बालकवचन । आत्माकायीं 
लागले भांडण । साधुसंती द्यावे निवडोन ॥ १॥ काया म्हणे आत्मय़रासी पाहें । 
सज स्वामी मोकलीसी काये । हें तों तुज उचीत पें नव्हे । आधी बरें विचारूनि 
याहें ॥२॥ मर मर आत्मया रे नष्टा । सज येथें सांडिसी पार्पिट्ा । येरू म्हणे ऐक 
क!ये माझं । देव तव लटिक्ें सहजे ॥३॥ आत्मा अविनाश श्रृति गर्जे । कां बा व्यथ 
सांडसी सांगिजे । सोडीं मज वेडीये अज्ञाने । तुज मज वेंगळीक ज्ञानें ॥ ३॥ 
घेके स्वामी आत्मया जिवलगा । मजसंगें सुख तुज कों गा । नानापरी सोसुनी 
कीं गा । सेखीं मज सांडुनी जासी गा ॥ ५॥ ऐक वेडे नाव हे सागरी । प्राण्या- 
लागीं नेत पेलतीरीं । नाव राहे उदकीं जयेपरी । तसे तुज जाहलें सुंदरी ॥ ६॥ 
तुजसज वियोगांचि नाही| जन्मा आधीं साजणी तूं पाहो!टाकावें हें उचितचि नाहीं । 
सचा मजथासूनिया घेई ॥ ७ ॥ अश्वावरी पार्थिव बेसला । तेथूनिया स्वस्थानी 
उत्तरिला । अंतरखुख काय प्राप्त त्याला । अश्वा प्राप्त झाली अश्वशाळा ॥ ८॥ 
रतिखुख आत्मया मजसी । नानापरी घेतलं विदोषीं । इंद्रियद्वारें सुख घेसी | 
सेखीं मज पापिष्टा सांडिसी ॥ ९॥ लोहारा अभ्नि-चांड आहे । म्हणोनी फुकिती 
उपार्ये । कार्य जाल्या टाकलें सर्व हें । तसं तुझें काम आम्हां कायरे ॥ ५० ॥ लोह- 
संगे आस्रि भासे परी । घण पडती लोहाचेंच शिरी। तेस तुझे संगतीमाझारीं । असो- 
निया अलिप्त सुंदरी ॥ ११॥ आम्ही तव पतित्रता नारी । स्वामी जातां जाळुनी 
शवारीरी । तूं रे दव नष्ट सर्वापरी । भोगुनिया चाळलासी वरी ॥ १२ ॥ तुझें नांव 
पाहतां डफडी । तुज आम्हांसंगतीं आवडी । निज आत्मा निगुंण निरंवडी । जाय 
परती आहेसी तूं वेडी ।। १३ ॥। सग आतां कासया वर्तसी । अंतीं आम्हां सांडुनी 

जासी । खुखभोग सवेही तूं घली । अलिप्त हें नाम मिरवीसी ॥ १४ ॥ तुजसज 
संगतीचे मूळ । जैसा चद्र उदकोंच सोज्ज्वळ । भासे परी अभिन्न केवळ । तेसा 
छायेसध्यें हा गोंधळ ।। १५ ॥ ऐसा आत्मा बोलतां आपण । मग कुडीस पडियले 
मोन । आत्मा व्यापक परिपूर्ण । देही आहे परी विलक्षण ॥ १६॥ देहनात्मा- 
संबघुचि नाहीं । गुरुकृपेकरूनियां पाहीं ! तुकारामीं निष्ठा पूर्ण तेही । बहिणी हें 
खुळी नांव नाही ॥ १७ ॥ 


जोगी 
२३९» ६/% 


डळ >. 
२९९ जाग रे जगजोगी जगजोगी । तोचि आहे. तुमच्या संगा ॥ १॥ "ऐसे 
सांगे क्षत्रपाळ । तुम्ही पुजा रे सकळ ॥ २ ॥ कायाकाशीपुर नगरी । आत्मा- 
रडे िययययज॒जवागाहहशशशाशबा॒थराधययायाााााबाब॒बुश॒बुब॒ब॒ब॒ब॒ब॒ब॒ब॒बज॒ज॒जजबयाम्् 


१ शेवट. २ राजा. ३ निम्रइ: साठथानता, 
षद 
अनुक्रमणिका 


दद संत बहिणाबाईचा गाथः. 


सिव राज्य करी ॥ ३॥ ज्ञान भागीरथीनीर । निर्मळ वाडे स्थिर स्थिर ॥ ४ ॥ 
अखंड पर्वकाळ तेथें । ब्रह्मादिक मिळती जेथें ॥ '५ ॥ तया जाती काक्ीपुरा । 
होती वेगळे संसारा ॥ ६॥ पंचतस्व पंचक्रोशी । अवघे लिंगमय काशरी॥७॥ 
ऐली देह-काशीपुरी । विश्वनाथाची नगरी ॥ ८ ॥ काळभैरव दंड्याणि । तेचि 
विवेक विचार दोन्ही ॥ ९॥ तेथे उभा चुंडिराज । येथें निजबोध सहज ॥ १० ॥ 
प्रयागत्रिगुणत्रिवेणी । नाली गंगेली मिळणी ॥ ११॥ मना-गुणां जेथे भटी । 
मनकार्णिका तेचि घाटी ॥ १२ ॥ कांशी तेचि मूळमाया । मन येतां तिचे 
ठायां ॥ १३॥ दोघां होतां जेथें भेटी । जाली ब्रह्मानेंदा सष्टि॥ १४॥ नाम घाट 
मनकार्णेका । ऐसें म्हणती तेथें देखा ॥ १५ ॥ तेथें घडे जया स्त्रान । पडे गांठी 
कोटि पुण्य ॥ १६ ॥ तया पुण्याचेनी योगें । दक्षन भवार्न,चें होये ॥१७॥ भवानी 
त निजकळा । अुद्ध व्रह्मींचा जिव्हाळा ॥ १८॥ नव्हे तुरीया ना उन्मनी । तया मूळ 
ती भवानी ।॥। १९ ॥ तिचें घडतां देन ! भेटे ब्रह्म परिपूर्ण ॥:२० ॥ बहिणी म्हणे 
भाव धरा । जा रे एकदां काशीपुरा ॥ २१ ॥ 

३०० प्रणव ते पंढरी विस्तारले क्षेत्र । अर्धे मात्रा तेथ चंद्रभागा ॥ १ ॥ वंदू 
चेणुनाद अयुहत गोविंद । वाजवितो छंद जाणती तो॥ २॥ अकार ते भीमा 
जाणते ज्ञाणती । दुजी पुष्पावती उकार तो ॥ ३ ॥ मकार पझाळें अनुभव पंढरी । 
ब्रह्मसाक्षात्कारां ओोतलीले ॥ ४॥ विठ्ठळ अतीत आकारावेगळा । ब्यापुनी 
राहिला पंढरीये ॥ ५ ॥ पुंढळिर्के तेथ अयुभव पाहिला । बहिणी म्हणे केळा 
विस्तार हा ॥६॥ 

३०१ अर्जासवैन्याये ठकावलें मन । तटस्थता जाण होडनी ठेली ॥१॥ तेथें 
आतां कायर पुसावे सांगावें । स्वानुभव अंगें नाहीं जया ॥ २॥ कीटकभृंगी- 
न्यायें जाळी तद्र्पता । निमाल्या अवस्था चारी तेथें ॥ ३ ॥ बहिणाीली उन्मनी 
लागळी अवस्धा । भोगी त्या परता ब्रह्मानंद ॥ ४ ॥ परेचे परते त्याहुना 
परतें । सारूनिया चोथे पाहें पां रे ॥ ५ ॥ तोंचे तं होउनी पाहेंबा रे केसा । 
व्यर्थ दाढी द्रिश्या हिंडो. नको ॥ ६ ॥ सल्चिदानंदाचा खुंटला संवाद 
तुटला विवाद जये ठायीं ॥ ७। बहिणी म्हणे वध्ती मोडली परेची । वार्ता ओंका- 
राची नाहीं नाहीं ॥८॥ 

३०२ अटळ कमळा कमळ विकतलें । ते म्यां गगना उफराटे दाखिळे गे ॥३॥॥ 
बाईये स्वायुभवें पाहा केले । जेणें आत्मारास भेटे तसें ॥१॥. मनाच्या 
उल्हालें कमळी कमळ भेटे । आनंदाचा पूर लोटेगे बाई ॥ २॥। तेथ काय 
कारण सरले शेवटीचे एक उरलें । बहिणी म्हणे तें म्यां देखिल गगनाचे 
माथां॥३॥ 


£ अखंड; निरंतर . २ सर्व प्रकार; सर्व वाजूंनी. 


अनुक्रमणिका 


निड्त्तिपर अभंग. ७ 


३०३ निरासेतां निरासेळें आवचितां स्वरूप । तेचि भरलें रूप नयनीं माझ्या 
॥ १ ॥ झाडितां झाडेना काढितां काढेना । नेणों काय मनां केळे येणें ॥२॥ 
ले जे पड दष्टी ते ते पडे. मिठी । नवल या गोष्टी कोण जाणे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे 
माझें ब्यापिळें मानस । लावियेळें पिसं काय सांगों ॥ ४॥ 

३०४ निशींचिया भरी दिवस ना राती । प्रकाश ना ज्योती केस माये ॥१॥ 
हें सुख जाणती जाणते स्वभावें | पूर्ण कृपा देवें केळी ज्यांसी ॥ २ ॥ बिंबीं बिंब 
केलें सामावोनी ठेले । स्वरूप कोंदळें दशदिशा ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे तेथे बोलावे तं 
काय । मज मीच पाहें हारपले ॥3॥ 

३०५ पाहों जो गेलीया मीच हारपले । नवल केसं जालें बाईयानो ॥ ९ ॥ 
काय सांगो केलें विपरीत चोज । पडिले माझं मज ठक केलें ॥२॥ देखत 
देखतां अंगीं संचारले । नाठवेसे झालें मीही माझे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे नवल 
सांगो कोणापाशी । माझे मी मानसीं लाजलीये ॥४॥ 


३०६ होउनी निवांत पाहतां एकांत । अवघीच विश्रांत पडली मना ॥ ५१॥ 
अद्वेत आपण बह्म परीपूर्ण । स्वानंदघन होउनी ठेले ॥२॥ निवांत एकांत वास 
अद्वैताचा । सोहळा सुखाचा संत घेती ॥३॥ बहिणी म्हणे नेणों काय पुण्य केळं । 
घुख हें लाधले गुरुकूपा ॥ ४ ॥ 

३०७ दिवस ना राती प्रकाश ना ज्योती । तर्थे निजवस्ती केली जीवें॥ १ ॥ 
भ्षानंदी आनंद गोविंदी गोविंद । भोगुं परमानंद बाईयांनो ॥ २॥ अध ना ऊध्व 
गति ना विंगति । तेथे निज-वस्ती क्रेली मनें ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे सोह हंसया- 
सकट । भरुनी ठेला घोट एकसरां ॥ ४ ॥ 

३०८ जळना स्थळ कँची भवनदी । वाउगी उपाधि जडली देहों॥ १ ॥ ऐसखं 
जाणोनीयां केली म्य़ां तांतडी । साधावया गोडी स्वरूपाची ॥ २ ॥ कंची भ्रमर- 
गुंफा केंची शिवपुरी । भरावें का भरी वाउगेंची ॥ ३॥ केंचें ताजे आणि जरठ 
कमळ । निरंजन कमळ केंचे तेथें ॥ ४३ ॥ महा कमळावरी आलेखाची गढी | 
तयावरी गुढी प्रेमज्योती ॥ ५ ॥ अवघी कमलपदें ज्या रूपाखालतीं । बहिणीची 
निजवस्ती जाली तेथें॥ ६॥ 

३०९ परेचे परतें त्याहून परतें । सारोनीया चाथें पाहेंपांरे॥५॥तेंचितें 
होउनी पाहें पां तूं कपा । व्यर्थ दाही दिशा चुडा नको ॥ २॥ सब्चिदानंदाचा 
खुंटला लवाद । तुटलाघे वाद जया ठायी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे वस्ती मोडिली 
परेची । वार्ता ओंक्राराची नाहीं नादीं 121 


अनुक्रमणिका 


दट संत बहिणाबाईचा गाथा. 


११ निर्गुणपर अभंग. 
ब्र 


३१० अक्षर क्षरलें रूपासी तें आलें । निर्गुण ते झालें सगुणारचें ॥१॥ पेल भीम!- 
तीरीं उभी विटेवरी । स्वरूपे साजीरी दिव्य मूर्ति ॥ २॥ विजातिय! केलें जालें 
कुळ नाम । निश्चया निःसीम नवल मोठे ॥ ३॥ अक्योभ ते शोभा पावलाहे 
केसा । बहिणी म्हणे दिद्या ब्यापोनीया ॥ ४॥ 

३११ ब्रह्मांडावेंगळी वेदासी निराळी । चोविसां आगळी विठ्ठलमूर्ति॥ १॥ 
धन्य ते आगळी घेती प्रेमसुरव । पह!ती श्रासुख विठ्ठलाचे ॥ २॥ सा चौ भञठरा 
अगम्य चोजवेना । तें हे मूर्ति जाणा पंढरीची ॥ ३॥ वेकुंठनिवासें स्वइच्छां 
नोर्मलें । अक्षर क्षरलें भक्तिसुखवा ॥ ४॥ अनंत ब्रह्मांडे जयाचे उदरीं । होती 
घडामोडी सर्वकाळ ॥ ५॥ बहिणी म्हणे ते हे पंढरीची मूर्ति । ठकारली 
व्याक्त विठ्ठलवेषं ॥ ६॥ 


१२ तुलसीमाहाल्यपर अभंग. 
-->*-$57£&न- 

३१२ जेथे नाहीं वृंदावन । ताचि जाणावें स्मद्मान ॥ १ ॥ राहो नय्रे तये ठायीं । 
एक घडी पळ पाहीं ॥ २॥ जेथें असे तुलसापान । तेथे आहे नारायण ॥३॥ 
बहिणी म्हणे विष्णु नांदे । तुलसीचे ठाया मोदें॥ ४॥ 

३१३ ब्रह्मा विष्णु वृंदावनी । शिव राहे तये स्थानीं ॥ १ ॥ धन्य तेची जीव 
जाणा । करीती जे प्रदाक्षिणा ॥ २॥ सव सिद्धी बृंदावनीं । येती तुलसीवंदावनीं । 
बहिणी म्हणे घ्रृंदावन । कल्यिगीं सुक्तिस्थान ॥ ४ ॥ 

३५४ गंगा आणि भागीरथी । ठाया तुलसीचे येती ॥१॥ होय दर्शन जयासी । 
तोचि देह पुण्यराशी ।। २॥ सर्व तीर्थाचे माहेर । एक तुलसी हें सार ॥३॥ 
बहिणी म्हण तुलसी जेथे । तेथे ती्थांचा संघात ॥। ४ ॥ 

३१५ तुलर्साचें पत्र । अले देवासी एकत्र ॥ १॥ नाहीं दोघां भिन्न भेद । 
दोघां एक तेंचि पद॥॥ २॥ तुललाचि पानीं । वसे राधा-कृष्ण दोन्ही ॥३॥ 
बहिणी म्हणे धन्य देवा । जया तुलसींची सेवा ॥ ४॥ 


अनुक्रमणिका 


तुळ ीमाहातम्ययर अभंग. ९ 


२१६ सवे तीर्थी जय! चाड । पुण्य सर्वोहूनी वोड । वंदावनीं एक आहे । तुलसीचे 
टया पाहें ॥ २॥ देव तेहतीस कोटी । येती तुलसीचे भटी ॥ ३ ॥ ब्रंहिणी म्हणे 
वंदावन । आहे वकुंठा-समान ।। २ ।। 

३५९७ देव न सांपडे मना । तरी जावें वृंदावना ।। ५ ॥ तेथे होय समाधान । 
स्वयें भेटे नारायण ।। २।! देव हारपला ज्याचा । वंदावनी भेटे साचा ॥३॥ 
बहिणी म्हण भाव खरा । पाहिजे तो गांठी बरा ॥ ४ ॥। 

३१९८ वृंदावनीं केला धांवा । म्हणे 'धांव रे केशवा ॥ १ ।। द्रोपदीसी पावे हरी । 
वृंदावनी निर्धारी ॥ २॥। वारी सकळ संकट | धन्य तुलसी सवी श्रेष्ठ ॥३॥ 
बहिणी म्हणे सर्व युग । वंदावनापाशी जाण 1 ४ ॥ 

३५९ चहूं वणोमाजीं जाण । दारीं करा वृंदावन ॥१॥। तुलसीसी भजा भावें । 
कदा चुपेक्षिजे देवें | २॥ भावें लावी तुलली-माती । तया होय तेचि साकत ।।२॥ 
बहिणी म्हणे लागे वारा । होय वेगळा संलारा ॥ ४॥ 

३२० देव, तीथे वृंदावन । अझिहोत्री यांचें स्थान ॥ १॥ धन्य स्थळ तें 
पवेत्र | संतलांधूंचे जें क्षत्र ॥ २॥ हो तीवेदांचें पठण । जेथ गार्याचिं गोठण 
॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे भाव 'घरा । देव वसे तेथें खरा ॥४॥ 

३२१ ऐलें देवांचे बोलणे .। बहुतां ग्रंथी अले जाणें ।॥। १॥ करीं माता-पिता- 
सेवा । तेथें वाल सदा देवा ॥ २॥ भजनापाशीं नित्य घांव । वराडिया ऐसा 
देव |। ३॥ बहिणी म्हणे स्थान तरी । पाहोनीयां वास करीं ॥ ४ ॥ 

३२२ तुलसी-वंदावनीं गायींचे गोठणी । बेसतां भजनीं देव जोडे ॥ १ ॥ 
नाहीं या संदेह पाहिञे विश्वास । साक्ष अंतरास येत असे ॥ २॥ नारायणे 
द्वेळें वृंदेसी वचन । तुज मी टाकोन न वर्ज कोठें ॥ ३॥ मग तें तुलसी जाली 
अंग वंदा । म्हणोनी गोविंदा प्रीति तीची ॥ ४॥ बहिणी म्हणे करीं तुलली 
स्मरण । होय उद्धरण तिहीं लोकीं ॥ ५ ॥ 





१३ ज्ञानपर अभंग 


“*9>4९९5- 
३२३ संलारिक ज्ञाने तरसी संसार । हा तुझा नि'घोर जाय वायां ॥१॥ या' 
लागीं तूं मूळ आत्मज्ञान साधीं । तोडोनी उपाधि अंतरींची ॥ २॥ स्वर्गाली 
जाशील तें जरी साघेलें । 5प्रथ तेणें गळें पूवे तुझें॥३॥ ब्रह्मांडी चढविला प्राणवायु 





१ थोर, पुष्कळ. २ जागे. 


अनुक्रमणिका 


७० खंत बहिणाबाईंचा गाथा . 


जरी । व्यर्थ तें अवधारी जाई र्या ॥४॥ मंत्र-उपासने साघालें देवत । श्रम तोचि तेथ 
फळा आला ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे शोध करीं आत्मत्वाचा । मग तुज कैंचा जन्म- 
सत्यु॥६॥ 

३२४ नाहीं भात्मज्ञान हाटामाजीं उभे । घेशील ते लोभे करोनीयां ॥१॥ 
पाविजे विवेकें सद्रुरूच्य़ाच संगे । कृपे पांडुरंगे पंढरीच्या ॥ २॥ आत्मज्ञान शेती 
पेरानी पावीजे । हिंडतां लाहिजे दिल्या दाही ॥३॥ आत्मज्ञान तपें तीर्थे नोहे 
प्राप्त । त्याजिली जरि आप्त संसाराचे ॥ ४॥ आत्मज्ञान नोहे पंचाम्रे साधीतां । 
धूस्रपानें वृथा केश होती ॥ '५॥ बहिणी म्हणे साधे सद्गुरूचेनि कृपे । जरी अनु- 
तापे दारण जासी ॥ ६॥ 

३२५ आत्मज्ञान डोळां दिसे ऐसें नाहीं । लक्षी जेसें पाहीं सनें कांहीं ॥१॥ 
बुद्धीचा उपरम होईल सवेही । आत्मज्ञान ठायीं पडे तेव्हां ॥२॥ आत्मज्ञान 
नोहे सुवणांचा गोळा । चंद्र-सूर्य मेळां लांपडेल ॥ ३॥ बहिणी म्हणे ज्ञान साधेल 
संगती । संतांचे निश्चिती बुद्धि-योगे ॥ ४॥ 

३२६ अझोवीण काष्ट जाविं नोहे जाण । तेसी स्थूलावीण वस्तु नोहे ॥५॥ ज्ञाना- 
वीण नोहे परी आत्मबाध । केलीया संवाद सांपडेना ॥ २॥ कोणता पदार्थ 
आहे वस्तूवीण । वायूचें श्प्शन नसे कोठें ॥ ३॥ बहिणी म्हणे आत्मा सर्वातर- 
ब्यापी । परी तो संकल्पीं अंतरला ॥ 8॥ 

३२७ पिंड ब्रह्मांडाचा करोनि उगवू । मग तो अनुभवू होय तुज॥३॥ विश्वी विश्वं- 
भर विस्तारळा जाण । पाहें याची खूण वेदशास्त्री ॥२॥ दुधामाजीं तूप आहे 
निश्चयेंसी । युक्ति काढायाली पाहिजे ते ॥३॥ बहिणी म्हणे देहीं आत्मत्व विचारी 

1 ब्रह्म ठुज उरीं उरली नाहीं ॥ ४॥ 

३२८ मनाचा चालक बुद्धीचा बोघक । पहातां आणीक कोण दूजा ॥१॥ 
परी तूं कल्पना सांडोनी पहासी । तरीच पावसी बह्मपद ॥ २॥ डोळ्यांचे पहाणे 
कानांचे ऐकणे मुखीचें बोलणें कोणाचेनी ॥३ ॥ बहिणी म्हणे तुझें शरीरींच पाहें । 
मग पुढे जाये हिंडायातें ॥ ४ ॥ 

३२९ प्रणवापासोनी तुर्शाचा विस्तार । करोनी विचार सार सेवी ॥१॥ 
साधनें कासया साधिदी पामरा । प्रणवींच खरा तुझा वास ॥ २॥ ओंकारापासोनी 
विस्तारले वेद । अक्षरांचा भेद घोळछावा ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे मूळ ओंकाराचें 
ज्ञान । जालीया निर्वाण ब्रह्म होसी ॥ 2 ॥ 

३३० भक्तिप्रेमसुख नकळे आणीकां । पंढितां वाचकां वेदिकांद्ी ॥ १ ॥ जीव- 
न्सुक्त जाला जरी आत्मनिष्ठ । भक्तिप्रेमसुख दुलंभ त्या ॥२॥ अभेदोनी भेद 


अनुक्रमणिका 


ज्ञानपर अभंग, छे 


स्थापिला प अंगीं । वाढवाय्रा जगो प्रेमसुख ॥ ३ ॥ वहिणी म्हणे देव कृपा करी 
कांहीं । तरीच हें ठायी पडे वर्स ॥३२॥ 

३३९ आकारले ते ते ब्रह्माचे सर्वही । मनांसाजीं पाहो विवेकाने ॥१॥ कासया 
हिंडली दृंडीसी शरीरा । विकड्प भीतरां वाउगाची ॥ २॥ ब्रह्मावाण दुजे नाढळे 


सबंथा । अनुभव शास्त्रा सव ऐसा ॥ ३ ॥ वहिणी म्हणे शोध करी तूं मनांत । 
चह्म सदोदित सर्व काळ ॥ ४॥ 


३३२ विश्वाकार ब्रह्म विस्तारळें सवे । पाहें सावयव ज्ञानामाजीं ॥ १ ॥ माया! 
म्हणदोनी ब्रह्म कां कल्पिसी । नसतें जीवासी बंधन तें ॥२॥ सुतावीण वस्त्र 


कायते होइल | घट ना होईल मार्तावीण ॥ ३॥ बहिणी म्हणे हेमार्वाण अलं- 
कार ! नघढ साचार जाण ऐसे ॥ ४३ ॥ 


३३३ गुळारवीग गोडी फुलावीण वाल । न दिले सायास केला जरी ॥ १ ॥ तैसा 
विश्वी ज्ञाण विश्वात्मा पाहिजे । अलक्ष्य सहजें एऱहवी तो॥ २॥ सूर्याचिय्रे मूती 
तेज सुसतावळें । तेही कळो आलें चेष्ठेने तें ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे तैसा ब्रह्म विश्व 
हरी | जागिजे हे खरी ज्ञानदृष्टी ॥४॥ 

२३४ देह अचेतन वर्तवीतें मन । उप्रापक त्रिसुवन साश्षिर्ष ॥ १॥ तयाचं 
स्वरूप पाहीं गुरुमुखे । सर्व तुझी दुःखें निवारती ॥ २॥ जागृती जागणें स्वभी 
साक्षिभूत । खुपुक्ती वर्तत साक्षरुपें ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे याचा घेई बरा बोघ । 
होय मना बोध त्रह्मपणीं ॥४॥ 

३३५ विकल्पेंचि सुटटि वाढलीसे जाण । विकल्पेंचि मन द्वैत मानी ॥१॥ 
करावें निरसन विकल्पाचें जाण । सग तूं पावन होली बापा ॥२॥ विकल्पोंचि 

जन्म विकल्पोचे स्रत्यु । विकल्पेंचि सत्यु हारपले ॥ ३॥ बहिणी म्हणे बारे 
विकल्प घातकी । केवीं होसी सुखी संगतीने ॥ ४॥ 

३३६ अवग्रूण जय़ाचे तय! न दिसती । म्हणोनांच होती केश तद्रा॥ १॥ 
काय करूं यासी न चले उपाय । इंद्रावण नोहे गोड कदा ॥ २ ॥ अझींचा तो ताप 
जाळी भलतेया । त्याचा गुण तया बरा वाटे ॥३॥ बचनाग मारक करी प्राणहानि । 
त्याचें त्यालागोनी न कळे कांही ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे जाण कोळसा हा शुभ्र । 
होईल तं अभ्र नभी कायी ४ ५॥ 


३३७ संचित हें जळे ज्ञानाचेनि मुळें । ज्ञान तें आकळे संतर्सग ॥१॥ 
म्हणोनीया संग धरावा संतांचा । मने काया वाचा निर्घारेसी ॥ २॥ इंद्रियांच्या 
द्वासि स्थिरावती मागें । साधूचेनि संगे पाहें पां रे ॥ २॥ द्वेताचा हरासै वासनेचा 
नाह । तुटतील पाश संतसंगे ॥ ४॥ अहकार जाय ममता देहाची । आसाक्ते 





१ कंव्डल ( एक प्रकोरचें कडू फळ, ) २ नाश. 


अनुक्रमणिका 


७२ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


कामाची संतसंगे ॥ ५॥ बहिणी म्हणे संग असावा निसंग । तोचि पांडुरंग 
पंढरीचा ॥६॥ 

३३८ संत तेचि देव संत तेचि देव । संत तेचि राव साधनाचे ॥१॥ ऐसा 
हा निधीर जयाचे मानसीं । फळेल तो त्यासी भव नेणे ॥ २॥ संत तेचि तप 
संत तेचि जप । संत ते स्वरूप इं्रराचे ॥ २ ॥ वहिणी म्हणे संत कृपेचे सागर । 
तार्थांचे माहेर तीथेरूप ॥ ४॥ 


३३९ संताचे सनत्चिध पालटे संचित । नवी सृष्टि होत क्षणे एके ॥१॥ ऐसे 
जाण संत अगाध गुणांचे । मने कायावाचें शरण होय ॥२॥ संतांचे वचना 
भानतेजवष्टि । दर्भा-अश्रा सृष्ट ठेविय्रेली ॥ बहिणी म्हणे संत होती जं 
कृपाळ । तेंच पर्वकाळ येती घरां ॥ ४ ॥ 


३४० संताचे सवनीं होय आत्मज्ञान । शांति क्षमा पूर्ण वोळंगती ॥१॥ 
म्हणोनी संवेसी असावें तत्पर । बुद्धि निर्विकार होईल ते ॥ २॥। संतांचे संगती 
होय चित्त्ाद्धे । महा अष्टसिद्धि द्वारपाळ ॥ ३॥ बहिणी म्हण संत कृपाळू 
जें होती तेंच ब्रह्मास्थति प्रगट होय ॥ ४ ॥ 


३४१५ शिष्य नव्हे तोचि जाणावा निश्चग्ने। सह्दुरूसी जो पाहें फार बोले ॥ १॥ 
शिष्य नव्हे जाण करि तोंडपिटी । अखंड चावटी ज्ञानगर्वे ॥२॥ साधु नव्हे 
तो हा गुरूसी विन्मुख । नाही ज्या विवेक सा'घु नव्हे ॥ २ ॥ बहिणी म्हणे साधु 
नव्हे तो सहसा । जयाच्या मानसा सुख नाही ॥४॥ 


३४२ निवत्तीसी नाहीं प्राक्तनाचें बळ । अनुभवी केवळ जाणती तें ॥ १॥ 
निधोरी आपुलें असत्य शरीर । मानोनी विचार सार घेती ॥ २॥ नाहीं दंड जेसा 
निःस्पृहीं रायाचा । तेसा प्राक्तनाचा निवृत्तीसी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे पाहें प्राक्तना 
चरेष्ट । प्रवात्ते हे श्रेष्ट मानो तया ॥ ४॥ 


३४३ शार्राराचें माथां वर्तते प्राक्तन । शारीर ते जाण प्राक्तनाचें ॥ १ ॥ ज्ञानि- 
यांचें मत देह हाचि मिथ्या । प्राक्तनाचीा कथा तेथें कोण ॥ २॥ प्राक्तन भोगवी 
भोग तो शारारो । ज्ञानिया अंतरी सुखरूप ।। २३ ॥ बहिणी म्हणे देह प्राक्तन 
तोंवरी । विचार अंतरीं निश्चयाचा ॥2॥ 

३४४ जळाले ते वस्र केसें पांघरेल । देंठीं का जडेल पक्त पत्र ॥१॥ तेथ 
ज्ञानीयास भासते शरीर । बां्घाल संसार केवीं तया ॥ २॥ जळांतील सूर्य प्रका- 
शेळ कायी । चित्रींचा तो पाहे आशि जाळी ।। ३॥ बहिणी म्हणे त्वचा सर्पीचिये 
विखे । मला तो नायके विवेकु हा ॥ ४॥ 


अनुक्रमणिका 


ज्ञानपर अभंग. ७३ 


३४५ भाजले तं बीज अंकुरेना कदा । न मिळेचि दघामाजीं लोणी ॥१॥ 
तेला तो ज्ञानिद्रा जन्म नेघे जाण । वासना भाजून वर्ततसे ॥ २॥ परीसा 
छागतां लोह तें पालटे । काळिमा हे भेटे पुन्हा केली ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे गोदा 
सिळाली सागरी । न येची माघारी त्र्यॅबकाते ॥ ४॥ 


३४६ साझोया हा मनें घेतला *उच्चाट । पहावें वैकुंठ पंढरी हे !!१॥ सांडो- 
नीया सव काम धास 'बैदा । वेधळें गोविंदा गोपीराजा ॥ २॥ अधरापासोनी 
अरदीयेळे चक्रे । इंद्रिये हीं वकत्रेकरोनीयां ॥३॥ प्राणाचा निरोध करोनी पाहिलें । 
निश्रियें गाईले नाम तुझे ॥ ४॥ तंव पुढें नाद गजताती नाना । तेथील धारणा 
ठाकिचेली ॥ ५ ॥ सोह ४७द तोही अरुताचे पाहें । लक्षी लक्ष जाये मिळो. 
निया ॥ ६ ॥ सद्भादित कंठ दाटतांचि मन । करोनियां स्नान चंद्रभागे ॥७॥ 
बहिणी म्हणे देव विठ्ठल पाहिला | द्तभाव गेला हारपोनी ॥ ८ ॥ 


३४५ विश्वाचे विठ्ठल विस्तारला स्व । विकारेंचि देव अंतरला ॥ १॥ ठको- 
निया बुद्धि ठसावली माया । ठुमकत गेलिया श्र्तामागें ॥ २ ॥ लंघिलीं साधने 
लक्ष हारपले । लघुत्व घतले साधनांनी ॥३॥ बहिणी म्हणे तो हा विठ्ठल पहातां 
आली अद्ठयता मना सहजे ॥४॥ 


३४८ चंचळ मानस चुकले चिद्रप । चढले प्रताप जयाचा हा ॥१॥ तेचि 
चैद्वभागा तेत करी वास । पुंडलीका घ्यास अखंडत्वें ॥ २॥ द्रवोनीया चित्त 
इड्य हारपले । चिट्रप संचले चिदाकाशीं ॥ ३॥ भागलीं संचितें भाग होतां 
शारिरीं । भाविली पंढरी भाव बळें ॥ ४ ॥ गाइलें हें वेदी पुराणे गरजेती । ग्वालन्य 
वर्णिती स्मृति जींची ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे ऐली चंद्र भागा जाण । सेथें अनुष्ठान: 
भक्त करी ॥ ६ ॥! 

३४९ वैद्याचा देह ब्यापियेला रोगें । मात्रा मागें त्यागे मूख तोची ॥ १॥ 
यालागीं पारखी करोर्नाय़ां जाण । होईल कल्य़ाग सवे तुझें ॥ २॥ आपणचि 
बुडे कासी लावि जेनां । तयाच्या वचना मूख मानी ॥३॥। धरी उपवासी 
आमंत्रीत लोक । सत्य मानी एक मूखं तोची ॥ ४ ।। बहिणी म्हणे अंगी जयाचे 
सामध्ये । सर्वही पदार्थ सिद्ध तेथे ॥ '५॥ 

३५० कल्पतरूंपाशीं मागतां कल्पिले । तामर्ध्य तें भलें तया अंगी ॥१॥ 
कासयासी शीण करिसी गा मन! । क्रिया ते निवांणा पावर्वाल ॥ २॥ चिंता- 
मणीपाश्ली मागतां चिंतेलें । भावना ते फळे सवे तुझी ॥३॥। कामधेनुपाशीं 
होती पूर्ण काम | परिसीं उत्तम लोह होये ।। ४ ॥ अस्रताजवळीं मागतां अमरत्व 





१ गौरव (१) २ लोकां, * आतुरता, 


अनुक्रमणिका 


७४ खंत बहिणाबाईचा गाथा. 


ज्ञानाचे पूर्णत्व पावशील ॥ ५॥. बहिणी म्हणे अंगी क्रिया ज्या समथ । 
सव ही पदाथ तयापा्शी ॥ ६॥! 

३५१ धन्य मानी मन विठ्ठला जग्राचें । चित्त निश्चयाचें स्वश्वरूपां ॥। २1: 
तयाचे संगतीं होग्र चित्त छुद्ध । अंतरो हा बांध प्रगट दिसे ।॥। २॥ निंदा आणि 
श्तुति जयासी समान । देह-अभिमरान नाही. जया ।। २॥। बहिणी म्हणे जया 
नाहीं द्वेतभाव । तोचि जाणा ठाव आत्मयाचा ॥ ४॥ 

३५२ तोचि भवरोग फेडील अंगोंचा । जयासी शांतीचा भाव देहा ॥१॥। 
इतर ते व्यर्थ दांभिक कासया । पाडिती संशयामाजी लोकां ! २॥ तोचि निर- 
सील भवपाकझ सर्वही । जया बोध देही सवेक्ाळ ॥ ३॥ तोचि दवडील माया! 
अंधकार । जयासी विकार नाहीं स्वश्ञों ॥ 2 ॥ तोचि उतर्राल विषय़विष पाहें । 
भूतकूपा राहे जयांमाजीं || ५॥। बहिणी म्हणे ऐली कराढी पररक्षा । पावखी 
अपेक्षा सहज गुणें॥ ६ ॥ 

३५२ सूर्य अभ्रामाजीं सांपडला जरी । काय तेज तरी उणें होये ॥ १ ॥ तैसा 
जाण खंत दसे प्रपंचांत । परि तो अतीत सर्व कमा ॥ २॥ सुवणे पुरिलें जरी 
पृथ्चो-आंत । काय तं हारपत तिय्रमाजीं ॥ ३ ॥ सूर्य उदकांत बिंबला आपण । 
तोय त्यालागून काय बाघे ।॥। ४ ।। वदन आदश बिंबलें दिसत । आरक्षाचे तेथें 
काय लागे ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे रंगी ठेविळा स्फटिक । रग त्या बाधक होईल 
काय ॥ ६॥ 


३५४ पत्र आणि तक्र वणेही सारिखे । झुन्न गार देखें पर्रास तोही ॥१॥ 
यरी त्यांचे गुण जाणते जाणती । मूर्ख ते मानिती समान हो ।। २॥ खुवणे (पितळ 
दिसे पीतवर्ण । गंगाजळ अन्य सारिखेंची ॥३॥ बहिणी म्हणे येथें पर्रक्षक जाणे । 
येर ते शाहाणे काय करूं ॥ ४॥ 


३५५ आकाशीं कावळा कार्रतसे गती । गरुड्पाक्षिरीती तचि असे ।। १ ॥ काय 
ते मानावे समान सजनीं । आपुलाल्या गुणी वोळखावे ॥ २॥ सू्याचिया तेजे 
वततसे जन । दीपही घरोन तेज वर्ते ॥ ३॥। गायगाढर्वाचें सारिखेंचि दूध ! 
परद्वारां निंद्य पातित्रता ॥४॥। तुळलींचा वृक्ष आणि तो धोतरा । फणस-हंद्रावनां- 
सम पाहे॥'५१॥ बहिणीं म्हणे ज्ञान पाहेजे अंतरीं । वस्तु तें निघोरी कळे तय़ा॥६॥ 


३५६ सुरत्रू म्हणोती बाभूळ मानिली । व्यथोचे ते गेळी भावना हो॥ १॥। 
यालागी वोळखी असावा नेटकी । येईल परिपाकीं गूण तया ॥ २॥ साखरेचा 
खडा गार एकदर्ण । हंस पक्षी जाण लारखेची ॥ ३॥ बहिणी म्हणे पट्डा विचा- 
रोनी मनीं । ज्ञान सवोहूनी श्र असे ॥ ४ ॥। 


अनुक्रमणिका 


ज्ञानपर अभंग. ७५ 


३५७ अहकारें देह धरी जीवदश्या । मग पडे सोसां संसारिक ।।! १॥। तेणेंचि 
अंतर पडलें मुळाशी । मग भोग सोकी नाना योनी ॥ २॥ अहकार वाढे स्त्रीघन 
लोभ ! माया ते स्वयंभ वाटली त्या ॥ २ ॥ बहिणी म्हणे याचा करावा विचार । 
आत्मज्ञान सार सांपडेल ॥ ४ ॥ 

३५८ स्त्रियांचाने खूपें माया जाली सत्य । घन्य मानी येथें चिष्त वाटे ॥१॥ 
येईल वेराग्य चिप्तामाजीं जेव्हां । आत्मज्ञान तव्हा डोय तुज ॥ २॥ हाव भाव 

इच्या कटाक्षाचे बाण । साहे ऐसा कोण भूमीवरी ॥ ३॥ बहिणी म्हणे मूळ 
नाजशासी कारण | स्व्रिया आणि घन मोक्षमार्गो ॥ 2॥ 

३५९ मद उतरेल एका दों दिसांत । सागर निवांत होईल तो ॥ १ ॥ परि 
जाण्या हे स्त्रियांसी भुलला । तो मद उतरला नाहो क्रैलो ॥ २॥। तपराज्यमद 
जाईल तो क्षणीं । आणिक ते जाणीं नाना मद ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे मद स्रीकामें 
वाढती । या मदा निवात्त नोहे मला ॥ ४॥ 


३६० वत्सापाशीं जेवी घावे ती गाउली । किंवा ती माउली बालका हो ॥ १॥ 
तेस भक्तीपःश्ों ज्ञान सहजस्थिति । सांपडे प्रताति आली मज ॥ २॥। पुष्पापार्शी 
जेवी भ्रमर युंगत । गुळासी गुंतत मक्षिकाये ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे तेले भक्ती- 
पाशी ज्ञान । अनायास खूण सांपडली ॥ ४॥ 

३६१ विश्वी विश्वंभर पाहे ज्ञानदष्टी । घेउनी कोटी वेदणाखे ॥१॥ काय़ 
उणें मग आपुल्या स्वसुखा । होउनीयां सुका राहे तेथे ॥ २॥ पुष्पांमानी वास 
नेणती ते नेत्र । घ्राणेविण श्रोच्र ब्यथे जाण ॥ ३॥ बहिणी म्हणे देवें व्य़ापियेलें 
जग ! ज्ञानदृष्टि चांग पाहिजे ते ॥४॥ 

२३६२ पाहजे तें ज्ञान सास्विक चांगळें । निद्ठेंद्द एकले एकनिष्ट ।॥। १ ॥ ते्णेचि 
तो बसे विश्वामाजी हरी। वाह्यअभ्येतरी वोतप्रोत ॥ २॥ असलया नेत्र सूर्य 
कस्तू (देस । पुष्पांचे विकासें फलप्रास्षि ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे सस्वगुणीं पूर्ण कृपा । 
तेंच आत्मरूपा पावशील ॥ ४॥ 

३६३ भेटी होय म्हणो जातां आलें द्वेत । आत्मा अखंडीत सवेब्यापी ॥ १ ॥ 
श्रति-स्सति-साक्ष सिद्ध कषिमतें । आत्म्य़ाविण रिते स्थळ नाहीं ॥ २ ।। कल्पना 
से मनीं वाढली अपार । तेणांचे अंतर आत्मयासी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे द्वैत जाय 
जं कल्पना । तेंच नारायणा पावशील ।। ३ ॥ 

३६४ विश्वरूप आत्मा भाविशील जरी । असत्य निधोरी विश्वाकार ॥ १ ॥ 
सद्रुरूकूपा ते होईल जे क्षणीं । वोळखसी जनीं जनार्दन । २ । दिसे ते तं लर्वहि 








१ अगदो; मुळोंच २ माशीचे शरीर . 


अनुक्रमणिका 


७६ संत बहिणावाईचा गाथा. 


मासेल सर्वथा । अकारलें ठा भास याचा ॥ ३॥ वहिणी म्हणे इड्या अर्तात 
बोलती । तयाची प्रचाति घेई का रे ॥४॥ 

३६५ इइग्र मिथ्या याचा घवोनी अनुभव । मर तुझा देव तुजपाश्लीं ॥ १ ॥ 
सद्रुरूचे पार्यी वोळंगे सववस्वी । मग तुज विश्वी विश्वंभर ॥ २॥ दृष्टि सत्य तेव्हां 
हड्य़ होतें सत्य । तुम्ही यथातथ्य शोध करा ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे चाचा वोसरली 
परा । इड्यंपणा थारा तेथ केंचा ॥। ४ ॥ 

३६६ इड्यत्वींच देव सांपडतां जरी । शास्त्रा ्थविचारी कोण घाचे ॥१॥। पाहें 
विचारोनी आपुळीचा देहो । हिंडशील मही कासयासी ॥ २॥ नेत्रासी गोचर 
होता जरी आत्मा । भजनसंभ्रमा काव काज ॥ ३॥ ब्रहिणी म्हणे दृश्य सवही 
मायिक । आत्मा तो सम्यक वेगळाची 1! ४॥ 

३६७ तीर्थ तपे त्रतें अलुष्टानें नाना । धरितां घारणा योग सुद्रा॥५१॥ न 
सांपडे त्यासी तत्व आत्मयाचे । जगीं या तें साचे कॉवि घडे ॥ २ || मास-उपवासी 
नाना कृच्छरें चांद्रायण । आत्मतः्व याने दृष्टी न पडे !। २ ॥ बहिणी म्हणे चक्रे 
भदुनीया मना । कांढिती पवना जयालागीं ॥ ४ | 

३६८ वैराग्यविराक्ते साधिती शम दम । धूस्रपारने नेम इंद्रियांचा ॥ १ ॥ परी 
त न साधे आत्मतत्त्व तय़ा । अद्यापि संशया न सांडिती ॥२॥ राज्य त्यजू- 
नीया बैसले वनांत । एक ते छग्रानस्थ सर्वकाळ ॥ ३॥ बहिणी म्हणे देव 
प्रपंची असतां । तरी कां हे अवस्था भोगीत ते ॥ ४॥ 


३६९ एक दिगंबर हिंडताती नझ । एक ते निमझ सवकाळ । ५॥ परित्या 
अद्यापि न सांपडे सत्य । सोलींव जें तत्व विवेकाचे ।।२॥ मुंडिती खंडिती दंडिती 
देहासी । एक मोनवेषीं हिंडताती ।। ३॥ बहिणी म्हणे जटा नखे वाढवूनी । 
हिंडती अवनी भ्रांतवेषे ॥४॥ 

३५७० इड्य नव्हे वस्तु हा खरा निघार । वेदेंही साचार हाचि केला ॥ १॥ 
सद्गुरू अंजन घालोनी पहासी । तरिच पावसी अःत्मयासी ॥२॥ सगुण 
मायिक नासेल सर्वथा । निर्गुण पहातां जाढळेना ।॥ २ ।॥। बहिणी म्हणे आतां 
विवेकाचा दीप । धवोनी स्वरूप पाहें डोळां ॥ ४॥ 

३७१ विवेक-वेंराग्य सदरगुरूची कृपा । होय तें सोपा आत्मबोधू 19१ ॥ नाहीं 
त्या संदेह निश्चय मानसीं । याचि साधनासी प्रवतीवें ॥ २॥ श्रवणमनन सदा 
निजध्यास । पुढें होय त्यास साक्षात्कारू ॥ ३॥ बहिणी म्हणे तुज पावावय़ा 
निज । उपाय सहज हाचि अले॥४॥ 

३७२ गीतार्थ पाहोन असत्य त्यजावें । सत्यासी भजांवं आदरेली ।॥। 9 ॥ मग 
तै सहज पावशील सुख । संसार्राचें दुःख सवे नासे ॥ २॥ माया-अविद्यचा नाश 


अनुक्रमणिका 


ज्ञानपर अभंग, ७७ 


विवेकाने । करीं तूं निर्वाण पावशील ॥ ३॥ ब्रहिणी म्हणे देहीं विरक्ते ठसावें । 
तरीच पुसावे परब्रह्म ॥ ७॥ 

३७२ वणीश्रमसेवा या वेदाचे निमित्ते । कर्म करी त्याते मोक्ष साघे ॥१॥ 
!वेत्त-शुद्धे होय विराक्ते सबळ । ज्ञानेंचि प्रबळ नाझ त्याचा ॥२॥ यथोचित 
कर्मफळा!चा तो त्याग । कर्त्वृस्व-विभाग अहत्यागे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे कमत्याग 
नाहीं कदा । करावें मयोदा नुलघोनी ॥ 8 ॥ 

३७० वेर्दे प्रतिपाद्य केलें अले कमे । मोक्षाचे हें वसे पाहोनीय्रां ॥ १ ॥ परी 
ले नेणती करितां चुकलें । तेणोंचे पावले जन्म-शत्यु ॥२॥ ब्रह्मचर्य आणि 
ग्रृह्ृस्थ वानप्रस्थ । आणिक संन्यास वेदमतें ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे वेद बोलिला 
नेटके ! क्रियपा२शी सुख दुःखें ग्रेती ॥ ४॥ 

३४५ वेदांरेसी नाही साउली आणीक । प्राणिग्रां विवेक सांगितला ॥ १ ॥ 
परी ते नेणती वेदार्थांचे वर्म । चुकोनिया कम आचरीती ॥ २॥ वेदाऐसा केंचा 
बाप या जगासी । कमीचि मोक्षासी पाववीता ॥ ३॥ बहिणी म्हणे वेद मोक्षासी 
कारण । परी क्रिया जाणपाहिजेत 1 ४॥ 

३७६ त्रह्मचर्यी जया जाली निर्वासन! । तेथेचेनीं न्षाणा मोक्ष तया ॥। १ ॥| 
नि्वांसना मूळ असावी नेटकी । आश्रमीं विवेको वेद बोले ॥ २॥ ग्रृहस्था- 
श्रमीं हेत निमालीया । तेथानीच तया मोक्ष पाहे ॥ ३॥ वानप्रस्थी विषय 
दालना निरलली । मुक्ति हे साधली तेथें तया ॥ ४॥ संन्यास घ्यावया मळ 
विषय-त्याग । येऱ्हवो प्रसंग नाहीं खरा ॥ ५॥ बहिणी म्हणे वेद प्रमाण तो खरा । 
आश्रमीं नि'धोरा मोक्ष व्हावा ॥ ६॥ 


२७७ वेदाचा आधार सवेही आत्रमां । वेदासी उपमा नाहीं खरी ॥१॥ 
यालागीं प्रमाण सर्वांसी हा वेद्‌ । आश्रमासी वंद्य महावाक्य ४ २ ॥। वेद तेंची 
वान वेद तेची घ्यान । वेद करी पावन वणेमात्रां ॥। ३॥ वेद तोची जप वेट 
तोची तप । वेद तो स्वरूप आत्मयाचें ॥४॥ वेद तेची तार्थ वेद अनुष्टान । चेद तो 
निर्वाण योगनिष्ट ॥५॥ वेद तोची योग वेद तोची याग । वेद तो संयोग जीवात्मया 
॥ ६॥ वेद तोची भाव वेद तोची देव । वेद तोची ठाव सवेज्ञाते ॥७॥ 
बहिती म्हणे वेद अमान्य जयासी । तेलीया खरासी घडे नर्क ॥ ८॥ 


३७८ वेदार्थ-विचारीं आत्मा दुरी नाहीं । सवोतरी पाहीं ओतप्रोत ॥ ५१॥ 
परी ते नेणती कड्पनेचे योगें । इंदिय्रांच्या संगे भ्रांत न्ञाळे ।। २।॥| आकाश 
ब्य़ापक्र जेथ अभ सवो । आत्सत्व अनुभत्रा तयापरी ।। ३ ।॥। ब्रहिणी म्हणे जैस 
अळंकारा सोने । आत्मा तेची खुणे वोळखावा ॥ ४॥ 


अनुक्रमणिका 


७८ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


२७९ आत्म्यावरी जग विस्तारले सर्व । विश्वासाजीं ठाव असे तया ।।१॥। पहा 
अनुभवे आपुलिग्रा मनीं । ब्रह्मा ब्रह्मपर्गा ब्रह्मानंद ॥ २॥ उदकी तरंग उगवले 
परी । तृषा ते न करी हरण को ॥। ३॥ बहिणी म्हण बीजी वक्ष आहे खरा । 
विवेकें चतुरा पाहें बापा ॥ ४ ॥ र 

३८० काष्ठामाजीं अश जेसा असे गुस्त । आत्मा सवगत तैसा असे ॥ १ ॥ 
विवेकें करूनी पडिनेल ठार्यी । महावाक्ष्य पाही शोध लागे ॥२॥ जळों सूर्य- 
बिंब दिसतसे जेसे । आत्मत्व हें तेखे वोळखावे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे आत्मा 
सर्वही व्यापक । परी तो निःशंक वेगळाची ॥४॥ 

३८२१ पद्मपत्र जेल उदकांत असोन । लिप्त नव्हे जाण जेणेंपरी ॥ १ ।। तेलाची 
तो आत्मा विश्वाकार भाले । ज्ञानियासी दिसे वेगळाची ॥ २॥ दुघ!माजी लाणी 
असोनी अलिप्त । नभ अखंडित घटी भाले ॥ ३॥ बहिणी म्हणे आत्मा वॉळ- 
खिज़े ऐसा । सद्रू-परेद्या वोळंगूनी ॥ ४॥ 

३८२ माया कोठूनिया जालिसे निमीण । इचे अधिष्ठान वोळखावे ॥१॥ 
सास्त्रिक बुद्धिने सद्रुरूची छृपा । वेदार्थ बई पां विवेकंस्री ॥२॥ कोठोनिय! जाली 
कैसी विस्तारली । माया विवंचिली पाहजे ते ॥ ३॥ बहिणी म्हणे माया सत्य 
की असत्य । विचारुनी तथ्य स्वाकारिजे ॥ ४॥ 

३८३ स्फूर्तिरूप जेथें मायेचा उद्भव । प्रपंचासी ठाव मूळ तेथें ॥ ३ ॥ ब्रह्म 
एकले त गमेना म्हणोनी । स्फूर्ति हें चिंतनें स्वसंवेद्य ॥२॥ उदकॉ बाभूळ होऊन 
निर्माण । तणे ते जाण आच्छादिलं ॥ ३ ॥ तेली जाली जाण ब्रह्मींचीच माया । 
लपोनिया तया प्रगटली ।। ४॥ आसवे पांसाव धूश्राची उद्चत्ति । तयांची प्रदीप्ति 
लोप करी ॥ ५ ॥ डोळ्य़ाचें पडळ डोळीग्रासी रोधी । काजळी ते बाधी दपिकासी 
॥ ६ ॥ आंब वृक्षी होय़ कां बरें निमोण । तयार्सांच जाण आच्छादिले ॥७॥ 
बहिणी म्हणे तेली माया आच्छादित । लट्ररूचा हस्त नाहीं तरी ॥८॥ 

३८४ सल्य म्हणो जरी मायेखी तत्त्वतां । तरी निश्चितार्था असत्यची ॥१॥ 
न कळोचे पार इचा विधातिया । वेदांतेही ठाया नये खरी ॥ २ ॥ असल्य म्हणतां 
प्रत्यक्ष दिसत । कोण इचा अंत घेऊं शके ॥ ३॥ बहिणी म्हणे वाचा खुंटली 
वर्णितां । कोग तो तत्वाचा शोध करी ॥४॥ 

३८५ सत्यसत्यातीत मायेली म्हणतां । आलाले दस््वतां नागवण ॥१॥ 
दीजञेविण धृक्ष की द्विजेविण पक्ष । बळेंविण दक्ष केवीं घडे ॥ २॥ सूर्याविण 
रइमी जळेविण तरंग । पुष्पेंबिण भुंग केवीं पाहें ॥ २॥ बहिणी म्हणे माया सत्य 
ना असत्य । दोहीली अतीत केवीं घड ॥४॥ 


अनुक्रमणिका 


ज्ञानपर अभंग. ७९ 


३८६ वांझेच्या पुत्रासी नपुंसककन्या । दिधली त्याच्या दुझा चला जाऊं 

॥ सेसी जाण माया सत्य ना असत्य । तिचें तें शाश्वत केबी बापा॥२॥ सराजळें 
जेवीं तृपा बोळविली । जिवे मेल्या भरली तरळ जैसी ॥ ३॥ बहिणी म्हणे 
मिध्या म्हणो नेदी कदा । सत्य याचि शब्दा स्तब्च ठेले ॥ ४॥ 

३८७ ऐसा होय व्यवदार । जेणें राहे मन स्थिर । १ ॥ हाचि माय्रेचें निरसन । 

जाणे गुरूगम्य खूण ॥ २॥ राहिलीया तळमळ । तोचि उपदेश सबळ ॥ ३॥ 
शब्दज्ञान करिशी सोस । तेथे केंचा मायरोनाश ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे राहे सोन । 
हेंचि श्थिरप्रजखूण ॥ ५॥ 

२८८ तळमळ नैेराकारी । जाली माया तेची खरी ॥ १॥ हा तो अनुभव 
संतांचा! । पाहें ग्रंथी आहे लाचा ॥ २॥ रूपी वेद झाला मुका । इतरांचा कोण 
ळेखा ॥। २॥ नाहीं शब्दाचे तें काम । पाहा शेषें केला श्रम ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे 
श्राय्या जाला । तव्हा अगाकार जाला ॥ ५॥ 

३८५९ ह्याचि पुराणीं विचार । केला बुद्धि करी स्थिर ॥ १ ॥ करी गुरु उपदेश । 
तेथें मोर्नेंची प्रवेश ॥ २॥ शब्दमाया नाहीं भिन्न । धरुता' सांगितली खूण 
॥ ३ ॥ शब्द नव्हे रामराम । पार्वतीला सांगे शिव ॥४ ॥ बहिणी म्हणे ब्रह्मरस । 
सेवीं का रे सावकाश ॥५॥ 

३९० म्हणे राम ब्रह्मरूप नाहीं । तोचि खळवादी पाहीं ॥१॥ नामरूप दोन्ही 
एक । ह्याचे वेदींचा विवेक ॥ २ ॥ उपनिषदांचे सार । रामरूप निर्विकार ॥२॥ 
नाना इतिहास वाती । नामरूपींच तत्त्वतां ॥। ४ ॥ बहिणी म्हणे नामसार । हेचि 
उन्मनी निघोर ॥ ५ ॥ 

३९१ ऐका चोवाचें विवरण । स्थान मान कळा जाण । देह अवस्था निदान | 
संकर्लात ऐकावें | १ ।। कोण स्वर कोण वाचा । अभिमानी ह्या देहाचा । शक्ति- 
श्वान अभिप्राय गुणाचा । बोलिजेल ॥२॥ प्रणवाचा कोण चरण । कोण वेद तेथींचा 
जाण हें स्वानुभवें जग्रा ज्ञान । स्वयें तो आपण परमात्मा ॥२॥ हें अतुष्टुप्‌ कथन । 
पंचिकरणामाजीं विवरण । आशंका नुपजे ऐसखियानें । करांनी जाण ठेविलें ॥ ४ ॥ 
नासे तो ज्ञानप्रकाश । जो कां ब्रह्मविद्येचा सोरसं । आत्मत्वाचा घोष ! परम- 
हंस सुगुटमणी ॥ ५ ॥ त्यासाजीं कार्यकारण । काढियेळें वाचाविवरण | ते 
ऐकावी स्थानमानें । संकालित मार्गे ॥ ६॥ जशथ्रें महाकारण देह । तेथे तुर्या- 
वस्था होय । अभिमानी प्रगात्सा पाहें । भोग हे स्वानंदाचा ॥७।!स्थानते 
मृश्रेनी जाण। ज्ञान शक्ति जाणिजे खूण | छुद्ध सात्विक तो गुण । मात्रा जाण 
ओंकाराची । चौथा चरण प्रणवाचा । उद्धव भधवेण बेदाचा । प्रकाश घोडषा 








१ मार्येचा नाश. २ प्रसाद. 


अनुक्रमणिका 


८० सेत बहिणाबाईंचा गाथा. 


कळेंचा । बारा जनींचा राहवासू ।। ९ ।। तथोचे हे ज्ञाण परावाचा । जेथें उछेख 
उन्मेषाचा । ओघ चाले सत्रावीचा । बह्यांनद सुखाचा राहेवासू ॥ १०॥ स्थान तें 
नाभिकमळ । अंतःकरण तें निमळ । हे परेचें निजस्थळ । जाणती कुदळ अलु- 
भवी ॥ ९१ ॥ पदग्रेतीचा जेथें रहिवास । तेथे अष्टदळ कमळाचा विकास । 
नैगुष्टमात्रप्रमाण प्रकाश । दीपवत क्रीडतसे ॥ १२ ॥| कारण देह सुपुप्तीच्या 
अवस्था । प्रज्ञाभिमानी आनंदभोग तत्वतां । हृद्यस्थान शाक्ते देखा । युण ताभस 
चर्तत॥१२॥मकारमात्रा जाण।प्रणवाचा तिलरा चरण | वेद तो आपण|सामकं जाणिजे 
॥ १४॥ तेथे उन्मेषाचा ध्वांने । सूक्ष्म स्वर ये उमटोनी । पर्यंती नाम तिजलागुनी 
जाणावी सजना स्वानुभवें ॥ १५॥ आतां मध्यमा वाचा जेथ । लिंग देह 
जाणिजे तेथ । अवस्था ते विशेष । स्वम ज॥गेजे॥ १६॥ अभिमानी तो तैजंस 
अत्युक्त भोग सावकाश । कंठस्थानी राहेवास । करी घोष महानाद ॥१७॥ तेथे जाण 
द्रवशक्ति । गुण तो रजोगुणस्थी । मात्रा ते उकझाराची । प्रणवाचा दुलरा चरण 
॥ १८॥ तेथ यजुर्वेद आपण । करी घोषाचें उच्चारण । परी वेखरीवांचून । न कळे 
कांहीं ॥ १९ ॥ आतां वेखरी नांदे जेथे । स्थूळ देह वर्ते तेथ । अवस्था जागरूती 
चतंते । अभिजाणिजे सुविश्व पे ॥ २० ॥ युक्त भोग तेथींचा । रहिवाल तो 
नेत्रांचा । गुण सास्विकाचा ।-मिश्रित पाचा वर्तत ॥२१॥ मात्रा तीन अक्षरांची । 
महिमा ते प्रथम चरणाची । जे कां मूळ प्रणवाची । तररग्वेदाची जाणिजे 
॥ २२ ॥। तेथ्रे वेखरराचें स्थान । करी वत्तिताक्षरां उच्चारण । शब्दापशब्द आपण । 
कळती जाण उच्चारणीं ॥ २२ ।। पुढें विस्तार सांगता । तरी विस्तारेल ही 
चार्ता । म्हणोनि संकलित कथा । जण तत्वतां सांगितली ।!२४॥ या चोवाचेचें 
एकाचि स्थान । व्यतिरेकान्वग्रे केल आपण । त्यासी म्हणणें आत्मज्कान । स्वरूप- 
ज्ञान कळावया ॥ २५ ॥ वरकड होसी तूं कें ज्ञानं । घातैमात कवित्व बोधेणें । 
पुसों जातां अभिमाने । प्रवर्ते जाण मुष्टिघाता ॥ २६॥ परि या ज्ञानाचा सोरसु ! 
नेघेचि तो मंदविलासु । भुलोनि सन्मानदाराच्या सुखासू । तेया जनासी हें न 
मानत ॥२७॥ जया स्वहित करणें । तेणें झुद्ध भावार्थ धरणें । करावें भध्यात्सज्ञान 
शोधणे । जेणें लाधे निधान परब्रह्म॥२८॥ बहिणी म्हणे गुरुकृपा जेथे । ज्ञानासी काय 
उणे तेथे । परी निष्ठाबळ पाहिजे यथाथ । तेव्हां भगवंत प्राप्त होय ॥ २९ ॥ 

३९२ चुंबक चालवी लोखंडा प्रत्यक्ष । केश हे तयास जेसे नाहो ॥ ५ ॥ तेवी 
ज्ञात्मा सवे करोनी अकता । पाहें तूं स्वाचेत्ता वोळखोनी ॥ २॥ सूर्याचेनी 
ज्ञेवी भासे सुगजळ । जनक्रिय़ा सकळ सूर्ययोगे ॥ ३ ॥ ब्रहिणी म्हणे आत्मा 
छऐेसा जया कळे । तयाचा मावळे जन्मस्ृत्यु ॥ ४ ॥ 





2 मुद्दल, भांडवल. २ तेजस्वी. २ कल्पित व चमत्कारिक गॉट, ४ समजावून सांगणें, 


अनुक्रमणिका 


१४ नाममहात्म्यपपर अभंग. 
-"-१७>०>९%७)-८><७-- 


३९३ नामसंकीर्तन सदा सर्वेकाळ । अखंड प्रेमळ देह ज्याचे ॥ १ ॥ तयासीच 
भक्ति म्हणावी निधोर । जाणती उत्तर ज्ञानवंत ॥ २॥ क्षण एक काळ जाऊं नेदी 
स्ति । आवडी हे चित्ता पांडुरंगी ॥ ३॥ बहिणी म्हणे जीव जाईल सर्वथा । 
काळ जाऊं नेदी रिता नामाविण ॥ ४॥ 

३९४ जलावीण मीना होय प्राण सोटी । तेस नाम पोटीं आवडेज्या ॥ १ ॥ 
भाक्ते हे तयासी सज्ञान बोलती । ग्रेर ते जल्पती वाउगेची ॥ २ ॥ तृथाक्रांता जेवा 
उद॒काची आवडी । तैसी जया ओढी संकौर्तनीं ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे वांझ इच्छिती 
बाळक । तैसे नामखुख आवडे त्या ॥ ४॥ 

२९५ भक्ति नाही हाटी घेईजे विकत । हिंडतां वनांत सांपडेना ॥१॥ चिप्ता- 
चिये साठीं भक्ति हे साधेल । आणिक जे बोल वायावीण ॥ २ । भक्ति नाहीं 
पाहीं जाणिवचे घरीं । घनाड्यसादेरीं सांपडेना ॥ ३ ॥। भक्ति नाहीं राजा-प्रधा- 
नाचे घरीं । भक्ति नाहीं पारी चौधरींच्या ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे भाक्ते साधावया 
एक । पाहिजे विवेक पूर्ण देही ॥। ५॥ 

३९६ भाव तेथें भक्ति, भक्ति तेथें ज्ञान । ज्ञाने समाधान होय चित्ता ॥ १ ॥। 
मग तूं सहज समाधि पावसी । चित्त नामापाशीं लीन होतां ॥ २॥ संतसमा- 
गरमी असोनी श्रवण । सदा सावधान अनुक्रमीं ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे भक्ति पाहिजे 
कारण । मग त्या निर्वाणपदप्रास्ि ॥४॥ 

३९७ भाव आुद्ध तरी मोक्ष तया शुद्ध । यासा ग्वाही वेद पहा तुम्ही ॥ १ ॥ 
अत्युद्ध तो भाव करी घात सवं । अंगीं वसे गर्व तयाचिया ।॥। २॥ भक्ति हेचि 
मोक्ष भक्ति हीच साक्ति । भाक्ति ते विराक्त सत्य खरी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे भाक्ते 
पाहजे सुद्दढ । मग तया गूढ कालयारचें ॥४॥ 

३९८ गुरुमंत्र देव ओषघ भावार्थे । फळ एक चित्ते पाहें ऐसे || १॥। याचिया 
निघोरें मावार्थैसी भज । हृदर्यांचे गूज सांगतले ॥। २॥ पाषाणप्रतिमा भावें 
भजलीया । इच्छितसे तया फळ पावे ॥ ३॥। बहिणी म्हणे ज्याचा भावार्थ 
चोखट । तयासी वेकुंठ रोकडेंची ।॥। ४ ॥ 

३९९ भावार्थ वाल्मिका आला तो फळासी । जाले सप्तक्रषे भावार्थैची ॥ १॥ 
यालागीं भावार्थ असावा साधकां । कारितसें रंकां राज्यानाधि ।। २ ॥। कोशिकासी 





१2 भय. २ व्यर्थ. 


द 


अनुक्रमणिका 


८२ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


भाव फळा आला सत्य । भावार्थ अगत्य पाहिजे तो ।॥ ३ ।। बहिणी म्हणे भाव 
इच्छाफलदानी । पावसी निर्वाणी सोक्षपदा ।। ४ ।। 

४०० भक्तिबळें इच्छा पुरवितो देव । आला अनुभव पुंडालिका ।। १ ।॥ म्हणो- 
नियां भक्ति असावें कारण । आहे नारायण भाव तेथें ।॥।२॥ पक्क तुलसीपत्रा-आंत 
प्रवेद्यून । तुळसी भगवान तुका नये ॥॥ ३ ॥। द्वोपदीचीं वस्त्रें स्वयें जाला देव । 
पोह्यासाठीं गांव सोनीयाचा ।। ४ ।। भाजीचीया पानें तृसत केले क्षी । भावे 
गणिकेसी वकुंठ तें ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे भाव तोचि आम्हां देव । नाहींया 
संदेह अणुमात्र ।। ६ ॥ 

४०५ भावार्थांचे दावें देवाचिय़्रा गळां । तयासी मोकळा कोण करी 1 ९॥ 
विचारितां जन्म सोशी गभंवास । द्वारपाळ त्यास करी बळी ।॥ २ ॥ भावार्थांचे 
खुटीं बांधिला हा देव । सोडी ऐसा राव कोण आहे ।!। ३॥ बहिणी म्हणे भाव- 
तंतु कोण सोडी । भावार्थ-परवडी देव ज्ञाणे ।।४1। 

३०२ पांचां विषयांचा समूह एकत्र । होउनी परत्न अंतरलें ।॥ १ ॥ यालागी 
संगाति उपायग्र ते भळे । आपणही केळे तरावदय्रा ॥ २॥ कुरंग तो जाण नादासी 
वेघला । प्राणासी सुकला क्षणामाजी ।। ३।। स्प्षे करोनीयां सांपडला हस्ती । 
मारी नेम हाती पहासी तू ॥ ४ ॥ पतंग ख्पासी भुलोनी दीपकॉ । प्राणे गेला 
दुःखी होडनीयां ॥ ५ रसनेचा छोभ धरोनियां मीन । न लागतां क्षण जीवें 
गेला ।॥ ६॥ भ्रमर गुंतला कमलीनी-गंधें । गेळा प्राण वेघें तये वेळो ॥ ७॥ 
बहिणी म्हणे पांचा विषय पांचजण । वेंचुनियां प्राण न खुटती ।॥। ८॥ 

३०३ नामेंविण क्षण जाऊं नेदी घढी । चित्तासी आवडी सर्वकाळ ॥ १ ॥ 
भजन हें तथा बोलिजे देवाचें । मनें कायावाचे समर्पिलें ॥ २॥ संतसमागमीं 
श्रवणाची आर्त । चित्तीं अखंडित म्रेमभाव ॥ ३ । बहिणी म्हणे मन नेणें विषय- 
खुख । नित्य ज्या हरीख नामपाठीं ।| ४ ॥ 


">> £€- 
्त्र्ल्व्व्ल्स् 


अनुक्रमणिका 


१५ ब्रह्मकमेपर अभंग. 
02-22 च 

४०४ तपाचे साम्ये आहे बहु मोठें । पाहीं तं वरिष्टे मागील ते॥ १॥ 
विश्वामित्रें सूष्टि केलीसे दुसरी । जाण तपावरी गायत्रीच्या ॥ २॥ वासिष्ठ घरित्री 
दुर्भाचिय अग्री । ठेविली सामुग्री तपाची हे ॥ ३ ॥ सूये-तेज आलें समक्ष साक्षीसी 
तयाच्या तपासी कोण वणी ॥ ४ ॥ अगस्तीनें केळ आचमन सिंधूचे । तप हें 
तयाचे अति उग्र ॥ ५॥ बहिणी म्हणे तप जयापाशीं असे । तयासी सायास 
कासयाचे ॥६॥ 


२०५ वणीमाजीं एक त्राह्मण वरिष्ठ । ऐसे मागे श्रेष्ठ बोलियेले ॥ १ ॥ म्हणोनी 
ब्राह्मण पूजावे आदेरे । मोक्षाची तीं द्वारें प्राणियासी ॥ २ ॥ ब्राह्मणाचे सुखी 
सदा वस वेद । जाणताती भेद अर्थ त्याचा ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे देव वाहे ज्याची 
लाथ । हृदया विख्यात असे ठावें ॥ 2 ॥ 

४०६ ब्राह्मणाचे मुखें तृत होय देव । पहा अनुभव रोंकडा हा ॥ १॥ यालागीं 
ब्राह्मण वंदावें मस्तकीं । शास्त्रे समस्त कीं बोलताती ॥ २॥ ब्राह्मणाचे मंत्रे 
पाषाणी प्रतिष्ठा । घारेलिया निष्ठा प्रगटे देव ॥ ३॥ बहिणी म्हणे देव कल्युगीं 
हेचि । ऐसी हे वेदाची असे साक्ष ॥ ४ ॥ 

३०७ ब्राह्मणाचे तीथर प्रास्त होय जया । प्रथ्यीचींही तया घडती तीर्थे ॥ 9 ॥ 
यालागीं ब्राह्मण श्रेष्ठ सर्वापेरी । जयाचेये द्वारी सवं सिद्धि ॥ २॥ ब्राह्मणाची 
कृपा होय जयावरी । कल्याण तो वरी कल्प कोटि ॥ ३॥ बहिणी म्हणे ज्याचे 
दर्शनीचि पाप । जाय आपोभाप जळोनियां ॥ ४ ॥ 


४०८ ब्राह्मणाची सेवा घडे एक क्षण । इच्छा होय पूर्ण अंतरींची ॥ १॥ 
म्हणोनी तयासी भजावें पूजावें । आदरें घालावें लोटांगण ॥ २ ॥ व्राह्मणाचे काजे 
वेंचालिया प्राण । इंद्रपदीं जाण वास तया ॥ ३॥ बहिणी म्हणे ऐसे ब्राह्मण हे 
थोर । मोक्ष हा किंकर तयांपाशीं ॥ 2 ॥ 

२०९ ब्राह्मणाची आज्ञा देव वंदी शिरी । मुक्ति आज्ञाधारी जयापा्शी ॥१॥ 
यालार्गी ब्राह्मण तारक कलिवुगी । धन्य तेचि जगो सेविती त्या ॥ २॥ ब्राह्म, 
णाचे देहो मूर्त भगवान । वेद्‌ तो आपण मुखीं जया ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे त्यांचें 
काय वर्णू “एक । शरीर विवेकखूप त्यांचे ।४॥ 








१ *ती? हा शब्द जुन्या प्रतोंत आहे, व तो उक्त आहे. पाठभेद ! सं० वि. ना. 
कोल्हारकर, २ पेक्षां 


अनुक्रमणिका 


८४ सेत बहिणाबाईंचा गाथा. 


४१० 'चहूंवणीमाजीं वरिष्ट ब्राह्मण । समीपता जाण मुक्ति त्यांसी ॥१॥ 
ब्रह्मची ब्राह्मण बोलताती श्राति । वचन वंदिती लोकत्रय ॥ २ ॥ ब्राह्मण जालीया 
नाहीं अघोगति । देव सर्व ध्याती ब्राह्मणासी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे जें हे गायत्रीचे 
स्थळ । पहा या केवळ देह ज्यांचे ॥2॥ 


४११ ब्राह्मण कोणासी म्हणावे निश्चित । पहावा हा अथ विचेकेंची ॥ १॥ 
मग ते वंदाचे भजावे सप्रेसें । मोक्षदानी नेमे वेदवाक्य ॥ २॥ जीव, देह, जाति, 
वर्ण, कमे, धस । पहावे तें वमे शोधानियां ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे ज्ञान । पांडित्य 
ब्राह्मणीं । विवेकेंकरोनी पहा चित्तीं ॥ ४॥ 


४१२ जीव हा ब्राह्मण म्हणावा इत्यर्थ । तरी येथें अर्थ सांपडेना ॥ १ ॥ सर्वो- 
ठायीं जीव सारिखाचि एक । पछ्छु पक्षी देख चांडाळादि ॥ २ ॥ पुढें जीव होती 
मागें बहु झाले । ब्राह्मणत्व आलं नाहीं तया ॥ ३॥ बहिणी म्हणे जीव प्राणि" 
मात्रीं एक । ब्राह्मणत्व देख म्हणों नये ॥ ४॥ 


४१३ देहाचे ब्राह्मण म्हणों जरी आतां । न घडे तत्वतां विवेक दष्टि ॥५॥ 
विचारोनी आधीं ब्राम्हण तो कोण । मग तूं भजोन सुखें राहें॥२॥ देह हें 
सर्वांचे एकाचे जाणिजे । पंचभूते सहजे तें सवाठायीं ! ३॥ तारुण्य वाधेक्य बालत्व 
देहासी । जाणावें जिवासी स्थान तेंचि ॥ ४॥ देह तेथें जीव जीव तेथे देह | 
ब्राम्हण तो काय म्हणों तया ॥५॥ बहिणी म्हणे सव योनींदी शरीरें । सारिखींचि 
बारे विवंचिती ॥६॥ 


४९४ जरा स्वृत्यु भय सवीसीं समान । तरी ते ब्राम्हण म्हणा केस ॥ १॥ 
यालागीं विवेक धरानी मानसा । * ब्राम्हण ' पदासी वोळखावें ॥ २॥ माता- 
पितयाच्या जाळले शरीरा । त्रम्हहत्या नरा काविं नोहे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे देह 
ब्राम्हण तो नव्हे । विवेक-वेभवें विचारितां ॥ ४॥ 


४१५ आतां वणे हाची ब्राम्हण म्हणावा । तरी तो अनुभवा नये कांहीं ॥ १॥ 
ब्राम्हण वेगळा वणाही अतीत । पहातां निश्चित भासतसे ॥ २॥ श्वेत तो व्राम्हण 
क्षत्रिय आरक्त । वेड्य़ वर्ण पीत नाहों ऐसं ॥३॥ कृष्ण वणे शूद्र नाहीं ऐसा भेद । 
आयुष्याचा बांध सारेखाची ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे वणे ब्राम्हण तो नव्हे । विवे- 
चूनि पाहें मनामाजीं ॥५॥ 


४१६ आतां ' याती ' लागीं म्हणावें ब्राम्हण । तारे तें निर्वाण नये चित्ता 
॥ १॥ निरसोनी सवे विचारा वदातें । उरे ते॑आयरतें वोळखावे ॥ २ ॥ क्रराषि 
श्शगी झाला स्गीचिये पोटीं । गोंतम शेवटीं कुश्ास्तरणीं ॥ २॥ जंबुक तो क्रि 


अनुक्रमणिका 


ब्रह्मकमेपर अभंग. ८५ 


जन्मला जांबुळी । वाल्मीकाची कुळी वारुळीं ते ॥ ४ ॥ केवतैकी-पोटीं व्य्मास तो 
जन्मला । विश्व[मित्र जाला क्षत्रणीचा ॥ ५॥ वसिष्ठाचा जन्म उर्वशी-उदरी । 
अगास्ते निर्घारीं कलशोक्भव ॥ ६ ॥ नारद प्रसिद्ध ठाउका सर्वोसी । दासी हे 
अळी प्रसवली ॥ ७ ॥ बहिणी म्हणे याति नव्हाचे ब्राम्हण । ब्राम्हणाची खूण 
गळीच ॥८॥ 


२१९७ म्हणों जरी आतां ब्राह्मण पंडितां । न मानें तत्त्वतां मना तेंही॥ १३ 
जाणता विवेक निवडी तो बरा । ब्राह्मण तो खरा ज्ञानवंत ॥ २ ॥ क्षत्रिय वेश्‍्य 
शूद ब्राह्मणादि सर्व । पाडत्य अपूव करिती सव ॥ ३ ॥ पद-पदर्थाचें कारेती विव- 
रण । सव वर्ण जाण काब्यअर्थ | अविंधादिक ही करिती पांडित्य । ब्राह्मण त्या तथ्य 


कोण मानी ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे ऐसें वोळखावे जनीं । ब्राह्मण निर्वाणी कोण 
॥५॥ 


४१८ आतां म्हणों जरी कर्म तें ब्राह्मण । चहूं वणी जाण कर्म आहे॥ १ ॥ 
म्हणोनी म्हणावें कर्मिक ब्राह्मण । आहे ताचे खूण वेगळीच ॥ २ ॥ आपुल्याचि 
कमी वर्तताती वर्ण । तयासी त्र!ह्मण म्हणों नये ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे कर्म विचा- 
स्तां पाहें । ब्राह्मणत्व नोहे कमासी तें ॥ ४॥ 

७५९ शाखासी प्रमाण आपुलालें कर्म । वर्णाचा स्वघर्म आचरती ॥ १ ॥ 
तयांसी ब्राह्मण केसोने बोलिजे । विचार हा कीजे मनामाजीं ॥ २॥ कोणे वणी 
कर्म शास्त्र न बोलेची । आज्ञा समर्थांची सवोबरी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे वेदाप्रमाणें 
चालती । सदै त्या बोलती ब्राह्मण केवीं ॥ ४॥ 

४२० आतां धर्म यासी म्हणावे ब्राह्मण । तारि हे अप्रसाण दिसतसे ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण ते भिक्च जाण ते जाणती । ज्ञानी ओळखती आत्मदृष्टी ॥ २॥ ब्राह्मण- 
क्षत्रिय-वेश्‍्य-द्यूद्रां जाण । घर्म हा प्रमाण सांगितला ॥ ३२ ॥ अन्नदानद्रन्यगोदा- 
नादि सव । चहूंवणीं भाव सारिखाचि ॥४॥ बहिणी म्हणे घम नव्हे तो ब्राह्मण । 
ब्रह्मपरीक्षण वेगळेंची ॥५॥ 

४२१ स्वर्गलोकप्रास्ति होय जया धर्मे । ब्राह्मण उत्तम तेही नव्हती ॥ १॥ 
ब्रह्म जाणे तोचि ब्राह्मण बोलिजे । येर तें सहजे ब्रह्मबीज ॥ २॥ नाना यज्ञ दान 
अद्धुष्ठान तप । ब्राह्मणाचे रूप तेंही नोहे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे किती सांगावे 
मनासी । आळखी हे केली ब्राह्मणाची ॥ ४॥ 

२२ ब्राह्मण तो एक सांगेन इत्यर्थ । जेणें हा वेदा्थ सांठाविला ॥ १ ॥ वेदांही 
प्रमाण तोचि असे केला । वरिष्ठ ता भला गुरु सर्वा ॥ २॥ थोर नाहीं दुजें 





१ “ मनासी ? च्या ऐवजी “ जनासी ! असा शब्द असायला पाहिजे होताः परंतु 
जुन्या व नव्या प्रसिद्ध झालेल्या प्रर्तातही “ मनासी ? हाच शब्द आढळतो; वास्ताविक 
पहातां मनास बोध नसून जनाला आहे कारण बाईंना ब्राम्हणथम पूर्णपणें माहित 
होता; त्या ब्राम्हणच होत्या ! 


अनुक्रमणिका 


<८दै संत बहिणाबाईचा गाथा. 


ब्राह्मणावांचाना । केवल्य ज्याचेनी प्राप्त होय ॥ ३॥ मोक्षा अधिकारी जय़ाचोने 
शब्दे । जळती प्रारूधे दाष्टिमात्रे ॥ ४ ॥ त्रह्म-त्राह्मणासी नस अगु भेद । साधा हें 
निद्ठेद्ठ तयापाशीं ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे चिन्ह कोण त्याचें जाणे । विवेकें शहाणे 
बोळखती ॥ ६॥ 

४२३ गुणांत असोनी गुणांसी नातळे । क्रियेली नाकळे अणुमात्र ॥ १ ॥ तोचि 
गा त्राह्मण वोळखावा जना । द्वैत जया सवमती आढळेना ॥२॥ पढूसींरहित पडू- 
भाव नातळे । दोषांचेनि मेळें लांपडेना ॥ ३॥ बहिणी म्हणे सत्य न संडी सवेथा । 
ब्राह्मण तत्वतां तोचि एक ॥ ४॥ 

४२४ निर्विकल्प जया समाधि जोडली । चित्तासी असोलीं परत्रम्हीं॥ १ ॥ 
तोचि एक खरा ब्राम्हण वेदार्थे । आणिक तीं मतें पाखंडाचीं ॥ २ ॥ सवोभूति 
एक आत्मा देखियेला । शांतीचा वोतिला मूर्तिमंत ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे जस 
आकाशा सर्वत्र । तेसा तो एकत्र जगामाजी ॥ ४ ॥ 

४२५ अंतबोह्य एक अखंड अद्वय । प्रत्यक्ष प्रमेय अन॒भवें ॥ १ ॥ तयासीच 
जाण म्हणावें ब्राह्मण । जयाचें निर्वाण परब्रह्मीं ॥ २॥ अनपेक्षा जयाचें आंदण हें 
जाण । करतल विज्ञान हातीं वसे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे काम क्रोध सवे गेळे । 
तेथाचि राहिलें ब्राह्मणत्व ॥ ४ ॥ 

४२६ दवामदम सर्व साधिले नवगुण । संतोष संपन्न सवेदा जो ॥ १ ॥ ब्राह्मण 
वरिष्ठ श्रेष्ठाचाही श्रेष्ट । जयाचेनि भ्रष्ट सोक्ष पावे ॥ २ ॥ तृष्णा मोह दंभ गेला 
अहंकार । वत्ति निर्विकार सर्व कमी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे ज्याची निसाली वासना 
ब्राह्मण तो जाणा ब्रह्मनिष्ट ॥४॥ 


४२७ ब्रह्मभाव देहीं लदासवेकाळ । ब्राह्मण केवळ. तोचि एक ॥ १ ॥ श्रृति 
स्मूति साक्ष करोनी बोलिले । नाहीं म्यां ठावेलें गुज कांहीं ॥ २॥ ब्रह्मींच सवदा 
वतेती इंद्रिग्रे । ब्राह्मण तो होय याचि अर्थे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे ब्रह्मा नांदे तो 
ब्राह्मण । यातीशीं प्रमाण नसे तेथे ॥४॥ 

४२८ हरिकथा करी म्हणे हरिदास । संतवरात्ति त्यास संत म्हणती ॥ १ | क्रिय़े- 
पाशीं नाम आपण ठसावें । नलगे सांगावें सकळ लोकां ॥ २॥ सोन्याचे घडणार 
सोनार त्या म्हणती । वैद्य तो म्हणती वेद्यकीनें ॥ ३॥ बहिणी म्हणे तेसें ब्रह्म 
जेथें नांदे । ब्राह्मण तो वेदे प्रतिष्ठिला ॥ ४॥ 

२२९ ब्रह्म जाणे तोचि बोलिजे ब्राह्मण । वेदाचे वचन साक्ष यासी ॥१॥ 
पहा अनुभव आपुल्या देहीं । शास्त्राचिया ग्वाही करोनेयां ॥ २॥ द्वादशकला 
या जया अंगीं तेज । सूर्य तो सहज न बोलतां ॥ २॥ राजचिन्ह अंगीं राजा तोचि 


अनुक्रमणिका 


ब्रह्मक्मेपर अभंग. ८७ 


एक । करी जो कनक परिस तोचि ॥ ४ पुरर्वाल काम तीच कामधेनु । वारील 
मरणु अस्त तें ॥ ५ ॥। बाहिणी म्हणे तेसा ब्रह्माचा जाणता । ब्राह्मण तत्त्वतां 
तोचि एक ॥६॥। 


२३० ज्ञाननिष्ठ सदा लक्षी लक्षयुक्त । चित्त ते विरक्त विषयभोगी ।। १ ॥ 
तोचि एक जगीं ब्राह्मण निधीर । पहा चमत्कार मनामाजीं ॥२॥ फलाचीही 
आस नाहीं मनामाजी । वतेतां सहजो श्वधमोचि ।। ३ ॥ बहिणी म्हणे दुजे न 
देखें आणीक । ब्राह्मण तो एक वोळखावा ॥। ९॥ 


४३५ भक्ति ज्ञान आणी वराग्य मानसीं । वेद जाण त्यासी प्राप्त जाळे ॥१॥ 
तोचि रे व्राह्मण जाण ब्रह्मवेत्ता । आर्णाक तत्त्वतां द्विजोत्तम ॥ २॥। विराक्ते हे 
सत्य जया अंगीं भाया । ज्ञानाश्नि ज्ञानिया सामरिक जो ॥३॥ गुरुवचनां सर्व 
नित्यनेमिस्तिके । अखंड विवेक आत्मयाचा ॥ ४॥ शांति दुया क्षमा भाव तो 
निजबोध । अपत्ये प्रसिद्ध जया हो तीं ॥५॥ बहिणी म्हणे ऐसें देखोनियां चिन्ह । 
तयासी ब्राह्मण वेद बोले ।॥। 

४३२ सद्ररूचें वाक्य तेंचि अभ्निरूप । समिधास्वरूप वासना ते ॥१॥ ऐसा 
तो साभ्रिक बोलिजे ब्राह्मण । विषयां मारून शेषभोक्ता ।। २ ॥ अविद्या स्मृतीसी 
कामक्रोधयुक्त । होऊनी यथोक्त आश्रमी तो ॥ २॥ बहिणी म्हणे ऐस ब्राह्मण ते 
सत्य । वेदार्थ निश्चित हाचि खरा ॥ ४॥ 

४३३ सद्वरुवचनीं ज्ञानाशि प्रगटला । हृदय़ीं राहिला जयाचिये ॥ १ ॥ तया- 
सीच जगीं ब्राह्मण म्हणावें । सांगितलें स्वभावे मनाचिया ॥२॥ विषयांचा 
हॉम ज्ञानाझींत करी । पूणीहमाति खरी मनाची ती ॥ ३॥। बाहिणी म्हणे ऐशा 
चिन्हीं चिन्हांकित । त्राह्मण निश्चित तोचि एक ॥ ४॥ 

४३४ प॒क ते ज्योतिषी एक ते पाठक । अशिहोत्री एक तीथोटनी ।। १ ॥ पर- 
ब्रह्म जाणे तोचि कॉ ब्राह्मण । देव तो आपण प्रत्यक्षचि ॥२॥ एक ते पंडित 
वैदिक ते एक । गायत्री नेटक ब्राह्मण ते ।॥३॥ बहिणी म्हणे एक वीरग्रमात्र बीज । 
ऐसें तें सहज सांगितलें ॥। 3 ॥ 

४३५ पिंडब्रम्हांडासी करोनिय़ां ऐक्य । मनी महावाक्य-बोच झाला ॥१॥ 
तयासी ब्राह्मण बोलिजे साचार । ब्रह्मसाक्षात्कार प्रत्यक्ष हा ॥२॥ सी-्वूं 
पणाचा सबलांश सांडिला । जीव शिव केला ऐक्य ज्ञानें ॥ ३॥ महाकारणदि 
देह चार पाहें । शोधोनियां जाये तूर्यपदा ॥ ४ ॥ सोहं हंस संन्न अखंड उच्चार । 
समाधि साचार अखंडत्व ॥ '५ ।। बहिणी म्हणे ब्रह्मवेत्ते हे ब्राह्मण । यांचिया 
दृ्शेन मुक्ति जोडे || ६॥ 


अनुक्रमणिका 


८८ सेत बहिणाबाईचा गाथा. 


४३६ एकाचा निश्चय गुरुवचनीं मुक्ति । एक ते मांडिती निर्गुणघ्यान । १॥ 
परे आहे मोक्ष वगळाचि जाण । ज्ञानी ते निर्वाण साधिती हो ।। २॥ सगुणचि 
मोक्ष एकाचिये मतें । आकारराहिते मोक्ष म्हणती ॥ ३ ॥ एक ते भाविती मोक्ष 
भाक्ते ज्ञान । वेराग्य साधन म्हणती मोक्ष ॥४॥ एक सिर्दाल्गाचे म्हणतात मोक्ष । 
शास्त्र तेचि मोक्ष म्हणती एक ।। ५॥ एक ते श्वाचारें मोक्ष प्रतिष्ठिती । फल- 
त्यागी म्हणती मोक्ष एक ॥ ६ ॥ मनोजय एक कल्पिताती मोक्ष । ध्यानाचा तो 
पक्ष माक्त म्हणती ।॥। ७ ॥ एक महत्तत्त्व विचारें स्थापिती । मद्यमांस घेती मोक्ष- 
हैतु ॥ ८॥ एक ते इंद्रिये आचरती यथेष्ट । तोचि मोक्ष स्पष्टे मानिताती ॥ ९॥ 
एक ते वेदाचे पठणाचे म्हणती । मोक्ष एक म्हणती प्रपंचातें ॥ १०॥ एक कुश 
जाणा दुंडिती देहासी । म्हणती मोक्षासी हेत ह्याचे ॥ ११॥ एक ते पंचाश्नि 
धूम्रपान वनीं । माक्ष ह्याचे जनीं स्थापिताती ।। १२॥ एक ते संन्यासी जटिल 
तापसी । मोक्ष हा तयासी स्थापिती ते ॥ १३ ॥ एक पंचीकरणें पहाती सवेदां । 
म्हणती मोक्षपदा हाचे मूळ ।। १४ 1। एक भोनी जपी तपी अनुष्ठानी । भावि- 
ताती कोणी मोक्ष येणें ॥ १५॥ एक पंचसुद्रा लाविती आपण । म्हणती मोक्ष 
जाण येणें होय ॥ १६॥ एक तीं देवतें ध्याती नानापरी । मोक्ष हा अंतरीं मानि- 
ताती ॥ १७ ॥ बहिणी म्हणे मोक्ष आहे तो निराळा । जाणती ते कला ज्ञान- 
वंत ॥ १८॥ 


४३७ नानापरी जन कल्पिताती मोक्ष । परी तो प्रत्यक्ष नसे कोणा ॥१॥ 
वासनेच्या क्षय मोक्ष तो सांपडे । 'तत्वमासे' जोडे आत्माहित ॥ २॥ त्वंपद 
तत्पद ऐक्य जें होईल । “ आसे * पदीं मूळ सांपडेल ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे वृत्ति 
होती जें निश्चळ । तुटे तें पडळ प्रपंचाचे ॥ ४॥ 


४३८ श्रोच्र आणि त्वचा चक्षु जिन्हा त्राण । ज्ञांनीद्रय जाण पांच ऐसीं ॥ १॥ 
याहुनी वेगळा आत्मा तो निश्चये । अनुभवे पाहें मनासाजीं ।।२॥ वाचा पाणि 
पाद शिक्ष आणि गुद । कमोद्रेयें सिद्ध पांच ऐसीं ॥ ३॥ अंतःकरण मन बुद्धि- 
चैत्त चोथे । अहंकार येथे पांचवा तो ॥ ४ ॥ शब्द स्पद्षी रूप रस गंध जाण| 
विषय दारुण पांच ते हे ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे ऐसा पंचाविसां शोध । तत्पदींचा 
बोध करीं मना ॥ ६ ॥ 





१ याठिकाणां नव्या वद्दीत * भ्रष्ट ! असा शब्द आहे. जुन्या वहीचीं पानें फाटल्यामुळें 
तींत हा अभंग आम्हांस पहाण्यास मिळाला नाहीं. परंतु अथंदृष्टया 'स्पष्ट' हा शब्दच युक्त 
दिसतो .“दास-विठू'कोल्हारकर. २ या ठिकाणा “ उक्त ? म्हणजे योग्य या अर्थांचा शब्द 
पाहजे होता. ' हेतू' हा सप्रयोजक दिसत नाही. सं. “दास-विठू'कोल्हारकर ! 


अनुक्रमणिका 


ब्रह्मकर्मपर अभंग. ८९ 


४३९ पंच कोश आणि ताप जे त्रिविध । इंषणा प्रालेद्ध हारपल्या ॥५॥ 
तयासी ग्राह्मण बोलिजेती सत्य । विचारोनी सत्य सांगितलें ॥२ ॥ घषर्द्ार्मि 
आणीक षडूभाव देहींचें । विचारंही साच वोसंर्डाळे ॥ ३ ॥ घहिणा म्हण इच्छा- 
निरास हा जेथ । ब्राह्मण तो सल्य ब्रह्मवेत्ता ॥४॥ 


४४० वाचे लक्ष याचा जया अंगी बोध । “*सत्‌ः शब्द स्वानंद सांपडला ॥१॥ 
तोचि ब्रह्मनिष्ट ब्राह्मण बोलिजे । विज्ञान सहजें देह त्याचें॥२॥ ज्ञप्ति अखंडता पूर्ण- 
ता बाणली । समाधि लागली असंप्रज्ञ ॥ २ ॥ बहिणी म्हणे चिन्ह हाचि ब्राह्म- 
णाचें । निश्चये शास्त्राचे सांगीतले ॥ ४॥ 


४४१ सत्‌ शब्दी समपी स्वघमारचें फळ । होउनी अडळ ब्रह्मनिष्ठ ॥ १॥ 
तयासी ब्राह्मण म्हणो आम्ही झुद्ध । मोक्ष तो प्रसिद्ध भेटी होतां ॥ २ ॥ अहंकार 
अंगीं जयासी न साहे । कतेपणीं नये दुजेपण ॥ ३॥ बहिणी म्हणे ऐसे ब्राह्मण 
भटतां । ब्रम्हलायुज्यता घरां आले ॥ ४ ॥ 


४४७२ देव अंतरला यांगही लोपला । भाव दुऱ्हावला प्राणियासी ॥ १ ॥ काय 
करावें तें सांचित वोखटें । विषग्र गोमटे वाटताती ॥ २॥। नाम नये मुखीं नाव- 
डेचि भाक । जिवासी विराक्ते चिंता देते ।। ३ । बहिणी म्हणे संत साधु महानु- 
भाव । नावडे तो ठाव पातक्य़ासी ॥४॥ 


४४३ जडलेंसं चेत्त विषयीं सवेदा । नये ब्रम्हबोधा आत्मानिष्ठे ॥९॥ 
पूर्वील सचित नाहीं चुद्ध ज्याचें । देह पातकाचे वोतीव ते ॥ २।। अहंकार देहीं 
काम क्रोध लोभ । आवडे अद्युभ कर्म ज्यासी ।। ३ ।। बहिणी म्हणे श्रेष्टां न मानी 
प्रमाण । तेचि एक हीन वोळखावे ॥४॥ 


४४४ अंधालागीं जेवीं उदयेला भानु । कोल्हिया चंदन व्यर्थ लेला ॥५॥ 
ज्ञानहीन तेवी आत्मा हा प्रत्यक्ष । नये मना साक्ष मूंखपणें ॥२॥ चंद्राचा 
प्रकाश कावळ्यांसी पाहें । वानरांसी काये वस्त्रें होतीं ॥ ३ ॥ बहिरियासी काय 
गीत तानमसान । श्वानासी प्रमाण जयापरी ॥ ४ ॥ नपुंसका जेवीं पश्चिनी सुंदरा । 
प्राणाविण नरा भोग जेसा ॥ ५॥ बहिणी म्हणे तंसा सन्मागे मूडढासी । बोघितां 
तयासी सिद्ध नाहा॥६॥ 


४४५ नाहीं जया हेत प्रीति ते सुवुद्धि । वेराग्याचा विधि ठाउकी हें॥ १॥ 
तया ज्ञानप्राप्ति न घडे सवैथा । माक्षाची ते कधा केवों तेथे ॥२॥ काय तो 
संदेह अस या अर्थासी । पाहिजे क्रियेसी अंगीं बळ ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे हेत धरी 
जसा भक्त । तेणेंचि तो मुक्त होय भावें ॥ 9 ॥ 


अनुक्रमणिका 


९० संत बहिणाबाईचा गाथा. 


४४६ घृतासो तो संग अझीचा जालिया । मीठ घातलीया जलामाजीं ॥१॥ 
संगाचा स्वभाव लागला जयासी । सामर्थ्य तेजासी सहज जाण ॥ २॥ लोखंड 
परिसा झटाटलें जेव्हां । मोघासी तें किंवा घ्रूक्षवली ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे चंद्र 
पोणिमेली दवे । सि'धूली हेलावे सहज येती ॥। ४ ॥ 

४९७ हिंगाचिया संरों कापूर नासला । लवणे विघ्वासिला क्षीरयारा !!९॥ म्हणो 
नियां संग करावा तोंवरी । जो हो सोख्य-कारी प्राणियासी ॥२॥ केरारकाजळांसी 
संगत जालीया । काजळाचा तय़ा संग लागे ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे सेंग 'घरावा तो 
ऐसा । मोक्ष तो आपेसा होग्र जणें॥४॥ 

२४८ चंदनाचा संग जालिया निंबासी | चंदनत्व त्यासी ठसावलें ॥ २ ॥ तेसा 
संतसंग कळला जाणिजे । विवेक हा कॉज मनामाजी ॥ २॥ पुप्पाचे संगती 
तंतूचाही मान । तुलसीसंगें जाण मृत्तिकेतें ॥ ३ ॥ वहिणी म्हणे संग करींरे 
नेटका । धरूनियां टेका आत्मानेष्ठा ॥ ४॥ 

४४९ त्रम्हत्वाची खूण जप गायश्रींचा । जो सवे वेदाचा मूळसंत्र ॥१॥ 
तयाहून परतें आहेसे सांगती जाणावे ते मतिमंद होन ॥२॥ गुणलाम्य़ ऐखी 
म्हणती मूळमाया । गायत्री ते जया ब्रम्हरूप ॥ ३॥ अकार उकार मकाराचें 
बॉज । ओंकाराचें निज उन्मनी हे ॥ ४ ॥ इजपाखुनीया जाले वेदाविद । गायत्री 
प्रासिद्ध वेदसाता ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे जया गायत्रीचा जप । तो ब्रह्मस्वरूप 
केवळ जाणा ॥ ६॥ 

४५० वर्णाश्रम घम झुद्ध आचरावा । भगवंत 'घरावा एका भावें ॥9॥ ऐसें 
जो न करी त्राम्हणाचा तो घम । जाणाव! अधम पापद्रेही ॥ २॥ आघा स्नान" 
संध्य़ा गायत्रीचा जप । करावा निष्पाप अष्टोत्तरशत ॥ ३॥ त्यावरी मग तर्पण 
करावें । धर्म हा स्वभावें विप्रालागीं ॥ ४॥ गीता रामनाम जपावे सादर । 
घेवोनी विचार प्रेमभावें ॥ ५ ॥ मग यथाविधि देवाच पूजन । 'थूपदीप जाण मंत्र- 
युक्त ॥ ६ ॥ नेवेद्य वाढानी वेश्रदेव काजे । प्रांतींचें ठोवेजे स्विष्टकूत ॥ ७ ॥ नेवेद्य 
करोनी श्विष्टकूत काजि । शेवटींचे दीजे बलिदान ॥ ८॥ तय्रे काळीं कोणी 
आला जो अतीत । जाणावा भगवतं दुवरूप ॥ ९॥ आधीं पूज़ा त्याची मग इत- 
रांची । त्याउपरी भुक्तीची पात काजे ॥ १० ॥ ग्रासोग्राशी देव आठवावा जाण । 
न करावे भोजन असाक्षी तें ॥ ११ ॥ वहिणी म्हणे येणें कमंत्रम्हनिष्ठ । रॉकडें 
वैकुंठ प्राप्त त्यासी ॥ १२॥ 








2 संत बहिणावाईचे वेळो “ माघ फाल्युन!। वसतक्रतु * असा प्रधात असावा असें या 
चरणावरून मानणें प्राप्त आहे. 


अनुक्रमणिका 


श्रीक्षेत्र पंढरी-श्रीपंढर्रीनाथ-पर अभंग. ९१ 


४५2 वेद तो जीवात्मा । वेद तो परमात्मा । ब्रह्मसुखमाहिमा । ज्याचेनी हा 
॥ १॥ वेद्‌ नव्हता जेव्हां त्रम्हांड केचे तेव्हां । खुखदुःख भोगणें जीवा । कासया 
पाहें ॥ २॥ ओंकार ब्रम्हींचा बिंदु । तेथुनी उपजला वेदू । त्रिगुणेंसी वाढला 
भडदू । त्रम्हांडाकारें ॥ ३॥ ऊर्ध्वमूळ अघोशाखा । प्रसवळा वेद देखा । खांद्या 
थन्नयुष्प सवथा । निमोण जालय़ा ॥ ४ ॥ छंदपदजटाक्रम । अरण्य-त्राम्हण जाण । 
विश्तारला वेद आपण । ब्रम्हस्वरूप ॥ ५ ॥ कर्म तोचि ब्रम्ह जाण । ब्रम्ह तेंचि 
कर्म आपण | कमंत्रम्ह नाहीं भिन्न । वेदार्थ बोळे ॥ ६ ॥ तत्त्वाथ वेदींचा अर्थु । 
वेदांताचा मतितार्थु । जेणें निरसे संसार भदू । अद्वयबोधें ॥ ७॥ अद्वय पऐसेहें 
वचय । दुसरें नव्हाचे हें जाण । स्वसंवेद्य अवघा आपण । सर्वी सववत्र ॥८॥ 
भूतसात्री ब्यापक । तोचि तूं वततू देख । व्यातिरेकान्वयें खुख । अनुभवें पाहें 
॥ ९ ॥ बहिणी म्हणे वेदान्वयें । ज्ञान तें निखळ लाहे । वरकड तें मलिन होये । 
अधाचिये परी ॥ १०॥ 


४५२ कर्माआादि अंतीं मध्यें ब्रम्हभाव । जाणे तो अनुभव ज्ञानियाचा ॥१॥ 
ऐसिया स्थितीचे ब्राम्हण ते खरे । वेर ते पामरे वोळखावे ।। २ ॥ अकार आदरी 
तत्‌कारें समपी । सत्कार स्वरूपी ऐक्य करो ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे तेही ब्रम्हची 
लिश्नांत । अनुभवोनी तथ्य लीन होय ॥ ४ ॥। 


१६ श्रीक्षेत्र पंढरी-श्रीपंढरीनाथ-पर अभंग. 
“५-७>-०>९%०>०>०७-- 


२५३ ब्रम्हांड पंढरी हे आजी जाली खरी । मुखीं नाम घेतां हरि हरि॥१॥ 
सुख सुखावले कोणा । सांगूं गे माये । जिकडे पाहें तिकडे माझा हरि भरला 
आहे ॥ २॥ सरली भ्रांति; हारपला देहभाव । महामहासीही नुरे जेथें ठावाठाव 
॥ ३ ॥ गेलें मीपण हारला भावाभाव । बहिणी म्हणे देखियला पंढरीचा 
राव ॥४॥ 


भौमातीरीं 


४५४ माझा दीनानाथ दीनबंधु हरि । नांदे री पंढरीये ॥ १॥ विटे 
जीट उभा समचरण साजिरे । पाऊलें गोजिरी सुकुमार ॥ २॥ वैजयंती माळा 
रुळतसे गळां । कांसेसी पिंवळा पीतांबर ॥ ३॥ भाळीं ऊध्वे पुंड कानी कुंडले 
गोमटीं । चंदनाची उटी सवीगासी ॥ ४ ॥ शिरीं टोप साजे रत्नांचा साजिरा । 


अनुक्रमणिका 


रर संत बाहिणाबाइईंचा गाथा. 


काढियेला तुरा मोतियांचा ॥ ५ ॥ शोभती दंतपाक्ते जश्या हिऱ्यांच्या ज्योति । 
बहिणी म्हणे तया ध्याती हृदयामानी ॥ ६ ॥ 

४५५ जन्मोनियां जोडी जोडिली संसारीं । सांपडली तीरी चंद्रभागे ॥ १ ॥ 
घनःऱयाम मूर्त सांवळी डोळस । उभी सावकाश विटेवरी ॥ २॥ नामरूपातीत 
चेंतन्य शाश्वत । आत्मस्वरूपास्थत प्रगटली ॥ ३॥ वेदा अगोचर श्रतीह्ठानिया 
पर । निगुंण निविकार पहातो गे ।। ४ ॥ अखंड चिद्धन दिसे सर्वसाक्षी । बहिणी 
तया लक्षी हृदयामाजी ॥ ५॥ 

४५६ लाचावलें मन नव्हे त्या वेगळे । देखिले सांवळें परब्रह्म ॥ १ ॥ जाली 
तन्मयता हालेना पापणी । घेत असे धणी स्वरूपाची ॥ २॥ विसरले मन आपलें 
आपण । पडोनि ठेले शून्य मी-तूंपणा ॥ ३ ।। नाठवे तें मीपण पडला विसरू । 
इंद्रियब्य़ापारू पारूषला ।। ।। ४ ॥ राहिली इंद्रिये अचेतन वृत्ति। मना आत्म« 
स्थिति लागलीसे ॥ ५ ।। लागल्य़ा पे प्रात्ते खुंटली हे गाति । बहिणी तें भोगिती 
आत्मसुख ॥ ६॥ 

४५७ चालतां पाऊल पंढर्रांचे वाटे । त्रम्हसुस्ब भेटे रोकडांचे ।। ५ ।। पहात, 
ऐसें सुख नाहो त्रिभुवनी । ते पहावें नयनीं पंढरीसी ॥ २॥। गाता हरिनास । 
चाजवितां टाळी । प्रेमाचे कलोळीं सुख वाटे ॥ ३ ॥ दिंडीचा गजर होतो जयजय- 
कार । स्रुदुंग सुस्वर वाजताती ॥ ४ ।। हमामा टिपरी घालिती हुंबडी । होवो- 
नियां उघडी विष्णुदास ॥ '५॥ बहिणी म्हणे ऐसा आनंद वाटेचा । कोण तो 
दैवाचा देखे डोळां ।। ६ ।! 

४५८ चला झटझटा वोलंडुनी वाट : पंढरी मूळपीठ दूरी आहे ॥१॥ सो 
आडकथा वोसंडा मारग । वाट पांडुरंग पहातले ।। २ । स्वहिताची जया असर 
तांतडी । तेणें घडी घडी काळ साधा ॥३॥ गेलिया दिवस पडले अंधारी । हीना 
तैसी परी थार नाहीं ।। ४ ।॥ पडो देह राहो, घरावा निधौर । पांडुरंगी भाव .::<- 
नये !। ५ || बाहिणी म्हणे आजी जावें वेळोवेळ । तरीच पर्वकाळ लाधिजेला 11६11 

४५९ सवोगव्यापिनी भीमेचा माहिमा । वर्णांवया ब्रह्मा अनिर्वाच्य ॥५॥ 
धन्य ते देवांचे पंढरीचे लोक । घेती प्रेमसुख विठाबाचें ॥ २॥ भीमा-चंद्रभागा- 
संगम जञे ठायी । वानावा तो काड माहिमा तेथे ॥ ३॥ त्याहीवरी जथे पंढरीचा 
देव । काय सांगूं भाव क्षेत्रमहिमा ॥ ४॥ तिहोंचा संगम घडे जये ठायीं । 
सांगावा तो काई माहिमा त्याचा ॥ '५॥ ऐसीया क्षत्रींचा महिमा ऐकतां । पापा- 
चिये वाता स्वझीं नाहीं ॥ ६॥ स्नानदान घडे देवाचे दर्शन । तेथें जन्ममरण 





१ वाट, 


अनुक्रमणिका 


श्रीक्षेत्र पंढरी-श्रीपंढरीनाथ-पर अभंग. ९३ 


काय करी ॥ ७ ॥ फिरे सुदर्शन सद! सर्वकाळ । काळ आणि वेळ कैंची तेथें ॥८ ॥ 
₹नानालागीं देव येताती मिळाने । बेसुनी विमानी मध्य़ान्हींसी ॥ ९॥ ऐसा 
क्षेत्रमदिमा कोण वणी सीमा । नकळे अधमा असोनियां ॥ ५० ॥ ध्य पुंडलीक 
धन्य त्याचा भाव । क्षेत्राचा अनुभव वाढविला ॥ ११ ॥ बहिणी म्हणे पुण्य 
पाहेजे तें गांठी । व्हावय़ातें भटी विठोबाची ॥ १२॥ 

४६० धन्य ते देवाचे वारकरी लाचे । अंकित विठोबाचे जन्मोजन्मी ॥१॥ 
ऐियांची भेटी होतां हितगोष्टी । सुखबाचिया कोटी हेळावती ॥ २ ॥ कोण सांगू 
पुण्य पंढर्रांच्या लोकां । अखंड श्रीसुरषषा न्याहाळीती ॥ ३॥ चंद्रभागे स्नान 
देवाचें दशन । अखंड कौर्तन महाद्वारी ॥ ४ ॥ करिती जग्रजयकार मिरवे दिंडी - 
भार । गर्जे पं अंबर नामघोषें ॥ ५॥ म्रपंचपरमार्थ अवघा सुखरूप । कळि. 
वाळा सुर स्वप्ती नाहीं ॥ ६ ॥ तुळलीव्रृंदावन पद्मरांगोळिय़ा । कुंकुमाच 
पाहा सडे द्वारो ।॥। ७ ॥ कामधाम अवघे जालें विठ्ठलरूप । पंढरांचे लोक विठ्ठल 
पें ॥ ८॥। वोखदासी पाप न मिळे पाहतां । ब्रह्मसायुज्यता पंढरीये ।॥९॥। जीवन 
सुक्तदद्या पंढरी पाठणीं । ब्रह्म हें गोठणी विठ्ठल वेषें ॥। १० ।। पंढरीवरून येती 
जाती जीव । मुक्तीचा निवोह प्ुपक्ष्यां ।॥। १५१ ॥। बहिणी म्हणे आम्ही धन्य 
जालो खुखी । येतां नाम मुखीं पंढर्राचे ।। १२ ॥। 

४६१ पंढरीचें सुख काय सांगों आतां । जेथें चारी वाचा वासरल्य़ा ॥१॥ 
जेथें पुडलिके केला राहिवास । धन्य त्याचा वंश मातापिता ॥ २॥ पंढरीचा 
महिमा कोण करी सीसा । वणांवया ब्रह्मा आनेवांच्य़ ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे क्षेत्र 


4“, -. 


पंढरासारिखे । ऐस हें न देख भूमंडळीं ॥2॥ 


४६२ उदंड ऐकिला उदंड गाईला । उदंड देखिला क्षत्रमहिमा ॥ १॥ पंढरी- 
सारिखे नाहीं क्षेत्र कोडें । जरी तें वेकुंठ दाखविलें ॥ २॥ ऐसी चंद्रभागा ऐस 
भीमातीर । ऐेसा विटेवर देव कोठें । ३ ॥ ऐस वाळुवंट ऐसी हरिकथा । ठाई ठाई 
देखा दिंडीभार ॥ ४ ॥ ऐेसे हरिदास ऐस प्रमुख । ऐेसा नामघोष सांगा कोठें 
॥ ५॥ बहिणी म्हण आम्हां अनाथांकारण । पंढरी निर्माण केली देवे ॥। ६ ।। 


४६३ चोविसां मूर्तीसी आलन मुद्रान्यान । पांडुरंग जाण निगुणरूप ॥ १॥ 
ज्याचे पायो जन्म देवां आणि तीथा । मूर्ति ते तत्त्वतां विठोबाची ॥ २॥ वेदां 
आणि शास्त्रांअकार हा सूळ । सर्वांचे समूळ पांडुरंग ॥ ३॥ विटेचा संकेत 
पांचवी अवस्था । ब्रह्मसायुःयता शुद्धरूप ॥ ४॥ करीं हात दोन्ही खुणाची 
दाखवी । अनेक एकत्वीं पहा केल ॥५॥ बहिणी म्हणे तया लुब्धळें हें मन । धन्य 
जया खूण कळां आली ॥ ६॥ 


अनुक्रमणिका 


९४ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


२६४ तीथथी तीर्थराव ती एक पंढरी । पाहतां ग्रथ्वीवरी आणिक नाहो! ॥ १ ॥ 
घन्य ते देवाच घेती प्रेमसुख । सदा नामघोष मुखीं वसे ॥ २॥ भीमा चंद्रभागा 
दोहीचा संगम । नांदे मेघऱ्याम पांडुरंग ॥ ३॥ पुण्यपुष्पावती तीरा वेणूनाद । 
सप्रेस गोविंद क्रीडा करी ॥ ४ ॥ ब्रेलानी विमानी ग्रेती देव तिन्ही । काळ हा 
साधुनी मध्य़ाहवींसी ॥ ५ ब्रह्ममय क्षत्र पंढरी पट्टण । म्हणोनी श्रेष्ट जाण बहुतां 
गुणें ॥ ६॥ कर्मब्रह्मकाषी नामब्रम्ह पंढरी । सर्व ब्रह्मागेरी खल्डुविद ॥७॥ पंढरी- 

माझारी ब्रम्हत्रयवास । म्हणोन विशेष पंढरी हे ॥८॥ बहिणी म्हणे पंढरी सर्वा 
वरिष्ठ । ऐशा श्रती-स्प्ट बोलताती ॥ ९ ॥ 

३६५ धन्य धन्य ते पंढरी । जथें नांदतो श्रीहरि ॥ ५ ॥ धन्य धन्य चंद्रभागा । 
जेथें वास पांडुरंगा ॥ २॥ धन्य घन्य ते पझाळ | जथ्रें राहिले गोपाळ ॥ ३॥ 
धन्य धन्य वेणूनाद । जेथें क्राडतसे गोविद ॥ ४ ॥ धन्य 'धन्य वाळुवंट । जेथें 
उभा पार्यी विट ॥ ५॥ धन्य 'धन्य पुडलिक । हरि साधियेला द्रेख ॥ 5 ॥ धन्य 
धन्य पुष्पावती । जेथें वंदा हे श्रीपती ॥ ७ ॥ बहिणी म्हणे धन्य धन्य ! पांडु 
रंगी ज़ अनन्य ॥ ८॥ 


१७ ( ह्रिभक्तमहिमा ) पंढरीमहात्म्य. 
न्न््य>2-९ > ६६ ब्प्व््ल््ा ल 


४६६ ऐका हरिभक्ताचा महिमा । केली पुंडलीकें थोर लीमा । गवसणी घातली 
च्योमा । पुरुषी पुरुषोत्तमा साधिले ॥ १ ॥ पुंडलिकाऐसा पतित । नसे त्रिझु- 
चनी अपवितन्न । पितराची मयोदा न पाळेत । गालीप्रदानें समर्पी ॥ २ ॥ पितरें 
जें सांगावें । तें पुंडालिकें ने ऐकावें । शिन्यागाळीस द्यावे । आणि संपादावे पापासी 
॥ ३॥ ज्या पितराचोने हा संसारू । सुखाचे भोगिजे सुखतरू । त्या पितरांचे 
मांडेले चारू । ऐसा पुन्न निपजला ।। ४ ॥. ऐसें करितां किती एक दिवक्ली । 
असोनि चालिला वाराणशी । सवें कर्मभोग घेवुनी पुत्र विवशीं । क्रसित वाट 
चालिला ॥ ५ ॥ तंव भाग्योदयकाळ आला । पापाचा संग्रह तुटला । उभयांचा 
भोग सरला । दिवस उदेला पुण्याचा ।। ६॥ जाविं गाय सांपडे वाघा । ते इरि वळे- 
वें गा । अवचट धावणे पावे वेग! । तेविं या उभयवगीं देव पावला ॥ ७॥ जेविं 


अनुक्रमणिका 


पंढर्रीमहात्म्यपर अभंग. ९५ 


पाघाणीं टे झरा । कीं वांझ प्रसवली पुतरा । तेल्हातिं केस अंतरा । उपजला 
मोह पुंडलिका ॥ ८ ॥ देखोनि पवित्राचरण । पुंडलीक त्रास घेत मानून । म्हणे 
मी घोर पापी गहन । चुकलो भजन पितरांचे । कोण पाप होतें ताटी । पितृ- 
व्यांशीं कळी आटाआटी । ऐसा कळवळोनी पोटो । पाय कवटाळी पितरांच ॥१०॥ 
म्हणे काय करावी वाराणक्शी । मातापितर हेचि माझी काशी । मुर्डोनि आला 
मान देशासी । अटक वनासी प्राथिळें ॥ ११ ॥ सभोती बारा योजने । देखोनी 
अंतीं दंडकारण्य । स्वनी येती पक्षी जाण । न पडे कदा दष्टीली ॥ १२ ॥ अत्यंत 
वुक्षाची दाटणी । झेपावल्या दिसती गगनीं । जेथें सूर्याचे दशनीं । मोकळीक 
असेचिना ॥ १३ ॥ ऐसें भयानक वन । तेथे पुंडलीक राहिला जण । पाहोनी 
सरोवराचे जीवन । केलें नासम्रहण चेद्रभागा॥ १४॥ तेथें आरांसेली सेवा । 
पुंडलिका उपजला भावा । मानित मातापिता देवा । जडला सक्भावा चरणीं 
त्यांच्या ॥ ५'५ ॥ ऐसे जाले कितिपुक काळ । तंच देखिलें नारदें एके वेळ । म्हणे 
हा तो येथे प्रबल । कोण भक्तराव उदेला ॥ १६ ॥ देखोनि पुंडालिकाची निष्टा । 
जडली देहा पूणे काष्टा । द्य सासेनीया अनिष्टा । नेणो हृदयस्था भेटी जाली॥ १७॥ 
देखोनियां भरतसुनि । जाला हर्ष मुक्तअंतःकंरणी । थोर कोतुक वाटलें मनीं । 
अश्र नयनी लोटतां ॥ १८॥ नारदें दखोानी निष्टा । त्वरे गेल! वेकुंठा । म्हण नवल 
देखिले भगवंता । हर्ष चित्तां न समाये ॥ १९ ॥ सम्रेसें दाटला कंठ । बोलतां 
कांपती ओठ । नयनीं होत अश्रृपात । म्हणे भगवंत काय जाले ॥ २०1) देवे अलं- 
गिला हृदयीं । नारदा्सी म्हणे सांग कांहीं । नवळ वतंलें लवलाहों। ते गुज 
कांही सांगपां ॥ २१ ॥ तंव नारद म्हणे नारायणा । मी गेलों होतो भ्रमणा । तेथें 
देखिले नवल जाणा । त्य़ा वचना ऐकावें ॥ २२॥ स्ृत्युलोकाठाय़ी । दंडकारण्य 
नाम पाहीं । मानदेश अभिघानेही । तेथें ठायी देखिले ॥ २३॥ भ्रमण करितां 
गेलो तेथे । तंव अवचितां देखिले नवलातें । संतोष वाटला चित्तातें । तें तुज- 
हृदया ठाउके ॥ २४ ॥ तया अरण्यामाझारीं । द्विज एक पित़लेवा करी । त्याचा 
देखोनियां भजन-कुसरी । काय वानू थारी तयाची ॥ २५॥ वायु उफराटा नेववेलळ । 
हें भूगोल पालथे घालवेल । अस्तिश्रवेशददी करवळ । परी तःद्वक्ति-नवल सांगवेना 
॥ २६ ॥ विषाचे कबल घेववती । सहा ससुद्र कोरडे करवती । परी तद्भक्तीची 
अपार शक्ति । तें चाज तुजप्रती काय सांगो ॥ २७ ॥ वरकंड साघन ते काये । 
कोण त्याचें नवल पाहें । साधनापरीसदय्रा पाहें । मज तो नव्हे साष्यता ॥ २८॥ 
त्याची भाक्ते देवा पहातां । नेणें पावाल तादाक्त्यता । को हे ब्रह्मसायुज्यता । 


:--::::::२२२२२डललबडडब्ब्ब्बडडडड्ड्ड्य्य्््ट ऱ्त्त्ञ 
१ तळ हातो ( ? ) २ पूर्ण. ३ मावत नाहो. ४ काशल्य. ५ इतर; बावार्ची, 
६ साधता (? ) 


अनुक्रमणिका 


९९६ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


आली तत्वतां रणांगणासी ॥। २९ ॥ ऐकोनी भक्तीचे रहस्पर । देवाचे उचंवळलें 
मानस । हाती घरूनिया नारदास । गुप्त ख्यॅसी निघाले ॥ ३० ॥ सेजीं होती 
रुक्मिणी । तीसही साकेळण-करूनी । गरुडासही सोडूनी । निघाले चक्रपाणि 
नारद ॥ ३१ ॥ पहा हा देव भक्तशिरोमगणि । भक्तासाठी चालिला 
चरणीं । उडी घातली वेळुंठाहुनी । आला क्षणीं मान देहा ।। २२ ॥। 
सवे नारदा माझारिया । वन उपवन दावेतसे देवराया । अवाचित दाजिलें भक्त- 
राया । तया पुंढलीकासी ॥ ३३॥ देवें देखोनी पुंडलीकासी । विस्मत झाला 
थोर मानसीं । पुंडलीक न देखेचि तयासी । चाड मानसीं 'घरोचना ॥ ३४ ॥ मग 
नारद बोलिला मात । पुंडलिका आले रे भगवंत । जयासाठों येवढे छेश्यार्थ । 
तो घावत आला पाहें ॥ ३५ ॥ पुंडलीक जाला एकनिष्ट । फिरोनी न करीच दीठे । 
दिली भिरकावुनी वीट । तीवर वेकुंठ उभें ठेले ।। ३६ ॥ ठेवोनिय्रां हात कटो । 
डाकलें त्रह्म विटीं । नखाग्रीं लावुनी दष्टि । ब्रम्ह सा्टि न्याहाळेत ॥ ३७ ॥ नेणो 
मुद्रा लागली खेचरी । तटस्थता लागली शरीरा । दष्टि ठेवुनी पुंडलिकावरी । 
जाला अंगभरी श्रीविठ्ठल ॥ ३८ ॥ जयाच्या अंतरीं प्रवंश्षे देव । तय्नासी पुसी 
संसाराचा ठाव । व्य़ाकपणें नांदे स्वयमेद । देखोन स्राव भक्तीचा ॥ ३९ ॥ 
पुंडलिकाची देखोन भक्ति । धावोनि आला वेकुंठपाति । पुंडलिकाची निजस्थिति । 
प्रवेशला चित्ती । हारे त्याचे ॥ ४० ॥ देखोन पुंडलिकाचा भावो । वास केला 
तया ठावो । वाहविला कीर्तीचा महिमा वो । पंढरी नाम स्थापिग्रलें ॥ ४१ ॥ 
येरीकडे कैकुंठभुवनी । उठोनी पाहे जंद राफमिणी । तंव न दिले चक्रपाणि । 
थोर चिंतनीं पडियेली ॥ ४२ ॥ गरुडासी जेव पाहे । तंव तो ह्ारींच उभा आहे । 
मग म्हणे कटकँटा माये । काय झालें कळेना ॥ ४३ ॥ कोणीकडे निजें केलें । नेणो 
कोणाचें घावणें काढिले । ऐसें कोण सांकडे पाडिलें । मोनेंच गेले श्रीपाति ॥ ४४ ॥ 
गरूडासी म्हणे रुक्मिणी । आज विपरीत गमतें गा मनीं । न पुसतां गेले चक्र- 
पाणि । भक्तशिरोमणी कोण भेटला ॥ ४५ ॥ तंव जाला हाहाकार । देव मिळाळे 
सवळें । म्हणती थोर जाळें नवल । नेणो गोपाळ कोठें गेले ॥ ४६ ॥ नित्य दर्शना 
पंढिळें पाणी । उदास झाली वेकुंठ भुवनी । जेसी विधवा अलंकारांनी । कोण 
जनीं संडिता ॥ ४७ ॥ देव करिताती रुदन । रुक्मिणी भाक्रंदती गहन । थोर 
प्रळय सांडिता जाण । न लगे माग भगवंताचा ॥ ४८ ॥ तंव अकस्मात नारद- 
मुनि । राक्मिणीने देखिला नयनी । पुसती जाली तयालायुनी । दीनवाणी ज"- 
न्माता ॥ ४९ ॥ वैकुंठींचे सकळ देव । हाहाकूत देखिला भाव । मग सांगितला 





१ नियंत्रण. २ दृष्टि, नजर. ३ हाय ! हाय ! ४ तत्काळ. ५ वाय) जाऊं लागलं. 


अनुक्रमणिका 


श्रीक्षेत्रपंढरीमहार्यपर अभंग. २९७ 


निवाह । चिंता न करा म्हणतसे ॥ ५०॥ स्त्युलोकाचे ठायीं । पुण्यशील देश 
पाहीं । पुंडलीक नामें द्विजदेही । करी निर्वाण अनुष्ठान ॥ ५५ ॥ महा वृक्षांची 
दाटणी । अग्रे झपावती गगनीं । रावे पहातां नयनीं । सर्वकाळ अंधारू ॥ ५२॥ 
ऐेखीयरा वनाचे ठायीं । पुंडलीक ब्राम्हण पाहीं । पितृसेवा निर्वाही | चंद्रभागा- 
सखरोवरीं ॥ ५३॥ त्याचा पदावय़ा भाव । गेला वेकुंठींचा राव । देखोनि भाक्ति- 
भाव ! देवाधिदेव राहिवासले ॥ ५४ ॥ दखोन पुंडलीकाची निष्टा । नेणो चांगली 
पूर्ण काष्ठा । उणें आणुनी वेडुंठा । रहिवाखळे देखा वेऊुंठपाति ॥ '५५ ॥ ऐकोनी 
नारदाची मात । धावोनि आले देव तेथे । विटी देखोनि भरवत । मोन मांडित 
राहल ॥ ५६ ॥ श्वृतिशास्त्रश्रवण । करिती ब्रंम्हादिक गण | परी तो नारायण । 
अणुमात्र बदेना ॥५७॥ मग म्हणती रे कटकटा । कोणी देखिली ऐुंडलीकनिष्ठा । 
उभे केळें बेटुळा । चमत्कार मोठा भक्तीचा ॥ ५८॥ नाना उग्र साधनें । एक 
साधिती प्राणपानें । ब्रह्मांडी नेला आत्सा जणं | तेथेही नाराग्रण साघेना ॥५९॥ या 
वेगळे अनेक्र । करिती साधनें सोसून दुःख । परि भगवत न सांपडे देख । 
तो कोणे सुखे रातळा ॥ ६० ॥ ऐसा कारितां विचार । ज्ञानें निवडितां सारासार । 
तंव सांपडला भक्तीचा आगर । सवा थोर पितरांची ॥६१॥ भग म्हणती हा भक्ति- 
राणा । जाणे ब्रह्मप्राप्तीच्या खुणा । प्रत्यक्ष साधिळा वेंकुंठराणा । खिळून वदन उभा 
केला॥६२॥पद्ा ते भूळ दंडकारण्य । त्याडीवरतें ब्रह्मारण्य। तीर तरी चंद्रभागा जाण । 
देखोनि मन आनंदे ॥ ६३ ॥ ऐखीयावरी हा शक्तराणा । उदेला दिसे रावि जाणा । 
देवें जाणुनी पुंडलीक-खुणा । रहिवास जाण केडा छखें ॥ ६४ ॥ ऐसा जाणोनी 
अंतभोव । देवेंही केला निर्वाह । ठावेल पंढर'र नांव । वसावेळें गांव पुंडलीकःचें 
॥ ६५ ॥ राकपणीलहवत॑ान । आले समस्त तरट्ूपिगण ! दुजे केळे वकुंठसुवन 
केलें नासग्रहग भूवेकुठ ॥ ६६ ॥ ऐेली चंद्रभागा ऐसे भीमातीर । ऐसे वाळूबंट 
पुंडलीक भक्तवीर । ऐसे देव ऐसें नगर । जयजयकार कोठें महाद्टोरो॥ ६७ ॥ 
ऐे्या पताका ऐशी निद्याणिं । द४ेखभरी दाजती गडने । ढोळ ढमामे तुरे जाणे । 
टाळ स्रदंग वाजती 1 ६८ ॥ घरोघरीं तुळखीवंद्रावन । एद्मांकिंत रांगोळी जाण । 
कुकुमार्चित सडे गडून । त्रिकाळ जाण पूजा करिती ॥ ६९ ॥ घन्य़ धन्य तेथींचे 
छोक । नगर नागरीक देख । पतंग आंग पद्युपद्यादिक । तरुवर धन्य झाळे 
॥ ७० ॥ देत्रावरून जाती येती । हो का नर-पु-पाझ्ि-याति । पंचक्राशीमाजीं 
जे सांपडती । त्यासी अघोगति नसेचि ॥ ७१ ॥ या पंढरीचा महिमा ऐकतां । 
नाले कोटी त्रझहत्त्पा । या पंढर्रास वाय करितां । चिंता तयासी कासय़ाची 
१ खरी स्थिति. २ कठिण. ३ खरी करून दाखवी. ४ मर्यादा. 
| 








अनुक्रमणिका 


९८ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


॥७२॥ ऐसी कथा ऐसें निरूपण । या पंढरराचें करितां श्रवण । तेणे बेचाळीस कूळ 

होय उद्धरण । जन्ममरण चुकले त्या ॥ ७३ ॥ इतुका पुंडलीकाचा महिसा । 
वाढला भक्तिरसप्रेमा । थोर केली भक्तांची सीमा । पुरुषी पुरुषोत्तमा सापले 
॥ ७४॥ बहिणींचा निजभाव । जाला पंढरीसी निर्वाह । पांडुरंगी जडला भाव । 
जाला ठाव निजपदी ॥ ७५ ॥ 





(२ 4 
१८ पतित्रताधर्मपर अभंग 

२६७ पतिव्रता धर्म ऐेका गे साजणी । धन्य ज्या गोर्तिणी पुण्यशील ॥ १ ॥ 
येगोंचे श्रवणें साक्ते होय जीवा । पंतीविण देवा नाठविती ॥ २॥ आपणां आपण 
ओळखिल जिनें । धन्य तेचि जाणें पतितता ॥ ३ ॥ प्रपंच परमार्थ चालवी 
समान । तिनेच गगन झलियेलें ॥ ४ ॥ कस तोचि ब्रह्म ब्रह्म तेंचि कर्म । ऐसे 
जिने वर्म जाणियेलें ॥ ५ ॥ अखंडित ध्यास भगवंताचा चित्ता । तेचि पति. 
ब्रता तिन्ही लोकां ॥ ६॥ रागद्वेष मनीं जाणिवेचा ऊुंगे । न धरिजे संग अधमाचा 
॥ ७ ॥ इंद्रियाच्या द्यात्ति विधीने लांवरी । न दिसे अंतरीं द्वेतभाव ॥ ८ ॥ साधु- 
संतलेवा पतीचे वचन । पाळी तेचि धन्य पतिव्रता ॥ ९ ॥ शांतिक्षसादया पाळी 
भूतकूपा । जाणोनी स्वरूपा पतीचिया ॥ १० ॥ पर्ताचे वचन अस्हतासमान । 
'धन्य तिचा जन्म मातापिता ॥ १५ ॥ बहिणी म्हणे तिनें जिंतिळा संसार । वेकुं- 
ठींचा थार केला तिनें ॥ १२॥ 

४६८ परपुरुषाचें काय सांगो सुख । हरे सवं दुःख संसाराचे ॥ १॥ म्हणो- 
नीया संग धरावा तयाचा । सकळ सुखाचा सुखदाता ॥ २ ॥ परपुरुषाचे देखतां 
चरण । उपैरमे मन सुखावोनी ॥ ३॥ परपुरुषाचे देखतां स्वरूप । कोटि सूर्य- 
दीप हारपती ॥ ४ ॥ परपुरुषाचे सुख लाघे जरी । उतरांनी करीं सारस घ्यावें 
॥ ५॥ बहिणी म्हणे काय न कळे पुण्य केलें । सुख हें लाघलें परपुरुषाचें 
॥६॥ 

४६९ पतीचीया बोला सवैस्वें उदार । न भंगे उत्तर जीव जातां ॥१९॥ 
धन्य ती संसारीं जाति गोत-कूळ । वैकुं्ठांचें मूळ तिव्रेलागीं ॥ २॥ कायावाचा- 


१ कुलस्त्रया. २ श्ञानाचा. ३ अभिमान, ४ जिंकला. ५ आश्रय. ६ परमेश्वराचे. ७ 
तुष्ट होइ.८ मस्तक. 





अनुक्रमणिका 


पतित्रताधमेपर अभंग. र्र 


मने पतीसी शरण । खेळे ब्रह्मज्ञान तिचे द्वारीं ॥ ३ ॥ पापपुण्य कांहों न विचा- 
रितां मनीं । पतीच्या वचनी जाव देई ॥ ४ ॥ वि्घाचिं भजन अखंड शेजार | 
जेसी ते कामोरी दासी पाहें ॥ ५॥ बहिणी म्हणे तिने उभयही कुळें । तारीयेलीं 
बळें पतिधर्मे ॥६॥ 

४७० ऐका गे साजणी स्वहिताच्या कोणी । सांगतां हें सनीं घरा बाई ॥ १॥ 
आपुल्या संसारा कांहीं हित करा । सांगताहे घरा मनाभावें ॥२ ॥पाढिजे तें 
पुण्य सुकृताचे कोडी । तेव्हां लागे गोडी परपुरुषीं ॥ ३ ॥ परपुरुषीं रातली 
स्वप्नेमें मातली । तिची काय बोली येर आतां ॥ ४॥ स्वखुखें रातळी जनांत 
नाहली । निघूनियां गेली लोक!चारीं ॥ ५॥ क्रिय्रान्ट धर्म आचरूं लागली । 
चाळीली टाकेली गणगोतीं ॥ ६॥ न कळे याति-कुळ-नांवरूप कोण । गेली 
पे रिघोन त्याजसवरें ॥। ७ ॥ तियेचेनि नांवें फोडावी घागरी । नाहीं त संसारी 
बहिणी म्हणे ॥ ८ ॥ 

४७१ ऐसी काण आहे उदार जीवाची । गोडी घेत याची मनोभावे ॥१॥ 
आपुलेनि हातें घरां लावी आगी । सग सुख भोगी संगें त्याच्या ॥ २॥ जनवाद 
लोक बोलती अपार । न तंडी निर्धार संग त्याचा ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे काया. 
वाचामने प्राण । परपुरुषालागोन रातर्लासे॥ ४॥ 

२७२ सांडियेळी लाज लोकिकव्यवहार । मांडिग्रेळ चार परपुरुषो ॥१॥ 
आतां आम्दांसवे काय जनां चाड । कासयाची भीड धरूं बाई ॥ २॥ लोकलाज 
शेका सारिला पडदा । परपुरुषी लदा रंळी करूं ॥ ३ ॥ मान-आपमाना नाहीं 
आम्हां काज । एकांताचे गुज सेवू बाई ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे तोंड नलगे दावावें । 
ऐसें केलें देवे कापर करुं॥ ५ ॥ 

४७३ धस्य त्रिसुवनीं वंद्य पतिव्रता । जी निजहिता प्रवतली ॥१॥ ऐसी- 
याची भेटी होतांचि लोकरी । पापाची बोहरी होग्र तेणें ॥२॥ स्वपाति जिने 
वोळाखेला चित्तीं । धन्य ती जगतीं त्रिभुवनी ॥ ३ ॥ श्रवणी तोचि ऐके मननी 
तोचि देखे । निजध्यास सुखें घत अस ॥४॥ अणुमात्र वृत्ति नव्हे तिची भिज्ञ । 
सदा समाधान स्वामिसुखे ॥ ५ ॥ इड्यत्व तिमिरा सारोनिय़ां मागें । सदा 
स्वामिसंगें उभी शेंजी ॥ ९॥ स्वामीचे बोलणें खुणाचि जाणणें । मोनेंचि करणें 
विहित कर्म ॥ ७॥ बोळतां तें मोन अकारा ना छून्ग्र । गुण ना निगुण वर्ततसे 
॥ ८ ॥ अद्वेतानिराळें ब्रह्मांडावेगळें । ते सुखसोहाळे भोगीतसे ॥ ९॥ जीवनाचे 





१ सेवक. २ वीस ही संख्या. ३ रममाण झाली. ४ दुसरी. ५ घागर - फोडावी म्हणजे 
मेली असं समजावें. ६ लडिवाळपणानें धरलेला हट; विनोद, ७ नाश. 


अनुक्रमणिका 


१०० संत बहिणाबाईचा गाथा. 


जीवन असंगीं समाधान । त्रिपुटी विलक्षण नांदतल ॥ १० ॥ ज्ञेय-अजञप्तीज्ञान 
राहिळे संपोन । निजानंदधन होउना ठेळें ॥ ११॥ होउनी ठेली वृत्ति अवघी 
पोरूषली । तेथें कोण बोली बोलूं आतां ॥ १२॥ एऐखी श्थिति जया-स्रीशी वा 
पुरुषा । धन्य तेचि देखा पतिन्नता ॥१३॥ बहिणी म्हणे घन्य तॉचि जन्मा आली । 
कौर्ति विस्तारली त्रिभुवनी ॥ १४ ॥ 


१९ करुणापर अभग. 
-->*-5)3८-&8-4--- 

४५७४ सोठेपण तुझें घेतलें विकत । अजासेळे सुत पाचारीतां ॥१॥ वम हें 
कळले अकस्मात तुझें । नामेंच पाविजे तुझे पायीं ॥ २॥ गणिका झुकासी 
पाचारितां अंतीं । अहेतुक चित्ती पावलासी ॥ ३॥ बहिणी म्हणे तुझी किल्ली 
सांपडली । आतां व्यथ॑ बोली करूं नये॥ ४ ॥ 

४७५ तुज पावावया मार्ग असंख्यात । घाबरले चित्त होतें माझे ॥१॥ नास 
निःसंदेह सांपडलें वर्म । आतां मार्झे प्रेम पाटटेना ॥२॥ कमाचे कचाटं 
वोसैडील कोण स्त्रीदेह तो जाण असे साझा ॥ ३ ॥ योगाच्या अभ्यासें आड येती 
सिद्दि । तयासाजीं बुद्धि स्थिर नोहे ॥ ४॥ ज्ञान तों अगम्य नय्रेची समता । तेथ्रे 
नव्हे चित्ता समाघान ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे नाम आम्हां ये सांगाती ।1याची माझी 
गाति एक झाली ॥६॥ 

४७६ नामरूप दोन्ही जावळीं भावंडे । एकासवें घडे घात एका ॥१॥ पहा तो 
अनुभव जाणोनी अंतरीं । दिसे अलंकारीं सोनं जेसे ॥ २॥ आकारासी नांव 
जोडलें निश्चित । निराकार तेथ दुजे कायी ॥ ३ 0 बहिणी म्हणे स्वरूप 
नामाही वेगळें । भावी त्या कळे गुह्य गोष्टी ॥४॥ 

४७७ भीमानिकटदेशीं तूं पुंडलीका वर देसी । जडजीवतारक परिग्रेसी पांडु- 
रंग ॥ १॥ कटीं कर ठेवुनि वचनें । उद्ध्‌रसी जगरचने । साधुसंगती 'घावली 
खुचने तूं पांडुरंगा ॥ २॥ न दिसे योगतपे सहला । मुक्तिपद हरि तूं विरॅसा 
बहिणी म्हणे दीनतारका जगदाशा । तूं पांडुरंगा ॥ ३ ॥ 

४७८ संचिताचे पुरं वाहवलें होतें । नाम अवचित सांपडलें ॥५१॥ धरोनी 
आघार निघाळें बाहेरी । जाळासी केवारी पांडुरंगा ॥ २॥ अविगद्रेच्या डोही होतें 


डय हेअायजयायाायाया्ि वा कशाशशाकाााांबामाबुमाकााााााािाब्ब्ब्ब्ब शुशुशशुब॒ब॒ब॒ब्गंशंडेशेशशुशुशब्ब॒ब॒बाादाआआययययजजयबबबबययायायावयववाययययम इ < म 
१ नट झाली. २ खटपट. ३ टाकील. ४ नेवृत्त; विन्मुख; * क्षे. जाणावयास थोग्य. 
( शप्ति ) ज्ञाता; जाणता . 





अनुक्रमणिका 


करुणापर अभंग. १०१ 


मी बुडाले । नास तुझें जालें तारू मज ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे भ्रम-भोंवरीया आंत 
जातां जीव तेथं नाम आलें ॥४॥ 

३५९ भ्रमाचिया संपे डंखीयळें सज । घांव चतुर्भुज गारुडीया ॥ १ ॥ पाह- 
तोसी काय जीवहत्य़ा शिरा । पडेळ निथोरीं पांडुरंगा ॥२॥ विषदर-वाधुरी 
सांपडले आंत । कासा मिही तेथ साह्य झाला ॥ ३॥ बहिणी म्हणे व्य़ाथें करुनी 
सिद्ध बाण । लाविला निर्वाण पाहूं नको ॥ ४॥ 

४८० तुम्ही भम्ही सुखे होतों एके ठायी । कोणते अन्ग्रायी सांपडलो ॥१॥ 
तुझ्याचि हितानें वाढला संसार । आम्ही कां रे दर अतरलो ॥ २ ॥ महत्वाचे असे 
केले आम्हां भक्त । म्हणसी आम्ही मुक्त बद्ध तुम्ही ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे नको 
आम्हांपुढ ४ब्द । सांगतां हा वाद हारविली ॥2॥ 

४८५ तुजपाशी फार असे चठुराई । आम्हांपाश्ली कायी उणें भाहे ॥ १ ॥ तुम्ही 
आम्ही एक एकाचि गांवींचे । विसरलो त्यावें फळ मागें ॥२॥ तुझेठायां ऐसें 
नलावें सवेथा । थोरपण घृथा वागवीली ॥ ३॥ बहिणी म्हणे सूळ आम्हां तोन 
सांडे । नका होऊं वडे पांडुरंगा ॥ ४॥ 

४८२ फार दिवस आम्हीं पाहियेली वाट । होईल बोभाट वियोगाचा ॥ १॥ 
नाहीं तुम्हां आस आसुचाये जरी । आतां आम्ही तरी वांटा घेऊं ॥२॥ उचित 
हें वापा तूज़ नव्हे ऐसें । कळोनिय़ां आपेयें आळे मना ॥३॥ बहिणी म्हणे 
देवा भटलियाविण । होय साझा प्राण कासावत्रिस ॥3॥ 

४८३ पद्रासी कांहीं लागो नेदी ढका । भय कांही नका घरूंपोटीं ॥ १॥ 
असेल आमुचे तेचि सागो हरी । भटी क्षणभरी एक देई ॥ २॥ माझें चित्त मज 
पुरेल दिधले । परि न घे दिलें लक्षकोटी ॥ ३॥ बहिणी म्हणे भटी देई तूं एकदां 
कासयासी वादा प्रवतखी ॥४॥ 

४८४ विचारावे मनीं न देतां जिरेल । कासयासी बोळ बोलविता ॥१॥ 
तुम्ही बुडवाळ आम्ही वुडों नेदु । भदेनी वेवादू चुकवावा ॥ २॥ वेदशास्त्र 
गाढी दाखवूनी घेऊं। काचय़ासी जावू कष्टाविली ॥३॥ नदहिणी म्हणे भेट पळो नक्का 
दूर । गांवांतील हेर सखे माझे ॥ ४॥ 

४८५ भला म्हणोनिया टाकिला विश्वात । भेटी ही सायास नेदीवी गा ॥ १॥ 
धरीन पदरीं अकश्पात तूज । जाईल हे लाज जनामाजीं ॥२॥ बहिणी म्हणे 
तुज ठिकार्ण॑ लाविलें । भेटी देहू बोल आतं जीवीं ॥३॥ 


३८६ उद्दुंड रडती तुझें नांबें देवा । बुडविले सर्वा प्राणिग्रांसी ॥ १ ॥ रिणे- 
बोड्य। हरी जाणतोसी मुळा । तुजसी निराळीं होतों कां रे ॥ २॥ भेर्टाचे कारणें 
१ आपोआप, सइज. २ कजं वुडाविणारा . 





अनुक्रमणिका 


१०२ सेत बाहिणाबाईचा गाथा. 


करितो नवस । तेसी नव्हे कांस घातली म्यां ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे भेट न सांगे 
जनासी । माझांचे मजसी देई देवा ॥ ४॥ 

४८७ ठेवणें मागती वडिलांचे लोक । म्हणोनि भीक मागतोसी ॥ १ ॥ सोंग- 
संपादणी आहे मज ठाऊकी । तुझी म्यां पारखा. असे केळी ॥ २॥ ठेवण्याचा 
लोभ घरूना अंतरीं । अंबक्रर्षांवोरी गभे दह! ॥३॥ राहण्याची (?_) आस घरुनी 
श्रवाला । नेवूना गोंविला अढळपदीं ॥ ४॥ बहिर्णी म्हणे एका देऊनीयां सिद्धि । 
अतरींची क्रुद्धि कुडी खरी ॥५॥ 

८८ मागतां मागतां जन्म गेल तेरा । आतां क्षण 'घीरा नव्हे चित्ता ॥ १॥ 
दे माई ठेवणें आण म्यां घातली । नका फार बोली करूं आतां ॥ २॥ देईन 
मी जीव तुझे पायरी आजी । करावी तजविजी होई तेखी ॥ ३ ॥ असोनियां नेदी 
होचि दुःख वाटे । देईन कर्पाटे महाद्ठारीं ॥ ४ ॥ कोठील तुमचा कारभार देवा 
होईल हा ठेवा अनर्थासी ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे आतां करीन भंडाईं । पांडुरंगा 
पायीं आण माझी ॥ ६ ॥ 


४८९ मागणें मागतां ज्ञानदेव छेद । पावला बावीस जन्म जाले ॥ १॥ परी 
तुझें मन * देईन ! न म्हणे । बहुत बळें तेणें उगवले ॥२॥ चवदा शते झाली 
वंदे (?_) चांगदेवा । तेव्हां त्वां केशवा फेडी केली ॥ ३॥ बहिणी म्हणें माझे 
जन्म गेळे तेरा । परि फञजीतखोरा तूं न देसी ॥३॥ 

* ४९० नामदेवा खेचरा घातला हवाला । परि रोख त्य़ाला तून देसी ॥१३॥ 
ऐेसा तूं विठ्ठला जाळासी रे शेट । करूनी बोभाट देसी जना ॥२॥ असंख्यात 
किती सांगावे कष्टती । न देसी श्रीपाति ज्याचें त्याली ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे देवा 
तू होसी समर्थ । आम्ही कीं अनाथ जीव होऊं ॥ 2॥ 

४९५ न बोलसी बोल फुकाचा तूं एक । पाहसी ष्ॉतुक तूं डोळां ॥ १ ॥ जाईन 
मी आतां घालुनीयां धुळी । कासयासी कळी वाढविली ॥ २॥ नाहीं तरी म्हण 
आपुलळाया तोंडे । किती तुजपुढें बोल बोलूं ॥३॥ बहिणी म्हणे चाल करूं चोघा- 
चार । बेलानी वेव्हार निवडीती ते॥ ४॥ 

४९२ सर्वे आम्ही तुज सारख! समान । एका देसी घन भाग त्याचा ॥ $॥ 
त्यासी दिला तसा देई माझा मज । मग कोण तुज बोल ठेवी ॥ २ ॥ जाले जरी 
श्रेष्ठ माने थोर लेखूं । वांटा सवी येकू सारिखाची ॥ ३ ॥ बहिणी म्हण एका भावा 
दिला वांटा । मी काय धाकुटा सांग मज ॥५॥ 





१ करितां; खातर. २ वाइंट, खोटी, कुडी. ३ कपाटे न देई म्हणजे द्वारे बंद करूं नकोस 
४ हा शब्द 'वंर्थे असा असावा असें बाटतें वंथे म्हणजे वडिलोपार्जित संपत्तीचा वांटा 
५ चार चौोघापुढें खटला माडून न्याय मागू. 


अनुक्रमणिका 


करुणापर अभंग. १०३ 


४९३ घेतला आपुला विश्वास देऊनी । द्यावें ऐसें मनीं नय तुझ्या ॥५१॥ 
ठिकांण आम्हांसी न दिसे सर्वथा । पाहतां पाहतां जन्म गेले ॥ २॥ ठेवणें पुरिलें 
कोणतीये ठायी । आम्हां दक्ष तोही खांपडेना ॥ ३ ॥ बहिणी ह्मण देवा पाहिलें 
म्यां फार । अविश्वातें दूर अंतरले ॥ ४॥ 

४९४ न देली तं माझं भांडबल हरि । येक तरी करीं पांडुरंगा ॥ १ ॥ आण वाहू. 
नियां देई मज क्रिया । सोडीना मी पायां मनांवूनी ॥ २॥ विश्वासघातकी एऐलें 
मज वाटे ! फांसे हाती विटेवरी उभा ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे पांचामध्यें घई आण । 
सग मी जाईन कळे तेथे ॥ ४॥ 

४९ किर्तार्क लोक मागतांची मेले । तसं हें न चाले पांडुरंगा ॥ १ ॥ घेईन 
निश्चये न सोडी सवेथा । विश्वास हा आतां काय तुझा ॥ २॥ अवचात येथें पडि 
लासी दृष्टी । पाहतां हे २ष्टि अकस्मात ॥ ३ ॥ आतां कोण तुझा घरील विश्वास । 
बहुत होय आयुष्य पुंडलीका ॥ ४ ॥ फार 'शीण त्याचा घेतला अच्युता । त्याच 
पुर्ण्ये आतां देखिलाली ॥ ५॥ बहिणी म्हणे लोम आतां सांडी दरे । थोरपणा 
बरां पांडुरंगा ॥ ६॥ 

४९६ अलासिक्क क्रिय़रा दिसे तुझे अंगा । बुडविळं लंगी सर्वे माझं ॥ १ ॥ जीव- 
हत्या तुझे साथां होली फार । हत्यारी साचार नास तुझें ॥ २॥ उदैडचा घरें वुड- 
विलीं वाटोळ्य़! । किती बाळ्या भोळ्या नागविल्या । ३॥ बहिणी म्हण तुझे नांव 
निसंतान होईल तो कोण वाचे गाती । ४॥ 

४९७ सत्यभामा त्रण मागतां न देसी । दिघलं द्विजासी दान तिनें॥ १॥ पारे 
तं न देसा ठेवणें लोमिश । ऐकतां भोठा खद वाटे ॥ २॥ देवकी वसुदेव भागले 
मागतां । जालासी तत्त्वतां पुत्र त्यांचा ॥ २॥ बहिणी म्हणे गाई राखिसी नंदाच्या । 
ठेवणें कोणाच्या हातां नये॥२॥ 

४९८ तुझ्या थोरपणा कोण लावी हात । वाटतें मनांत घरावेसें ॥ १ ॥ घरो- 
जीयां बंदी ठेवावें हृदयांत । सोडवील तेथ कोण दुजे ॥ २॥ विवेक राखण ठेवीन 
जवळी । हृदयाची टाळी देवोनियां ॥ ३॥ बहिणी म्हणे माझ देई भांडवल । ऐको- 
नीय़ां बोळ आतां तरी ॥ ४ ॥ 

४९९ षड्गुणऐश्वये थोर त॑ जालासी । नावडे भाम्हांली काय तेस ॥ 9 ॥ लक्ष्मी 
यश कोर्ति भोदार्य वराग्य.। ज्ञानेंचि तें सांग सव झालें ॥ २॥ हेंचि भांडवल आहे 
तुझे हातीं । येणें तूं श्रीपाति म्हणविसी ॥ ३॥ करोनी अकता जेसा तं नाहेसी । 
मज काय तेली कळा नये ॥ ४ ॥जेसा तूं ब्यापक सवोठायी हरि। मी काय बिचारी 
नव्हे तेसी ॥ ५ ॥ जैसा तं वरिष्ठ त्रेलोक्यनय़ाक । मीही तेली एक काय़ नोहे 


१ होती (? ). 





अनुक्रमणिका 


१०४ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


॥ ६॥ परी आम्हां सेव्य़ नव्हे तें भूषण । सेवकत्वें जाण क्रीडा करूं ॥ ७॥। बहिणी 
म्हणे काय वाटतसे बरं । भीक मागे पोरें एस हरि ॥ ८॥ 

७०० पुरोनियां घन बांधिले विटानें । निघेना ठेवणें बोळ तरी ।॥ १ ।। कोण्यापाडे 
उभा राडिलासी नेणे । मह!ग बोलणं फार झालें ॥ २॥ पक्नासां चिऱ्यांनीं बांधील 
भाचोनी । निघेना म्हणोनी बोळ तरी ।। ३ ॥ कारणदेहाच्य़ा पाडेलें अंधारी । 
निघना बाहेरी कामकाज ॥ ४॥ नाही आराणुक पहावय़ा मज । कांदीं तरी गुज 
बोळ एक ॥ ५॥ बहिणी म्हणे आंतां नको व्यर्थ (पेटू । काय जोड जोडूं भाग- 
लासी ॥६॥ 

५०१ तुम्हां आम्हां चोवे सांगतील भातां । चला पंढरीनाथा उठा वेगीं ॥ १ 
बहु भीड केली आसुची डावित । भलेपण येथं कोण पुसे ॥ २ ॥ सहा चोघे अठरा 
सांग दोघेजण । घातलीले आण उठा वेगीं ॥ ३॥ बहिणी म्हणे जाणे बाहेर 
लागलें । घरांत बुडविले कोण सोसी ॥ ४ ॥ 

०२ थोरपणा आस्हीं दिधली तिळांजुळी । तुज वनमाळी पाहिजे तो ॥॥9॥! 
तुजहुनी वरे आम्ही एकापरी । पहातां विचारी आपुलिया ।। २।। वद्धभुक्त कोणा 
न म्हणो सवेथा । तुजपाशी कथा होि असे ॥। ३ ॥ बहिणी म्हणे लोक विस्तारणें 
तुज । आम्डीं ता सहज वतेतखो ॥ ४! 

५०६ भांडणा'ची रीती आयाकेली संती । सोडवील हाती धरानीयां ॥॥१॥ 
हा! क!य देईल विचारी मनाली । येशें कोणत्यासी रोख दिलें ॥ २॥।। निषत्तीचे 
हाती पावलें हं त्य़ा । ज्ञानदेवाचीये लोड पाहे ॥ ३॥ वालेष्टाचे दाते पावलें 
श्रीरामा । ऐसें काय तुम्टां ठावें नादी 1। ४ ॥। नारदार्चे हाते दिघलें बहुतां । रोख 
नाही देतां जाळा कोणा ॥ ५ ॥ चांगदेवाम्रती सुक्ताईेकडून । देवावेळें जण ज्याचें 
त्यासी ॥ ६ ॥। बाबाजीच हातीं तुकोबाचे रिण । फेडविळें जाण येणें खरं ।७।। 
रेस किती सांगू युगायुगीं तुज । बोलियलळें गुज संतसाचु ॥८॥। बहिणी म्हणे भातां 
त्या तरी दाविजे । येथे रोख माझे फेडावय़ा ॥ ९ ॥ 

५०४ असों 'चितांग्रस्त प्रेमांचिया आशे । वाटे देव ऐसे कृपा करो ।॥1१॥ प्रवेशोनी 
अंतरी कोणाविया तरी । कोण म्हणे घरी कांस माझी ॥ २॥। नाशीळ हें माझी 
कोण दरिद्रता । कोण भवव्यथा निवारील ॥३!। बहिणी म्हणे ऐझी सदा चिंताय्रस्त । 
काय़ करी नाय पठरीचा ॥ ४ ॥! 

५०५ तुकारामखूपें प्रत्यक्ष चॉलंत । होई सावावेन्त सावघान ॥१॥ पाहें परतोनी 
आपुलिया दिठी । सांगितली गोठी एक कानीं ।। २॥ तयाचा उद्वार करूं नये 
वाचे | झाळेंसे चित्ताडें समाधान ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे सना केलाले प्रकादा । 
अस्ता उदयास ठाव नाहो. 1 ४ ॥ 








2 कोणत्या महत्त्वाच्या कायांकरितां २ पक्के बांवून , 


अनुक्रमणिका 


योणऱ्याचे अभंग. १०५ 


०६ ठेवुनी कर माथां उपदेशी । तत्पदत्वंपद प्रणवासी ॥ १ ॥ तो म्यां साठ- 
विला ह्ृदयसुवची । सद्रुर्कर वरदानी !! २॥ माय्यातम नाशी क्षणें एके । निस्सी 
शाखविवेकके ॥ ३ ॥ तत्समरूप याचें मज बोधी । स्वरूपी मानस राधी॥ ४॥ 
त्रिगुणी देइ वर्ते परतंत्रे । बोधी पंचकयंत्रें ॥ ५ ॥ होतें जीवघमी परदेशी । ते नेले 
मोक्षपदासी ॥ ६ ।। तापत्रयव्यया मज बाधी । दिधली शांति-समाधि ।। ७॥ 
बहिणी म्हणे ऐसा सद्गुरु दाता | न संडीं जीव जातां॥ ८ ॥ 





>>. आ. 1.१ 
२० टणप्याच अभग 

५०७ सूखाशी बोलतां कोण सुख चित्ता । म्हणोनी वार्ता सांडावी ते॥१॥ आपुल्या 
आनंदीं अलावें सर्वदा । करावी गोबिंदासबें मात ॥ २॥ उचलोनी धोंडा पाडावा 
चरणी । तैसी मात जनीं घडो नये ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे सदा दावा या दोघांसी । 
नाहे परसार्थासी प्रपंचाचा ॥ 2॥ 

५०८ जयाली स्वहित करणें असे मनीं । तेणे द्यावी जनीं पाठी जया ॥५१॥ 
म्हणो मग जग वेढें अथवा सूर्ख । आपुलें तें सुख सांडो नये ॥ २॥ सांडावी ते 
लाज जनलोकाचारीं । जयासी श्रीहरि पाहिजेल ॥ ३ ॥ म्हणवावें जनीं प्रपंची 
अष्टला । परी स्वाहिताला सांडो नये ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे जन त्रिविध प्रकार । 
आपुले स्व!चार सांडो नये॥ ५॥ 

५०९ आकाश कडढकडी मेरू गडबडी । परी सुख-गोडी सांडो नये ॥ १ ॥ ऐसीया 
निघोराजवळों वसे देव । न घरावा संदेह कांहों मना ॥२॥ पृथ्वी जरी बुडे 
डगप्रगश्‍्य़ा दिव्या । परी जगदीशा लोडूं नग्रे ॥३॥ शीत उष्ण जरी वरूषे हा 
पाऊस । तरी कासावीस होऊं नये ॥ ४॥ वायु जरी सुटे ब्रह्मांडही फाटे । तरी 
आत्मनिष्टें भंगू नये ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे तेथ्रे जीव तो कायसा । ऐसी पूर्ण दशा 
आचरावी ॥ ६॥ 

५१५० भ्यावें तों शरीरा शरीर हें मिथ्य़ा । तेथें आतां चिंता कासयाची ॥ १ ॥ 
विचारावे मना आपुल्या आपण । धरावें निवाण निज खूपीं॥२॥ जिवाश्ली जॉ 
भ्यावें अविनाशी दिसे । जन्ममरण फांसे कोण भोगी ॥ ३॥ बहिणी म्हणे येथ 
लरटिके मीपण । करी जन्म-मरण येरझारा ॥ ४॥ 

५१५१ जिवाचा उदार देहाचा झुंजार । तयासी संसार काय करी॥ १॥ परी हा 
बिर्घार असावा. कारण । मग नारायण जवळीं भेटे ॥ २ ॥ कायावाचासनें दृढ 


अनुक्रमणिका 


१०६ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


ज्ञाला जीवें । तय्मासी आघवें हेंचि नव्हते.॥ ३॥ बहिगी म्हणे सती उभी शिळे- 
वरी । तियेसी माघारा काय़ खंती ॥ ४ ॥ 

५१२ तोंवरी ह्या गारा झगसेगली सैरा । नाहो जंव 'हिरा' दष्टीपुढें॥ १॥ 
मग तो निवाडा आपेसी कळेल । जाळावे ते बोल क्रिग्रेविगें ॥ २॥ तोंवरी ह्या 
शिंपा दिसती सोऊज्वळा । जोवरी न कळा सोतियांची ॥ ३ ॥ वहिणी म्हणे नाहों 
कुक्काचें बोलणें । करोनी दाविणें क्रिया तैसी ॥ 8 ॥ 

५१३ वरीवरी सांग सांगाव्या त्या गोष्टी । जेव नाहीं भेटी आत्मज्ञानीं॥ १9॥ 
कासय़ासी वेष धरी नाना सोंग । जी तेथीं ढोंगे खर थान ॥२॥ काय़ सांगो- 
निया लांब्र लांब गोष्टी । जोवरी न भेटी आत्सत्वाची ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे मल 
[दिसती क्थेना । जोवरी न मना अनुताप ॥ 8 ॥ 

५१४ बोलवती बोळ फुक्राचे प्रबळ । पारे प्रेम-त्रोल दुळेभ ते ॥ १ ॥ काय 
त्या सांगणें व्यर्थ ज्ञान-गोष्टी । नाहीं जंव भेटी स्वाचुभवी ॥२॥ ज्ञान लांगवेल ब्रह्म 
दाखवेल । स्वानुभव-त्रोल दुळंभ त ॥ २॥ नाना जपतप करिती अनुष्ठान । पारे 
ब्रह्मज्ञान गिंवेसेना ॥ ४ ॥ घषड्दशनाचीं दाखविजी सोंगे । वेराग्गरही अंगें बोल- 
चेल ॥ ५॥ बहिणी म्हणे कळा दाववेल ज्ञानें । पारे ले प्रेम-खुण वेगळोच ॥ ६॥ 

५१५ करवेल भगवे वागविती जटा । परी आत्मनिष्ठा वेगळीच ॥ १ ॥ जाणा- 
बया वर्म बहु पुण्य पाहिजे । मग वरी साजे बाह्य क्रिय्रा ॥ २॥ करवेल सुंडन 
विषग्र-भोग-र्‍्याग । परि न कळे अंग स्वानुभवींचे ॥ ३ ॥ टाकवेल शिखा-सूत्र- 
घरदार । अनुभव साचार अगम्य परी ॥ ४॥ लय लक्ष मुद्ठा कळेल आलन । अनु- 
भव जाण वेगळाची ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे येथे बलगे पारहार । कळे तो विचार 
बोलतांची ॥ ६॥ 

७१६ संत म्हणवितां लाज नसे चित्तीं । जोवरी आसक्ति विषयांची ॥ १॥ 
गाढवाचे परी दिसे जिणें त्याचें । काय त्यासि याचें घेउनी फळ ॥ २॥ संत म्हण- 
वितां घडते पातक । भोगी जंव सुख विषयाचे ॥२॥ रागद्वेषनिंदा भूतांचा 
मत्सर । करावा नुच्चार संत तेणें ॥ ४॥ लोभ दुंभ मान विषयांचा भाद्र । संत 
तो साचार बोलों नये ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे व्वात्त नाहीं जों विराल्या । तो संत. 
सोहळा अघःपाता ॥ ६॥ 

५१७ कामि रंगी-न्यायें घाले जे घारणा । तोचि -एक जाणा बह्यनिष्ठ ॥ 9॥ 
एऱहवी ते बोळ बोलावे फुकाचे । काय़ सांगीवेचें शब्दज्ञान ॥ २ ॥ चकोर-चंद्र 
न्यायें होये हें मन । संतपदज्ञान तरिच सत्य ॥ ३॥ बहिणी म्हणे लिंघुलवण- 
न्य़ाय-भेटी । घडे तेव्हां गोष्टी ब्रह्मत्वाची ॥४॥ 

१८ श्रस््राडे पे घाय सोसवती सदा । परी जननिंदा सोलवेना॥ ५ ॥ 


2 चकाकतात. २ अफाट; फार. ३ कल्यित गोषी, ४ सांपडेना; मिळेना, 


अनुक्रमणिका 


टोणप्याचे अभंग. १०७ 


ऐसिया साधनें रॉकडेचि फळ । ब्रह्म हें केवळ प्रा्त होय ॥ २॥ करवतो दान 
तप बत स्त्रान । जननिंदा जाण सोसवेना ॥ ३॥ योग याग तीर्थ करवेल अनु- 
छान । जननिंदा जाण लोसवेना ॥४॥ बहिणी म्हणे जन निंदोत सकळ । आत्मत्वां 
निश्चळ ठेवी मन ॥५॥ 


५१९ आमुच मिळणीं सिळूं नका कोणी । विषय-सांगातिनी बाडयांनो॥ १॥ 
नव्हे तैसें बळ विवेक्र विचार । नका करूं चार जन्मांमाजीं 1। २॥ जंव आहे 
तुम्हां मागील बोभाट । तंव कांहीं नीट होऊं नका ॥ ३॥ जन-लाज शष आहे 
जों मनास । तोंवरी उदास होऊं नका ॥ ४ ॥ सासर माहेर आहे जेव तुम्हां । 
कुंधोनियां प्रेमा आणूं नका ॥ '५ ॥ बहिणी म्हणे नका फजिती फुकाची । करूं्या 
जीवाची वायावीण ॥ ६ 

५२० सूर्खासवें गुज अधमाी उपकार । ख्रियांसी विचार सांगो नग्रे ॥१॥ 
वाळुच्षयिपरी शिरे पाणी जसें । दुर्जनासी तेखे उपदेश ॥ २॥ तक्षकासी दूध 
स्त्रियासंगें गुज । खडकावरी बीज पेरों नये ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे ऐसे जाणावे 
चांडाळ । हित त्या केवळ काय कळे॥ ४॥ 

५२५ आणिकां उपदेश सांगे वरैच्य़ा रीतीं । आपण ते चित्तीं न 'घरी कांही॥१॥ 
ऐेले ते जाणावे मंदुमति हीन । तयां मह्मज्ञान काय करी ॥ २॥ वरवर सांगे 
जनां ब्रह्मज्ञान । स्वयंचे पावाण कोरडाची ॥। ३॥ बहिणी म्हणे तया नाहीं 
आत्म द्याद्दे । यरां सांगे बुद्धि मूरखंपणे ॥ ४ ॥ 

५२२ आम्हां जितोचि मरणें । मेळेपण जीत जाणें ॥ १।। काय़ करूं ऐस जालें । 
तुकारामें मज केलें ॥ २॥ शब्द आमुचा खुंटला । निःशब्द उदया आला 11 ३॥ 
बहिणी म्हणे शक्ति नाहीं । शक्तीविणें व्तू देहीं ॥ ४ ।। 


२ वर्तन; आचार. २ व्यर्थ; फुकट. ३ वर सांगितल्या रितीमरमाणें . 


अनुक्रमणिका 


२१ स्फुट अभंग. 
७>>&&(७७२ 


५२३ नव्हे करणीची आहाच । जीवें पायी जडला साच ॥१॥ आतां 
याकेलें करावे । शरण केंशवासी जावें ॥ २॥ देउनी प्रपंचासी फांटी । पाय तुझे 
धरिले कंठीं ॥ ३॥ वेरी छळिती गांजिती । परी पायर तुझे चित्तीं ॥४॥ नखीं देती 
जरी सुया । तुजन सोडों देवराया ॥ ५॥ जरी केला सहकारी । बहिणी म्हणे 
दया करीं ॥६॥ 

५२४ भक्तिभाव आम्हीं बांधिलासे गांठी । तेणें आम्हां तुटी कासयाची ॥१॥ 
गाऊं नाचू भ्रेमें हरिनाम कीर्तनो । भावोनियां जनीं जनार्दन ॥ २॥ खाऊं वाटूं 
ल॒टटं उदारासारिखे । सरे ऐसें देख नाहीं नाहीं ॥ ३॥ कोणाचिया घरां जावें 
द्याया घ्याया । स्वझी' भोगावया दैन्य नाहीं ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे भक्ता कास- 
याची चेता । पाठीली असतां पांडुरंगे ॥५॥ 

५२५ तू माझी माउली तुझें सी बालक । करिते कोतुक नामीं तुझिया ॥१॥ 
तूं माझी गाडली मी तुझें वांसरूं । करिते हुकारूं तुझ नामीं ॥२॥ तूं माझी 
कुरंगी मी तुझें पाडस । करीं रात्रींदिवल ध्यान तुझें ॥३॥ तूं साझा चंद्रमा मी 
तुझें चकार । उल्हास हा थोर देखानीयां ॥ ४ ॥ तूंचि माझा मेघ मी तुझे चातक 
सदा मज हारेरू स्मरणीं तुझे ॥ ५॥ तूं माझा सज्जन मी तुझी सांगाती । अखंड 
हें चित्ती घ्यान तुझं ॥ ६ ॥ बहिणी म्हणे माझा हेसा प्राणसखा । तुकाराम 
देखा सर्व घनी ॥७॥ 


५२६ षट्शास्त्र-श्रवण सत्संगसेवन | देव तयाहून आणिक नाहीं ॥१॥ 
शिष्टासी रुन्मान शास्त्रांचा अभिमान । असे तोच जाण ब्रह्मानिष्ठ ॥ २॥ बहिणी 
म्हणे कमे वह्म जया मानें । तोचि पें जाणें ब्रह्मरूप ॥ ३॥ 

'३२७ धन्य तें गोकूळ धन्य ते गोपाळ । घन्य लोकपाळ पुण्यशील ॥१॥ 
धन्य तोचि देश धन्य तोचि वंश । जेथें ह्वापिकेशा अवतरले ॥२॥ धन्य तीच 
माता धन्य तोचि पिता । जन्म कृष्णनाथा ज्याचे कुशीं ॥३॥ घन्य त्या गोपिका 
कृष्णी तन्मयता । धन्य ती सरिता कृष्ण पोहे ॥४॥ धन्य वृंदावन धन्य 
गोवधैन । चारी नारायण गायी सदा ॥ ५ ॥ धन्य तो दिवस धन्य तोचि मास 
जन्मला अविनाश कृष्णसश्ता ॥ ६ ॥ बहिणी म्हणे धन्य नरनारी बालक । घेती 
कृष्णसुख सवेकाळ ॥ ७॥ 


१ वरवर. ( आम्ही ) आहाच करणीची नव्हे साच पायीं जीवें जडलों हा भावार्थ, 





अनुक्रमणिका 


स्फुट अभंग. १०९ 


५२८ बाटावेळें तुवां अवघें गोकुळ । क्रिय्रा हे आकेळ तुझी देवा ॥१॥ ऐसा 
वू लाघवी क्रियानष्ठ जाण । ब्रह्म तुज जाण म्हणती ऐशा ॥ २॥ चोरटा खाणोरी 
देहाचा पाईके । शिंदळांचा नाईक क्रिय़ा तुझी ॥ ३॥ निलाजिरें जिणे हेड्सा- 
विती नारी । नोसंडीसी तरी सोडीं देवा ॥४॥ संपादिसी मुखे झाकली आक्रया । 
लरिके करिसी तया साक्षीभूत ॥ ५॥ बहिणी म्हणे हरी न कळे तव लोला । 
ऐेसा तूं गोपाळा अनाचारी ॥ ६॥ 


५२९ अवघी कु ळकोटी आहे मज ठावी । विश्वास गोसावी कोण शोभा ॥ १ ॥ 
न बोलवे आतां लाज आपणांली । आम्हां हृषीकशा मायत्रापा ॥ २॥ अवधी 
परंपरा जाणवली सज । वाय़ां योगराज म्हणवीसी ॥ ३ ॥ मुर्ळांचा गॉवळ गोव- 
ळ्यांची क्रिया । भजे तुज ऐशिया कोण सांगे ॥ ४॥ धुर्टे घाणेरे वोंगळ गोवळी । 
खासी उष्टावळी तय़ा सुखींची ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे देवा न बोलावें वर्म । सांगतां 
तव धर्म लाज वाटे ॥६॥ 


५३० प्रलंगासारिखें बोळावितो देव । देखोनिय़ां भाव जना ऐसा ॥ १ ॥ काय 
करूं यासी दुबुद्धीचे कोडें । भोगणें हें पुढें आहे तया ॥ २॥ ब्राह्मम म्हणवीती 
मद्यभ्रांस सेविती । मेथाई पूजिती वरय कसी ॥ ३॥ जारण मारण स्तंभनमाहन । 
जीवहिंसा कारण विषग्राळांगों ॥ ४॥ आपुला स्वधघम सांडोनियां माग । संवेला 
निजांगें भघमांचे ॥ ५॥ सकर करिती गुरुकृपा म्हणती । पाप न म्हणती परद्वारीं 
॥ ६ ॥ ज्याचें खाती तया मारायरा उठती । शंका न घरिती स्वामित्राची ॥७॥ 
बहिणी म्हणे टेसे न पडो दृष्टी । ज्यांचेनी ही सृष्टि सर्व बुडे ॥८॥ 


५३१ अवतारांच्या पाक्ति डी लीला कवणाची । जाणती हें साची अनुभवी 
॥ १ ॥ आणिक्कांसी न कळे जाले लठ्ठ थोर । पाहजे तो छञूर ज्ञानवंत ।॥॥२॥ 
सत्राचीस काय उन्मनी बोलती । प्रेम वाहे म्हणती कोणा सांगो ॥। ३ ॥ मूळ- 
माया निवात्ति गुण ताम्य़ प्रकृति । कवणासी म्हणती सांग कें । ४॥ अद्वय 
जें होतें द्वेतासी आणिले । कोणाचेनि आलें जाणावया ॥ ५॥ एक हा अनेक 
कनेक हा एक । अस्वय व्पतिरेक केला सांग ॥ ६ ।। बहिणी म्हणे याची केली 
ब्रह्मकळा । म्हणोनी अंबेला शारणांगत ॥७॥ 


०३२ देहयंत्र वाहे हरी ! निञजसप्ते वाजवी कुसरी॥ १ ॥ वाचा तारा लाविल्या 
हरी । एक स्वरें वाजवी चारी ॥ २ ॥ इंद्रियरंध्रें केलो प्रगट । मनसारी लावुतो 


स िणमिहा मेणा मेनन कृतक मेका दकाळाद क डीडिका किलर कोमळ. 
१ अत्यंत ज्ञानी; परमह्म २ अवाशी ३ शिपाई ४ हेटाळणी कारेतात. ५ सोडीत नाहांस 
६ गौळी. ७ घामट, दीन, ८ एक झद्र देवता मनाला आनंद देण्यासारखी. 


अनुक्रमणिका 


११० संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


भीट ॥ ३।! ओंकारध्वनि सूक्ष्मनाद । मातृका पिळोनी झुद्ध ॥ ४ ।। बहिणी 
म्हणे अनुभव घ्यावा । वाजवी कोण तो पाव्हो || ५॥ 

५३३४ निंदक हरिभक्त हे माझे सांगाती । जावाहुनी प्रीति भेटी होतां॥ १॥ 
तयांचा संभ्रम होतले मज घरीं । वैकुंठ यापरी वघावया ॥ २॥। जेल हे हरि- 
भक्ता आतिथ्य करावें । तेसाचि श्वभावे निंदफासी ॥ ३॥। बहिणी म्हणे माझे 
दोघेही जिवलग । कर्मभोग वांटा आला ॥ ४॥ 

५३४ हॉरिभक्त तेचि जाणावे वो तुम्ही । जेव्हां भागवतधमी विधियुक्त 
॥१॥ देदविधिसार्गा नुलहुंघी लवैथा । अखंड हे आस्था भूतमात्रो ॥२॥ कमे 
वोसंडीती दृहाचेनि छंदें। अखंड ञानंदे क्रीडताती ।। ३ ॥ बहिणी म्हणे ऐसे 
जिवलग ते माझे । भटतां सहजे सुख होय ॥ 8 ॥ 

५३५ निंदक भटतां दुणावें हरीख । भक्ताही विशेष सुख वाटे ॥ १ ॥ निंदक 
सांगाती येणेपरी बापा । करिती निष्पापा गुरुभक्ता ॥।२॥। खुवणांचा मळ काढितांचि 
पुटी । पडियेली तुटी हीण जेवीं ।! ३॥ आरसा उजळ करितांचे देख । मळ 
तो निःशेष जाय जेवीं ॥ ४ ॥ निंदर्के निंदितां कर्ताकम जळे । आम्हांसी आकळे 
परब्रह्म ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे निंदक देखें जेव्हां डोळां । आनंद-सोहळा 
करितसे ॥ ६॥ 

५७२६ हरिभक्त निंदक जन्मले एके ठायी । वांटा तया पाहीं भागा आला ॥ १ ॥ 
ज्याचे कमे त्यानें केलेंचे पाहिजे । न करितां सहर्जे दोष होती 1॥। २॥ म्हणोनि 
निंदरके निंदाचे करावी । तया तोचि जीवीं आठो असे ॥ ३ ॥ हरिभक्त भजन 
करावें आदरे । संतांची लादर पूजा कीजे ।।४॥ कावळ्याचा धर्म टेचावें ढोपरा । 
मोक्तिकाचा चारा काय त्याखी ॥ ५॥ श्वानाचा स्वभाव गुरगुर करावी । पिसा- 
ळल्या जिवीं प्राण घ्यावा ॥ ६ ॥ हंसाचा स्वभाव पय-पाणी निवडी । विष्टा तो 
चिवडी केवीं घडे ॥ ७ ॥ बहिणी म्हणे तेथ ज्याचें कमे त्यानें । करावें म्हणणें 
नलगेतया॥1८॥ 


५३७ हरिभक्ता सन्मागे दिधला हा वांटा । निजभक्तनिठठा पुण्यवंत ॥१॥ दया हे 
करावी भक्तिपुरःसरे । रामनाम त्वरं मुखीं गावें ॥ २॥ संतांचे पूजन शास्त्रांतीही 
मान्य । अखंड अचेन ब्रह्मपूजा ॥। ३ ॥ गंगा गोदावरी काशी तीथंयात्रा । तेणेंचि 
पवित्रा देह करी ।। ४ ।। भूतमात्री भाव सांडोनी मीपण । आठवी जो चरण 
राघवाचे || ५ ॥ बहिणी म्हणे कर्म हॉचे भागा आलें । दुसरा न चळे उपाय 
हो ६1! 

9३८ रालभाली कळा शिकविले छान । स्वघर्माचरण काय़ सांडी ।! १ !। तेसा 


१ पहावा . २ टाकतात. ३ कमी दज्यांचें सोने. ४ आठव; स्माते. 


अनुक्रमणिका 


स्फुट अभंग. १११ 


जो स्वभाव निंदका हरिभक्ता । सांडी तो हे वार्ता स्वमीं नव्हे ॥ २ ॥ मकटासी 
जरी सुखास दिधले । तारे का सोहळे तया माने ॥ ३॥! श्वानाचेया अंगा लाविला 
चैदनन । उकीरडा-शयन न करी कायी ॥ 8 | घुली उंद्रांसी ठेउनी मंचकों । काय 
उेकीर शेखी काढितीना ॥ ५॥ सर्प विंचवांसी शाकरादि दूध । काय देतां आुद्ध 
विष नोहे ॥६॥ पाळ सी धरीं आणूनि ठेविलें । उफराटी टांगळें न संडी ते 
॥ ७ ॥ बहिणी म्हणे तेलें अभक्तस्वभाव । शिकविल्या ठाव न सांडिती ॥ ८॥ 

५३९ तैसी अभक्तासी गुरुकृपा जाली । शेखी व्यर्थ गेळी फळेचिना ।। १ ॥ 
निंदाची करितां वाचा कारायणा । तेथें नारायणा काण स्मरे ।। २॥ श्वानाचे तें 
शेपूट शतवर्षे नलिके । घालितां न चुके चक्रदक्षा ।। ३ ॥ गर्वे करोनिय़ां मस्तक 
लववेना । तो संतचरणा केविं लागे ।। ४ ।। लोकांचीं अकमे विचारी मानसीं । 
तेथ भगवंतासी कोण चिंती ॥ ५॥ ऐसा परोपरी अकर्मांचे लागीं । वाढलाले जगीं 
द्वेपासाठीं ॥ ६ ॥ बहिणी म्हणे ज्याचे कमे तोचि करी । तयासी श्रोहिरी काय 
करी ॥७॥ 

५४० भक्ताचे आचरित आपणाचे होय । भगवंताची सोय स्मरेचिना 1। ५॥ 
कीर्तनीं आद्र-शांतिक्षमा वले । देह जातां केसें दंडळेना ॥२॥। भाक्ते आणि ज्ञान 
वेराग्य वोतलें । प्रेम वोलंडलें सवकाळ॥२॥क्रिया कर्म जें जे अर्पी इंश्ररासी। अखंड 
वाचेसी रामराम ॥ ४॥ अवाच्यता बोल नयेचि सुखासी । कोंवि पातित्रतेसी पर- 
पुरुषी तें ॥। ५॥ सर्वांभूती भाव लारिबाचि घरी । नमस्कार करी भूतमात्रा ॥ ६ ।। 
अगवैता मनीं संता लोटांगण ! आठवी चरण श्रीगुरूचे ।1७1। बाहिणी म्हणे ऐखं भक्त 
आंचरित । तयासी भगवंत जवळोंच ॥ ८॥ 

५३५ भक्तां अभक्तांसी कोण गति होय । आयका उपाय तोही एक ॥ १॥ 
कतृत्वासारिखें प्राप्त होय फळ । देतसे कृपाळ पाहोनियां ॥ २॥ येणें क्रमे भक्त 
आचरे जरी हा । तरी तया पहा विष्णुपद ॥ ३॥ देहीं असोनियां विदेही तो 
जाणा । सत्यसत्य खुणा वेदमतें ॥ ४ ॥ भक्तां भवपाश बांधू न शकती । तयांसी 
श्रीपांति राक्षितले ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे भक्त तेचि जाण मुक्त । तयांसी भगवंत 
प्राप्त जाला ॥६॥ 


५४२ निंदक तेही फळ घेती कर्तत्वासी। । निंदितां संतांसी नानापरी ॥ १॥ 
नसतां अपराध संतजनां निंदी । सहस्त्र गोव'धीं दोष थोडा ।। २॥ संतांसी मत्सर 
करी सर्वे काळ । दोष से सबळ अंगीं आळे ॥ ३ ॥ असेल अपराध संतां-अंगी' 
थोर । बोलतां तो अपार दोष होती ॥ ४॥ असतां अपराध आणो नये सुखां । 





१ उकरून माती काढणें. २ शेवर्टा; अखेरीस. ३ आनंद, करमणूक. ४ कळमळत नाही. 
५ आचरण. 


अनुक्रमणिका 


११२ संत बहिणाबाईचा गाथा 


वदतां त्रिदाखा पात्र झाले ॥ ५ ॥। एवढे अपराध थोर जरी जाले । भला जोचि 
बोले द्दोषी खरा ॥ ६॥ संताचा महिमा न कळे कोणासी । म्हणोनि दोषासी 
नारोपावे ॥ ७ ॥ बहिणी म्हणे असने दोघे तोचि नर । घाली संतावर लटिके 
दोष ॥८॥ 


५४३ लटिकें दोष जरी संतांसी आरापी । जाणावा तो पापी कुष्टी होय ॥ १ ॥ 
तयाचिया कुष्ठा नाहींची निव्रृत्ति । चंद्र-सूय्रे फिरती जवर पार्हे ॥ २।॥ नसतांचि 
संतछळणा जो करी । जाणावा तो वेरी श्रीहरीचा ॥ ३॥ देखवेना डोळां उत्कृष्ट 
हें पाहें । राचिता उपाये नानापरी ॥ ४ ॥ निंदा वाद भेद वाढवी मत्सर । सदा 
करकर संतांसवें ॥ ५॥ बहिणी म्हणे ऐसे अभक्ताचे गुण । सहजाचे जाण 
उमटती ॥ ६ ॥। 


५४४ नसतेचि दोष आरोगपिती संतां । जाती अघ:पाता रोरवासी ॥१॥ जन्मो- 
जन्मीं किडे न्कांतील होती । &णही विश्रांति नाही जीवा ॥२॥। कन्याविक्र- 
याचा दोषही तो थोडा । करिती जे पीडा साधक्रासी ।। ३॥ सहस्र गोवध तेंही 
पाप थोडं । संतनिंदीं जोड अगणित ॥ ४॥ पिता-माता-वध करूं बापा सुखें । 
दाष हे विशेषें संतानेंदीं ॥ ५ ॥ देउळें मोडेती अग्रनहारा जाळिती । तेही दोष 
जाती क्षणसात्रें ॥६॥ सैतनिंदा दोष न जाय सर्वथा । नेतो अधःपाता ब्रह्मादिकां 
॥ ७ ॥ बाहिणी म्हण खंतानिंदरने अभक्त । रावे-शक्षी भ्रमत तंवर पीडे ॥ ८ 

५४५ स्वघरमे आपुल्या असतां स्वगृही । कोणी निंदा पाहीं करूं नये ॥१॥ 
निंदितां तयाचा शास्त्राविणें बघ । केला हा वेवाद वेदमुखें ॥ २॥। जेणें वाचे- 
निंदा करावी संतांची | त्या वाचे यमाची सुरी वाहे ॥ ३॥ जये वाचे निंदा 
वाकुल्या दाखवी । ते वाचा रोरवी पचे खरी ।। ४॥ जे सुखें शिव्या दयाव्य़ा तर 
धंदा । ते वाच आपदा नानापरी ।। ५॥ बहिणी म्हणे यांती नव्हे अप्रमाण | 
वेदाची हें खूण सत्य माना ॥ ६॥ 


५४६ विठू माझा लेंऊुर्वाळा । लंरो लेकुरांचा पाळा ।॥। १ ॥ तुका घेतो कडिये- 
वरी । नामा करांगुळी घरी ॥ २ ॥ पुकनाथ खांद्यावरी । कत्रिराते हाती धरी 
॥ ३॥ गोरा कुंभार मांडीवरी । चोखा जिवा वरोबजरी ॥ ४ ॥ पुढें चाळ ज्ञाने- 
श्वर । सागं मुक्ताई सुंदर ।। ५ ।। बहिणी म्हणे बा गोपाळा । कारिली भक्तांचा 
सोहाळा ॥ ६ ॥ 


५४७ पूजावें कशाने जेथे तेश्रे तूं देवा । अत्रगंध पुष्प धूपादीपादि सर्वा॥१॥ पूज्य 
पूजक जगदाभास जाला सगुणी । म्हणोनियां दूते भ्षो कोंदडपाणी ॥ २॥ दुजे 





१ त्रिदोष. २ ठेवूं नये. २ जोपर्यत. 


अनुक्रमणिका 


स्फुट अभंग. ११३ 


तुजविण देखो तरीच अपावें । सवाठायीं वोतप्रोत उय्नापेयेळें देवे ॥३॥ बहिणी 
म्हणे तुझे तुज अर्पितां लाज । वाटे रामा परी तुझें राखावे गूज ॥ ४॥ 

५४८ सुक्तचि शरीर दग्घपट जैसा । उरला तो तैसा देहासंगे ॥१॥ ऐसे साधुसंत 
वोळखावे कैसे । अखंडित पित्रे नामीं जाले ॥ २॥ जनांहिसोरिखे वर्तति वेवहा- 
री । असोनी संसारी देहातीत ॥ २ ॥ बहिणी म्हणे नामीं अखंडित लीन । देह हें 
भूषण कधीं नेणं ॥ ४॥ 


५४९ रामा तूं माझा जिवलग सांगाती । क्षणीं मज अंतीं अंतरसी ॥१ ॥ ऐंसीये 
संकटी पावसी न पाहें । तरी देह जाय तुझ्य़ा माथां ॥२॥ रायाचे लेकरू रंकार्ने 
गांजावें । हे तों स्वभावें नवल वाटे ॥३६ बहिणी म्हणे तुझें त्रीद्‌ काय झालें । सांग्र 
कोणीं नेलं हिरोनियां॥ ४1 

५५० कवणे ठायां असे कवणे ठायीं बले । ऐसें तों सांगतां चोजवेना ॥ १॥ 
यालागीं सद्गुरु वोळंगेतां भावें । आत्मा तो स्वभावें कळावया ॥२॥ कोण याचे 
ग्रां कोण याचें नांव । नकळे स्वयमेव काय करू. ॥ ३ ॥ कोण याचें स्थळ कोण 
याचें कूळ । कोण याचें बळ कळेचिना ॥४॥ कोण याची माता कोण याचा पिता । 
अमुक तस्वतां कोण जाणे ॥ ५॥ बहिणी म्हणे कोणा पुसूं याची कथा । ऐसें विवं- 
चितां कल्प गेले ॥ ६॥ 

५५१ गुरुवर्णन कारितां बोल । सभां देखानी मुलेंबाळ ॥१॥ नाहीं भेटला सह्ुरू$ 
लोकाचारें उपदेश करू ।। २ ॥ नानामतें सांगे गोष्टी । तत्वज्ञान बोळे नटी 
॥ २॥ पारे अनुभवमतें बोल । तथे राहिले सकळ ॥४।। उपदेश्श करी जनां । गुरू 
न करीं स्त्रीजना ॥ ५॥ शूद्र अथवा स्त्रीविराहित जाती । जो मानी गुरुस्थिती ॥६॥ 
तो जाणावा राक्षस । जो घेत खीउपदेश ॥ ७ ॥ सभेमाजी ऐस बोळे । सभा दे- 
खीडी मिथ्य़ा जळे ॥ ८ ॥ जथें विकल्प तुटला । तेथ वणेभेद मिथ्या बोला ॥९॥ 
बाहिणी म्हणे ऐशा जन्मा । स्वी न करा संभाषणा ॥ ६० ॥। 

५-२ काळभयें ल॑कापति सागरी दुर्ग चुना वसे । चक्र फिरे भवत दिनराश्री तो 
मग यमा गवसे ।॥!१॥ ज्यासी पराक्रमें दव बंदी घालुनी हासतसे । तो मरणाप्रती 
सांपडला अरे प्रयत्न वृथाचि अले ।।२॥ होईल मग तें शेवटी'चें पाहुनी स्वानु- 
भवो । साध्य़ असो कां असाष्य हो परी प्राक्तन दोहॉंसरिसें ॥ ३॥ बहिणी म्हणे 
न चुकेल विधींचे लेखन पूवींल हो । प्रयत्न घुथा परी काजे पुरुषें प्रयत्न पराक्रम- 
हो॥४॥ 

५५३ कोठें गेला हा स्वामी काय करूं। गरुडा न दिसे कृष्ण विचारूं। हाहाकार 
जाला थोरू प्रीतिकारू । सांडिला निजवारु ॥१॥ तुजविणें रे गोविंदा देह पाहें। वियोग 

द 


अनुक्रमणिका 


११४७ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


प्राण हा कोण वाहे । 'घीर नोहे मज पाहें मग धाय टाकुनी रडे माय्रे ॥२॥ 
अहो सखीये तिमिर आले डोळां । तेणें योगें शजारो निद्रावला । कोठें गेला घन- 
जीळ हा पुष्पमाळा टाकिली मज गळां ॥३॥ करीं माळा घेऊाने रेडे बाळा । कृष्ण 
झाला सांग हो काय वाहिला । वास जाला काय माळा मनीं पाहतां विवेकें कृष्णे 
बेळा ॥४॥ ब्रहिणी म्हणे चुंबन देतां माळे तव तडता बांधिले पुष्प गळे । परिमळ 
कृष्ण कळे नेला बोले । शरीर टाकी बळें 1 ५॥ 


५५४ लाज नाहां येथे यरेऊाने ससारा । नरकाचा थारा भोगावया ।!१ ॥ किती 
मरमर सोरूणें अघोर । नेघे ता विचार स्वहिताचा ॥ २॥। कासया ₹पत्ती जळो 
जळो जिणें । दिसे लाजिरवाणे एकाविणें ॥३॥ हत्ती घोड दासी छत्री शेपासन | 
जळो हें भूषण एकावीण ॥४॥ सोयरे धायरे जळा इष्टमित्र । अवघे अपावेत्र एकावीण 
५॥ ५॥ बहिणी म्हणे तनु अवघी हे चांगळी । एकावीण गेली जन्म वायां ॥६॥ 

५५५ विषत्र ब्रम्हरूप तेव्हां सत्य हाती । जें लाहे आत्मस्थिति स्वस्वख्यीं ॥।१॥ 
त्तेव्हां तो जाणावा ब्रम्हानिष्ठ खरा । नातळे विकारा देहबुद्वे ।॥२ ॥ इच्छा मावळेल 
अहता गळेल । वासन। विरेल स्वस्वखरूपो ।॥।३॥ जिन्हाउपस्थांचा पडे ज्या विसरू । 
हृंद्रियन्यापारू पारुषेल ।। ४ !। बहिणी म्हणे व्रत्ते पावती निव्रात्ते । विषय तेव्हां 
होटा ब्रम्हरूप ॥ ५ ॥ 

५५८३ प्रथ्वी ही गिळिली उदकाने पाहों । तेजे उदक नाहीं ऐस केलें॥ 21 
पहा विपरीत प्रळयो मांडला । ब्रम्हाभि लागळा व्रम्हत्वासी ॥ २ ॥ वायूने 
तेज गिळिलें पुकसरा । ब्रम्हांड पसारा शुकड्युकाट ॥ ३ ॥ मग त्या आकाश्लें 
सिळियल! वाया । ऐला हा अ्रळय़ो थोर जाला 1!181। यासी तो प्रळयो बोलिजे 
निश्चयो । महाप्रळय़ भयें पुढे आहे ।। ५ ॥ आकाश गिळले विष्णु महदभूते । 
केलें विपर्रात जाळे देखा ।। ६ ।। विष्णु म्हणायासी जो कोणी उरला । तयाचीया 
बोळा ठाव नाहीं ॥ ७॥ ऐसा अवघा परी होऊन आभास । पूणे सावकाश 
नांदृतसे ॥ ८॥ नित्य आनंदघन दाटे परिपूर्ण बोले खंत्राह वेदवाणी ॥९॥ 
बहिणी म्हणे कैसे विपर्रात केलें । दुःख तेंचि जालें सुखरूप ।। ५१०॥ 

५५७ रकारासी दीजे काना । व्यंजनानें उद्चारणा ॥ १ ॥ म्हणे यंत्र बीज युक्त 
जे कां शंकराचे उक्क । पुढें काना रकारानें । करू मुखीं उच्चारणे ॥ ३ ।। तयावरी 
मकससी । देई काना उच्चारासी ॥ ४॥ याळा ढेऊनी व्यंजन । मग करीं 
खब्चारण ॥ ५॥। मन उफराटे अंती । साहीं अक्षरी विश्रांति ॥ ६॥ बहिणी 
म्हणे न सांगतां । संत्र सांगितला आतां ।॥। ७॥ 

२५८ कापुराचें जेवले अंतर्बाह्य ुद्ध । किंवा तै प्रसिद्ध रत्न जैसे ॥ १ ॥ तेसें 
ज्याचे चित्त सारिखे सर्वदा । संत तया वदा सवभावे ।॥।२॥ सूर्याचिये अंगी जेसा 


अनुक्रमणिका 


पदे गोळणी. ११५ 


नाहीं सळ । चंदनी निश्चळ 'टाति जैसी !1३ ॥ बहिणी म्हणे पूर्णे ब्रह्म निर्विकार । 
तोचे हो साकार संत जाणा॥ ४ ॥ 

५५९ दुसरियाचें दुःखें शिणे ज्याचें चित्त । तोचि एक संत वोळखावा ॥ १॥ 
तयासी पुलतां हरील तो शीण । दुःख घे हिरोन रॉकडेंची ।॥। २॥ परोपकार जया 
जालासे विभागी ! शांति हे सर्वांगा डोलतसे ।॥। ३ ॥ बहिणी म्हणे नाहीं आपुलें 
पारिखें । वततो विवेके ज्ञानदाष्टि ॥४॥ 

०५६० सराफापासी घेतलें सोनें । न व्हावें कोणे मिड त्याचे ॥। १ ॥ जोखून 
पहावें कसोटीली । व्यावें कसी आगळें तें ।। २॥ जयानें घेतलें त्याचे भिड । 
नागवण घडे झांकिलीया ॥ २ ॥ कसीं कसोटीच्या आलें । जाणावे तें वरच्या मोळ 
॥ ४॥ टांकसाळीं किले नाणें । बहिणा म्हणे तेंचि खरें 11५ ॥ 

७६५ नलगे घ्यावे सोंग टोपी मुद्रा! घरणें । भक्ति ही कारण असा द्यावी ॥ १॥ 
तेथें सवे सिद्धि नांदती स्वभावे । आपुलाल्या देवें ध्यावे येथे ॥ २॥ नलगे याग- 
याग नलगे भोगत्याग। असावा अनुराग भाक्तेसंगें ॥ ३॥। नळगे जपतप दान 
तौर्थाटणें । भक्ति असो दण एकनिष्ठ ॥ ४॥ नलगे ज्ञान ध्य़ान नझ पें हिंडणे । 
भक्ति हें कारण असां द्यावी ॥ ५ ॥ बहिणी म्हणे आम्हां भाक्ते तोचि सुक्ति । ऐशा 
वेदश्चति ग्जंताती ॥६॥ 

५६५ [अ] तया म्हणूं भाग्यवंत । जया खंत विठ्ठलाची ॥१॥ नामधघन जयागांठो । 
तोचि कोटीनारायण ॥ २, तोचि जाणा छत्रपती । ध्यास चित्तो विठोबा'चा ॥२॥ 
तरती दृर्शनें त्याच्या जीव । तोचि देव सुसुक्षूंचा ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे काळशा. 
स्ता । तोचि नाम गातां मुखी सदा ॥५॥ 





पदें > 
२२ पदे-गोळणी. 
पत्त 
५६२ देवकी कहे खुन बात भ्रतारो सुगिके आवे कंस रे । जाने मानैमें लेकर 
हाता श्रीधर नही जलवदापास-रे ।। १॥ शळके जावो जी तुम बसलुदेवा आयेंगे 
कंसबिखार । डंखाबिखें प्राण लव सबके कहा करो बिचार ।। २ , अध्धी रात- 
भयी हे जमुना आये मेघ तुसार । पावमं बेरी कुलपो केले जाना नंदुके बार 
॥ ३॥ बली बली बारो राखते हे अब कहा कर अविनाश रे ॥ ४॥ अपने कर हरि 
छेकर देवकी देत भ्रतारो हात रे । बेरी तबही तूट परी हे बंधन तुटो पासे रे 


अनुक्रमणिका 


११६ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


॥ ५॥ बहिनी कहे जीस कृष्ण कृपा उस कहा करे जमपास रे । बेरी कुल्पा 
आपही खोलत जावत हे अविनाश रे!! ६॥ 

५६२ ये गोकुल चल हो कहत मुरारी । मेघतुसार निवारे फानिधर सेवा करे 
बल्हारी ॥ १ ॥ बसुवा अपने कर दोन्हो पालख याही किन्हो । जमुनाके तट 
आयके देखे पूरन निरंजनो ।। २ ॥ पूरनरूप यो देख जमुना जञानाग्रे सबही 
आव । दोही ठोर भई जमुना नीर तब जानत यो हरिभाव ॥ ३ ॥ जला परवत 
बेलो नीर हवो जानी के आल । पाव लगे जमु कहे जागयरगे सब दोल ॥४1॥ जिस- 
व्वरनको तीरथ शकर माथा रोया नीर । वो चरन अब प्राह्त भये हो ये जान 
उघार ॥ ५ ॥ बहिनी कहे जिसकू हरि भावे उसकू कालही 'घोके ( बसुदेवा- 
कर आपलही सुरारी काहे कुं संकट भावे 1। ६॥ 

५६४ बसुदेवा तब बारन आवें सोवें गोकुलनंद । दस्वाजा भाष रोलत हे 
रे आवत गोविंद ।। १ ॥ जीस दरवाजे लोहोकें सांकल--कुलपो तोड रखाये । 
सबजन सवक सोवे तबही वसुदेव घर ज्ञाये । २॥। तब ये माया प्रगट भई हे 
जसोदा सुत भई हे । औरे सोवे माया ठोर धरी हे ।। ३॥ जसोदा कू जहां निठ्ठा 
लगी है जञानेकें गोकुळ नाथ । आवे घर के वसखुदेवा तांहां माया लीनी हात 
॥ ४॥ धांकत हे मन कांपत हे तन फर चळे मथुराकूं । निकले तब या देखत सब 
कुलुपो होवत वाकू ॥ ५ ॥ बहिनी कहे तव माया लेकर जाया फेर मधुरा । देवां 
की कर लेकर दीन्ही दरवाजे रेखे फेरा ॥ ६॥ 


५६५ बघुदेव जब देखें हरिकूं 'चार भुजा श्रीसुरारी । कहत हे शाम तुमारो 
दरशन वांच्छित रातदीन सारी ।। १ ॥| तुमकू बचन सुनावे दारो सेवक सोव । 
तुम रूप छोडो देवा हमसे कंसकु है दावा ।। २॥ भअबही सुनो गोपाल भयोजी 
अब मारत कंस । सबही लरके मारत जावो वो रोबत हे हरि पास ।। ३॥। चार 
झुजा तुमको गोविंद चक्र गदा और शेख । पप्रहि कौस्तुभ देखत तब वो मारेगा 
छोडो मेख ॥ ४ ।। जय कृष्ण कृपाल स्वामी बचन सुनोजी हमारा । उस ख्पोा 
जब देखे कंस प्राणसु ळेवे तेरा ॥ ५ ॥ बहिनी कहे हारे प्रगट भयो हे, उदर्मे 
कारण कौन । पण्यकी वेळा प्रगट भई है वोही कारण ज्ञान ॥६॥ 


५६६ जय कृष्ण कृपाल भयोजी नही काये जप तप दान । न गृही त्रम्हन पूजन 
कीया भूमि नहि गोदान ।। १ ।॥ तुस क्यों प्रगट भयो कहा जानो । अर्चन वंदन 
नहि कछु पायो हाय अचंबा मान ॥ २॥ अन्न दियो तब य रासे नहि देवन 
पूज़ो भाव । तीरथ यात्रा कछु नहीं जोडी कहा भयो नवलाव ।। ३॥ बनघारी 


८ट्ट्कशकशशशशिरशिरशिगिशि्शिणि 77 - 
या मकरणांत भांडा अदुरेपणा मुळातच आहे. *संपादक'. 


अनुक्रमणिका 


पदें गौळणी. ११७ 


ओर निरबान हे पत्र लिखावत जान । नंगाह पाव नंगा देहहि बनबन जावत 
रान ।। 32 ॥ परबतमांहं जोगी होकर छोड दिय्रो संसार । धूमरपान आर पंचाझी 
साधन बंठे जलकी घार ॥ ५! बहिनी कहे कहा जलमका संचित प्राप्त भये 
इस बेला । चारभुजा हरि सुजको दिखाया येही कहो घननीला ।। ६॥ 

२६७ सुनो कहत हे शाम सुजानो पुण्य बिना नहीं कोई । जिसके पल्लो जप- 
रुपदान है पाबे दरसन वोही ।॥ १॥ तुम सब बात सुनोजी चित्तकुं ठोर घरोजी 
इरिके आग्रे देये ही बाण कहोजी ।। २॥ फूल बिना फळ जळबिना अंकुर बिन 
पुरूष नहीं छाया । जल बिन कमलिनी रवि बिन तेज अंगीं तंहां सब आया ॥३॥ 
तरु तंहां बिन बिज तंहां तरूं हे दिपके पास प्रकाल । नर तांहीं नारी फुल तांहीं 
फल है पुण्य तांहां अविनास ॥ ४॥ बहिनी कहे जिसकू हरि आवे केही हे 
पुण्यकी रास । शांती क्षमा उस घरमें सोव सबही संपत दास ॥ ५॥ 

५६८ ये गोविंद प्राप्त भयो कहा काज । व्रत नाहि जानत तप नहि जानत 
कारागारमें बिराज ॥ १ ॥ पूरब जनस तप करत हे तब वरद मिलो बनमाली । 
मेरे पेटसें प्रगटो निस्युन योही मांगत बाली ॥ २ ॥ बहुतहि निकट मांडी तब 
हरि करुना कर हे जान । तीन जनममें मेरे उद्रमे आऊं बर दियो उस रात ॥३॥ 
उस तपके लीये उदरकू आये जन । कोहि कृष्ण भयो हे येही तपके कारन ॥ ४॥ 
तपत्रतदान ग्रिन बिहिन सेवा कृष्ण न आवे लंग । संग बिन नहि मुक्ति जिवाकूं 
येही कहत श्रारिंग ॥ ५ ।॥। बहिनी कहे उस वसुदेव देवकीकु देव मुक्ति । वयसॉ 
तप बिन प्राप्ष नही वे साधूकी संगती ॥ ६॥ 


५६९ ये अजव बात सुनाई भाई । गरूडको पंख हिरावे कागा लक्ष्मी चरन 
चुराई ॥ १ ।। ये सूरज को बॉंब अंधारे सोवे चंदरकूं । आग जलावें । राहुके 
गिऱ्हो भोगी कहारे असत ळे मर जावे ॥ २॥ कुत्रेर सोवें धनकें आस हनुमान 
जोरू मंगावें । वेस सबही झुटा हे निंदाकी बात सुनावे ॥ २॥ समींदर तान्हो 
पीरत केलो साधू मांगत दान । बहिनी कहे जन निंदक हे रे बाको साच न 
मान॥ ४॥ 


५७० सब व्रजनारी सुने हरि जनमों नंद जसोदा पेट । चलळवो चल उस 
हरि कुं देखें मिल निकलत हे थाट ॥ १॥ नारी आरती करमे गावत नाम 
संगसें लागा छेद । हळदिर तेल लीये कर माहे मिलने चळे गोविंद ॥२॥ 
अपने अपने घर तोरन गुढिया घरत हे जनमें सुत । नंदको भाग कोउ न जाने 
भटी होवे अनंत ।। ६३।। घर घर गावत राग रागिनी ठोर ठोरे भयी भार । 
चो मुख कहा कहूं अपने सुखसे आवे न जाने पार॥ ४॥ त्रज़ जन नारी मंगळ 


अनुक्रमणिका 


११८ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


गावत चिर लुटावें भाट । गो घरत ओर सुन्ना दान करत है बाट ही बाट ॥५॥ 
कुंकुम केसर चुव्वा चंदन फूल गुलालकी शोभा । देखत इंदर फणींदर महेंदर 
गावत हें सब रंभा ॥ ६॥ नाद न भेरी तालही जब झट नादनें अंबर गाजे । 
नाना सुर बजावत छंदे ढोल ढर्मासें बाजे॥८॥ बहिनी कहे हरिजन्म को कहा कहूं 
हरि जानें । छंद प्रबंध सुनावत नारी देह भाव नहि जञाने॥९॥ 


५5१ कंटकको मलमर्द । दैतन को सिर छेद ! सुत तेरा नंद कृष्ण । तोही जानी 
हें । गोपिनको प्राणनाथ । भक्तनकू करे सनाथ । शास्तरकी ऐसी बात । संत 
जानी है ॥ १ ॥ घरमका र&न आया । पापकू सव डार दिया । वोही कृष्ण सुत 
भया । बात ये सत्य सानी है ॥ २॥ सुत सत कहो नंद । ब्रह्मसो येही गोविंद ! 
बहिनीका भाट प्रबंध । सत्य सुनाईये ॥३॥ 


७२ जीस आस जोगी जग । जींस आस छोड भाग । जीस आस ले बैराग 
बनबास जात हे ॥ १ ।। जीस आस पान खावे | जीस आस गंग जावे । जीस 
आस धरत सोबें । जपतपही करतु है ॥ २॥ जीस आस क्षिर सुंडे । जीस आस 
मुच्छ खांडे । जीस आस होत शडे । जल्ममें वसतु हे ॥३॥ वोही सत्य जान 
नंद । प्रगट भया हे गे.बिंद । पुण्यही तेरा अगाथक्न बहिणी ये कहत हे ॥४॥ 


५७३ जसुनाके तट घेनु चरावत गावत हे गोवालरी । गीत प्रबंध हास्य विनोद 
नाचत हे श्रीहरि ॥ १॥ मे येरी देखत मय नंदलाल कांसे पोत वसन हे झलाल । 
कानोमें कुंडल देति ढाल । सिरपर मोरापिसा चंदलाळ ॥ २॥ अबीर गुलळाळ 
सबके माथा हार सुवास पिनाये । जाई जुई चपन कोमल चंदन चंपक लाये ॥३॥ 
छंद धीमाधीमा सुनावत हे हरि बंध गयो मेरे प्रान । बहिनी कहे सब भूल गये 
मेरा हरीसं लगा हे मन ॥४॥ 


५७४ मरनसो हक रे है बाब। । मरनसो हक ह ॥ ९० ॥ काहे डरावत मोहे 
बाबा । उपजे सो मर जाय भाई सरन धरन सा कोई बाबा ॥१॥ जनन सरनथये 
दोनो भाई मोकले तनके साथ । सोती पुरे सो आपही मरेगें बदनामी झुटी बात 
॥ २॥ जैसा करना वेसा भरना संचित ये हि प्रमान । तारनहार तोन्यारा ह रे 
हकीम वो रहिमान ॥ ३॥ बहिनी कहे वो अपनी बाता । काहे करे डार । 
ग्यानी होवे तो समज लेवे । मरन करे आप दूर 1 ४॥। 


५७'५ सच्या लाहेंब तूं येक मेरा काहे सुजे फिकीर । महाल मुलुख परवा नहीं 
क्‍या करूं पील पथरीर ॥ १॥ गोविंद चावरा पकरी । पकरी पकरी तेरी ॥ धृ० ॥ 
साहेब तेरी जीकीर करते माया परदा हुवा दूर । चारो दील भाई पिछे रहते है 


अनुक्रमणिका 


पदें गौळणी. ११९ 


बंदा हुजूर ॥ २॥ मेराभी एन सटकर साहेब पकरे तेरे पाय । बहिनी कहे तुमसे 
गोविंद तेरे पर बलि जाय ॥ ३॥ 


५७६ वेली राम बढाई । सब जानो तुम भाई ॥ ४० ॥ देव करे सोकहान 
होवे सुनरे मूढो अंध । सीला मनुख भट जीस पावो गणिका छुटा बंद ॥ १॥ 
रावन सारके बिभिषण लंका । यह पाई राज्य कमाड । राक्षसकू अमराई दीयो । ये 
वैसी राम नबाई ॥ २॥ पहरादों बिख समिंदर बुरना परबत लोट दिया हे । 
आगी जलावे पिता उलका सत्वसं राम रखार्चे ॥ ३ ॥ पानी माहें गजकू छोडे 
सावज मारन भाई । उसको रन्यो कुटना सुक्ता करता राम सो वोही ॥४॥ 
मिराको बरिख अम्टृत किया फत्तरकू दघ पिळाया | स्वामी विख 'चढे तब रामराम 
ऐसो बीरद्‌ पढाया ॥ ५ ॥ शनि को रूप लीया राम राखो भक्त को सीस । बह्म 
न खुदामा सुन्ञाकी नगरी वेस करे जगदीशा ॥ ६॥ वेस भगत बहुत रखे तब- 
कहा कहुजी बढाई । बहिनी कहे तुम भगत कृपाल हो जो करे लो सब होई ॥७॥ 

७७७ सांगितलें करीं रे । सुमना सांगितले कार रे।'र०। शशांतिमनीं घरीं काच 
दुरी करीं । वासना विवरीं सुमना । सांगितलें ॥ १ ॥ देव सखा करीं भाव मनी 
धरीं । भाक्तिसी तूं वरी रे । सुमना ॥ २॥ बाहिणी म्हणे जरी नायकसी तरी । 
पडसील तूं दुरी। सुमना ॥ ३॥ 


७७८ भवशभ्रम निरलीं रे बापा । भवभ्रम निरसां रे । धृ० । काय करूं इतरे १ 
बहु ज्ञानें । चित्तत्रया तूं रे बापा ॥ १ ॥ सिद्ठि अनेका । नाना पारिच्या । येथे 
तें न सर॥ वा०॥ २॥ शास्त्रप्रसिद्धी कामुक वुद्धि । येणें काय तरे ॥ बाळ्ञ़ 
॥ ३॥ पांचही सुद्रा । लाविती नेदी । भाल विलोकित रे ॥ ब० २ ॥ दुश्नादि 
प्राण । गोंबुनी राहे । तेथें चिल विरे ॥ बा ५॥ तें सुख साधुनि । घे नरदेंदी 
पुढील धाव पुरे रे ॥ बा० ६ ॥ बहिणी म्हणे तुज सहरुरू वरदा विणतें ते दुर्गम रे 
॥ बा०७॥ 


५५९ अरे चित्ता चिंतने तांचे काजे । व्यास पराशर चिंतुनि गले तें हृदयी 
स्मरिजे ॥ १ ॥ भ्रकुटींचे करीं चिंतन त॑ अली तदढुपरी रामेजे । चिंतुनियां हरी 
चिन्मय होशील हेंचि मला उमजे ॥२॥ दत्यसुतं हरी । चिंतियला तरी राक्षेयला 
परिजे । द्रोपर्दांचे अती संकट वारुनी काय तुला नुमजे रे ॥३॥ बहिणी म्हणे कितीः 
सांगो मना तुज हित मना घरिजे। चिंतन भक्ती वरिष्टची आहे सांग वरे सस- 
जरे॥४॥ 

५८० जटा ना कंधा लिंगी ना शेख । अलख भेक हमारा बाबू । झोली ना पत्र. 
कान में मुद्रा गगन पर देख थारा ॥ १ ॥ बाबा हमतो निरंजन वासी । साघुसेत 


अनुक्रमणिका 


१२० सैत बहिण,बाईंचा गाथा. 


योगी जानलो हम क्ष्या जाने घरवासी ॥ ० ॥ माता ना पिता बंधू ना भगिनी 
गण गोत ओ सब न्यारा । काया ना माया रूप ना रेखा । उलटा पंथ हमारा । 
बाबा ॥ २॥ थोती ना पोथी जाती नः कुल । सहजी सहज भेक पाया । अनु- 
अव पत्रिसी सिद्ध की खादी उननी ध्यान लगाया ।। ३॥ बोध बलपर वेंठा 
भाह देखत हे तिन्ह लोक । ऊध्वे नयन की उलटी पाती । जहा प्रकाश आनंद 
कोटी ॥४॥ भाव भगत मांगत भिक्षा तेरा मोक्ष कीर रह! दिखाई । बहिणी कहे 
भै दासी संतनकी । तेरे पर बलि जावे ॥५॥ 


*५८५देखोनियां स्वरूप सुखावळें मन । पहातां जालें समाधान । शामसुंदर कांती । 
सवीगीं विभूति । नाम जयाचें उमापति ॥१॥ माथां जटाभार । वाहे गंगेचे नीर । 
रूप जयाचें अगोचर ॥ २॥ मस्तकी डोळा । भाळीं चंद्रकळा । अधोगीं शोभे 
ज्ञेल्यबाळा ॥ ३॥ रुंड माळा गळां । त्रिपुंड |पेंबळा । मुख साजिरें राविकळा 
॥ ४॥ वहन वृषभ साजे। त्रिछुळ डमरु गाजे । शोभती केस योगिराजे ॥७५॥ 
सिंगी स्फुरण करी । साजे मेखळा वरी । स्मश्यानवारू तयापरी ॥ ६॥ बहिर्णांचा 
स्वामी एक । त्रेलोक्यनायक । वसे सदा हृदयीं देख 11 ७॥ 

५८२ स्थान मानातीता रूप वणांपरता । वर्तवी स्वसत्ता हरिहर हरि रे । त्रिगुणी 
बहा कळसी मोहना श्रीदेवा शपादिकां न वणंबें रे । परत वाचा । जेथें रिघु नव्हे 
बेदाच्य अगुणरूपघारी तूंचि बारे। तो तूं आम्हां केसं निज रूप दाखविली । 
वन्य तुझा महिमा हरि रे॥। १॥ तुज नमो निश्चिता ब्रह्मबाधा । न कळसी मन - 
चुद्धिभदा । गुरूवाक्य अनुभवी जाणवी जो । खुणें तयासी न दिसे आपदा । घरू० । 
खरप्तही पाताळें दशदिशा मंडळें चंद्र सूर्य तुझे उदरीं । ताराग्रृहवरुणादि करी 
बावळी देख सामाविलीं तुवां श्रीहरी । विराटस्वरूपा अनुपान कळली निजरूपा 
दाखबिर्सी नयनीं कुसरी । चतुभुज केसा नयनीं दाखविसी काय वणू तुझी थोरी 
४ २ ॥ सहजासिद्धा सच्चिदानंदकंदा । विश्वतारका स्वामी तूं हरि रे । काय पुण्य 
केळें न कळे कवणे जन्मो लाघलों आम्ही तुज रे | केवीं आम्हां तूं लाघसी कृपाळा 
कंस आहे तुज शु रे । मारिली बालके जेष्ट तुजहुनी । तें लोपी चतुभुंजरूप रे 
४ ३॥ देवहींना कायेची मागणी होय अभागी या राज्यपद हें । कामधेनु काय 
साघे दारिदरयासी मिष्टाज्ञ रोगी या पाहे । कल्पतरुतळी काय असोनियां । दैव 
जवे साह्य नोहे । एले आम्हा तं केंबी होसी प्राप्त माझें मज कळले हें ॥४॥ 
शकोर्नायां स्तवन दोघांचे पें केस संतो'फ्ळा कृष्णराणा । तपसासुम्रीने तुम्ही 
मागितळें मजला होईल नारायण । मग मी तीन वेळां पुत्र झालो तुमचा तिसरा 
गे हाची जाणा । म्हणोनिया रूप दाळविलें चतुभुज बहिणी जाणे त्याची खुणा 
्र५॥ 


अनुक्रमणिका 


नाच. १९१ 


५८३ दों दिनकी है दुनीया रे बाबा । दों दिनका है दुर्नाया ॥ ए०॥ ले 
अल्लाका नाम कूळ घरो ध्यान । बंदे न! होना गुंग । गाव रतन येही सार । नह 
आवेगा दुजे बार । वेगी करा हे फिकीर । करो अल्लाकी जिकीर ॥२॥ 
करो अललाकी फिकीर । तव मिलेग। गामील पीर । बाहिणी कहे तुजे पुकार । 
'कृष्ण नाम तमे हुसीयार ॥ ३॥ 

५८४ भावना जयाची जयें ठायीं जैसी । फळप्रासि तैसी होय तया ॥ १॥ 
काय तो संदेह असे या अर्थासी । पाहिजे क्रियेसी अगीं बळ ।। २॥ ज्ञानप्राप्ती- 
स्हागी भजेल जो नार । ज्ञानचि निधोर होय तया ॥ ३॥ बहिणी म्हणे हेत घरि 
जैसा भक्त । तेणांचे तो मुक्त होय भावें ॥ ४॥ 





नाच. 


-*-5”- 


०८५ मनमोहना । कृष्ण कान्हा । यादव कुळभूषण! । गोकुळमंडणा । देवकी- 
नंदना । मुनिमानसमोहना । त्रिसुवनसदना । आनंदवदना । गोपीमनरंजना । 
संकटभनना। अरिकुळहनना । गुणनिघाना ॥१॥ कृष्णा नाच रे वेल्हाळा । म्हणती 
गोपी बाळा । थें थे ताल या । तोडीती । मिळोनीयां सकळां । छंदें नाचती । वाज- 
विती । घागरिया खुळखुळा । करितसे नवला । यशोदा म्हणती भला भळा ॥२॥ 
हरि जगळञीवना । कृपाघना । यमुनाजलरंडणा । गोवधेना गोकुळरक्षणा । 
दावानलप्राहना । गोपीमरियकान्हा । मधुसूदना । पूर्णकामनिधाना । अकळा- 
कळ निगुंणा । चेतन्यघना । स्तविती गोपांगना ।। ३॥ आनंदुवदना । पुतना- 
शोषणा । रिठासुरमदैना । भवमोचना । गुणाविहीना । योगीजनपालना | घर्म- 
रक्षणा पापछेदना । भक्तजनउज्ञीवना । मद्नमोहना । त्रिपुटीभदना । न कर्वे 
बणेना ॥। ४ ॥ हरि गोविंदा । परमानंदा । परनारीवेधका । नित्यानंदा । बाल- 
मुकुंदा । मोक्षपददायका । लब्चिदानंदा । आनंदकंदा । बैकुंठनायका । ह रिगुण 
भरिता । देवकीसखुता । पांडवप्रतिपालका ॥ ५॥ कृष्णारामा । मेघःऱ्यामा । 
पुरुषी पुरुषोत्तमा । आत्मारामा । पूर्णकामा । योंगीजनविश्रामा । व्यापक 
व्योमा । नकळे महिमा । वार्णितां हा ब्रह्मा । हरिनिजधामा । जय परब्रह्मा । 
काय वर्णू तुझा महिमा ॥६॥ गोळणीब्राळा । मिळुनी सकळा । खेळविती 


अनुक्रमणिका 


१२२ संत ब(हिणाबाईचा गाथा. 


गोपाळा ॥ भक्तिजिव्हाळा । दाविती कळा । नाचविती सांवळा थें थें ताला । 
हरिगुण बाला कारिती स्तुति वेल्हाळा । तो सुख सोहळा । पाहती डोळां । 
बाहिणी त्या गोंबवळा ॥७॥ 
ऱ 

५८६ जय जय़ कृष्ण कृपाला हो जी नही किया जप तप-दान । जिस ग्रृहो 
बह्मन पूजन नहि रे भूसि नही गोदान ॥ ५ ॥ तुम क्यों प्रगट भयो कहा जानो । 
अर्चन वंदन कछु पालो होय अचंबा मानरे ॥ २॥ अन्न दियो उसकू रासे नहीरे 
देवत पूज़ो भाव । तीरथ यात्रा नहि कळु जोडी कहा भयो नवलाव ॥ ३॥ 
बनधघारी ओर निरपानो हे पत्नरलिखावत जान । नंगाहि पाव नंगा देहही बनबन 
घुंडत रान ॥ ९॥ परबतमां हें जोगी होकर छोड दियो संसार । धूमरपानें 
पंचाझा साधन बेठे जलकी घार ॥५॥ बहिणी कहे कहा जन्मको संचित प्रास्त भये 
हसबेला । चार भुजा हरि सुजको दिखाया येई कहो घननीला ॥ ६॥ 





२३ पाळणा-पचतत्त्वाचा 
"न्न्क्र्न्के 2, 

५८७ जोजो रे जो जो बाळा । प्रिये घाली वेल्हाळा । उन्मी नाज लागो 
डोळां । हळू हळू घाली ज्ञानकळा ॥ ९० ॥ प्रपंच नाशवत याचा नाहीं रे भरं- 
वसा । कन्यापुत्र ग्रृहृदारा हा तव भवबंधफासा । इश्य हें मायाजाळ हा तव 
काळा'चा वळसा । सावध होई बाळा परतोनी पाह कसा ॥ १ ॥ प्रथम स्थूळ देह 
ऐक तुज सांगतां । पृथ्वी आप तेज वायु नभ पांच तत्वतां । पंचभूत हीं स्थूळ 
पांचा गुणांची पाहतां । पाहें तरी तूं नव्हसी बा यावेगळा समश्तां ॥२॥ एऐसेहे 
स्थूळ देह पांचा भूतांचे जाण । एक भूत पांचा ठायीं क्रमी पंचवीस गुण । मेळ- 
बुनी वाटियली गुणताम्यता करून । ऐक आतां वेगळालीं सांगे भिन्न भिन्न ॥३॥ 
आकाशाचा गुण पांच काम क्रोध लोभ मोह । भय हें पांचवें रे हें दू जाणसी संदेह 
हें तारि तूं नव्हसी तं तंव अनामीक पाहें । सांडो हा आंतिवेश सद्रुरु्वचनी 
राहे ॥ ४ ॥ आकाशावांचून वायु जन्मला जाण । वायूचे पांच गुण । ऐक तुज 
सांगेन । चलन वलन आर्कुंचन । प्रसरण धावणे । हे तरी तूं नव्हेसी त यांवेंगळा 
जाण ॥ ५ ॥ वायू पोटीं पाहें तेज जन्मळें आपण । तेंहि रे पांचा गुणीं आथिलेः 
जाण । क्षुघातूषा अळस निद्रा मेथुन पांचवा गुण। हे तरि तू नव्हेसी तूं यावेगळा 
जाण ॥ ६ ॥ तंजापोटीं आप पाहें आपाचेही पांच गुण । आुक्र 'शोणित लाळ मूत्र 


अनुक्रमणिका 


पाळणा. १२३ 


स्वेद पांच जाण । ऐसें हें कळसूत्र देह-पंचक जाण । हे तरी तूं नव्हेसी याचा 
साक्षी अनुभविसी ॥ ७ ॥ आपापोटीं पृथ्वी जाली पांचा गुणीं विस्तारली । 
अस्थीमांसत्वचानाडी रोम पांचवी केली । या गुणें तूं आथिलासी घेवुनी मी- 
एणाची खोली । हे तरी तूं नव्हेसी ऐसी जाण ज्ञान-किल्ीी ॥ ८ ॥ एऐलें हें पंचक 
जाण तूं या पंचकावेगळा । नाहीं तुज नाम रूप देह पंचकी लाधला | तूं तंव 
यासी साक्षीभूत । तूं तया अलक्ष सकळा । एऐंसें बा रूप तुझें । निजी नीज 
लागो डोळा ॥ ९॥ ऐसे हे स्थूल देह आगिक तीन आहेत । लिंग कारण 
महाकारण एक याचा वृत्तांत । सांगता तूं साव'घान । दृढ देई बाळा चित्त । जेणें 
तुज निज लागे हरे चोऱ्यांशींचा खेद ॥ १० ॥ आतां लिंगदेहे जेण संसती 
धरिले । अंतःकरण 'चतुष्ट्य़ चोहु बृत्तीसी वरिलळें । इंद्रिय दशक जाण पंचप्राण 
आधथिले । पांचहि विषय जाण तुझें रूप यावेगळें ॥ ११ ॥ प्रथम निर्विकट्प केसा 
विषय आठवे । तें तुझे अंतःकरण ध्यानआधारे उद्भवें । श्रोत्रद्वारे वाचा प्रवेश 
स्वभावें । शब्द गुणी आकाश यासी तो लिंगदेह स्वभावें ॥ १२॥ संकल्प 
विकल्प मना व्यान वायोची जाण । ज्ञानत्वचाईंद्रियासी पुरूष विषय संघर्षेण । 
प्राणी हे इंद्रिय तेथें कमे 'चाळितत्त जाण। हे तरी त नव्हेसी याही वेगळा 
सुजाण ॥१३॥ कल्पाकल्पित द्वेत मन या निश्चयासी येणें । ते तुझिया बुद्धि पाहें 
उदान वायोची गुगें । इंद्रियचक्षुद्वारे पाद इंद्रिया चळन । रूप विषय्रो तेजी मुरे 
ग्राह्य वेगळा त जाण॥ १४ ॥ निश्चयासी विसर नोव्हे तेंचि जाण तव चित्त । 
प्राणवायोसंगें जिव्हा इंद्रियाचे सहित । शिस्न या इंद्रिय दारे रसगुण ओपी- 
निर्सून । हेही बा तूं नव्हेसी । तू या वेगळा निश्चित ॥ १५ ॥ मीपण सूजवी 
जो तोचि तुझा अहंकार । अपान वायोचिनी योगें घ्र.णेंद्रिये निघोर । इंद्रिये गुद 
द्वारें गंध गुण क्षिति स्थिर । हा तूं नव्हेसी तूं या वेगळा निधार ॥ १६॥ ऐसे हे 
लिंग देह एका जीवात्मयाचे । सूक्ष्म पंचभूत पंचवीस कळांचे । भवासेंधु तारावया 
गुरु साध्य़ आमुचे । तुकाराम कृपादानें तारियले साचे ॥ १७ ॥ तेसे हे देहद्दय 
तुझें तूंच बा जाणसी । तरी तूं आपणासी कोण ऐसा मी नेणसी । ते तुझे विसरे 
देह नाम कारण त्यासी । हेही वा तूं नव्हली तूं या वेगळा अससी ॥ १८ ॥ अंत; 
करणीं स्फूर्ती राहे । निवांत व्यान वायूसंगें । व्यापोनि नामिस्थान श्रवणद्वार तेणें 
अंगे । नायकती शाब्द कान निःस्तभ्धता होय वेगे । हा तुझा कारणदेहे याचा 
साक्षी वू अनुरागें ॥ १९ ॥ संकड्प विकल्प राहे होय निवांत मन । सवागीं 
हा ब्यान वायो व्यापुनी होय तल्लीन । त्वचा हात निवांत होय स्पशे विषयो 
ग्रासून । हे तरी तं नव्हेसी वूं वेगळा. जाण ॥ २०॥ ते वेळीं निश्चयासी बुद्ध 
तुझी न स्कुरे । कंठ्स्थानीं उदान वायू गिळी उलटी वसरे । चक्षु पाद नितांत 


अनुक्रमणिका 


१२४ संत बहिणाबाईचा गाथा 


होती रूप विषय तेजीं मुरे । याचा तूं साक्षीभूत तू ग्रा सहज वेगळा रे ॥ २१ ॥ 
जे वेळीं अनुसंघान धरुनि विसरे चित्त । अपान वाय़ो हृदयस्थानीं मलमूत्रा 
कॉडित । जिव्हाशिस्न निवांत राहे । रसविषय्रो ग्रास्षित । हे तरी तूं नव्हसी तू 
या वेगळा निश्चित ॥ २२॥ ते वेळी अहंकार देही. मीपण सांडा । अपाम वायो 
गुदस्थानीं । नाशिक आकाशीं परवडी । घराणगुद निवांत राहे विसरे गं'ध विषय 
गोडी । ऐसे हे तीन देह । तुझा तूंचि बा निवडी ॥ २३॥ ऐसे हें अज्ञान जाण 
तुझा तिसरा देह । कारण नाम याचें । हे तव भवदायक । जाणते जाणते रे, याचें 
भोगिताती दुःख । तुकाराम खास आला, हरियले जन्मदुःख ॥ २४॥ आतां हा 
चोथा देह । महा कारण जाण तेथिचि स्थिति कैसी । ते तूं बुझे आपण । ही खूण 
विरळा जाणे । बह्मास्मी हाय स्फुरण । स्वानंद सोहळा जेथें गुरुखुणांचि प्रमाण 
॥२५॥ स्थलदेह जागती तथें विश्व अभिमानी । रजोगुण नेत्रस्थानीं । युक्त भोग 
ज्यालागुनी । षड्गुण अकार तंव ते तुज इड्य़ म्हणवूनी । प्रणवाचा पहिला चरण 
तूं तंव तेथींचा जाण ॥ २६ ॥ लिंगदेह स्वपतावस्था । तेथे तेजस अभिमानी ! 
सत्त्वगुण कंठस्थान । प्रयुक्त भोग त्यागुनी । षड्गुण उकारवंत तूं यावेगळा जाण । 
भ्रणवाचा दुसरा चरण । राहें ऐसा ओळखून ॥ २७॥ आतां हा कारण देह याची 
सुषाति अवस्था । अभिमानी प्राज्ञ जाण । तमोगुण ह्ृृदयस्थान । आनंद हा 
भोग जेथें षडूगुण विकार आपण । प्रणवाचा तिसरा चरण । तूं तरी तियेचा जाण 
॥ २८॥ आतां हा कारण देह याचा सांगतां भाव । अनिर्वाच्य महिमा जेथे 
बोलायासी नाहीं ठाव । बोलता राग येती संतप्त मानु भाव । म्हणवुनी गुप्त केले 
येथ गुरुचा अनुभव ॥ २९ ॥ प्रथम सरस स्वरूपी जे बा सन्मुख स्कुरे। तेचि रे 
जीवनकळा निजस्वरूप तुझी रे । निमाल्य़ा पांचही अवस्था तचि स्तरूपतूंरे। 
हे श्थिती लागो तुज । जेवि सरिता सागरी विरे ॥३०॥ ऐखा हा पाळणा रे । निज 
मायेचा उपाये । हळवी सोहं दोरी । तत्त्वमशी गीती गाये । निज रे निज बाळा 
सदूगुरुवचनीं पाहें । तुकारामें निजाविळें बहिणी भेमें डोलताहे ॥ ३१ ॥ 


अनुक्रमणिका 


२३ ( पाळणा ) जोगी 


"००१७>०>%३)->०७--- 


५८८ निज रे निज़ तान्ह्या बाळा । निज रे जीवींच्या जिघ्हाळा । निज रे निज 
कान्हा वेल्हाळा । निज रे निज त्रेलोक्यपाळा ॥धृ०॥ करीं धरूनी दोरू। हे तिसेह 
(? ) लोळू । हलविती हळु हळू । यशादा वेल्हाळा ॥ १॥ जो जो जो जो कारि 
त्याते । हा हा हा हा आला येथें 1 जोगी सांगे बालकातें । यशोदा वेल्हाळा 
॥ २॥ निज्ञासी नाज म्हणे । कोण तें स्वरूप नेणें । मायच्या भुललेपणें । 
निजवी गोपाळा ॥ ३॥ हळु हळू पें करी मुखं । हलविती तेणें सुखं । रुदुना 
करी तूं देख । गोविंद सावळा ॥४॥ म्हणे माता अवघारीं । जोगी आला बाहेरी 
त्रि्वूळ डमरू करीं दिसतो विज्याळा ॥ ५॥ विभूतीचें विलेपन । मस्तकीं जटा 
जाण । मेघा तितरा नयन । पाहें गोपाळा ॥ ६॥ रुंड माळा गळां । व्याध्रांबर 
मेखला मश्तकीं झुळझुळ । वहातसे बाळा ।।७॥ कपाळीं अधे चंद्र । कानीं मुद्रा 
सुंदर । न कळे तयाचा पार । ब्रह्मादेकाला ॥ ८ ॥ इतुके ऐकोनी कानीं । बाळ 
बेले उठोनी । म्हणे माते नयनीं । दाखवीं त्याला ।॥। ९॥ काळाचा जो काळ । 
व्यापक त्रेलोक्यपाळ । जोग्याचे दावानी खुळ । नवळ गोपाळा ॥ १० ॥ बहिणी 
गायी चक्कपाणी । करुनी नाटक वाणी । रामकृष्ण स्मरणी । घेती सोहळा ॥ ११॥ 


२४ फुगडी. 
१>><-<* 


५८९ फुगडी घालितां नव्हे तुझा संग । जोवरी आहे देहीं तुझ्य़ा विषप्रांचा 
पांग । कामक्राध लोभ यांचा नाहीं जंव त्याग । तोंवरी वायां अवघें फुगडीचे 
सोंग । फुगडी घे बिवेक घरीं गे । पाहें परतोनी मागें । मग तूंची हरी ग ॥वू०॥ 
अहंकार दंभ मान घरू नको बाई । लोक लाज भीड यासी देसवटा देई । काया 
वाचामनबुद्धि एकवट होई । फुगडी घालितां मग देव तूंचि पाहीं ॥ २॥ पर- 
निंदा द्वेष याचा नको करूं साठा । धन विद्या पुत्र यांचा घरू नको ताठा । 
अवघें मोडूनि घरो एकभाव निष्ठा । बहिणी म्हणे तरिच तुज भटी भगवंता ॥३॥ 


अनुक्रमणिका 


१२६ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


घ्‌ 


५९० फुगडी फू । उघडी हो । न होसी उवडो । तरी मग धगडी तूं ॥४०॥ 
भूमिवरी झाडीं । अंतरींचा काम क्रोध काढो । सांडी माया ओढों । मग होय 
भावा गडी । या वासनेचे ओंचे । खोंवि आधीं साचें । निरोध इंद्रियांतं । मग 
हरिरंगी नाचे ॥ २॥ दोहीं पदावरी । एक भाव करीं । अशिपदीवरी । मग तूंच 
पाहें हरी ॥ ९॥ बद्ध सबळ भुजा । आधीं सारो ओज़ा । जाण निजगुजा । मग 
फुगडी घाली ओजा ॥५॥ इड्य भाव सांडीं । एक भाव जोडो । प्रेम घाली कुगडी । 
स्वानंदाची गोडी ॥ ६॥ ऐसी बहिणी फुगडी घाली । अवघ्या आणिय्रल्या हारी- 
थांगावेल्य़ा पोरी । न येती बरोबरी ॥७॥ 





५९१ आपली मांडी उघाडेतां लाज । शिकावितो राग काय तुज । न 'घरिसी 
सोय कांहीं विवेकार्चे गुज । न लाजसी तूं होता भावा बापाची भाज ॥ १ ॥ घाल 
पिंगा रेसा सांगतसे तैसा । कायावाचा मनें शरण रिधें जगदीशा ॥ 'र० ॥ इच्छे- 
चिया सगे नको फिरू रानोरान । सांडि सांडि आभिमान नको वायां करूं हीण । 
इंद्रियांच्या घृष्ती अवघ्य़ा घरीं सावरून । परंपरा हाचि गेले संत आचरून ॥२॥ 
चासना कुरण इचा नको करूं पांग । आश्या मोह तृष्णा यांचा आधीं सांडी संग । 
काम क्रोध लोभ । यांचा करीं मनोभरग । गुणातीत स्वामी माझा घ्याई पांडु- 
रंग ॥ ३॥ भक्ति आणि ज्ञान येथें घरीं द्युद्धभाव । दया क्षमा शांति ह्याचि जाण 
पूर्ण देव । अनुताप बरवा मर्ना असो सावयव । मिथ्या द्वेष त्यजुनी पाहें देहों देव ॥४॥ 
ठेबुनियां हात कटीं नीट उभा राहें । सारुनियां इय बाई एकाएको पाहें । जन- 
वाद लोक बाई सांडि याचें भय । प्रेमे अंतरंगी नाचें। सुखाच्या सोये ॥५॥ 
जाणिवेचा पिंगा । वायां नको घरूं देहीं । सोंग संपादणी । यासी वानिसी तूं 
कायी ॥६॥ स्तु(ते वाद भेद याचा मान नको देही । सवे निरंतर समभाव धरीं 
बाई । बहिणी म्हणे पिंगा याची जाण कला. ऐसी । साघुनी या वेळो पुढें सिद्ध- 
मुनी त्रर्पी । ज्ञानाचें अंग हेंचि जाण सर्वाविषीं । तुकारामकृपे सुखें नांदो. अह- 
र्निशीं॥७॥ 


अनुक्रमणिका 


२६ झिंपा. 


“4 








५९२ पिटूनियां बाहें गे । नीट उभी राहे । बेडकांचे परी तोंड हालविसी काये 
॥ १ ॥ झिंपा गे झिंपा रामचरण झिंपा । विषयाचे गोडी वायां नको करूं खेपा 
॥ 'र० ॥ करुणेच बोल माझे नको करूं फोल । धरीं भक्तिभाव जेणें वसे ज्ञान- 
वोल । नाच संतसंगे सखये अति प्रेमरंगें । जेणें तुज कृपा कीजे प्रीति पांडुरंगे 
॥ ३॥ पंढर्राचे पेठे सखये सुख आहे मोठे । घाउनीयां जाय बाई सर्व पांग फिटे 
॥ ४॥ नका करूं फेरे बाई चौऱ्यांशिचे घेरे । घरा एकभाव जेणें भव सोडवी रे । 
॥ ५॥ मुखीं नास बोले बाई प्रेमभाक्ते डोले । सुखानंद रसे बाई स्वानुभव 
बोलें ॥ ६ ॥ मध्यमेचे पारी सखये मेळवोनी पोरी । सदा अंतरंग खेळा उन्म- 
नींच्या भरीं ॥ ७॥ बहिणी घाली झिंपा । करुनी सद्ररुकृपा । संतचंरणीं विन- 
टली मिळुनी ज्ञानदीपा ॥ ८॥ 


२७ हमामा 


५९३ तुज मज वार । येथें कोण म्हण किर । ऐके सोसे सरसे मागे कां बोलसी 
कार ॥ १ ॥ हमामा रे पोरा हुंबरी रे । ऐसे करितां किती पांगली रे ॥ धृ०॥ अहं 
सोहं स्वर सारुनी मिळूं एक घाई । स्वानुभवाचं सुख तेथें सांगूं आतां काड ॥२॥ 
क्षरनाक्षर वाजे अनुहात ध्वनी । पडिला विसरू झाली तन्मयता ध्यानीं 
॥ ३॥ बहिणी घाली वार । अवघ्या म्हणविले किर । परतली वृत्ती झाली 
निजञञानंद! स्थिर ॥ ४॥ 





1.3 

५९४ हमामा पोरा हमामा वाजे सवाई दमामा । दमाम्याची थोर घाई पोरा 
मेली तुझी आई । सांडी इचा चाळा पोरा लावीं ऊध्ये डोळा । रडोन आतां काई । 
मी सवें तुझी आहे । बार धरी नेटें। समान करीं बोटे । नाम हुंबरी-छंदें उडवू 
नको बंडे | बाई घेई पोरा । बांधून हातीं दोरा । हुंबरी घाली नेटें । घेवून हाती 
कांटे खळ नव्हे फुका । चुकवी जन-थुका । हुंबरी उतरी घाई । विवसी ठांईं 
ठाई । हुंबरी घालितां सोले मग पार्हे ते सुख केसं । बहिणी सुखे घाली । अनु- 
पम हुंबरी घाली । 


अनुक्रमणिका 


२८ हुंबरी. 
--:3&-- 
५९७ ऐका यमुने घोषा । उडाला पेंद्या केसा ॥ १॥ भरलें अंगीं वारे । 
हसती कैसी पोरें ॥ २॥ ठेवुनि तीरी झारी । आली न म्हणे पोरी ॥३॥ बाहे 
पिटी मांडी । वरी सोस घरी तोंडी ॥ ४ ॥ घेवुनि हातीं कांटे । हुंबरी घाली नेटें 
॥ ५ ॥ मज पेंद्याचा वार । येथें कोण घरी घर ॥५॥ आली म्हणे पोरी । 
करीन तुज नवरी ॥ ६ ॥ लाविला मज चाळा । फोडीन तुझा डोळा ॥७॥ 
घाली पेंद्या वार । यमुना नव्हे स्थिर ॥ ८ ॥ उडत कसा फोडी । खरेसी आली 
जोडी ॥ ९ ६ सोस कंठी राहे । हुंकार न सांडी पाहे ॥ १०॥ यमुना नव्हे स्थिर । 
पाडेला 'घररणाविर ॥ ११ ॥ धांवोनी आला हरी । पेंद्या घरिला दों करीं ॥ १२॥ 
यमुना केली स्थिर । म्हणम्हणे आतां कीर॑॥ १३॥ घेतली आळी मोठी । 
यमुना झाली खोटी ॥ १४ ॥ राहिला यमुनेचा घोष । सोदिला पेंद्याने सोस 
॥ १५॥ आली म्हणे पोरी । थोपटी केसा टिरी ॥ १६॥ बहिणी हुंबरो गाय । 
नाचत पंढरराराय ॥ १७ ॥ 


२९ वासुदेव. 


५९६ हरा वासुदेव द्वारासी आला । कोणी तरी भिक्षा त्यासी घाला गा 
॥ ९० ॥ कम करूने फळ अल्प वी । अहंभावासी येवूनी द्यावे । मूळ नासता ते 
च्ररणी त्याचे । सर्व संचित पार्यी लावा गा ॥ २॥ फादे लक्षअलक्ष याही वेगळे । 
घ्याये घ्याना नी निराळे । इड्य द्रष्टा दशन येथें गोळे । तेचि दाता दिले पाहिजे 
गा॥ ३॥ बहिणी म्हणे सरलें द्वेत । सचिद्धने आनंद भरित । जेथें वेदाचा न 
कळे प्रांत । तया दानाचे आम्ही अंकित गा ॥ ४॥ 


अनुक्रमणिका 


खेळिया. १२९ 


३० खेळिया 
आ” -१३>0० && --->> 


५२७ एकरा खांबाबरी दुखांबाची माडी । तयावरी ताखण आहे । तय़ा पांच- 
उभविलीं घरें । तय़ा नव द्वारे पाहे रे ॥१ ॥ सांग रे खेळिया याचें नांव कायी । हे 
कोणि राचेलें माझा भाडे । कोठून झालें कोण यासी व्यालें । याचा धनी आहे 
कवण्या ठाई रे॥ धु ॥ पंचवीस खांब त्यासी बहात्तर कोठड्या । बावन्न खिळे 
थाहीं । पंघराजण त्य़ामधीं निघ निघ करिती । चोघे राखिती ठाई ठाई रे॥२॥ 
सातही बाजारीं दिसती हरी । तेथे घडामोड होतें नानापरी । साधूनियां चोक 
चावडी । त्याचे सहा कारभारी । अठरा कोतवाल फिरती दिनरातीं । अहं: 
बह्मास्मी ऐसे ज्ञागविती । बहिणी म्हणे तेश्रे ओकार धघ्वनो । उठोनी कोठें सामा 
चतें॥३॥ 

५९८ मेरूच शिखरीं पडियरेली खाण । तेथें लोभ्य्राने काढिली घावण । एकी 
बोंबें त्रिसुवन गाजले । तेणें डगमगिलें शेषासन ॥ १॥ सांग रे खेळिया 
अनुभव याचा । हा तुझा तुजपासी आहे न कळे तरी हा तिचे गुरुमुखें 
बा रे पाहे ॥ श्र०॥ अंघे थोटे पांगळे बहिरे । येणे काढलें धावणे । एका 
पुढें एक घेताती लाग । ते पायाविण 'चालती गगन ॥ २॥ आंघळा मार्ग काढीत 
चालला । त्याचा पांगुळे घेतला लाग थोटयानें हता शस्त्र । ते चोरासी मारीती 
करेला गा ॥३॥ वेद पंडित महानुभावी योगी । हा तयाचा अनुभव आहे । बहिणी 
म्हणे हा अगम्य सवी । गुरुकृपेविणे न कळे पाहे ॥ ४॥ 





३१९ दाढ्ल्या 
€%-- 

५९९ त्रिकुटशिखरों नांदे एक नारी । त्रिभुवन तिचे उदरीं । नातू पणतू हरि- 
हर त्रह्मादिक । ते पुरुषेविण नांदे घरीं ॥ 9 ॥ नवल सांगतां नये । ते दादुल्यासी 


म्हणे बाप माग्रे । शखीं घापासीच माळ घालून तिनें । प्रपंच रावेला आहे 
॥ धू०॥ चां्झाच ते ब्याली बाळ । तियेपासून तिन्ही बाळ । उत्पत्तिस्थितीप्रळग- 


समयी । आपली आपण खाय बाळ ॥ २॥ पाहातां शेंडा ना मूळ । परि [चेच 





अनुक्रमणिका 


१३० संत बहिणावाईंचा गाथा. 


येवडे खळ । एकाचे पंचवीस करून । तिनें राविले ब्रम्हांड गोळ ॥ ३॥ बापाची 
छॅकीच नवल व्याली केसें जगीं । असें जाणून खळू खळे । केसा तोचि एक 
ज्ञाणीजे भोगी ॥ ४ ॥ ऐसी ते नारी वर्ते एक चराचरीं । कळे तिग्रेची थोरी । 
बहिणी म्हणे ते अगम्य सवी । आहे तुम्हां आम्हां माझा हरी ॥ ५॥ 





२० की... २ 
१२ डाहा 
ऱ्त्र्ल्ल्व्य्र 
६०० डोहो कान्हा डाहो । निजभाव 'धघरी डोहो । भक्ती अंगीकारी डोहों । होई 
निर्विकारी डोही । कल्पना वारी डोहो श्रवण करी डोहो । मन न घरी डोहो 
निजध्यानीं विवर डोहो । तोचि घरी हे साक्षात्कार डोहो । डोहो डोहो डोहो 
डोहो । डोहो घालितां जडला भावो । बहिणीसी फावला प्रेमभावें । तुकाराम 
स्मरणे हाचि लाह । 





३३ सोरी. 
>>-<<- 


वात. आली 

६०१ काजळकुकां भुलसी वेड्या । सोरियाच्या वेश्या । सुळीं कामा पडिला 
विरा । म्हणोनी नाचों ऐशा ॥ $ ॥ निलाजिर्‍्या जाय तृ बोळसी काये । लटिक्‍्या 
मागे हिंडोनी तुज हातीं येत काये ॥ २॥ विषग्राचा धुमस घेउनी हिंडासे आम्हा- 
मार्गे । मुळींचा तो ठाव रिता विनोद कुणासंगें ॥ ३॥ बहिणी म्हणे सोरीपुढें 
झांकणे तें काये । खरें खाटे अवघं तुझें कळे अंतबाह्य ॥ ४ ॥ 

णा २१--- 

६०२ पुरुष व्याली कन्या झाळी नवल सांगूं काये । कन्ये बापू गरव्हार केला तो 
घे आपुरी माये ॥ १ ॥ उगवा माझें कोडें सवरी नाचे पुढें । पहा वेदशास्त्र याचें 
गुज आहे थोडें ॥ २॥ नर नव्हे नारी नव्हे कांहींच ते फेरी । ऐसे तेले ना हें बाई 
डोर आला करीं ॥ ३ ॥ बहिणी घाली साद अवघा । तोडुनि वेवाद । सोरीयाच्या 
चेशें नाचे। साराने भेदाभेद ॥ ४॥ 


अनुक्रमणिका 


डोर. १३१ 


रवे. 

६०३ मुर्ळांच कांहीं व्यसन नाहीं केंचा संसार । लटिकी भ्रांती पडली होती 
क्रेंचा भवसार ॥ १॥ चाल माझ्या रामा गाइन तुझिया नासा । मनें मुळी 
घेतली धांव म्हणोनि नाचे प्रेमा ॥ २॥ सोडुनि लाज झालें निलंज डोर घेत 
हातो । प्रेमभरें नाचत पुढतीं अविद्या करुनी परती ॥ ३॥ अविद्याविधी सारुनी 
सिद्ध कारले निःसंग सोरी । स्वरूपाचे जन्मस्थान दावी घरोघरीं ॥ ४ ॥ विधी- 
निषेघ केचा आम्हां सोरीयाचची याती । बहिणी भावें घेडनि डोर ऊर्ध्व सुखें 
गाती॥५ ॥ 


३४ डोर. 


>> शै मल 
६०४ कुडापेयला देस आतां नका करूं बळ । झालें रामराज्य तुमचे वोसरले 
बोल ॥ श्रु० ॥ घरा बाई लाज कांहीं म्हणा रामराम । साहेबाचे देणें तेणें झालं 
पूर्णकाम ॥ १ ॥ साहेबाचें देणं तेणें मोकळें केलें आम्हां । गुरुकृपा जाणाति संत 
काय कळे तुम्हां ॥ २॥ रुक्यासाठीं फोडूं डोई । हिजडी नाम आम्हां । निज- 
भावाचा घेडाने डोर हिंडूं चारी घाम ॥ ३॥ जातिकर्म कूळ नाहीं सोरियेच्या 
चेषा । बहिणी म्हणे नि:शकपणें हिंडो दाही दिद्या ॥ ४॥ 


नने 


६०५ काजळकुंक घरा तेळफणी करा । उगवला दिनराज बाण आले चोबारा 
॥ श्र०॥ चला झडकरी नाचू प्रेमभरीं ॥ बुडल दिनराज मग मरों येरझारीं ॥ 9॥ 
नर नव्हे नारी नारी नव्हे सोरी । असं नव्हे तसं नव्हे डोर आम्हा करीं ॥२ ॥ 
एकावरी एक पुढें त्याही वरी एक । भरले दिवाण टक्कासाहेब माझा देख ॥३॥ 
बहिणी घाली साद अवघा तोडुनि चेवाद सारीयाच्या वेश्षें नाचे सारुनि 
'मदाभद ॥४॥ 

नो -1 ळ्या 

६०६ देव आठवा संसार आटवा । पांग फिटवा तेव्हां सदगुरुकूपा ॥ १॥ छान 

करावें वेराग्य धरावें । स्वरूपा वरावें तेव्हां सद्गुरुकूपा ॥ २॥ षरत्ति सोडावी 


अनुक्रमणिका 


१२२ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


निजञव्रृ!तते जडावी । अंखडता घडावी तेव्हां सदगुरुकृपा ॥ ३॥ मनासी दंडावें 
मार्येसी भंडावें । द्वेतासी खंडावें तब्हां सदगुरुकूपा ॥ ४ ॥ भाक्ते करावी समता 
घरावी । जाणीव सारावी तेव्हां सद्गुरूकूपा ॥ ५॥ असत्य त्यजावें सत्यासी भजांव । 
संतासी पुजावें तेव्हां सदगुरुकृपा ॥६॥ बहिणी म्हणे एका निर्धारा करणें । तरीच 
वरगें सद्गुरूकृपा ॥ ७॥ 





३५ मुढा. 
न्य 
६०७ मुढा ताची मुंडा अवघा लुंडा करी इंद्रियाचा । मन जिंकान करील त्याग 
अचघा वासनेचा ॥ १ ॥ तरीच बरोबरी होईल समसरी । नाहीं तरी जाय अधो- 
खुर करीं ॥ २॥ मनपणी मना कोठें घेऊनीयां वाव । पूर्णेपणीं पाहीं अवघा 
आत्त्मदेव ॥ ३॥ सुखस्थिती अनुभवविज्ञानेसी लाहे। बहिणी तोची मुंढा अंतबीद्य 
आहे॥४॥ 


>----*« - 
* 


६०८ बडा भेक शिर मुंडाया कफणी गळामा हे वस्तादकी खूण पाया तोवरी- 
कया क्या हे ॥ घ०॥ आपकूं पछान । देख दाई मकान । पकड रहिमान । क्यों 
हुवा हे हेराण ॥ १ ॥ पटपटकर क्या किया । जिकार नहीं प्यारी । वस्ताद तुजे क्या 
करे । किये पेटकी कामगिरी ॥ २॥ पांच बखत निमाज करत हे । किसे पुकारता हे । 
कहा अल्ला किघर गया । उपर देखता कपा ॥ ३॥ बहिणी म्हणे नहीं करार । 
इंदेछमे पढी चुकी । वस्ताद तूते क्या करे । पेटमे बासना भूकी ॥ ४॥ 

न्न्यूक>_ 

६०९ मुंडा सुंडा सब कहते दिलका नही कोयी । उपर तलखी चोघी भूजे। आप 
वळाने ओही ॥ धर ०॥ कायकूं लीया भेक। भल्लाकू फिर देख । मनसा मुंडी न फिर तों 
शांढमे मारू मेर ॥ १ ॥ बगलम्याने तबलं लकर । फिरते दारोदार । पेटके खातर 
काटते मास(। दिलकी नही खबर ॥ २॥ छुटी माया तेरी काहेकू पकडे उसके साथ । 
हुंगसे दुंग घसतां सुंढे क्या कीया शाहामत ॥ ३॥ बहिणी कहे मर बे मुंढे छुटा 
तेरा सॉंग । वासना पुंढी नही काफीर तो काहेकू नाडते जग ॥ ४॥ 





अनुक्रमणिका 


श्रोता गाणं. १३३ 


३६ श्राता (गाणं) 


ह ल्य 
> 2 १८ ह 

न्य 3 ५: 
>>> ण्च्य्य 


६१० श्रोत्याविण जें गायन । गात्याविण श्रोता जाण । त्याची सांगेन तं खूण । 
भयकावी ॥ १ ॥ अन्न सुरस निपजले । नेउनी रोग्या वोगरिलें । तेस व्यथे गाणे 
केलें । श्रोत्याविणे ।॥॥२॥ गाणें होतसे सुस्वर । श्रुती लावून मधुर । राजा श्रवणी 
बाधिर । तरी तें व्यर्थ ॥। ३॥ अति सुंदर पाथ्निनी । रंभा वेड्या स्टृंगनयनी ! पती 
नपुंसक गाणी । तरी तें व्यर्थ ॥ ४॥ अश्व संदर नाचत । नाना कलाही दावेत ! 
बरसणार नाहीं तथ । तरी तें व्यथ ॥ ५॥ देह सुंदर चांगलें । परी प्राणची भोस- 
रले । जीव स्वगंप्रामीं गोळे । तरी तें न्य ॥। ६ ।। विप्र सुंदर नेटका । परी कोड 
मुखीं देखा । तरी तो जाणावा अवांका । सवे व्यर्थ ।। ७ ।। कमं करी द्विज सांग । 
परी गायत्रींचें नेणें अंग । तरी तें सवे सांगोपांग । अवघेचि व्त्र्थ | ८ ।। भागी- 
रथी गंगाजळ । उत्तम हें सुशीतल । परी तें अमंगळ स्थळ । तरी ते व्यर्थ ॥ ९ ७ 
तैसें श्रोतेविण गाणें । ते तंव लाजिरवाणें । म्हणून सावध ऐकणे । हरिकथा 
॥ १०॥। तुम्ही श्रोते आम्हां केसे । राया परीक्षितीऐेसे । बाहिणी म्हणे त्या; 
मानेसें । नाम गावे ॥ १५१ ॥ 


ख्ब् टि ऱ्झ्स्उ 


६११ अरे गलबला करूं नका । नाम उगेंचि ऐका । तुम्ही नाम्ही जावू स्ोका | 
देवाचिया ॥ १५ ॥ तुम्ही भावें जरी ऐकाना । तरी मी पद गार्‍यीना | मज पडे हे 
माना । कथेमध्ये ॥। २ ।। तुम्ही श्रोते सावधान । ऐका बोबडे भाषण । तुम्ही 
कृपा जी करून । परिसावें ॥३॥ मी तरी शिवरीचा गाण । तुम्ही येथीलचि जाण । 
तुम्हां आम्हां आजि लगन । लागळें असे ॥ ४ ॥ जेला पाडिला कपाळी । तोचि 
पुजावा त्रिकाळीं । म्हणबुनी तुम्हांजवळी । मागतसें ॥ ५ ।। जरी ऐकाल सादरे | 
तरी स्मरती उत्तरं । नाहीं तरी व्यथे कां रे । पीडा आम्हां ॥ ६॥ मन तुमचे गुड- 
गुढी । येथे हरदास बडबडी । तरी झाली घरबुडी । श्रोत्यावफत्यां ।।51। तुम्ही घेत 
असां विडे । माझेमारगें कुणीकडे । जेलें प्रेतापुढें रडे । तेव्षापरी ॥ ८ ।। मन तुमचे 
दोघरीं। क्रीडतसे बाजेवरी । गळासीये धरी । देह येथें ॥ ९ तुम्हां चढलासे उबागी 


अनुक्रमणिका 


१३४ संत बहिणाचाईचा गाथा. 


हरिदास गाय रंगी । दोघा नागवण वेगीं । घरां आली ॥ १० ॥ यांचें चित्त मोच्या- 
पाश्ली । कथा नयेचि मनासी । तरी कासया कथेसी । अडचणी ॥ ११ ॥ ऐसे 
उदुंड बोलतां । व्यथव चावटी सवेथा । अवघे ऐका जी कथा । मनोभावे ॥ १२॥ 
असो सिद्ध महासुनी । संन्यासीही असो कोणी । ऐका सादुरे श्रवणी । हरिकथा 
॥ ५१३ ॥ जपी तपी असो सोपी । असो अश्वमीनींपापी । परी देवाचे स्वख्पी । 
चित्त दीजे ॥ १४ ॥ असो पंडित वेदांती । मामांसादि हे व्युत्पत्ती । परी कथा अति- 
प्रीती । ऐकावी ॥। ५५ ।। असो सिद्ध वा साधक । असो राजा अथचा रंक । कथा 
आधीं आवरग्रक । पारिखावी ॥ १६ ॥ असो बह्मज्ञानी थोर । अतिव्युत्पत्ति चतुर । 
परि कथेसि तत्पर । चित्त दीजे ॥॥१७॥ ऐसीं नामें मज घेतां । फार वाढेल पे कथा । 
पुढें हरिकीतिकथा । आहे गावी ॥। १८ ॥ हेंचि सकलां प्रार्थना । करितसें भावें 
जाणा । कथा ऐकोनियां मना । विवंचिज्ञे ॥ १९॥। जरी इतुके न ऐका । तरि घरासी 
जाना का? नाहीं वाटे कांहीं घोका । अंधारींचा ।। २०॥ बहिणी म्हणे स्वानुभव । 
छुक घरूनियां भाव । तेणे भावे तुम्हां देव । जवळी होय ॥ २१ ॥ 


न-->>> 


३८ नवल. 
"११७*<€ 


६१२ नवल नवल नवल ऐक देखिले साजणी । जेथे अनुढात वाजतो व्वनी । 
गे बाईंगे आनुदु जीवासी जाला । परमात्मा हरी देखिला ॥ 9 ॥ नानापरिचे 
दशागाद उठती घेउनि छंद । याती गाती हारे गोविद गे ॥ २॥ बहिणी म्हणे 
शोतऊटींचा नाद तो निःशद्र साचा । आळवितो नंद नंदाचागे॥३!। 


*.£3 
१९ साचत. 
288" 


६२ सॅचित आणिलें भागा । यासी काय करूं सांगा । आत्मा आत्मि नुरोनी 
ज्ञांगा । ब्रह्माचे जालें ॥ १ । यासी यासी काय करणें । शिकार्वतां नेघे.मननें। 
'द्वेखोनी अस्तंड चिद्धने । स्वरूप डोळां ॥ २॥ तेथें न देखे जाताकूळ । वर्णावर्ण 


अनुक्रमणिका 


सोंग, १३५ 


अमजाळ । स्वख्पीं राहिलें आढळ । मन हें माझें ॥ ३॥ आतांहें न चले कांही । 
उपाव सांगलां देही । उपदेश महावाकयर पाहीं । सववत्र जालें ॥४॥ बहिणीसी भेटला 
तुका । महावाक्य जाहलें फुका । ऐकती घोकती ते परलोका | घावंत जाती ॥ ५॥ 


६१४ साडांबें ते काय भातां सवेडी सवेची आहे । जावे आत्मा कोठें सारें 
माग्रावेष्टित दिसे । वैराग्य घडनी त्यजू भवासी । तें तंव पुढेंची भासे । यासी 
यासी काय करणें मन स्थिर नसे ।।१॥ ठायोंच्या ठायी बरे रे असे मोकळ्या वृत्ति । 
ब्रिटंबूनी कायास्थाति आतां हिंडावे किती । घरींच्य़ा घरीं बरवा पाहे विवेकबुद्धी । 
येणेंच जोडल तुज आत्माराम त्रिझुद्धी ॥ २॥ घर जरी त्यजूं पाहसी तरी तुझें 
शरीर सर्वे । भाजनो क्ररता धारिसी तरी कल्पना सवें । कऱ्यापुन्रन त्यजिसी जरी 
तरी इंद्रिये सवे । शरीरसंबंध तुझा ज्ञाने करूं तुटे स्वभावें ॥ ३॥ सांडावे जे 
आतां काय़ नव्हे वासनात्याग । सांगावे तें सवे दिसे जिव्हा उपस्थ सांग । 
जयासाठीं केला विटंवू तें तव न खंडी पाठी । बहिणी म्हणे मिथ्या सोंग तुमच्या 
फोल्यागोष्टी 1 ४॥ 

णारा 

६१५ सोंगसंपादणी केळी आश्रयाची । नाही स्वरूपाची खूण मुद्रा ॥१॥ 
उकवूनी जना भरितसे पोट । मनीं नाहों विट वासनेचा ॥ २॥ बहिणी 
केस केले जन वेढे । दावी सोंग कुडे पोट भरी ॥३२॥ 


बन 


४१ संन्यास. 
:--२ठळ ळकर ८८४८5. 

६१६ ज्या नांव संन्यास घडू ऊर्मी जिकी । स्वानुभचें सुखी निर्विकार ॥ 9 ॥ 
मानूं आम्ही तया संन्यासी केवळ । येर ते खळ पोटासाठी ॥ २॥ तीही आश्र- 
मींची क्रिय़ा ठसावेल । शांति ही लोळेल सर्व देहीं ॥३॥ त्रिकाळाचे ज्ञान ॥ 
एवेधीचे पालन । घ्यास नारायण चित्तामाजीं ॥४॥ निवरे अतंरीं नुरे ज्या अहंता 
संल्प्रासी तत्वतां बहिणी म्हणे ॥ ५॥ 


अनुक्रमणिका 


१३६ संत बहिणाबाईचा गाथा 


६५७ नंदजी आसीस भाट भट भाटको भासीस है । चिरकाल सुत तेरो । सत्य 
जाण-बात है । गजदासी घोडे । वस्त्र शस्र दान देत हे । कृष्णको प्रताप भाट । 
बहिणी मूले गात हे ॥ १॥ 

थार 

६१८ जसोादाको पुण्य फलो । नंदजी तेरो भलो । कृप्णजीकी भास डारो 
मायामोह नंदजी ॥ १॥ योही ससर ब्रह्म निर्गुणहि वाको नाम कृप्णजी । स्वरूप- 
घाम वैकुंठको जाणजी ॥ २॥ कूर्म नारसिंव्हरूप । फरश॒ वामनरूप । मत्स्यही 
वराहरूप । योही कृष्ण सत्यजी ॥ ३ ॥ छोडा मायापूत वैसी यो यो सत्यह्षी- 
केशी । उसका दरशन दोसी । पाप जाव बहिणीका जी ॥ 


1 ३ भूत चि 
१२१०*<5 


६१९ केसं एक नवल वतेलें । सांगतां नये ऐसें देखिले । मन माझे शेकावलें । 
विवेकासी । गूढ वो पाडिले ॥ध्रु०॥ बुद्धीचा पनिश्चयो राहिला । चित्ताचा हेतुचि 
तुटला । अहंकार हा समूळ निमाला । नवलावो सखिये जहाला ॥ १॥ जागयूर्ताच्या 
जाग्रृतीमाजा वो । जागताचि देखिले चोज वो । नेणों कची आली दूती वो। 
सुणावानी खूण हे दावी वा । शद्वेंविण लक्ष तें लागलं । ल्क्षीं लक्ष लागतां भेदेळू 
तेणें देह न्याकूळ पडियेरं । अंतबाह्य स्वरूप कोंदलें ॥ २॥ रूप त्याचे सांगतां 
अपार । षडूवणांरहित सुंदर । नयेचि शोभा कोटी दिनकर । वार्णितां भागला 
देख फणिवर । ऐसं रूप न देखें मो डोळा । तिन्ही छोक धुंडितां भोंगुळा । देखोनी 
अंतरी कळवळा । बोलतां हे कुंठित रसाला ॥ ३॥ एकाएकीं पडियेल्टी गांठी । 
देखानियां मन वो घे तुटी । अखंडतां वेधली हे दष्टी । परमानंदीं पडियेली मिठी । 
निमाल्या वेखरी आदिवाचा । जाला न्यासचतुष्ट्य देहाचा । प्रकाश हा थोर 


१ भूगोल (0) 





अनुक्रमणिका 


भरव. १३७ 


रन्मनीचा ! काय सांगो महिमा तियचा 1 ४॥ अवस्था हे छागतां उन्मनी । 
अह्मरूप दिसे जनीं वनीं । झाडितां हा न झडोचे केसा । पहातां हा गे स्व देहीं 
रसा । पृथ्वा भाप तेज या आकाशा । व्यापक हा दिसे दाही दिशा ।। '५॥ आतां 
काय करूं गे साजणी । केसी याची जाली झडपणी । भेटे बो ऐसा कोणी युणी । 
दैवत हें काढील क्षणीं । सहा चारी अठरा भागले । कांहो केल्या कदा न उखळे । 
बहिणी म्हणे तें अधिकाचे जडले ! कोण भूत मज न कळे लागलें ॥ ६॥ 


>>> 


३. ७. 6१ 
2७० भेरव. [ जांगी ] 
"१०>>8.”&&--<< 

६२० विवेक जालारे बहिरव ( भेरव ) । हाती घेउनी डोर भाव ॥ १ ॥ फेरा 
वालितो या नगरा । क्षेत्रकाया-कासी पुरा ॥ २॥ माय सोनारीचा राजा । जया 
ननेत पादभुना ॥ ३॥ महा स्मशानींचा वास । अखंड उन्मनीचा ध्यास ॥ ४॥ 
हातीं ' डमरू * ,निजबोधाचा । त्रिच्वूळ भाक्तिवेराग्याचा ॥ ५ ॥ श्ांतिविभूर्ताचे 
लेणे । बरवे दावी सुदर्शन ॥ ६॥ कानीं योग तेची मुद्रा । भाळीं शोभे अधंचंद्रा 
॥ ७॥ माथां केयूराचा भार । निजवृत्ति निर्विकार 1 ८ ॥ अनुहात शिंगी वाजे । 
तेणें विधिगोळ हा गाजे ॥ ९ ॥। नकळे योगीयाची लीला । कटो नवखंड मेखला 
॥ ९०॥ काखे ब्रह्मांडाची झोळी । प्रथ्वांपात्र करतळीं ॥ ११ ॥ अष्टभरेवांचा 
राव । देहीं आत्मा सदाशिव ।॥। ५२॥ डमरू बोध करी जनां । त्रिूळें गुण छेदी 
ज्ञाणा ॥ १३॥ ऐसा योगी भक्तराव । पुसे अभक्तांचा ठाव ।। १४ जिकडे घाळी 
भावें फेरा । मोडी पातकाचा थारा ॥ १५॥ नाम जग जोगी गाये । हिंडोनीयां 
जनीं पाहे ॥ १६॥ जेथें देखे भाव मनीं । तर्थे करी सिंगी ध्वनी ॥ ५७ ॥ शिंगी 
महावाक्य जाणा । तेणें सावध करी जना ॥। १८॥ मी तंब सांगे जगजोगी । 
देव आहे तुमचे संगी ॥ १९॥ कां रे ओळखाना देवा । देहीं आत्मा सदाशिवा 
॥ २० ॥ नका घालूं येरझारा । हा तो शेवटींचा फेरा । २१ ।। कांहीं करा कोणी 
दान । उभें केले कां अजून ।॥। २२॥ लक्ष चोऱ्यांशीचे फेरे । कां रे घालीतसां घेरे 
॥ २३ ॥ नका घेऊं भार माथां । भावे अपा भगवंता ॥ २४ ॥ वित्रेक बहिणी सांगे 
त्ठोकां । सद गुरु स्वामी माझा “* तुका * ॥ २५ ॥ जगा जागावेलें तेणें । आतां नाहीं 
येणं जाणें ॥ २६ ॥ बहिणी गाई जग जोगी । निजसुख अखंडित भोगी ॥ २७ ॥ 


अनुक्रमणिका 


१३८ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


२५ आरला. 
१ आरती श्रीरामाची. 


६२१ आरती रामराजा ॥ दरथ-आत्सजा ॥ जानकी वाम अंगीं ॥ जय लक्ष्मणा- 
अजा ॥ घ्रु० ॥ सन्मुख मारुती तो ।। पायी अखंड दष्टी ॥ चामरें छत्रघारी ॥ उभा- 
भरत परष्टी ॥ १॥ टाकूनी देव येती ॥तेहेतीस कोटी । श्रीरामनाम शब्द होहे गजंना 
मोंठी ।। २॥ अंबरी पुष्पवृष्टि। होत आनंद मोठा ।। धन्य हा स्त्युलोक ॥ उणें 
केलें वेकुठा ॥३॥ ब्रह्मादि देव तिन्ही ॥ सुख पाहाताती डोळां । घोटीती लाळ तेही ॥ 
एसी चुकलो वेळा ॥ ४ ॥ तेहेतीस कोटी देव ॥ पुढें तिष्टताती ऊभे । श्रीरामनाम 
शब्द नाद दाटला नभी ।। ५ ।। तुस्वरशखभेरी । गाई नाम नारद । तुंबर नाच- 
ताती ॥ देवा जाणविती भेद ॥।६॥ वाजती दिव्यवाद्ये ॥ शेस््भेरी अनका । बहिणी 
तिष्टत आहे ॥ हातीं घेडाने पादुका ॥ ७॥ 


२ आरती स्रूयोची. 


६२२ नाकळसी वेदा विज्रुघधा शास्त्रा श्रवणानें । न पडसी ठाई अनेक परिच्या- 
मननानें । नेणति योगी जन ते इंद्रियदमनानें । ऐल तव रूप बोधत सदगुरुवच- 
नानें॥१॥जग्रदेव जयदेव जय चित्सूर्या । प्रकाशघन हृद्धवनी निजसाक्षी तुर्या ॥प्रु०॥ 
शेषही श्रमला स्तावेतां जिव्हा हे चिरली । ब्रह्मा वदृतां वाणी बुद्धि ओसरली । 
घ्यानें शकर श्रमळा मग गंगा घरिली । अपार महिमा न कळे ही किर्ति उरली । 
॥ ज०॥ २॥ शब्दे न पडसी ठायीं लक्षातीत लक्षं । हेही न घडे अतीत वतेसि 
निजचक्षू । उत्तम पुरुषा लक्षुनि टाकियला वृश्चु । बहिणी अद्टय चरणीं उत्तम हा 
पक्षू ॥ ज०॥२३॥ 


३ आरती आत्मारामाची, 


६२३ हृत्काशित पद्मा तूं विळससि सर्वेशा । रविशाशे ळोपति तेजें अज वू 
अमरेशा । सर्वातर साक्षीत्वे निरखुनी तूग्रॅशा । अचला. अमला. अरुप!. भगुणा 
गगनेछ्या ॥ १॥ जयदेव जयदेव जय अंतरसाक्षी । दीपवदू विश्वीं वतैसी जाव 
शिव दो पक्षी ॥ ध्रु ॥ जय० ॥ षडूविध चक्रे शोधाने रोधुनियां चित्ता । बोधु- 
नियां कणी । त्यागुनि तनुची ममता । नबही नाद अनुभवी अनुभव ल्या पर्तां । 


अनुक्रमणिका 


आरत्या. १२३९ 


भेदुनि कोका सुख जें देहों ये सुमता ।। ज० ॥ २॥ अकार उकार मकार निमती 
ले तुयी । बिंदुस्थानीं उन्मनी अनुभावि जे चर्या । अक्षरही सक्षर तूं उत्तम गुणवया । 
बहिणी म्हणतां वाणी न धरी मम घैयो ॥ ३ जय० ॥ 
४ आरती सद्गुरूची, 
णार याच 

६२४ सद्गावाचे आसन हृदद्री अभेद बुद्धीने । आनेदाच्य़ा उदकें केलें चरण 
क्षालन । दउ्यद्रष्टाद्शंन यांचें दिघलें आचमन । निहेतुक बन केलें भाला चर्चित 
चंदन॥ १ ॥ जयदेव जयदेव जय सदू गुरु माहेरा । आरति ओवाळी अभयकर वर- 
दातारा ॥ धू० ॥ बोघाच्या अक्षता रंगावेल्या श्रवणें । समर्पिलीं उत्तम अश्ट्ही 
भावाची खुमनें । अहं निरसूंया धूप जाळुनियां करणें । ज्ञानाच्या प्रकाशे तुद्धिदीप 
उजळणें ॥२॥ अनुभवाचे ताटीं वाढियला नेवेद्य ! सदू गुरु जाणती भोजन पुस्वाद । 
सत्रावीचे ताय मध्यें पान तं शुद्ध । करोट्ठतेन तेचि सारूनि विषग्र पंचविध ॥३॥ 
वूगीफल फोडुनियां फल-इच्छा निजत्याग । रंगली इंद्रिये रसनें रंगविला रंग । 
दक्षिणा त्वंपदीं तत्पद दोहीचा भंग । मंत्रपुष्प सोहं याचा ज्ञानी विनियोग ॥ ४॥ 
निरांजन निघोर॑ं मानल साधनें सरलीं । अभेद प्रदक्षिणा तेथे वाचा निवर्तली । 
ऐसी या हृद्धूवनीं पूजा सदगुरूची केली । बहिणी आनंदाने शेप सेवुनेयां 
घाली ॥ ५ जय० ॥ 

>. हि 

६२५ सकळहि तीर्थे मज्ञन कारिती तंव पायीं । हरिहर ब्रह्मादिक तही व्याती 
'छवलाहीं । निगमागम गुण स्तवितां न कळसी शेषाही । पाहातां श्रति उपरमल्या 
वण मी कांई ॥ १ ॥ जयदेव जयदेव जय सद्गुरुराया । पंचप्राणे आराति कुरवंडिन 
काया । जय० ॥ ० ॥ उपमारहिता अद्दयसुखसागरभरिता । इस्यद्र्टाद्शेन 
यांही तूं परता । साच्चि दानंरूप याही तूं वरता । मोक्षादिक तव वचनें वर्तति 
साद्रता ।॥। २॥ निरुंग सगुणा अगुणा अलिपद ज्ञानाब्धी । तुझिया वचनें घडती 
आणिमादिक सिद्धी । अपांगपात ९वरूपी राहे स्थिर बुदी । बहिणी अद्वयबोजे 
चरणद्वय वंदी ॥२॥ 


६ आरती श्रीविठठलाची. 


६२६ विश्वव्यापक होली विश्वी विश्वात्मक विरहिता । विविधाकारा धरुनी खूप 
तूं विथिणोरव पाळिता । विकार सांडुनी सर्वेही विपरीत भावनेविराहिता । विश्रि 


अनुक्रमणिका 


१४० संत बहिणाबाइईंचा गाथा. 


कणु नेणे महिमा काग्र जाणवेल प्राकृता ॥ १ ॥ जयदेव जयदेव जय श्रीविठ्ठला । 
सुझिय चरणीं अद्वय हेत हा गुंफियला ॥ थ० ॥ थकल्टी बुद्धि जनांचा म्हणुनी 
संसारीं गोविसी । तें सेचिना निज हृदयीं निश्चित गुंतती यमदूतपाशशीं । ठकार- 
खस बह्म सवेही बघतां बिठ्ठलवेषीा । ठमकत गर्जत गोपी दुसरं नाहीं या 
उपमेसी ॥ जय० ॥ २॥ लक्षालक्ष निमालें अद्ठय म्हणुनी हें खुंटले ।॥ ल्य साही 
द्षना ओंकारा अतीत केलें । लाजुनिय़ां श्रति फिरल्या तेथे वणू कवण्या बोलें । 
विठ्ठल विठ्ठल म्हणतां बहिणीपण वोसरलें ॥३॥ 
७ आरती तुळसीची 

६२७ वृंदावनसुवनीं तुळसीचें वन । तेथें क्रॉडा करी स्वये श्राकृप्ण । रात्रोदेस 
तुळर्सारचे ध्यान । सत्यभामा नारी करिते पुजन ॥१॥ जयदेवी जयदेवी जय तुळसी 
खुंदरी । अखंड विष्णु तुज निजमस्तकी घरी ॥प्र०॥ सहज सांवळा कृष्ण हा बरवा । 
कंठ शोभती तुळसीच्या माळा । वृंदावनभुवनीं गोपिका सकळा । तुळसीपूजन 
कारिती बाळा वेल्हाळा ॥२॥ कार्तिक मासी तुळसीची भाक । राघादामोदर वृंदा- 
चनी येती । शेख चक्र गदा पद्चे काढिती । लावुनि उत्तम दोप पंचारति कारिती. 
॥ ३ ॥ उठोनियां प्रातःकाळी करिती स्मरण । श्राकृष्णहृदय़ी तुळसीच ध्य़ान । 
त्याची भाक्ते करी बहिणी आपण । द्यावे प्रेमभावें मज भरूढा ज्ञान ॥४॥ 


८ आरती श्रीभगवद्वीतेची 

६२८ गीता गाता ऐस वदतां पे वाणी । विश्वंभर निजरूप तो होइल पें प्राणी ७ 
संग्रह करिता गाताजन्मांतर खाणी । नाहीं ऐस वदला न्यासहि निवोणीं॥ १ ॥ 
जयंदेवी जयदेवी जय भगवतूगीते । ऐस वदतां रसने ववी पजीविते ॥९०॥ 
श्रवणे गोता अथवा पाठांतर गाता । झाळी तरी साची हारे विक्रित निजभक्ता ।! 
विवेश अर्थान्वय जरी सांगे मुखें वक्ता । तांचे हरीरूप जाणा देहचारी असतां 
॥ज. २॥ जन्मांतरी अतिदोषी गाता म्हणतां ते । तरळले अगणित नेणो झाले हरिरूपी 
ते । गीता तारक कलियुगी जाणती अनुभवी ते । गाता पाठक मोती हरीरूप 
ज्ञाणा ते ॥ जय० ॥ ३ ॥ गंगा म्हणतां गीता गंगा सरी न पावे । अवल पोहतां 
खबुडती म्हणवुनी सरी न सामावे । गीता गीता म्हणतां मूरखंही तरती श्वभावें । 
म्हणबुनि गाता तारक केली हे देवें॥ जय०॥ ४॥ उदार गंभीर गाता सकलां 
फलदाती । माता उपमा नपवे उदार अति कॉर्ती । पठणें श्रवणें सकलां एकाचे 
फलप्राप्ती । बहिणी अनुदिन हृदर्यी घ्याते निजभाक्ते ॥ जय० ॥ ५ ॥ 


९ श्रीराम शेजारती. 
६२९ हनुमंत जांबुवंत पुढें उभे राहाती । जोडूनी पाणी दोन्ही रामस्तात « 


अनुक्रमणिका 


आरत्या. १७१ 


करिती । श्रीराम शेजी पहुडले सीता मंचक सावरी । उभी ते जनकबाळा भारती 
घेवुनी करी ॥ धघु०॥ १॥ कपूर उजळती रत्न दीप शोभती । आणिक दीपावली 
सुगंधी लाविती । खुगंघ बहू फार दकश्ांग लाविला । भरत शत्रुघ्न पुढें लट्ष्मण 
उभा राहिला ॥ २॥ उधरण रंगी आगि द्राक्ष फळें बहुता प्रकारें । रामापुढें ठेवि 
ताती सकळिक पक्कानें सारें ॥ ३॥ सातादेवी दे तांबूल त्रयोदश गुणी । उपचार 
किती वानू शिणली व्यासवाणी । राघवें निद्रा केली आज्ञा सकलांसी दिधली । 
सौतादेवी चरणीं स्थिरली । पाहुनि बहिणी आनंदली ॥ ४॥ 


१० श्रीकृष्णाची. 

६३० जयदेव जयदेव जय राजिवनेत्रा । देवकीसुत नामोचित यादवकुलगात्रा 
श श्रु० ॥ ल्ोकिक वचनें वदती श्रीपाति हा येउनी ! द्वारे जन्मत अर्युत देखियला 
नयनीं । पारे तो अयोनिसंभव अनुभवज्ञानी । जाणति सजन विरहित जन्मांतर 
योनी । अंबरुषीच्य़ा गर्भालागुनि अवतारी । बळिरामचि हा झाला रोहिणिच्या 
उद्रीं । तूं तंव योनीसंभव न होसी निधघारी । धन्य तव रूप महिमा गोवर्धन घारी 
॥ २॥ अदभुत बालक देवकी देखुनी ती वंदी । आनंदती पें दोघे नाचति निज 
नंदीं । युग परिमेत पें भुजा दिसती गोविदी । दरअवतारातित हरि हा देखि” 
यला बंदी ॥ ३॥ कर सवी वहिले हरि संकट जनसे ( अपूर्ण ) 


११ चंद्राची. 


६३१ प्रकाश निमल कोमल कमलोद्भव । देखुनि रमला तेथे भ्रमराचा भाव । 
शेसा प्रेमळ सीतळ तारापाते देव । अनुभव सिद्धा देतो मुक्तीचा ठाव ॥५॥ 
जयदेव जग्रदेव जय रजनीकांता । दशेनमात्रें निवावासे भवतापव्यथा ॥ घू० ॥ 
प्रतिमासा अंतीं द्वितिया येती जन्माची । राका येता प्रतिमा पूर्ण बिंबाची । चतु 
थांची पूजा भाविक भक्ताची । गोपाळातं छाया कारेसी कृपेची ॥ जय०॥ २॥ 
नव रत्नाहूनी रत्न शास्त्राचा विवेक । उपमे तुजसी तुळिता तुझा तूंचि एक । 
शिवमाळीचें भूषण लुब्ध चातक । भक्ती भजता सिद्ध साधी पद पाहिला पदक 
॥३ 1 (अपूण ) त्ता ते 

१२ आरती ज्ञानेश्वरांचा, 

६३२ जगन माये ज्ञानदेवी । शब्दरत्नजान्हवी । प्राशितां तोय तुझें । सुख होतसे 
जीवीं ॥ १॥ अनध्ये साररत्ने लिंधु संधुनी गोता । काढिली भूषगासी । वेराग्य- 
भाग्यवंता ॥ जय०॥ २॥ अम्रृतलार ओवीं । झुद्ध सेविता जीवीं । जीवच ब्रह्म 
होती । अर्र ऐकतां तेडी ॥ जप०३॥ नव्हती अक्षर हे । निजनिगेगभूजा । बहिगी 
क्षम देती अर्थ ऐकतां वोजा ॥ जय० ॥ ४॥ 


अनुक्रमणिका 


१४२ संत बहिणाबाईंचा गाथा. 


१३ आरती सद्गुरुची, 


६३३ जय सदूगुरुराया माझी निरसीं माया । ठेवितर्से तव मस्तक चरणीं थर 
सपंत्ति जाया ॥ धु ० ॥ नसते मीपण घेउनीयां । देडे केलें सर्वही जाया । इर्य 
पदार्थ अमित ज्रमास्तव । अंतरले गुण गाया ॥ १ ॥ जन्मजराभय दुस्तर 
वारूनी । सांग तूं मोक्ष-उपाया । पुन्नकलत्र विचित्र मनीं सुख । जाइल सर्वही 
वायां ॥ २ ॥ बहिणी म्हणे गुरुपंदांडुज इच्छितले वर द्याया । जय सदू गुरुराया । 
माझी निरसा माया ॥ ३ ॥ 

१४ आरती सद्गुरूची. 

६३७ जयजय सद्गुरुराया । भजला उत्तम देवराया ॥ घ्रु० ॥ ब्लाद्दि अखंडित 
आत्मरुपस्थित भेद ञ्यांतुनी गमाया॥ १ ॥ कांति सदा समभाव दयानिधे । नेमक 
देव भजाया ॥ २॥ धैय कदापि न सोडुनियां मन । चिन्मयचरागं जडाया ॥ ३॥ 
निश्चळ जाण विराक्तेसी भक्ती सवे त्यागुनियां माया ॥ ४॥ बहिणी म्हणे मन 
निश्चळ होउनी । चिट्ूपीं ध्यान जडाया ॥ ५ ॥ 


१५ आरती कृष्णाची. 

६३५ जय जय कृष्ण कृपाला मोहनमानस दीनदयाळा ॥ घ०॥ मंजुळ वेणु 
सुस्वर वाजत । मोहियल्या ग्रजबाला ॥ १ ॥ यसुनाजळ अति निर्मळ वाहत । 
तन्मय गोधनमेळा ॥ २॥ रविशाशि सग आहि र्जावतरुतण भूली पडे सकळांळा 
४ ३ ॥ नेणती देह घ्वनी श्रवणी नयनी । पहाती हो हरिळीला ॥ ४ ॥ बहिणी 
म्हणे श्रुती नेणती हे याती । जातनती | भेद तयाला ॥ ५॥ 


१६ आरती कृण्णाची, 


६३६ ज्ञय जय परमानंदा । राजीवलोचन सुंकुदा ॥ श्र ॥ रस्नखाचेत क्षिरिं 
सुगुट विराजित । कंठी माला सुग'घा ॥ १ ॥ पीतवसन पीतगंघविलपन । मानस 
भूलत धंदा ॥ २॥ चंदनचचित अंगविलपन देखुनियां सुखनंदा ॥ ३॥ पांचही 
जाण आयुधे "शोभती । गायन करे निजछंदा ॥ ४ ॥ बहिणी म्हण मन तोषत 
देखुनि ते रूप मस्तकी वंदा ॥ ५॥ 


१७ आरती आतारामाची. 


६२७ सवीठायीं देव पुकाचे अनेक । विस्तारिले नाना सुंद्र कोतुक । सर्वे क्षेन्र 
तीथ अंती गातिदायक । भिन्न बघतां पिंडी ब्रह्मांडी एक । जयदेव जयदेव जय 
चित्सुखघामा। जय आात्मारामा । आरती वोवाळित निजहित विश्रामा ॥श्रु०॥ इरि- 


अनुक्रमणिका 


आरत्या. १४२३ 


इर ब्रह्मादिक चिन्माश्रें तूचि । अगमानिगमा सीमा न कळे गणणेची । पूर्वापूर्व 
आत्मारामा मूळरूप तूं हेंच । तुजविण बघतां दुसरें अन्यहि नाहींच ॥ जय० ॥२॥ 
तारक नाम तुझें ब्रह्म हें गाजे । अर्धचंद्र उदयो होउनि विराजे । तेणें आत्मज्योती 
विश्व हें साजे । तो तूं गुरु भवहारक वंदित बहिणी गर्जे ॥ जय०॥ ३॥ 


१८ आरत्या बहिणाबाईंच्या (सं. विठ्ठल कृत.) 


६३८ त्वपद तूं तत्पद तूं आसिपद जगदंबे । स्थूळ तूं सूद्ष्मकारण तूं सकळारभे 
। हरि तूं हरे तूं ब्रह्मादिक तूं गुणस्तंभे । महत्‌ तं सहादादिक तूं सवोतरगर्भ । 
जयदेव जयदेव जय माये तुर्ये । बहिणाबाई पंचाक्षर गुणचातुर्य || धु० ॥१॥ रावि 
शाशि ताराग्रह तूं गण तूं गुणवंते ! मन तं मानस तं जनविजनसमशांते । क्षाति 
तूं जल तृं नल तूं आनेले नभवंते । सुख तूं सुखदायक तूं अद्टय एकांते ॥ज० २॥ 
शम त दम तूं यम तं साघन त्‌ जननी । जनिता जननी गुरु तू मज तारक तू 
भजनी । मीपण तूंपण जीवभावांतक करणी । द्वय तूं अद्ठय तूं जडला “विठठल 
निजचरणां ॥ ३ जय० ॥ 

६३९ सांगली सकळां स्हत्यु पांचा दिवसांचा । प्रायाश्वत विधि सारुंने द्विज 
पूजिले हरि वाचा । सकळांसी आशिवाद देडाने गीतेचा । स्मरणी तत्पर होउनि 
अष्टाद्षा वाचा । जयदेव जयदेव जय बहिणाबाई । अंती आराति उजळुनि ठेवी 
मानस तव पायीं ॥ घरॅ०॥ १ ज्ञानेखारिचें करिसी पारायण अंतीं । निश्िंदिन 
सावध करिशी लावुनि निजपक्षां । नामस्मरणीं तत्पर वाचा रूपचंती । नकळे 
तंव रूपमाहिमा जणियला संतीं । जय० ॥ २ ।। वैष्णव जयजयकारें तुलसीच्या 
माळा । आलें हरिहर ब्रह्मादिक मुनिवरा क्रषिमेळा । नकळे पामर जन या भगव- 
त्पथलीला ॥ जय़० ॥। ३ धन्य शत कोडशवरि द्वार्बिशत काळीं । धन्य आश्विन 
झुद प्रतिपदा बुध मेळी । सद्गुरु भजनी सावध राहु'ने ते काळीं । देहा 
त्यागयुनि चरणा पार्वाले वनमाळी ।। जय० ४ ॥। धन्प्र घटिका धन्य 
पळ लव तें जाणा । धन्य धन्य जन ते देखति तव निघना । धन्प्र प्रणितार्तार्थ 
शिवपुर निजस्थाना। तेथें राहुनि स्थर तं करिसी गुरुध्याना ॥५॥ 
॥ जय०॥। आरत्यांची थाटे गायन जन कारेती । रामस्मरणें सर्वहि आनेदें वदती 
नेणो स्वर्गाहुनि त्या देवांच्या पंक्ती । आल्या मज्जनवेळीं त्या प्रणितातोथी ।॥। जय०- 
६ ॥ स्दृंगवाद्य नानापरिच्या गजराने । तुलसी बुक्का उघळुनि मिरवत नशरानें । 
गर्जत हरिनामाच्या श्रणी अधरानें । प्रणितारताथी मजञन केलें मग घ्यारने । 
जय० ॥ ७ ॥ पूर्वेसी शोभे हनुमंत सहित अश्वत्ये । पश्चिम भागी सुस्थळ रामेश्वर 


१ संतः--विठ्ठल हें ह. भ. प. संत बहिणाबाईचे एकुलते एक चिरेजीब होत ! 
( दासविठूकृत चरित्र पहा, ) 


अनुक्रमणिका 


१४४ संत बहिणावाईचा गाथा. 


नेथें । दाक्षिण भागीं भगवति दुर्गी माता ते ।। जय० ॥८॥ ऐसें स्थळ अति उत्तम 

“* शिवपुर ! ते स्थानीं । समाधि घेउनि बससी तूं देहावसानी । त्रिकाळ आरती 

पूजन इच्छित फलदारना । पावति तव कर वरदे सुत विठ्ठल चरणीं ॥ जय़० ९॥ 
२० आरती-बहिणाबाईची ! ( संत * निळोवाळूत ) 

६४० स्त्री वेश अग्रवणी । बाळदशशा क्रामियेली । जालीया पागिग्रहण । पति. 
ब्रता आचरणों । जय माय बहिणाबाई । मूळ ब्रह्मरापिणी । अ।रती वोवाळीन । 
भक्तिप्रेम अंतरी । जय० ॥ १ ॥ संचित पूत्रपुण्य । तुकारामदर्शन । मस्तकॉ 
ठेवुनि कर । सांगे भाक्ते निर्विकार । जय० ॥ २॥ प्रसाद लक्ष' चोपन । यज्ञर्पृति 
करि पूर्ण । वर्षवी अस्ट्त वाणी । करि त्रेलोक्य पावन ॥ जय० ॥३॥ अखंड देह 
श्मरण । निजवृत्ति निमझ । चरणीं निळा जाण | आला भावें शरण ॥ जय० ४ ॥ 


रद 


४६ छाक. 
-५०>8£<€< 


६४१ पुजोनी गणेशा बहूधा विधीने । प्रवर्तला सृष्टि कर्माविधीने । यालागिं- 
मी बंदिं श्रोमोरय़ासा । छेदीन मी मीपणसंदयासी ॥ १ ॥ 

६४२ वंदोनियां जाण सरस्वतीला । देईल ते सिद्धि महामतीला । तेणे गुणें 
बर्णिन देवराया । बुद्धीसि जो बोधक दे. वरा या ॥२॥ 

६४३ या नंतरी सदूगुरुराज वंदूं । जो हा स्वत्रोधे निजज्ञानासंधू । पूजीन मी 
मानस पूजनातें । त्रेलोक्यची अर्थ करो मनाते ॥ ३ 

६४४ या नंतर संत महंत साधू । साजोनियां वर्तति जे विपादू । तया नमो 
अद्धय निश्चयाने । ज्याच्या वरं जोडति मोक्षयाने ॥ ४ 

६४५ आतां नमो जाण कुलांबिकेला । जीच्या बरें सन्मातेला भुकेला । अस्बंड 
हें हृद्धत होय माते । वंदोनिय़ां श्रीकुलअंबिकेते ॥ ५ ॥ 

६४६ आतां नमो सज्जन श्रोतयांसी । ऐसा तुम्ही सावध मी जयासी । पावेन 
मी तैं तुम्हांसमानें । य!लागिं मी प्रार्थितस क्रमाने ॥६॥ 

६४७ डोलेल जें मस्तक श्रोतयाचा । पावेन ते भाव महाजनाचा । बहीणी 
म्हणे प्रार्थित याचिलागी । अखंडता घ्यावुनियां प्रसंगीं ॥ ७ ॥ 

६४८ नमो लक्ष लक्ष्यातिता वेदवेद्या । नमो ध्येयच्यानातिता नित्यानित्या । 
नमो सर्वसाक्षी नमो सवेकुक्षी । नमो बहिणि गंगाधरा मोक्षपक्षी ॥८॥ 


अनुक्रमणिका 


श्छोक. १४५ 


६४९ नमो भेदभेदातिता वेदगर्भे । नमो ओपिके अंब माते स्वयंभे । नमो 
व्यंजने शां,तेरूपे भमूपे । नमो बाहिनि गंगाधरा शांतिरूपे ॥९॥ 


६५० ( आया ) बहिणीने अवलंबुनि श्रीरामस्मरण मानली 'धारिळें । गंगा- 
घर वंशयोच्या एकोन्तरदात कुळासि उद्धरिले ॥ १० ॥ 

६५१ वायां कां भत्रमसी उपास करिसी कंदामुलां सविशी । भस्मा उद्धारेसी 
कपाटिं रिघी पंचाशि पें साधिसी ॥ भूमीसी निजसी वनी विहरसी मिथ्या 
तनू भाटिष्री । आत्मा नोळखिली म्हणे बढिणि रे मोक्षासि के पावसी ॥ १५ ॥ 

६५२ गुरुकृपा जारे पूण असे जया । श्रवण हें श्रतिशास्त्रकथा तया । हारेहरादिक 
किंकर दास हे । म्हणतसे बहिणी कुतुकेचि हें ॥ १२॥ 

६५२ असे सद्गुरू ते मना ओळखावे । अशांचे बरं दास्य भावे करावे । जय 
ज्ञान तत्त्वार्थ साघें स्वभावें । बहीणी म्हणे सद्गुरूसी भजावे ॥ १३ ॥ 

६५४ गुरू जो खरा तो बरा ज्ञाननिष्ट । स्वघरगी क्रिया पाळि जो वेदानिष्ट । 
जया ज्ञान तत््वार्थ झुद्ध प्र फाशे । बद्डीणी म्हणे ज्या ब्रह्म सर्वत्र भासे ॥ १४॥ 

६५५ गुरुगुरू करिताति कलीवरें । विषयसंभरणा बहु आस रे । उकिरडा 
फिरती जाणि सूकर । म्हणतसे बहिणी तिमिरा भरे ॥ १५॥ 

६५६ जग्रे ज्ञानवेराग्य भक्ती ठसावे । क्षमा शांति देहीं दय़ा हे विसावे । दिसे 
ब्रह्मचर्य स्वांगाति यावें । म्हणे सटूगुरू तो बहीणी स्वभावें ॥ १६॥ 

६५७ निजयगुरु निजदाता भेटतां कोण चिंता । भवतमशमकर्ता शोकसंतापहता । 


तत्रेझुवार्ने सुखदानी भक्त दासाभिमानी । बदरिगि म्हणतसे तो रामतूका 
निदानीं ॥ १७ ॥ 


६५८ सांडा सांडा विसंडा रजतम भजने भेद पाखांड सांडा । मंडा भेडा विभडा 
आति कुटिळ जगीं बासना हे विभेडा। दंडा दंडा उदंडा अतिचपळ मना धृत्ति एकाग्र 
मांडा । देवा दृंडा उदेडा धारण म्हणत जा बहिणि संसार खंडा ॥१८॥ 

६५९ ग्रृहस्थाश्रर्मी तूं सुखें नांद बा २ । स्वरूपास्थतीसी बरें पाहि पा रे ॥ असें 
छानवेराग्य तें आंदण रे । सें वर्म बहिणाप्राति फावळे रे ॥१९॥॥ 

६६० शेषाचे शिखरीं विराट नगरी नांदे मही सुंदरी । तद्वरभी मकरी सुघासृत 
झरी चेद्गावती दूसरी । तीच्या पेलतिरो विटेवर करी बंह्माडसर्था हरी । 
ऐसी पुण्यपुरी नलेळ दुसरी ती पंढरी भूवरी ॥ २० ॥ 

६६१५ श्रुतिपथ पडलें हो पाहसी सर्व काळीं । विविध भजन मागी कासया 
देह जाळी । गुरुपदझजनाचा हेत हा हो जयासी । म्हणत बहिणि नेत्री देखसी 
आत्मयासी ॥ २१ ॥ 


अनुक्रमणिका 


१४६ संत बहिणाबाईचा गाथा 


६६२ सकळ विषय जेले वाटती वीष तेस । परघनपरदारात्याग त्यांचा विशे । 
श्रवणमनन साघधूसंगतीं नित्य कीजे । म्हणत बहिणि येणे आत्मयासी 
वरीजे ॥ २२॥ 

६६३ वेदाश्रे हा पाहुनि वर्तती जे । वणांश्रमों आश्रम त्यासि साजे । माध्यासि 
हा कारण प्राणियासी । बहीणी म्हणे वेद मना उपासीं ॥ २३ ॥ 

६६४ वेदाचा अर्थ घेई तदुर्यारे दुसरें त्याच मार्गप्रवाहीं । जाणे वस्तूसि देहों 
निरखुनि धरणी हिंड तं सर्व पाहीं । भावार्थ नाम गाई गुरुपद हृदयीं सर्वदा 
त्याति ध्याई । नाही तें वस्तुठायी बहिणि म्हणतले पोरुषें तेथ जाई ॥ २४ ॥ 

६६५ रविसि उदय होतां वर्तती लोक कर्मे । करिति सकळ लोकीं पुण्यपार्ये 
कुकर्म । न लगति परि सुयी जाण कमे तयांची । म्हणत बहिणि तैसी रीति या 
आत्मयाची ॥ २५॥ 

६६६ ( शा. वि. वरू.) या रे पंढरिसारखें क्षितिवरी आणीक सांगा दुजें । 
सुक्तीसोक्षसुसुद्षतीथंगण हें संसत्य ज्याचें निजे । वाजे सार सदा कसा यम 
क्षिरा* आनंद वाटे जनां । ऐसें क्षेत्र तपोबळी अकल हें गे ना कदा 
चणेना ॥ २६॥ 

६६७ अशी चंद्रभागा अशी भीमगंगा । असा गरुड उभा पुढें पांडुरंगा । विटी 
नीट ऐसा उभा देवराणा । दुजें क्षेत्र ऐसें जगीं नान्य जाणा ॥ २७॥ 

६६८ असा पुंडलीक असा वाळवंट । असें फझतीथ महासुक्तिपेश । सदा गरजना 
नाचत्ती भ्रेमछंदे । बहीणी वदे देव कोटा विनोदें ॥ २८ ॥ 

६६९ काळासी दपटी भवा!सि निवटी स्यूलि घाके पिटी । शाहूच्या कपटी 
अघाले तगटी जन्मासि पाडी तुटी । ठेला पेल तटीं पहा कर कटों कांती !शले 
गोमटी । बहिणीचा किरिटी श्मरा हृदघटीं तारील तो संकटी ॥ २९ ॥ 

६७० कली पापरूपी कळोनी हरीली । म्हणोनी धरी वास या पंढरीली । अनाथें 
दिने पायभारे बुडाला । तयांक्रारणें मुर्ति निर्माण झाळी ॥३० ॥ 

६७१ निराकार हें ख्प साकारलेले । पहा कोंदणी रत्न जैसें प्रकाशे । ककी 
दिव्य शोभा रवीकोटि भाले । दिशा ञ्यापुनी अंबरी कोंदलासे ॥ ३१ ॥ 

६७२ उभा नीट वीटीं तटी चंद्रभागा । कटी हात ठेवूनियां दिव्य भागा । 
पहा पुंडळीकीं कध एक दष्टी । असा देखतां ही सुखी होय सृष्टी ॥ २२ ॥ 

६७३ गुणातीत हें रूप ज्याचें विराजे । असे पंढरी आजे ते रूप साजे । विठो 
नाम हें घाम वैकुंठवासी । बहीणीसखा अंतरात्मानिवासी ॥ ३३॥ 


अनुक्रमणिका 


श्होक. १४७ 


६७४ कळेना कसा कोण हा चेक्धारी । गमेना मना वर्णिता वेद चारी । पहातां 
लया नेत्र तटस्थ होती । प्रभा दिव्य ऐसी असे कोण मूर्ती ॥३४॥ 

६७५ न हाले न चाले न बोले न पाहे| नेघे नेदी उभा तिष्ठताहे । दिसे 
योगसुद्रा महा दिव्यराच्णी । मना नेणवे भ्रांति वाटे मनासी ॥ ३२५ ॥ 

६७६ लिलाविग्रही रूप हें जाणवेना । मना आणिकां सवेथा 'चोजवेना । असे 
खूप हें वेगळें कोण आहे । सखे सांग गे कोण आतां उपाये ॥ ३६॥ 

६५७ रुपाची मना लागली खंति भारी । असा कोण आहे कुशंका निवारीं । 
करं कायर आतां जिवा राहवेंना । पुसावें जनां तत्त्व ते सांगवेना ॥ ३७॥ 

६७८ उभा नीट वीटीं कटी हात दोन्ही । हिरे साजती कुंडलें दोंहि कणी । समे 
पाढिलें दृष्टि पैं नाशिकाग्री । असा ना दिसे पाहतां वेदशशास्त्री ॥॥ ३८ ॥ 

६७९ गुणातीत क्रीया विराज्ञे शरीरीं । करोनी अकतेंपणाची उभारी । दिसे 
जानवेराग्यभक्तीसमेत । मनीं बेसला साना त्यासि चित्त ॥ ३९॥ 

६८० सूयाचे निज तज सार श्रृतिचे जे गुढ या साश्‍चिं । ज्ञानी पंडित मानभाव 
तपसी तत्त्वार्थ त्या जीविंचे । ब्रह्मा दॉकर आदि घ्यान करिती सारेक या 
राशिंचें। ती ही मूति भिमातिरी प्रगटली जें बाज वेदांतिंफ्रे । ४० ॥ 


६८१ निरखित कशि बाला दृष्टि लावोनि भाला । उलटुर्नि नयनाते लक्षि त्या 
विश्रपाला । वदुर्नि स्तावित वाचा मौन आलें श्रतीला । अनुपम बहिणीसी लाघला 
सोख्यगोळा ॥ ४९ ॥ 

६८२ गुरूनं मुज ग्यानप्याळा पिलाया । हुवा मस्त बंदा उन्याकू जलाया । 
किया पुकतारी दिनानाथ जास । रहे खेळता दील राजी उसीसूं ॥ ४२॥ 

६८३ ज्याचा कंठ निळा त्रिपुर पिंवळा रुंडादि माळा गळां । भस्माचा उघळा 
कडोलि अब्रला व्याघांबरी मेखळा । बाले हा ढवळा शिरीं शशिकळा माथां जटा 
सोज्ज्वळा । बहिणी त्या अचला स्मरे अवलिला ब्रह्मांड ज्याची कळा ॥ ४२ ॥ 

६८४ त्रिुळडमरुघारी भूतप्रेतासि वारी । आरिकुलदळ मारी विश्वलोकांसि 
तारी । भवतम परिहारी शंभु हा योगधारी । अभिनव निजज्ञांने बहिणिचा 
अगिकारी ॥ ४४ ॥ 

६८५ शिव शिव शिव काशी नाम हें पापनाशी । हृद्यकमलकोशीं सांठवा रे 
प्रितींली । अळस दुरि करा रे शीव ऐसं म्हणावें । अभिनव सुख घ्यावे शेष 
बहिणींस द्याचे ॥ ४५॥ 

६८६ सुक्तीची नगरी नसेल दुसरी या ऐसि एथ्वीवरी । सेवायाले बरी 
अपाय न करी काहीच पावे सरी । पावे सव हरी पतोत उतरी रव्होनि नानापरी 
अंतीं सुक्त करी म्हणोनि बहिणी सेवा म्हणे पंढरी ॥ ४६ ॥ 


अनुक्रमणिका 


१४८ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


६८७ सांगा कां सामग्रागादि मख कारितलां व्यर्थ जातां प्रयागा । उद्घारी 
तेचि गंगा अधिक कलियुगी आजि ही चंद्रभागा । येथें येतां न भागा त्वारितहर 
जग्रा तोर्थ आलें उपेगा । वंदाया पांडुरंगा म्हणतहि बहिणी मुक्तिभोगा्थ 
मागा ॥ ४७ ॥ 

६८८ परब्रह्म हें लक्षितां लक्षवेना । स्वसंवेद्य हें शास्त्र श्रता साह्ववेना । करूं 
काय हो अर्थ केसेनि साधे । बहीणी म्हणे भाव हा त्यासे बाघे ॥ ४८ ॥ 

६८९ मोन्यांचि जाण स्तवितां तयासी । नसोनियां सन्चिध सिद्ध पासी । दावील 
नेत्रेंच न रूप डोळां । बहीणी म्हणे येथिला हाचि भोळा ॥ ४९ ॥ 


पद 


६९० भाव अुद्ध रे छुद्ध बरवा धरावा । ब्ह्मनिष्ठ रे निष्ट गुरु तो करावा । 
मायामळ रे मळ सांडोनि द्यावा! स्वस्वरूपिं रे स्वरूपिं रे ध्यास असो द्यावा ॥ ५० 

६९५ ऐक ऐक रे तूं मना माझिया जीवना । चुकवीं चुकवो रे या जन्मीं चोऱ्या- 
यसी यातना । ओध्वे ऊष्व हा सौर सूसारी भव वेदना । म्हणुनि करितसें जोडुनी 
कर दोन्ही प्रार्थना ! 

६९२ संतसंग रे संग रे निःसंग असावा । अंतरंग रे रॅंग रे प्रेमा तो धरावा 
शांति क्षमेसी क्षमेसी ठाव देहीं रहावा । विवेक विचार विचार या मनाशी 
करावा ॥ 

६९३ स्थूळ धरावें धरावें क्षेत्रकां क्षेत्रज्ञ । भावें भजावे भजावे सगुण कॉ 
नियुण । निष्टें रहावें रहावें एकी अनेकपण । डोळां पहावें पहावें ब्रह्म परिपूर्ण ॥ 

६९४ ग्रंथ पहाव पहावे गीता कों भागवत । मार्ग घरावे कमंत्रह्मनिष्ठायुक्त । मनें 
सांढावा सांडावा जाणिवेचा तंत । बहिणी म्हणे रे म्हणे रे बरवा ऐसा संत 
संग ॥ ५४ ॥ 

६९५ पहा किरीट झकमके जासि विद्युछता गगनो चमके । दिसतसे चिमणी 
स्मणी कासे चाळत हंसगती डाभि ठाके । मोडित नेन्न हे आस्य व% विचित्र चरित्र 
अगम्य जिये । विठ्ठळीं लाघव लावुनियां प्रीति बोळत बहिणी सुख 
मनिचे 1 ५५ ॥ 

४७ प्राथना. 


>”. 5. 


६९६ ऊठ सत्वर विठ्ठला । भेट देई रे आम्हांला । वाट पाहाती सकळा । ससखिया 
तटस्थ नयनों ॥१॥ वाटसी नयनीं पाहावा । जन्मोजन्मा विठ्ठल व्हावा । म्हणोनी 
वाट पाहाती भावा । भेटी दे रे विठठळा ॥ २॥ नयना आस थोर आहे । कें भटेळ 
विठ्ठळ माये काया बहु इच्छित पाहें । क्षेम दे रे झडकरी ।।३॥ हात ठेवोनियां कटी । 


अनुक्रमणिका 


परिशेष्ट 'अ'. १४५९ 
क॑ हा देखेन विठ्ळ दिठी । डोळे भरी जगजेठी । हृदयपेटीं सांठवीन । विठळ 
जपतां मानसीं ॥ ---_( अपूर्ण ) 

४८ शेवटचे मागणे, 
६९७ त्रिकाळ आरती करूं देवाधिदेवा । गाऊं नाचूं करूं कथा नित्य केशचा 
॥ ७ ॥ दिनरातीं छंद लागो हाचि मानसी । रामा रासा कृष्णा गाऊं गीतेसी ॥२॥ 
सारासार विचार करूं नित्य विवेक । तस्वमसी गुरुमुख पाहूं सकळीक ॥३॥ संत- 
संग करूं आम्ही भावार्थबळे । बहिणी म्हणे येणे तुटती जन्ममरणमुळें 1 ४ ॥ 





पारिशिष्ट 'अ' 
ण ईक 


करुणापर ! ( देवाशी भांडण ) 


६९८ कोणें तुशीं संबोधिले । काय पुरलें त्यांच केलें ॥ १ ॥ म्हणितळे तुजर्ला 
देवा । कृपासिंधू कृपाणवा ॥ २॥ काय़ केली कृपा तुम्ही । सांगा झणी उच्चारोगी 
॥३॥ बहिणी म्हण कळला कावा । तुझा देवा आम्हातें ॥४॥ 

६९९ कसा झाला कृपावंत । भक्त-भंत पाहोनी ॥१॥ काय केली कूपा फुकी । 
सांगा एकी कोणावरी ॥ २॥ न देखी घेतिल्याविना । केसी करूणा ऐसी तरी ॥३॥ 
अहिणो म्हणे वृथा देवा । करुणाणव झालासी ॥ 2॥ 

७०० कोणें दिला उदारपणा । नारायणा तुजलागों॥१॥ कूपणाहुनी तूं कृपण । 
कृपण पूणे करणींचा ॥ २॥ काय दिधले भक्तालागीं । सांगा वेगो भगवंता ॥३॥ 
बहिणी म्हण भक्तआते । नाही पूत केले तुवां ॥ ४॥ 

७०५ तुज ऐसा देव लुघ्वा । नाहीं सच्या पाहियेला ॥१॥ ।नेधत्ति ज्ञानदेवा । 
बहुत तुवां शिणवालें ॥ २॥ गोऱ्या कुंभाराचे हात । तोडिती भगवंत करणी 
शेखी ॥ ३ ॥ भोळा भक्त चोखा-मेळा । पाहासी सुळा देऊं तया ॥ ४॥ बहिणी 
म्हणे ऐसी करणी । चक्रपाणी उदाराची ॥५॥ 

७०२ म्हणती तुला दयाघना । दुयाघना पारे कोरडी ॥५॥ हरिश्वंद्ध तारामती । 
केली माती संसाराची ॥ २॥ गोपीचंद राजा भोळा । वोस केला गांव त्याचा 
॥ ३॥ एकानिष्ठ भक्त बळी । तुवां घातिलळा पाताळीं ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे बरे 
केलें । नाहीं आलें अनुभवा ॥ ५॥ 


अनुक्रमणिका 


१५८ संत बहिणाबाईचा गाथा. 


७०३ काय दिलें नांवा ऐसें । कोणा केसं कळेना ॥१॥ संत थोर तुकाराम; ! 
घेतां नामा छाळिळे तुवां ॥ २ ।। ऐसी कैसी तुझी थोरी ! न पुरे बोरी भिलीचर 
॥ ३ ॥ केसा तुझा बडिवार । धवा केलें निराधार ।। ४ ॥ बहिणी म्हणे घेऊ 
जाणें । देऊं जागे नेणासि तूं ॥॥ ५॥ 

७०४ तुज ऐसा नाहीं देखिला उदार । श्रातिश्ास््री फ!र वर्णियला ॥ १ ॥ 
तोचि कां हा देव विटेवरी उभा । चेतन्याचा गाभा. पूर्ण दिले ॥ २॥ मिटोनी 
छोचन कर कटेवरी । दृष्टि हितावरी ठेवोनियां ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे देवा ओळ- 
खीळे पूर्ण । अंतरीचा वण हाचि असे ॥ ४ ॥ 

७०५ आलासी कोठोनी अरे मुणाफरा । कोणीं तुज थारा दिला बेथें ॥ ३1 
'चावोनी चपाट केले भक्त भोळे ! अव्यक्त ठेविलें निजप्रेम।।२।।मोठें घर परी पोक- 
ळाचे वांसा । तेली हाषिकेश्शा करणी तुझी ।। ३ !। बहिणी म्हणे लुद्या धरेल! 
वैकुंठींचा । आतां केशी वाचा बंद झाळी ॥। ४ ॥ 

७०६ धरिला भोरपियाचा वेश । माया लेशभर नाहीं ।॥ ३ ॥ त्यागिळेंहो 
छक्षिमसी । परी म्हणवीली करृप!वंत ।। २ ॥ म्हणविश्वी कृपाघन । आगे अभिमा* 
दाटला ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे लोडा देवा । घ्यावी सेवा भावछुद्ध ॥४॥ 

७०७ कोठे गुंतळासी कोठें लपालासी । कपटकृती ऐसी तुझी देवा ॥ १ ४ 
काय शेषरोजा सुख-निद्रा घली । अथवा खेळली रास-क्रिडा ॥ २ ।॥। काय गोपा. 
ळांच्य़ा मेळी विहरसी । वेणू वाजविली वंदावनीं | ३ ॥ बहिणी उद्णे तुझ्या 
बापाचे गांठोडें | वेच का रोकडे भेटी देतां ॥ 81 

७०८ सांडियळी लाज लौकिक व्यवहार । नाहीं लेशाभर तुञञ देवा ।। ) ॥! 
तुळा देवपणा आला कोण काजा । बरे केशिराजञा बोळ आतां ॥ २ | नाहीं चाढ 
चुळा संत सजञनाची । थोरवी फुकाची मिरवीशी ॥ ३ ॥ बडिवार कोण येणें तुझः 
वाणी । पडतीळ घागी अभक्तांच्या ॥। ४ ॥ बहिणी म्हणे उगे केलें आम्हां वेडे । 
आपुले पोवाडे गांवयाते ॥ ५ ॥ 

७०९ गणिकेच्य़ा काय देखिळें अधिकार । निजपाय़ीं धारा दिला तिशी ॥१॥ 
जन्मजन्मांतरांचा अजामेळ पापी । तयासी स्वरूपी मेळवीळें ॥ < ॥ चांडाळ 
पातकी वाल्ह्या कोळी चोरा । यक्षाचा डांगारा केला त्याच्या ॥३॥ गजेंद्र 
भाकांतीं काय केला धांवा । तेथे तूं केशवा धघांवलाली ॥ ४ ।!। बहिणी म्हणे तुझ्या 
जरी आलें मना । पहासी न गुणा तया दोषा ॥ ५! 

७१० तुज ऐसा देव नाही तिन्ही सृष्टी । तेहतीस कोटी देवांमाजीं । १ ॥ 
भोळ्या भाविकांसी दिससी भावीक । जैसा योगी बक जलामाजी ॥२॥ काय 
थोरपण जगा नागवण । काय हॅ भूषण तुज साजे ॥ ३॥ तुझें थोरपण तुजलाचे 


अनुक्रमणिका 


पष्टाशेष्ट अ. १५१ 


स्गजे । येरी अनबुजे होय देवा ॥ ४।। बहिणी म्हणे बोंब तुझ्या करणीची । घृथा 
मूकणाची मनीं कांक्षा ॥ ५॥ 

७१५५ अनेत नयन म्हणताती तुला । आतां का आंघळा जाहलासी ।॥। 9 ॥ 
काय माझे हाल न दिले तव डोळां । होसी बा आंधळा देखानीयां ।। २ ॥ व्रोप- 
कोची लाजा जातां देखोनीयां । वस्त्रे नेसवाया घांवलासी ॥ ३॥ तुकारामवद 
अुडतां जो देखसी । जळीं ठाकलासी देखोनीयां ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे तब्हां डोळस 
डोनाठी । आतां सहस्त्राक्षी दिसना का॥ ५॥ 

७९२ तुज असतां अनंत कणे । नये गाऱ्हाणें कानीं केत ।॥। १ ॥। काय़ झाला 
यरिसूनी बधीर । द्ोपदीचा आतेस्वर ॥ २।। गजेद्रघांवा ऐकू आला । बहिरे 
झाला काय आजी ।। ३॥ कान्हापात्रेची विनवणी । कसी कानीं पडीयेली ॥ ४ ॥ 
बहिणी म्हण घेतां सोंग । निद्राभंग नोहे कघीं ॥५॥ 


७१९२ कसी घातीयली उडी । हाक ऐऊुनि स्तंभ फोडी ॥ १ ॥ हाक फोडोनी 
सेराट । दृष्टपोट विदारिळे ॥ २॥ कैसी करुणा आली तेव्हां । नये देवा कांहो 
आतां ॥ ३ ॥ काय वाटे जडभारी । तुम्हां हरी भटाचया ॥ 2 ॥ बहिणी म्हणे 
चनमाळी । करीं न रळी भटीसाठी ॥ ५ ॥ 

७१४ थोरली हे तुझी सखी महुणी ती । असोनि लीक्षमपता दरिद्री कां ॥५॥ 
शेख मेहुणा तो अक्षयी कोरडा । भूषण तव गाढा काय काज ॥ २॥ राजाचें 
सोयीरे भीक सागताती । लज्ञा काँणांप्रती सांग त्यांची ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे 
कांही असो नसो स्वतां । परी परचिता थोर तोचि ॥४॥ 


७१५५ तयासीच आम्ही म्हणो थोर जाणा । जयासी करुणा पराविय़ा ॥ १ ॥ 
छत्रपती राजा स्वयं म्हणवितो । सोयरा मागतो भीक त्याचा ॥ २॥ जाळावे तें 
काय त्यांचं थोरपण । छृपणालमान कृती ज्याची ॥ ३॥ बाईल उघडी फिरतसे 
करी । भूषण वाहेरों काय त्याचें ॥ ४॥ बहिणी म्हणे फुकां म्हणविसी उदार । परी 
अनुदार वृत्तितुझी 1 “1 

७1६ मागणीचे माझ्या तुज कां सांकडे । पडले येवढे सांग देवा ॥ १ ॥ 
भागीतलें तरी काग्रसें अघोर । म्हणानीया थोर चिंता तुज ॥२॥ भटी देतां मीती तुज 
काय वाटे । तेणे म्ये कोडें लपालासी ॥३॥ बहिणी म्हणे भ्याडा अगा पुरुषोः्तमा । 
काय ही उपमा तुज साजे ॥ ४ ॥ 

७१७ काय वेंचे सांग भेटी देतां तुझे । म्हणोनीया ओझे तुज वाटे ॥ १ ॥ 
काय तुझें रूप नेडेन चोरोनी । भये चक्रपाणि छपाळासी ॥ २॥ काय तुज तोटा 
येईल बोलतां । अगा दीननाथा पांडुरंगा ॥ ३॥ क!य काज आम्हां तुर्झाये 


अनुक्रमणिका 


१५२ सेत वहिणाबाईचा गाथा. 


दैभवा । आस ही केशवा मेटीची गा ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे आम्हां नलगे तुझें 
कांहीं । भेटीवीण पाहीं दीनबेधो ॥ ५ ॥ 

७१८ कोणें संबोधीले तुम्हां । पतीतपावन नारायणा ॥१॥ पावमास्तव आळ 
येथ ॥ न करसी सत्य जाते घरी ॥२॥ कोणें बांधिला सादर । पायी ब्रीदाचा तोडर॑ 
७४ ४॥ तुज ऐसा त्रिभुवन । कृपण नाहीं 'चक्रपाणी ॥ ४॥ बहिणी म्हणे स्वळा 
केला । बोघ कोणा कामा आला ॥५॥ 

७१९९ तुज ऐसं करणें होतें । तरि कां माले जन्म दिला ।; १ ॥ तुझ्या भेटीची 
मज आस । होती निरास केळे कांबा ? ॥ २॥ काय़ म्हूण आडलासाो । दयावंत 
हृषिकेश्ी ॥ ३ ॥ देई चरणप्तवा नुपेक्षी । सर्वसाक्षी नारायणा ॥ ४॥ बहिणी 
म्हणे जन्म व्यथ । पंढरोनाथ न भेटतां ॥ ५॥ 

७२० ऐसे वाटे जाळो काया । कोण उपायां देव भटे॥ १॥ गणृह्ा सोडुनी 
जावू. वनां । नंदराणा पहावया ॥ २ ॥ करूं काय ग धरवे धीर । शारज्ञघर भेटे न 
हा॥३॥ लागे आयुष्या ओहोटी । जगजेठी भेटसी कें ॥ ४॥ बहिणी म्हणे 
कांडी मनीं । गुत कानीं सांगा देवा ॥ ५॥ 

७२९ काय करूं आटाआटी । भेटीसाठी तुझे देवा ॥ १ ॥ अैसलासी कोणे 
देशी । सांगा मीं येई तेथे ॥ २॥ करूं कठिण यत्न सोपा । जेणें कृपा कारिखी वू 
॥ ३७ बहिशी म्हण खंती । वाटे चित्तो निटरेय झाळा ६ 

७२२ वास तुझा कोठें नाही । विश्वी कांहीं ऐस नसे ॥ ५ ॥ बोलूं गेलें साधू 
संत । सवी आांत अससी त ॥ २॥ भाव ऐसा घरूनियां । करण पायां आलि अस 
॥ ३ ॥ दासीळागी भेटूं केला । विचार ऐसा करूं नका ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे 
तुझे पार्या । जीव काया कुरदंडीन ॥ ५ ॥ 

७२२ काय तुज वाटे मज भेटी देतां । काण भय चिंता सांग उपजे ॥३॥५ 
काय तुझे स्वरूपा पडे माझी दृष्टी । ळछपसी जगजठी तया भेणें॥ २॥ तुझीया 
गोंवळ्या करेंट्या कपाळा । सांग साझा डोळां केविं लारो ॥ ३॥ काळ्या काज- 
ळाच्या काळाही सरला । पांढऱ्या परिसा दृष्टि केंहो ॥ ४॥ बहिणी म्हणे नको 
प्रसंग निर्वाणी । बऱ्या बोला झणीं भेटी देई ॥ '५॥ 

७२४ रत्नजडित तव कोस्तुभ । नलगे लाभ मज त्याचा ॥ १॥ भळगे तुझ, 
चैजयंती । भेटी चिंती वित्त तुझी ॥ २॥ नलगे माणीक सुक्तामाळा । भेटी 
डोळां तुझ पुरे ॥ ३ ॥ नलगे मुगुट हार कंठी । सुख वैकुंठीचें नका ॥४॥ बहिणी 
म्हणे कृपावंता । आस चित्ता भेटोची ॥५॥ 

७२५ नलगे तुझी चेदन-उटी । व्हावी भेटी एकी हेळो ॥ १ ॥ नलगे बंडी 








१ क्षण. 


अनुक्रमणिका 


परिक्रिष्ट “अः. ५३ 


उंची शेला । तुझे बोला इच्छिते ॥ २॥ नलगे तुझे शेख चक्क । छत्र चामर 
जळो तुजे । ३ ॥ बहिणी म्हणे सोख्य गाढें । भटीपुर्ढे तुच्छ तुझ्या ॥ ४॥ 

७२६ सुखे घालीं तूं चैजयंती । सज खंती नसे त्याची ॥ १ ॥ माणिक मोती 
बालळीं गळां । तुळसींमाळा पुरे आम्हा ॥ २॥ केशरकस्तुरीचा तुळा टिळा । 
आम्हां भाळा नाम मुद्रा ॥३॥ थोर आयुधे तुझे हाती । आम्हां हातीं टाळ दिंडी 
॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे एणें आम्हां । सोख्यप्रेमा वाटतले ॥ ५॥ 

७२७ क्षिरापुरी तूं खा लाडू । भेटी गोडू आम्हांसी ॥ १॥ नलगे कांही तुमचें 
त्रा । भटीवीण विठो एका ॥ २॥ पुरवा भटांची गा आस । दुजे तुम्हांस न मागे 
कांहॉ ॥ ३॥ बहिणी म्हणे लवलाहें । भेटी द्या हे दासीली ॥ 2 ॥ 

७२८ सेटी देतां मज समाधान होये । तुझें काय जाये तयामाजी ॥ ५॥ 
देखवें न कां तुज माझे समाधान । न देली म्हणोन भेटी मज ॥ २ ॥ भेटीची ही 
आस नये पुरवितां । ऐसा कैसा दाता विठ्ठला तूं ॥ ३ ॥ रीति उदाराची ऐसीच 
का असे । कल्याण जगाचें देखवेना " ४ ॥ बहिणी म्हणे तोंड कृपणाचे पुें 
वॅंगाडितां कोडें पुरे काय ॥ ५॥ 

७२९ पुंड्यालागी कैसा आलासी घांवांनी । काय भाते पाहुनी सुललासी 
1॥। १ ॥ काय केली ऐसी तर्ग्रे थोर भक्ती । मानली श्रीपती तुम्हालागीं ॥२॥ 
ब्रह्मरूप तया दाखविलें डोळां । ऐसा काय भोळा होतां पुंड्या ॥3॥ बहिणी 
म्हणे तुझ्य़ा पाहोन ब्रह्मरूपा । विटेवरी देखा उभे केळें॥ ४॥ 

७३० केळी संसाराची मातो । भेटीसाठी तुझ्या देवा ॥ ५ ॥ हिंडते रानीं 
चर्मा । नये घ्यानीं हें का तुझे ॥ २॥ तच रूपी लागली गोडी | भाव-जांडी मेळ 
विली ॥ ३॥ बहिणी म्हणे झालें वेड । माझें कोडें पुरवी गा 1 ४ ।। 

७३१ तुझें यद गातां शेष स्तब्ध झाला । परी नाहीं कळला पार तया ॥1१॥ 
तेथ माझा पाड काय वणी गुण । भवघाचि शीण होईल पें ॥ २॥। इंद्रादि सुर- 
गण वंदिती जयाला । तो हरी सांपडला पुंडळीका ।। ३ ॥ बहिणी म्हणे रूप ते 
देखालिया ढोळां । घांक कळिकाळादिकां पडे ॥ ४॥ 

७३२ अजुनी कां नये तुमचीय ध्यानी । किती विनवणी कर्छ॑ देवा । १६ 
कृळाळूपणाची सेळविली ख्यांती । म्हणोन काँ श्रीपती कंटाळला ॥ २ ॥ भक्त 
झाले फार आला कां कंटाळा । द्रोपदीवेल्हाळा सांगा तरी ॥ ३ ॥ बहिणी म्हणे 
क्ोति भायकीयेली काना । 'वालत चरणीं आलि येथें ॥ ४ 

७३३ गोपगोपासंगे खळळासी भारी । थकलाली हरी काय आतां॥ १ ॥ 
स्वर्गीय देवाशी केळे कां भांडण । पुंडलीकालागून आलां येर्थे ॥ २॥ काय असें 


अनुक्रमणिका 


१५४ संत बाहिणाबाईचा गाथा. 


याचें वम सांगा आम्हां । वारंवार तुम्हां विनवीतसें ।।३॥ बहिणी म्हणे जरी सत्य 
ज्ञा सांगाल । तरी मग बोल तुम्हांवरी ॥ ४ ॥ 

७३७४ तुमचे गुण गातां नावडती तुम्हां । काय ठावे आम्हां ऐसें आहे ॥ १॥ 
गोडी स्वरूपाची छागलासे फार । वरी प्रेमभर पडीग्रेला ।। २॥ म्हणाना जाहा 
मन आजी बेर्डे । तम्हांसी सांकडे घातीग्रेले ॥ ३ बहिणी म्हणे तशी न करा 
उपेक्षा । पुरवा अपेक्षा भटांची गा ॥। ४ ॥1 

७३५ मूखंपणें तुम्हां छाळयेले भारा । तरि तूं श्रीहरी मात्र माझी ॥ १॥ 
कंकुरें बोलीळें काय त्याचा खद । जननी आल्हाद मानी त्याचा ॥२॥ अपराधाची 
क्षमा मागतां सातेली । प्रेस पान्हा तिजसी काय नुपजे ॥ ३॥ बहिणी म्हणे ऐसी 
गोठी नायकीली । विठाई माउली तेसी मज तूं ॥ ४ ॥ 

७३६ कश्पतरूखालीं बेलला भुकेला । तरी नाहो घाला काय ऐसें ॥१॥ 
सांपडला किंवा परीस जयाला । दारिद्याची त्याला पीडा उरे ॥ २॥ घरीं कामघेन्‌ 
असतांही बाधी । पोटाची उपाधी जयालागीं ॥ ३॥ होय परी ऐसी माझीया मना- 
तें । लाज आणिका तते काय देवा ॥ ४ ॥ बहिणी म्हणे ग्रेथे बोलावें तें कोणां । 
तुज नारायणा वांचोनिया ॥ ५॥ 

७३७ 'धरियेले तुझे पाय । आतां सोय करीं ब्रापा ॥ १ ॥ नको लावूं लोटो 
नीयां | पंढरीराया कृपावंता ॥ २॥ लोखंड लागतां परिसा । सुवण कसा न हाथ 
बा ॥३॥ जरी झाले ठेखे तरी । उरे केत्री थोरी परिसाची ॥ ४॥ बहिणी र 
कोण थोर । तुजहुनी पामर हा उद्धराया ॥ '५॥ 

७३८ सवे देवांचा तूं देव । तुजहुनी देव थोर कोण ॥१॥ तुज सांगुनि नारा- 
यणा । वंदू चरणा कोणाचिमे.॥ २॥ निवारील माझी चिंता । रेखा कोण दाता 
तुजवीण ॥ ३॥ तुझी हाता अवकूपा । कोण कृपा करूं घज़ ॥ ४॥ बहिणी म्हणे 
पार्यी राखा । माझे न देखां गुणदोषां ॥ ५॥ 


अनुक्रमणिका 


परिषीष्ट 'आ'. १५५ 


परिशिष्ट 'आ' 
">> १७०८&«---4 


संतमहात्म्यपर. 

७३९ सेत तेचि डोती ख? । विश्वंभर आवडले ज॥ १ ॥ नित्य वसे शांति 
केगी | प्रेमरेंगी रंगळे ॥ २॥ कृपादृष्टी जगावरी । विषयांवरी भर नाहीं ॥३॥ 
बहिणी म्हणे तय़ा घ्यातां । आळे हातां परब्रह्म ॥ ४॥ 

७९० संताचा तो संग जाहालियावरी । उणा केर्वि हरी होय तेथे ॥१॥ देवही 
हूच्छिती संग त्यांचा घडा । देह कार्यी पडो संताचिये ॥ २॥ न वर्णवे तो संतांचा 
महिमा । किती ही उपमा न देतां पुरे ॥ ३ ।॥। बहिणी म्हणे जैसी प्रारब्धाची 
रेषा । तेथे जगदीशा करणं भाग ।। 9 ॥ 


अनुक्रमणिका 


